वर्ष २ रें] फेब्रुवारी १९४९ [शअंक५वा 


म. गांघोचें छायाचित्र व ' स्वोदय-दिना 'बा ठराव 
प्राचीन भारतीय 'ासनपद्धति : गुणदोषाविवेचन डॉ. अ, स. अळतेकर 
'देवनागरी! ही बालवेध कशा होईल? . र श्री, श. वा. रानडे 


घमीचे हृदय ी र री «सेनापति पा. म. बापट 
उशीरा फेडलेलं करण . स्टीफन इवायग अनु. श्री. बा. म. बोरकर 
जवपूर कॉँग्रेसची फल्श्लीत .  .  « श्री. ह. क. मोहनी 
गेठे कोठे तरी...! (कांवता) .  . १.0, प्री: यद नाचे 
ऐतिहासिक कादंवरी : कांहीं विचार » प्रा, गॅ. ब. य्रामोपाध्ये 
सेवेचा हिशोब र र र र श्री, पॉ. श्री. आपटे 
समाजवाद व गांधीवाद यांचा सहयोग ? ,. श्री, अच्युतराव पटवधन 
सवोदयाची मूलभूत प्रमेय . 5 «» आचाय दादा घमाधिकारी 


गांधीजींचे अभिनव युद्धशास्त्र , डॉ. टॉमस : अनु. श्री. पा. स. साने 
अखिलभारतीय शास्त्रीय परिषद्‌ .  .  , प्रा. दि. धे. कर्वे 
आखेटन्भारताय इतिहास आणि तत्त्वक्षान परिषदांच्या अध्यक्षाय भाषणांचे सारांश, 


"0 शोपया_ 


ह ऱा अ” शु 
ु जळ. व. 


न्ट< भे 


7 
ष्ट 0: (ळी र्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क अ नक 


संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रेंथमालेच्या विश्वस्त-मंडळाचे मासिक 


-* गण 


संचालक : श्री, शंकरराव देव 


फेब्रुवारी 


१९४५९ 


संपादक-मंडळ 
आचार्य श॑. द. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी - प्रा. वि. म. बेडेकर 
का. संपादक 
महात्मा गांधी (छायाचित्र) : सवोंदय-दिन 
प्राचीन भारतीय शासनपद्धतिः गुणदाषविवेचन डॉ. अ. स. अळतेकर  ३३१-२३८ 
: देवनागरी ? ही बालबोंघ कशी होईल ? श्री. व. वा. रानडे ३३९-३४३ 
चबमोचे हृद्य सेनापति पां. म, बापट ३४४-३४९ 
उशीरां फेडललं कण स्टीफन इ्वायग$ अनु. श्री. बा. भ. ब्रोरकर ३५०-३६७ 
जयपूर काँग्रेसची फलश्वाति श्री, ह. कृ. मोहनी ३६८-२७४ 
गेले कोठे तरी... ! (शि काविता 3) प्रा. य. द. भावें ३७५ 
ऐतिहासिक कादंबरी: कांहीं विचार प्रा. गं. ब. प्रामापाथ्ये  ३७६-३८१ 
सेवेचा हिशोब श्री. पां. श्री. आपटे ३८२-३८७ 
समाजवाद व गांधीवाद यांचा सहयोग? श्री. अच्युतराव पटवधन  ३८८-३९२ 
सवीदयाचीं मूलभूत प्रमेये आचार्य दादा धमोधिकारी ३९३-३९७ 
गांधीजींचे अभिनव युद्धणास्त्र डॉ. हेन्री टामस £ अनु. श्री, साने गुरूजी ३९८-४०१ 
अलाहाबाद येथीळ भारतीय शास्त्रीय परिषद्‌ प्रा. दि. धों. कवे ४०२-४०६ 
सार-संकलन : 
भारतोय इतिहास परिषद्‌ : अध्यक्षीय भाषणाचा सारांश र आ 
भारतीय तत्त्वक्षान परिषद : अध्यक्षीय भाषणाचा सारांश ४१०-४१४ 
मा 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री, र. ग. जोशी यांनी सुलभ मुद्रणालय, २९१ शानिवार, पुणे २, येथें 


छापून, सुभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्त-मंडळाकारेतां तेथेच नवभारत कार्याल्यांत प्रसिदध केलें. 


तल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


' नवभारत ' फेब्रुवारी १९४९ 
लेखक-परिचय 


[ खाली दिलेल्या लेखकांशिवाय या अंकांर्ताल इतर लेखकांचे लेख ' नवभारतां *त पूवी आले 
असून त्या त्या वेळी त्यांचा पस्चिय दिलेला आहे.-- का. सं. ] 

श्री. श. वा. रानडे ( नागपूर )-- वाढ्ययप्रमी अभ्यासक. 

४. बा. भ. बोरकर (पुणें )-- ' प्रातिमा १, ' जावनसंगीत !, * दूधसागर! इत्यादि काव्यसंग्रहांचे; 
कागदी होड्या! या लघुनिवधसंग्रहाचे; ' मावळता चन्द्र !, ' अंघारांतील वाट' इत्यादि 
कादंबऱ्यांचचे कर्ते, ' आमर्‍चा गोमंतक! या पाश्षिकाचे संपादक. 

प्रा, य, द्‌. भावे-- बेळगांव येथीळ लिंगराज कॉलेजमध्ये इंग्रजीचे प्राध्यापक, प्रा, माटे यांच्या 
: विज्ञानबोधा 'मधीळ ' चमत्कारखंड? व ' चरित्रखंड? यांचे सहसंपादक व लेखक 
या अंकांतीळ त्यांची कविता ही त्यांच्या ' आद्री! या आंगामी काव्यसंग्रहामवीळ आहे. 

प्रा. गे. ब. म्रामोपाथ्ये-- बेळगांव येथील लिंगराज केलिजमध्ये मराठीचे प्राध्यायक, ' संतकाव्य- 
समालोचन !, ' वेदावेकाळीन मराठी भाप्रेचें स्वरूप ' या पुस्तकांचे कते. 

श्री. पां. श्री. आपटे-- सुप्रसिद्ध निष्ठावंत कार्यकर्ते. ५ टिळकदशैन ! ' गांधीददान ! इत्यादि पुस्तकांचे $खक. 
श्री. अच्युतराव पटवधेन-- सुप्रसिद्ध समाजवादी पुढारी, 

श्री. सानगुरुजी-- सुप्रसिद्ध निठठावेत कार्यकर्ते व प्रातिभावंत साहित्यिक, ' साधना ! ह्या वैदिष्टय- 

पूर्ण सातताहिकाचे संपादक, 


मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल, अशा प्रकोरे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व 
संस्कृतीचा विकास करणें, हें या मासिकाचें ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 

ध्येयप्रवण व्यक्तीनी स्वोन्नतीच्या हेतुपूर्तासाठी जे आपलें सांस्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेळें असेल, उच्च 
वातावरणांतीळ जो अभिजात अनुभव स्वतःच्या साधनेने संग्रहीत केळेळा असेल, त्याचे दिग्दर्शन हेंच संस्कृति- 
पोषक वाड्मय होऊं शकतं, असा संचालक व संपादक-मंडळ याचा विश्वास आहे. 

या मासिकांत येणाऱ्या ळेखांत कोणत्य,हि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा 
हेतु नाही. 

संचालक व संपादक-मंडळांतीळ सवे व्यक्ती यांचेंही सवे विषयांत मतैक्य आहे, असें नाहीं. मानवी आत, 
बिषयक व सांस्कृतिक मूल्यासंबंधी सद्श अशा दृष्टिकोनानेंच ह्यांना एकत्र आणलें आहे. तथापि अजेदांये 
व्यक्तित्रेशिष्टय व विचारस्वातंत्र्य यांचा विनाश न होतां विकास व्हावा या दृष्टीनंच लांचे 


ह न भे सहकाय राहील 

प्रत्येक व्यक्ति आपल्या नांवाने प्रसिद्ध होणाऱ्या ठेखाबद्दलच जबाबदार राहील. हाल, 
मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्टा, संयम आणि सरि र 

चन दइप्णुता असतील ठ 

बेतली जाईल. सतील अशी काळजी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका प 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


काय सांगावे, भावी पिढ्या कदाचचत. विशासटी टेवणार नाटींत कीं अम 
मनुष्य-खरोखरां दाडासांमाचा मंतष्यऱया पुथश्वीतलावर होऊन गेला न्हणून ! 
रै १ “चून! 


णा, भाल्वट अ इन्‌स्टाड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“सर्वोदय-दिन! 


महात्मा गांधींचा प्रथम वार्षिक श्राद्धदिन जानेवारी २० ला नुकताच 
: सर्वोदय-दिन ” म्हणून पाळला गेला; त्या दिवसाकरितां कौग्रेसच्या. कार्य- 
कारिणीनें तयार केळेळा जो संदेश ठिकठिकाणी देशभर _वाचला गेला 
त्याचा अनुवाद खालीं दिला आहेः 


“ पिढ्यानुपिढ्या चालविलेल्या स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या दीर्घ इतिहातांत 
हिंदुस्थानने दुःख व सुख, कित्येक विजय नि पराजय अनुभवले आहेत. 
परंतु आमच्या राष्ट्रपित्याच्या-नेत्यांचेहि नेते अशा आमच्या राष्ट्रपित्याच्या- 
नेतृत्वा ( 809०९'-1९॥0९॥5 )मुळे दुःखानेहि लोकांना नम्न व पावन केर्ले; 
पराजयारनेंहि दुप्पट जोरानें प्रयत्न करण्याची स्फूर्तिच दिली व विजयाची 
पूवंतयारी केली. | 


५: अलीकडील वर्षे तर अडचणींनीं भरलेली, आमच्या परीक्षेचींच 
होती. परंतु त्या वेळींहि गांधीजींच्या संदेश्ाने राष्ट्राला घेर्य ब चतन्य दिलें. 
या काळांत आमचे मनारथ अंशतः सफल झाले आणि ज्याकरितां पिढ्या- 
मागून पिढ्यांनी संग्राम केला व यातना अनुभवल्या तें स्वातंत्र्य आम्हांस 
मिळालें. पण तें मिळवितांना आम्हांला किंमत किती जवर द्यावी लागली ! 
आमच्या मातृभूमीचे दोन तुकडे झाले! या भयंकर फाळणीच्या अनथीनंतर 
लोकांना जणू पिश्याचत्राधा होऊन त्यांचीं माथी भडकली; आणि ज्या 
थ्येयाकरितां आपलें स्व जीवन गांधीजींनी वाहिलें त्या ध्ययांना क्षणभर 
ग्रहण लागल्यासारखे दिसळें ! परंतु अज्याहि अंधारांतून गांधीजींचा संदेरा 
प्रकारात होता. दुःखाने पोळलेल्या किती तरी अंतःकरणांना त्यामुळे धीर व 
हुरूप प्राप्त झाला ! 


आणि यानंतर- ! यानंतर आमच्यावर तो अत्यंत दारुण वज्राघात 
झाला ! जो स्वतः प्रेमाची मूर्ते, जो हिंदुस्थानच्या क्यांत आणि दुदैम्य 
: वृत्तीचा मूर्तिमंत अवतार, त्याचाचे खून झाला ! अशा रीतीने जें मिळ- 
विण्याकरितां हिंदुस्थानने महान्‌ सायास केले, ज॑ दीर्घकालीन संग्रामाचा 
मूर्तिमंत परिपाक, असें तें स्वातंत्रय मिळूनहि स्वातंत्र्यप्राप्तीमुळे जीवनांत 
प्रफुळता तर आलीच नाहीं उलट दुःख आणि सुनपणाच सवत्र पसरला ! 


५६ गांधीजींचे आणि त्यांनी शिकविलेल्या तत्त्वांचे पवित्र स्मरण 
करीत आपल्या देशाने या सव भीषण अनथाना घेयीने तोड दिळें. या सथ 
जीवन-मरणाच्या अनथकारी प्रसंगांतून अत्यंत भीषग अक्षा जर कोणत्या 
आपत्तीवी भीति वाटली असेल तर ती ही कीं आपला नेतिक धीरच, 
आपली सत्त्वदृत्तिच खचून जाते कीं काय ( पंड र्ल ॥०९ एं) ! कांही 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(२) 


काळ तरी या भीतीनें हिंदुस्थानरचे मन काळवंडून गेलें होते, हिंदुस्थानला 
कांही काळ भ्रान्ति होऊन तो आपल्या गुरुजींची तत्त्वे जणूं विसरूनच 
गेला होता ! 


“ ज्यानें राष्ट्राळा स्वातंत्र्य मिळवून दिळें आणि जीवन दिलें त्याच्या 
निर्याणाळा एक वर्ष लोटलें आहे. या पहिल्या - श्राद्वदिनीं आम्ही त्या महान्‌ 
आत्म्याला आणि त्याच्या महान्‌ संदेशाला आदरयुक्त श्रद्धांजाळि अपंग 
करतों आणि त्या चेतन्यप्रद संदेशयानुसार हिंदवासियांची आणि मानव- 
जातीची सेवा करण्याचें त्रत चाळूं ठेवण्याचा निश्चय करतो. 


“ गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली अनत्याचारी .साधनांनी आम्ही 
राजकीय स्वातंत्र्य मिळविळेळें आहे. आतां आम्हांठा सामाजिक आणि 
आर्थिक स्वातंत्र्य साध्य करून व्यावयाचें आहे. कारण त्या योगानेच तमाम 
हिंदी जनतेला जातिधर्मनिरपेक्ष अश्नी उनति व समान संधि प्राप्त होतील, तें 
साध्य करायचे म्हणजे आपण नवीन आणि विधायक दृष्टीने प्रेरित होऊन 
आपल्या मातृभूमीच्या सेवेला विधायक वृत्तीने स्वतःला वाहून घेतलें पाहिजे. 


“ हिंदुस्थानच्या जनतेने स्वातंत्र्य मिळविले खरें; परंतु तै स्वातंत्र्य 
खरे उपभोगायचे असेल तर जनतेनें आपल्या जबाबदाऱ्या व आपली कर्तव्ये 
पार पाडली पाहिजेत. ह्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये अंगावर घेऊन जनतेची 
सेवा करण्याचा खास मान आतांप्थत आपणांस मिळत आला आहे तो 
तसाच पुढे देखील मिळत रहावा याची जाणीव आपण नेहमीं ठेविली 
पाहिजे. आपलीं करठव्ये विसरून जे अधिकाराला ब सत्तेला लालचावले 
आहेत ते आपल्या देशाचे अकल्याण करीत आहेत. 


“ हिंदुस्थानांतील जनंतंत ऐक्य व सदिच्छा यांचे संवधन व्हावे, 
वर्गमेद आणि जन्म, जात, धर्म यांच्यावर अधिष्ठित असलेला उच्चनीचपणा 
नष्ट करावा आणि शांततामय मार्गाने वर्गहीन समाज अस्तित्वांत यावा या 
गोष्टींकडे आपण आपल्या लता नीचा वळविला पाहिजे यावर 
गांधीजींचा विशेष कटाक्ष होता. ज्या नैतिक मूल्यामुळें जीव 
कृतार्थता येते त्यांचें पालन कोणत्याहि पारोस्थतींत, कांहींहि माह च, प 
पाहिजे ह्यावर गांधीजींचा विशेष भर होता. र 


“ आज राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय 
कारक प्रसंग आम्हांवर गुदरले आहेत 
अनुरोधानेच तोड देण्याचा आम्ही मनापासून प्रयत्न कह. कारण अद्याच 
योगाने हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचे संवर्धन होऊन त्याची नेतिक उंची वाढेल 


ॉगि'च्या शवा जीवन गांधीर्जींनी ्ि 
न्या ध् आपलें जीवन गांधीर्जा: वाहिले ती ध्येये पारिपूर्ण 


क्षेत्रांत ज्या अडचणी व अनथे- 
त्यांना गांधीजींच्या -संदेशाच्या 


शिमयाजकगान 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. अ. स. अळतेकर 


प्राचीन भारतीय शासनपद्धति : गुणदोषविवेचन 


प्राचीन भारतीय शासनपद्धतीचे  नवभारता *- 
च्या ऑक्टोबर १९४८ च्या अंकांत दिग्दर्शन केलें 
आहे. आतां तिचे ठळक गुणदोप्र काय होते व 
त्यापासून आपणांत काय बो घेतां येईल तं पा 


शुणदोपाविवेचन करतांना एक खत्ररदारी घेगें फार 
सेद्ांता 


आवदतरक झाहे, आजच्या पारिस्थितीच्या, [से 

च्या कवा मतप्रणाळीच्या दृष्टीने प्राचीन शासन 
पद्धतच मूल्यसापन करणें योग्य होणार नाहीं. त्या 
वेळीं हिंदुस्थानांत परिस्थाते काय होती व इतरत्र 
शातनयद्धाते कशी काय व कितपत उत्क्रान्त झाली 


हाता त॑ लक्षांत घेऊनच आपण प्राचीन भारतीय 
शासनपद्धतीचे गुणदोषाविवेचन केलें पाहिजे. 
प्रजातंत्राच्या विनाशाची कारणें 

प्राचीन भारतखंडांत नपतंत्र, प्रजातंत्र, उच्चजन- 
तंत्र ( अयांडा!००५०४) इत्यादि अनेक प्रकारच्या 
शासनपद्धती प्रश्वालित होत्या, त्यांपैकीं नपतंत्रच 
अखेर लोकाप्रिय झालें व प्रजातंत्रादि इतर राज्यपद्धती 
वेनष्ट झाल्या. भारतामधील ही घटना, अनन्य- 
साधारण नव्हती, कारण ग्रीस, इटली वगैरे पाश्चात्य 
देशांतहि प्रथम प्रजातंत्रे अस्तित्वांत होती व त्यांची 
जागा हळूहळू टपतंत्रांनी व्यापत केळी. तेव्हां प्रजा- 
तत्रात्मऊ. शासनपद्धाते हिंदुस्थानांत रुजतःच नाही 
म्हणून ती येथें यशस्व्री होणार नाहीं असा कांही 
संध्दान्त आपणांस प्राचान इतिहासावरून काढता 
यावयाचा नाहीं, प्राचीन हिंदुस्थान, ग्रीस व 
या संव देशांत प्रजातंत्र-राज्यें फार छोटी छोटी 
हाता, प्रातानेधिक पद्धाते त्या वेळीं कोठेंच माहीत 
नसल्यामुळें प्रजातंत्रीय राज्यें विस्ताराने मोठीं होणें 
काठ शक्‍य झाले नाहीं, राज्यांतील उच्चवगीतील 
बहुतेक सवे पुरुपांस लोकसभेमध्ये हजर राहून बोल 


इ्ट्ला 


न. १ 


अनुक्रमणिका 


ण्याचा व मत देण्याचा अधिकार होता. अक्शा 
लोकांची संख्या मोठ्या राज्यामध्ये बेसुमार झाली 
असता. म्हणून प्रजातंत्र राज्यें मोठीं होऊं शकली 
नाहत. याच्या उलट नपतंत्रांचें साम्राज्यांत रूपांतर 
होऊं लागलें व ती आधिक शक्तिशाली झाली, व 
ट्या छोऱ्या प्रजातंत्रांना ग्रासून टाकू लागलीं. 
ज्या उपरिनिंदेष्ट परिस्थितीमुळे प्रजातंत्र राज्यें 
वेनष्ट झाली ती परिस्थिति आज नार्ही. प्रातिनिधिक 
पद्ध!ते हृल्ली सववत्र रूढ आहे. तेव्हां विशाल प्रजातंत्रे 
जर्शी जगामध्यें इतरत्र प्रस्थापित झाढीं आहेत तशी 
तीं हिंदुस्थानमध्येंहि प्रस्थापित होऊन त्यांचें संघ- 
राज्य वनणें प्राचीन परंपरेशी मुळींच विसंगत नाहीं. 
प्राचांन प्रजातंत्रामध्यें निणायक सत्ता क्षत्रिय 
(म्हणजे आधुनिक खत्री, मराठे वगैरे ) वर्गांचे हाता- 
म्य असे, हल्लीं खऱ्याखुऱ्या लोकसत्तेचे युग आलें 
ह, तेव्हां प्रार्चांन परंपरा चाळू राखणे शक्‍य नाहीं. 
नवभारतामध्ये मतदानाच्चा हक्क सवे जमातींना 
सारख्याऱच तत्त्वावर देणें जरूर आहे, व तसा तो 
देण्यांतहि येत आहे. 
ना वेष्णुः एाथेवापातेः ! या मताचा वाढता 
प्रसार हहे एक प्रजातंत्रांच्या विनाशाचे कारण 
हत हृ आपण वर पाहिलेच आहे. आधुनिक युगामध्ये 
राजाच्या देवत्याची कल्पना प्रजातंत्रांच्या प्रस्थापनेच्या 
साड यण शकय नाहीं, देशी राज्यें ज्या झपाट्याने 


स 


हडुस्थानांत विर्ळांन होऊ लागलीं आहेत व जीं 
उस्त आहेत, त्यांमध्यें ज्या वेगानें जबाबदार राज्य- 
पड्डात प्रस्थापेत होऊं लागली आहे, त्याकडे पाहिलें 
म्हणजे राजाच्या देवत्वाची कल्पना आतां प्रजा- 
तंत्राच्या आड मुळींच येणें शक्‍य नाहीं हें सहज 
दसून वळ, अखेर जीं देशी राज्ये उरतील, त्यांच्या 


२२३१ 


2 की 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


(क डु. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ १ 


सळ क्य 


ह »नवभारत 
व्ह धि ७५ कोच 


०८4 अमृतमहोत्सवी, 1.) >२७ 


*८ ८ येता की 7:74 > 


अ. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


नरेशांनींहि हें ध्यानांत ठेवणें जरूर आहे कीं, जे 
राजे सुयोग्य, सदार्‍चारी व कतेब्यरत असत व प्रजेचे 
विश्वस्त म्हणून राज्यकारभार न्याळवीत त्यांसच 
परमेश्वराचे अंश मानीत; जे याच्या उलट वतनाऱ्च 
असत, त्यांस राक्षसाचे अंद समजण्यांत येई. जा- 
पर्यंत देशी राजे परमेश्वराचे अद्य म्हणून मानण्याच्या 
योग्यतेचे राहतीळ व आपल्या राज्यामध्ये खरीखुरी 
जबाबदार राज्यपद्धाते चाळू देतांळ तापयतच ती 
टिकतील यांत दोका नाही, 
नवभारतामध्ये स्थापण्यांत येणारे प्रजातंत्र कोणत्या 
परिस्थितींत प्रमावश्याळी होईल व कोणत्या पारिख्यि- 
तींत त्यास उतरती कळा लागेल यावराहि प्राचीन 
भारतीय शछासनपद्धतीच्या अध्ययनाने चांगला 
प्रकाश पडतो, आपसांतील तंटे, फुटीर प्रवृत्ति, 
पुढारीपणाबद्दढ अहमहामेका वगेरे कारणांमुळे 
प्रजातंत्रें कमजोर बनत, सत्ताहीन पार्टांचे पुढारी 
आपल्या स्वाथीकरितां देशाचा गळा कापून परकीय 
शत्रशीं संगनमत करून देशामध्ये आपला जम बस- 
वीत व त्यामुळे अखेर देश हा परतंत्र होई, हें 
आपणांस प्राचीन इतिहासावरून दिसून येतें. 
लिच्छावे प्रजातंत्राचा नादा केव्हां होईल यावददळ 
भगवान्‌ बुद्धास एकदां विचारणा केळी होती; त्या 
वेळीं त्याने केळेल भाकीत ध्यानांत ठेवण्याजोगें आहे. 
बुंद भगवान्‌ म्हणाले होते का ' जॉपर्थत लिच्छ्वींची 


लोकसभा नियमाने भरत जाईल, वाखार 
जे "८ _ शी “२. 

भरत जाईल, जोपयत तिचे सभासद एक 

दिलाने राहून एकोप्याने राज्यकारभार करताल, 


जोपयत ते वृद्ध, अनुभवी व योग्य पुढाऱ्यांचा 
आदर करून त्यांच्या सल्ल्याने वागत जातील 
व तुच्छ स्थाथ व मानापमान बांच्याकरितां भांडत 
राहणार नाहींत, तोंपर्यंत लिच्छावे प्रजातंत्र शक्ति- 
शालीच राहील, ज्या वेळीं याच्या उलट पारोस्थाति 
होईल त्या वेळीं त्याचा नाश होईल. ?!! 


भगवान्‌ 
घुद्धाची भविष्यवाणी फक्त लिच्छत्रीऐवजी हिंद 


प्रजातंत्र एवढा नामाचा फरक करून हिंदुस्थानच्या 
पालमंट-भवनावर कोरून ठेवण्याजागी आहे यांत 
शका ना 


राजाच्या सत्तेवरच्या नियंत्रणाचे प्रकार 
वोदिक युगामध्ये लोकसभा ऊर्फ सामोते ह्च्या 


हातांत खरीखुरी राज्यसत्ता असे. सामेताशी वेबनाव 
होणें, म्हणजे राजावर सर्वात मोठी आपात्ते येणें 
अर्स समजत. समितींच्या द्वारा पुष्कळ राजेळोक 
पदच्युत होत असत; पुन्हां जर त्यांना सामितीत 
मताधिक्य मिळाळें तरच त्यांना सिंहासनाधिष्टित 
होतां येई, उत्तर वैदिक कालामध्यें पुढें सामितीचें 
अंतधांन झालें व राजांची सत्ता वाढत गेली, 
हळूहळू त्यांच्या देवत्वाचाहि पुरस्कार करण्यांत येऊं 
लागळा, पण राजासें देवत्व मान्य करणारे स्मृति" 
कारहि त्याचा प्रजेवर जुळूम करण्याचा 
अधिकार कर्भीचच मान्य करीत नसत, पण जुलमी 
राजांच्या निरंकुवातेस प्रातिकार करण्यास जे एक 
प्रभावी साधन म्हणजे लोकसभा होती तिर्‍्वा जेव्हां 
लोप झाला, तेव्हां त्याऐवजी दुसरा व्यावह्याशक 
उपाय आमचे स्मृतिकार सुचवू शकळे नाहीत, नरकाचे 
मय कांही राजांचे जुलमी हात थांबवू गाकळें, सथ 
राजांचा थांबव शकले नाही. आमच्या ग्रेथकारांनी 
कांदीं ऐहिक व व्यावहारिक उपायहि सुचवले होते, 
पण ते अमलांत आणणें कठिण होते. जुलमी 
राजांच्या डोळ्यांत झणझर्णात अंजन घालण्याकरितां 
संत्रस्त प्रज्ञेने देशत्याग करावा असेंहि आमचे स्माते- 
कार सांगतात, बा उपायाचा अवलंब करून प्रजेने 
राजावर मात केल्याचे कांही दाखले प्राचीन 
इतिहासांत सांयडतात हे खरे; पण एकंदरीत 
हा उपाय अंमलांत आणण्यास अत्यंत कठिण होता 
यांत बोका नाही, अत्याचारी राजाचा वध 
करण्यासाहे प्रजेला स्मृतिकारांनीं परवानगी दिलेली 
आहे, त्याप्रमाणे कांही राजांचे वध झाल्याचे 
दाखळेहि पुराणांत व प्रत्यक्ष इतिहासांत आढळतात; 
पण हा उपायाहि क्टसाध्यच होता. यरास्वी बंड 
झाल्याशिवाय राजास प्राणदंड होणे दक्य नसतें व 
यशस्वा बड करणें हा गोष्ट वरांच कठिण असते, 
एकंदरींत विचार करतां हें मान्य करावे लागेल की 
ज्या वळा ठोकसभा लुप्त झाडी, त्या वेळीं राजावर 
प्रभावा नियंत्रण करण्यास व्यावहारिक उपाय 
आमच्य प्राचीन राज्यशासत्रज्ञ सुचवू दाकळे नाहींत 
ब त्यामुळ नरंकुश राजतंत्राची . प्राचीन भारतामध्ये 
मायात्तर युगामध्ये अधिकाधिक चलती होऊं लागली, 


२२९ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


काते 
%्&« 2 

क ह नवभारत (7 
&य “ ७५ प्र ३० ९ 
नट“ अमृतमहोत्सवी] » वढ 


््€ "सू औक 
डा ककत. ज 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतीय शासनपद्धति 4 गुणदोषबिवेचन 


लोकसभेचा लोप कां झाला? 

लोकसभा ऊर्फ समिति हिर्‍ा उत्तर वैदिक 
कालांमध्यें लोप होण्याचें कारण म्हणज लोकतंत्राची 
भावनाच प्राचीन हिंदुस्थानांत नव्हती हॅ नव्हे, तर 


> या 


राज्यांचा वाढता ववस्तार व प्रातनिधिक तत्त्ाा*चा 


अभाव हें होते. त्या वेळीं जगांत कोणत्याच 
देशामध्ये विशिष्ट जिल्हे अगर तालुके यांनी 
निवड्टून दिलेल्या प्रातेनि्थींनी एकत्र जमून 


राज्यकारभार करण्याची पद्धति अस्तित्वांत नव्हती. 
व जरी ती अस्तित्वांत असती तरी अश्ाक, 
संद्रयुत्त, हृर्षवर्भन वगेरे राजांच्या विश्याळ साम्राज्यां- 
तीळ दूरदूरच्या स्थानांतील लोकांना वारंवार 
एकत्र जमून राज्यकारभार चालविणे अशक्यप्राय 
झालें असतें. त्या वेळच्या दळणवळणांच्या सा'वनांचा 
विचार केला म्हणजे पुरुपपूर ऊफ पेक्यावर किंवा 
भ्गगुकच्छ किंवा भडोच येथील प्रातानिधींना जर 
पाटलीपुत्रांत भरणाऱ्या सभेत जावयाचे असतें 
तर जाण्यास दीड महिना व परत येण्यास दीड 
महिना लागला असता. वर्षातून जर लोकसभेची 
दोनच अधिवेशने झालीं असती तरी सभासदांचे 
सहा महिने प्रवासांतच गेळे असते! अश्या पारि- 
स्थितींत लोकसभेचा लोप होणें अपरिहार्य होते 
व तो झालाहे, प्रस्तुत॑ काळी  पारोस्थाति 
वदललेलळी आहे. दळणवळणाची कांहीच 
अडचण नार्ही, प्रातिनिधिक तत्त्व समान्य झालें 
आहे. तेव्हां प्रभावी लोकसभेच्या द्वारा राज्यकारभार 
करण्यांत कांहींच अडचण नार्ही, 
स्थानिक संस्थांचे विस्तृत अधिकार 
लोकसभेचा जेव्हां हळूहळू लोप झाला व 
राजसत्ता अधिकाधिक अनियंत्रित होऊं लागली, 


तेव्हां लोकाहित-पंरक्षणाकरितां राजशासनपद्धतींत 
विकेन्ट्रीकरणार्वे तत्व आश्रिकाधिक अमलांत 


आणण्यांत येऊं लागलें. जिल्हे, नगरे व ग्राम येथे 
पूर्वीपासूनच स्वसशासित पंत्नायती होत्या; पण 
आतां त्यांचे आधेक्रार आधिकाधिक विस्तृत करण्यांत 
येऊं लागले. या पंचायतीमध्ये लोकप्रतिनिवीचिनच 
मताधिक्य होतें; व जसजसे केन्द्रीय सरकास्चे 
आत्रेकार कमी होऊन स्थानिक संस्थांचे हक्क 
वाढवण्यांत येऊं लागळे, तसतशी लोकप्रतिनि्धीच्या 


“ज्म 


ही. अधिकाधिक्र सत्ता येऊं लागली. गुप्त शासन- 
पडदतीत तर स्थानीय संस्थांचे आधिकार इतके 
विस्तृत होते की, सरकारी पडीक जमीन जर स्वतः 
सरकारला विकावयाऱ्ची झाली तरी देखील स्थानिक 
संस्थांची परवानगी घ्यावी लागे, इसवी सनाच्या 
पाहिल्या सहत्लकांत स्थानिक शासनसंस्थांचे जितर्के 
विस्तीर्ण अविकारंक्षत्र होते, तितके त्या वेळी 
इतरत्र कोठेच नव्हत यांत दोका नार्ही. स्थानिक 
शासनसंस्था त्यां वेळी केन्द्रीय व प्रांतिक सरकारांचे 
कर वसूळ कररत; त्यांपैकीं जर त्यांना कांही अयोग्य 
वाट्ले तर ते वसूल करण्याचेच त्या साफ नाकारीत. 
गांबांतीळ तंटे मिटवण्याचें काम त्यांचेकडूनच होई; 
विहिरी, धर्मशाळा वगेरे त्याच बांधीत असत; 
शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयें वगेरेंची व्यवस्था 
त्याच करीत, स्वतंत्र भारताचे नवाविंधान बनवितांना 


स्थानिक संस्थांचे आधिकार पूवपरंपरेप्रमार्णे 
अधिक विस्तृत करण्याचा प्रथत्न करणें जरूर आहे. 


पण असे करण्यांत एकदम सफलता मिळणार नाहीं. 
कारण पूर्वकाळची परिस्थिति आज विद्यमान नाहीं. 
सत्य व सच्चरित्र यांना पूर्वी फार मान मिळत असे; 
प्रामत्रद्धांचा समाज आदर करी, व निवड- 
णुकीची धामधूम न होतां, स्वाभाविक तऱ्हेने व 
सर्वसंमतीने, त्यांची ग्रामपेचायतीमध्यें निवड होत 
असे, आजकालची निवडणुकीची पद्धति व दल- 
संघटन त्या वेळीं आस्तित्यांत नव्हतीं व तीं खेडे- 
गांवांमध्यें योग्य तर्‍हेनें रुळण्यास कांद्दी काळ जावा 
लारेळ. जेव्हां सावीत्रेक शिक्षणप्रचार होईल व 
परमेश्वरावररील श्रद्धेओबें ब॒ नरकाच्या भयाचें स्थान 
नागरिककतब्यपालनेच्या भावनेने बेतळें जाईल, 
त्या वेळींच खेडेगांवामध्ये निवडणुकी वदास्वी तऱ्हेने 
होऊ शकतील. तसें होण्यास कांही काळावाधि लागेल 
यांत दंका नाहीं, 
पंचायतींमाफेत न्यायानिणय 

प्राचीन भारत!मध्यें घोर अपराधाव्यतिरिक्त सर्वे 
कजे व गुन्हे यांचा निवाडा ग्रामपंचायतीमाफैतच 
होत असे, त्या वेळीं जीवनक्रम साधा होता घर न्याया. 
करितां येणारे झगडे प्रायः स्थानिक स्वरूपाचेच 
असत व त्यांचा न्यायहि योग्य तर्हेने पंन्चायती 
मापात हाऊ शके, कायंदे थोडेव साघे असंत व ते 


१२९३९ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ य 
ळय > 
; “नवभारत 
ष्ट ्ि ७५ >"१९ 
५६८2 अपृतमहोत्सवी/)>% 


*८ ८ येता र .-% “क 


कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नबभारत 


सवे. लोकांना समजताहे असत. हरळी कायदेकानू 
अवघड व गहन झाळे आहेत व त्यांचा अर्थ 
लावण्यास तज्ज्ञ वाकेलांची जरूर पडत असते. 
कज्जांतील वादी-प्रातेवादी पुष्कळदां शकडो मेळ दूर 
रहाणांरे असतात. तेव्हां अशा परिस्थितींत पूर्वी इतके 
विस्तृत आधिकार हल्लींच्या ग्रामपंचायतीस देणे 
शक्य होणार नार्ही. तथापि पंचायतींना न्याय- 
दानांत अधिकाधिक आधयेकार हळूहळू देन जाणे 
आवदयक आहे. जर गांवामध्ये दलवंदी होऊं 
दिली नाहीं व जर धमंश्रड्धेचे स्थान नागरिकांच्या 
उत्तरदायित्वाच्या भावनेने घेतलें तर त्यांचा सदु- 
पयोगहि होऊं शकेल. गांवांत एकादी घटना घडली 
तर तिजवद्दल खर्रा माहिती बहुतेक सर्वांना असते. 
आपल्या शेजार्‍्यापाजाऱ्यांसमक्ष ग्रामपंचचायतींमध्ये 
असल्या सप्रासिद्द घटनेबद्दल घादान्त खोटी साक्ष 
देणें ही गोष्ट दूस्च्या कोर्टामध्ये कांही परक्या लोकां- 
समोर खोटें वोळण्याइतकी सोपी नसत. ग्रामपंचायती 
कज्जञांचे निकालळहि लवकर लावूं शकतील यांत 
शेका नार्ही. 
प्राचीन भारतामध्ये भूमिकरापेकी शेकडा १५ ते 
३० पर्यंत कर स्थानिक शासनसंस्थांना केंद्रीय 
सरकारकडून स्थानिक खऱ्चे भागविण्याकरितां परत 
मिळत असे, तक्नाप्रकार्ची परिपाठी जर सुरू झाली 
तर व आजकालच्या स्थानिक क्ासनसंस्थांपुढील 
आधथेक अडचणी बर्‍याच कमी होतील यांत शुक 
नाहीं. या इृटटीनं प्रयत्न करणें जरूर आहे असें 
आम्हांस वाटते. 
राज्यक्षेत्र व व्यक्तिस्वातंतय यांचा समन्वय 
झाचान भारतांतीळ शासनसंस्था केवळ कर 
वसूळ करूनच स्वस्थ बसत नसत तर 
अनेक कामेंहि सुरू करून तडीस नेत. 
सोशियालिस्ट स्टेटप्रमाणें शिक्षणप्रसार 


लोकाहितारची 
आजकालच्या 
१ दीनदुःख- 


विमोचन इत्यादि कामें प्राचीन भारतांतील राज्यें 
करीत असत. फाजील 


य ज किंमतवाढीपासून ती 
ग्राहकांचे सरक्षण करीत, खाणी व इतर कांर्दी 
उद्योगधंदे व कारखाने चालवून देशाच्या संपत्तीत 
भर टाकीत; अरण्यांच्ची छागग्रड करून देश संपन्न 
करात; वसाहती-स्थापनेस मदत करून लोकसंख्येच्या 
वाढास आळा घालीत, पण वरीळ प्रकारचीं 


1: 


1 


अनुक्रमणिका 


बहुतेक कामे सरकारच्या नोकर्शाहीकटून हो 
नसत, तर निरनिराळ्या जातींच्या 
चेद्यांच्या पंचायती-( श्रेणी )माफीत तीं प्रायः कर- 
ण्यांत येत. खाजगी तज्ज्ञांना आपली कतेबगारी 
दाखवण्यास सरकारकडून पुरा वाव मिळे. उदाहर- 
णाथ, शिक्षणप्रसाराथ॑ सरकारकडून मुक्‍तहस्तानें 
मदत मिळे, पण शिक्षणसंस्थांनीं अपुकच प्रकारचें 
शिक्षण दिळें पाहिजे अर्शी सरकारकड्टून मुळींच 
सकता होत नसे. हिंदु गुत्त सम्राटांच्या मदतरनिं 
चाळत असलेल्या नालंदा विश्वविद्यालयामध्यें बोड 
तत्त्वज्ञान व धम यांचें शिक्षण व प्रसार यावस्च विशेष 
जोर देण्यांत येई. राज्याच्या कार्य्षेत्राचें क्षेत्र जरी 
विस्तीर्ण झाळें होतें तरी वरील पारिोश्थर्तामुळें 
खाजगी प्रयत्नास बराच्च वाव मिळे व वैयक्तिक 
किंवा संस्थांच्या स्वातंन्यास त्यामुळें फारसा पायबंद 
बसत नसे, व्यक्ति व राज्य यांच्यामधोळ संघर्ष 
कमी करण्याचा हा मार्ग आधुनिक काळांतहि 
अनुकरण्यासारवा आहे. 
कायद्यांतील विषमतेचे कारण 

प्राचीन भारतामध्ये राज्यापुढचे आदडी फार 
उच्च होते; आध्यात्मिक, घार्मिक, सांस्कातिक, 
आतेक व ओद्योगेक प्रगाते घडवून आणणे 
द राज्याचे कतंब्य आहे असें सभे शास्त्रज्ञांचे मत होतें. 
पण ही प्रगाते कशी घडवून आणावयाची या- 
भदेळ्च्या कल्पना निरनिराळ्या थयुगांमध्ये निर- 
निराळ्या असतात हेहि आपणांस विसरतां येणार 
नाहीं. धार्मिक किंवा सांस्काततेक सुस्थाते व प्रगाते 
याकरितां प्राचीन हिंदुस्थानांत ज़ कांही करण्यांत 
थत असे त्या सर्वोरचेंच समथन आज करतां घेणार 
नाहीं हें उघड आहे. उदाहरणार्थ, वर्णाश्रम-व्यव- 
स्थेचे सेरक्षण करणें हें राज्याचे आद्य कतुव्य मानलें 
जाइ, व वणेब्यवस्थेमध्ये शूद्र व अस्पृद्य यांवर 
सेन्याय घडून येत होते, असे आजच्या पिढीचे 
1नःसशय मत होईल; पण जर आज तकंदुष्ट वाट- 
णाऱ्या वणंब्यवस्थेचे प्राचीन हिंदुस्थानांत राज्या- 
कडून समथन होत असेल तर त्यांस कारण म्हणजे 
त्या व्यवस्थेवर सव हिंदु समाजाचा सामान्यतः विश्वास 
होता हें द्य याचा दोप शासनपढधतीपेक्षां समाजा- 
वरच आधिक येतो यांत शेक्रा नाहीं, त्या वेळी 
३ड 


-॥ 2 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ष्र र्ध प्रणव क्क 
१ नवभारत च 
बहन धि ७५ बि” 
१ अमृतमहोत्सवी (8 
न्ट< रा की 
क. ति 
1) 
र क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कः 


प्राचीन भारतीय शासनपद्धाति । गुणदोपविवेचन 


ळोकांच्चा कमेफलविपाकाच्या सिद्धांतावर पूर्ण ॥विश्वास 
हाता; पूवेजन्मांतांळ पातकांमुळेंच मनुष्यास शूद्र- 

ल्याद जातामध्य जन्म मिळतो व त्यांचें क्षालन 
केरण्यास त्यान तज्जाति-निगडित दुःखही सहून 
कळेंच पाहिजे अर्से त्या वेळीं शेकडा नव्याण्णव शूद्र 
येडालादिकांस सुद्धां वाटत असे हे आपणांस विसरून 
सवाळणार नाहीं, शाद्र-किंवा-चेडालादिकांवर 
असणार नंत्रध काढून टाकण्याचे जर एकाद्या 
प्राचीन भारतीय राजार्ने ठरवळें असतें, तंर लोक. 


क्षाभापुढ त्याचा नाशच झाला असता यांत संदाय 
नाहीं; या कारणामुळेंच प्राचीन भारतामध्ये सर्व 
जातींना एक प्रकास्चे व॒ सारख्या स्वरूपाचे कायदे 
लागू केलेळे नव्हते. दुःखाची गोष्ट आहे र्को, 
शूद्रांना ब्राह्मणांपेक्षां आधिक कठोर शिक्षा सांगितली 
होती. एकाद्या अपराधाबद्दल त्राह्मणाऱचें पाप शूद्रापेक्षां 
आवक असते अस धमक्शास्त्रकारांनी सांगितलें 
आह; कारण ते आधेक सुसंस्क्त असत. पण पाप 
आविक म्हणून ब्राह्मणांना जर शिक्षाहिे आधिक 
कठोर सांगितडी असती, तर नेःसंद्वाय आपणांस 
हल्लींच्या युगांत आपल्या संस्कृतीबद्दल आधिक 
अभिमान वाटला असता. पण येथे हाहि 
विसरतां कामा नये कीं, प्राचीन संस्कृतीला 
आधुनिक मानदडानें मापून तिळा कमी पडल्याबद्दल 
दप देण हें न्याय्य होणार नाही. समतेचे तत्त्व 
प्राचीन काळीं कोणत्याच देश!मध्यॅ-्मग तो 
यूरोपांतील असो वा आशियांतील असो-रूढ होऊं 
दाकले नव्हतं, प्राचीन भारतांत ज्याप्रमाणें त्राहण- 
त्येबद्दल शूद्र हत्येपेक्षां आधिक दंड सांगितला आहे 
त्याचप्रमाणें प्राचीन व मध्ययुगीन थूरोपांताहि 
एकाद्या सरदाराच्या हत्येवद्दळ शेतकऱ्याच्या हत्येपेक्षां 
फार मोठा दंड दिला जात असे. फ्रेंच राज्यक्रांते 
होईपर्यंत यूरोपमध्ये सरदारलोक व पुरोहित हे सर्व 
जबळजवळ पूर्ण करमुक्त होते व सामान्य जनताच 
करभाराखालीं दडपून जात असे, जातिभेदामुळे 
हान जातींच्या लोकांना श्रेष्ठपण प्राप्त करून घेणे 
केये नव्हते. पण यूरोपमध्ये देखीळ विसाव्या 
शतकातच चमंकाराच्या मुळांना मुख्य प्रधान 
हण्याचा साधे मेळूं लागळी आहे. एका जातीने 
इसऱ्या जाति काम करूं नये, असा समाजार्‍चाच 


होता व शासनयंत्रहि त्याचप्रमाणें वागत 
असे. हा नियम बदलणे त्याच्या शाक्तांच्या बाहेर 
होतें. प्रस्तुत कालांत जातिजन्य विषमतेचे कोणीच 
समथन करांत नाहीं व ती निमूलाहि होत चालली 
सामंतवहुल साम्राज्य 

आसेतुहिमाचळ एकछत्री साम्राज्य स्थापन 
करण्याचे व्यय भारतामध्ये ब्राह्मणग्नेथकालापासून 
(सुमारें इ. स. पू. १००० ) स्वीकृत झालें होतें. 
पण ऐतिहासिक युगामध्ये एवढें मोठें साम्राज्य दोन- 
तानदाच हाऊ दाकलें. चक्रवती राजाचें क्षेत्र सर्व 
भारतवप्रे होय असें जें राज्यशास्त्रकार प्रातेपार्दीत 
हाते त्यास मुख्य कारण म्हणजे भारतवर्षातील 
साल्झातक एकता हें होतें. पण त्या ध्येयाचा असा 
अर्थ नव्हता कीं चक्रवर्ती राजानें निरनिराळीं छाटी- 
मोठां राज्ये खालसा करून, स्थानिक संस्था व 
सातारवाज यांना भरड्टून काढून आपलें एकछत्री 
साम्राज्य स्थापन करावें, प्राचीन भारतीय राज्य- 
शात्रज्ञ उलट असें स्वच्छ व वारंवार प्रातिपादतात 
कं, चक्रवर्ती राजानें प्रांतिक राज्यें मुळींच खालसा 
करू नयेत; जर त्याचें सावभोमत्व इतर राजांनी 
मान्य करून त्यास करभार अर्पण केला, तर त्यांना 
डाळक करून मग राज्य द्यावे. जर चक्रवर्तो 
राजाशी लढाई करण्यामध्ये एकादा मांडाळिक ठार 
झाला, तरीहि त्याचें राज्य खालसा करण्यास 
संम्राटास पखानगी नसे. मृत राजाच्या वारसास 
अगर इतर कोणा स्थानिक सरदारास आपलें 
सावेंभामत्व मान्य करण्याच्या अर्टावर मांडलिक 
म्णून राज्य पुढे चालवण्यास चक्रवती राजाने 
परवानगी दिलसचि पाहिजे असा राज्यशात्तज्ञांचा 
कटाक्ष असे, स्थानिक कायदे व गोतिरखाजाहि 
त्यास बदलतां येत नसत. 
स्वायत्तप्रांताधिष्ठित सा्नाज्याशी साम्य 

यावरूंन निष्कप असा निघतो कीं, प्राचीन 
भारताचे ध्येय असें होते की, भारतखंडभर एक 
बल्शाल साम्राज्य असावे; त्यामध्ये प्रांताप्रांतांतील 


राज्य एका सूत्रामध्ये ग्राथित असावींत व सवीच्या 


साहाय्याने व सहकार्याने बाह्य आक्रमणापासून 
दशाऱ्चे रक्षण व्हावें, पण मांडालिक किंवा प्रांतिक 


३३५ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. क सि 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


« ' र त्र क 


ळय क्या 


. "नवभारत € 
> र ७५ डर 


७८ <६अमृतमहोत्सवी 1.) >२७ 


*८ ८ येता श्‌ 7:74 > 


अ. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


राज्यांना पूर्ण अन्तगेत स्वातंत्र्य असे, त्यांच्या 
स्थानिक कायद्यामध्ये व रीतिखिाजांमध्ये साम्राज्य- 
सत्ता हस्तक्तेप करूं शकत नसे; फक्त अडनवणीच्या 
व संकटाच्या वेळी आपलें सेन्य पाठवून त्यांना 
साम्नाज्यसत्तेस मदत करावी लागे व शांततेच्या 
घेळीं ठराविक करभार पाठवावा लागे, प्राचीन 
भारताचे हे ध्येय आघुनिक भारताच्या वेवानिक 
ध्येयाशी बर्चसें जुळणारे आहे; आजहि आपण सर्वजण 
हिंडुस्थानांत एक मध्यवती बळ्शाळी केंद्रीय सरकार 
असावें, त्यानें प्रांतिक सरकास्च्या मदतीनें ब सहकायानं 
देशाचे पस्चक्रापासून रक्षण करावें, त्याच्या सर्वोर्गाण 
भोतिक व औद्योगिक उन्नतीसाठी प्रयत्न 
करावा, प्रांतिक सरकारांना इतर सव बाबतींत पूर्ण 
स्वायत्तता असावी, व त्यांना आपली भाप्ा, वाळाय्र 
व स्थानेक संस्काते यांचा विकास करण्यास 
पर्ण स्वातंत्र असावे असे प्रतिपादीत आरटोत. या 
ध्येयाचे गुणदोप काय आहित वबार्‍ची 'चऱ्चा करणें या 
वेळीं फार महत्त्वाचें आहे. कारण आजचें ध्येत् 
जवळजवळ तसेच असल्यामुळें त्यांचे दोप्र ज्या 
योगें नाहीसे होतील व गुण व्रृदिंगत होतील अश्शी 
तजवीज आज आपणांस करणें अत्यावश्‍यक आहे. 
प्राचीन प्रांतिक स्वायत्ततेचं गुणदोपविवेचन 
पराजित राज्ये खालसा करूं नवे, तीं 
मांडलिक म्हणून राहूं द्यांवीं व त्यांच्या स्थानिक साति- 
स्थाजांचा व सेस्कृतींचा निर्वेध विकास होऊं द्यावा 
असा प्राचीन भारतीय शासनपडतीचा कटाक्ष असे. या 
तत्त्वामुळे प्रांताप्रांतांमध्ये व राज्याराज्यांमध्ये स्म 
संद्दास्क युद्धे प्रायः होत नसत. युद्ध झालें तरी पराजित 
राजास फक्त करभार द्यावा लागे व मांडलिकत्व 
स्वाक्रारणें भाग पडे; त्यांचें अतर्गत स्थातंत्य व 
संस्क्काते थांना भय नसे. यामुळें प्राचीन भारतामध्ये 
युध्द हे घामक नियमानेंच्च प्रायः चचाळवण्यांत येत 
व प्रांताभांतांमथ्ये किंबा राज्याराज्यांमध्ये प्रायः 
पिढ्यान्‌पिढ्या टिकणारें हाडवेर उत्पन्न होत नसे. 


याठुळ  भारतखंडांत सांस्कृतिक ऐक्य स्थापन 
ण्यास वर्राचैमदत झाली, 
पण वरी& क्रियांमध्ये कांही दोपहि आहित; 


त्यामुळे आपल्या देशाचे बरॉल उकस!नहि झाळें आहे 
पूज तिकडेहि वाचकांचे ळय? वेधणे आवद्यक 


आहि. पराजित प्रांतांना अगर राजांना मांडलिक 
म्हणून नांदू देण्याच्या नीताने भारतखंडांत 
एकसूत्री केंद्रीय सरकार स्थापन होऊं शाकलें नार्ही, 
प्राचीन भारतामध्ये जीं तीन-चार मोठीं साम्राज्ये झाली 
होतीं, तीं म्हणजे अनेक मसांडाळिक राजांचचा एका 
सम्राटाच्या अधिपत्याखाली असणारा एक ढिला संघ 
होता; जोपरयेत सम्राटाच्या कुळामध्यें कार्यक्षम राजे 
निपजत, तोंपर्यंत म्हणजे सामान्यतः तीन-चार 
पिढ्या हीं साम्राज्ये टिकत, व मग मांडलिकांनी 
वेड केल्यामुळें ती. एकाएकीं मोडून जात. आमच्या 
प्राचीन राज्यद्यास्रज्ञांनी हाहि सिद्वान्त स्वीकृत केला 
होता, करी प्रत्येक मांडाळिक राजास च्वक्रवर्तीपद प्रात 
करून बेण्याचा जन्मासिद्ध हक्क आहे. ज्या वेळीं 
त्यास आपली शाक्त वबाढळी आहे व सम्राटाची 
क्षीण झाळी आहे असे वाटेल, त्या वेळीं त्यानें 
वेळादाक बंड करून साम्राज्यपद प्राप्त करून ध्यावे. 
या विचारसरणीधुळें सम्राटपद प्राप्त करून घेण्या. 
करितां मांडालिकांमध्यें नेहमीं प्रच्छन्न किंवा उघड 
संघर्ष वाळू असे व त्यामुळें साम्राज्यामध्यें स्थैथ 
फार थोंडा काळ टिकत असें. जर पराजित राज्यें 
खाळसा करण्याचा आधिकार जेत्यांस देण्यांत आला 
असता, जर सम्राटपद प्राप्त करून घेण्याची मांड 
डढिकासची महत्वाकांश्ना स्वाभाविक व उत्तेजनाहू 
मानली गेली नसती, तर प्राचीन भारतखंडांत जवळ- 
जवळ आविरत तऱ्हेने होणारी छोटींमोठा युद्धे 
वरीचच कर्मी झालीं असती, साम्राज्ये आविक्र स्थिर 
व शक्तिशाली झालीं असती व त्यांना देशाचे 
परचक्रापासून रक्षण करणें आधिक सोपें गेळें असतें. 

वरील ध्येयामध्ये आपणांस आज जे दोप्र दिस- 
तात, ते आपल्या पूर्वजांस अनेक कारणांमुळे दिसू 
शकले नाहींत. त्यांची अशी कल्पना असावी कीं, 
प्रत्येक प्रांतास अगर राज्यास, त्यानें आपळी ताकद 
वाढवली तर, करवी तरी साम्राज्यमद्‌ प्राप्त करून घेण्या- 
सची संविं मिळावी, आज विहार्त्रें साम्राज्य. होऊन 
पाटलीपुत्र राजधानी बनलें, उद्यां संयुक्त प्रांता'चे साप्राज्य 
होऊन कनोज राजधानी वनळें, किंवा उद्या पंजाबचे 
साम्राज्य होऊन पेशावर राजधानी बनलें तर इतर 
प्राताना त्याुळ फारस वंबग्य वाटत नसे, 


कारण 
त्याच्या भाषा, धम, रोतिरियाज किंवा संस्क्राते 


३२३६ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


प्राचान भारतीय ज्ासनपद्धाते 


यांवर त्यामुळें फारसें संकट येत नसे, जेत्याला त्यांमध्ये 
हस्तक्षेय करण्यास अधिकार नसे. 
केन्ट्रिय सरकारच्या कमजो0ऐीमुळें स्वातेञ्यनाश 

पण वरील प्रकारच्या विच्तारसरणीमुळें व परि. 
स्थिर्तामुळे स्थिर व शक्तिशाली केंद्रीय सरकारच्या 
आवद्यकतेची व उपयुक्‍ततेची जरूरी देशास फारशी 
वाटेनाशी झाली, इ. स, ४०० नंतर प्रांताप्रांतांतील 
राज्यें नृपतंत्रेंच होतीं. कारण त्या वेळीं प्रजातंत्रें नष्ट 
झालीं होती. त्यामुळें राज्याराज्यांतील स्पधा म्हणजे 
राजाराजांताळि स्पथा होऊन बसळी ब त्यांच्यामध्यें 
प्रामुख्यासाठीं किंत्रा साम्राज्यपदासाठीं चालणाऱ्या 
झगड्याच्या वाबतींत प्रजा उदासीन राहूं ठागछी, 
कारण कोणीहि विजयी झाला, तरी स्थानेक संस्काते, 
रीतिरिवाज व कायदे यांमध्ये प्रायः ढवळाढवळ 
होत नसे, युद्धांत भाग वेणाऱ्या शिपायांच्या मनां- 
मध्यें आपण आपल्या अन्नदात्या राजाकार्तां लढत 
आहोत ही भावना असे, जन्मदात्या देशावद्दळ लढत 
आहोंत ही उच्च भावना नसे. त्यामुळें स्वाभाविकच 
देशाभिमानाच्या भावनेचा परिपोष होऊं शकला 
नार्ही. 

असो. ज्या ध्येयान्वयें प्रत्येक सामतास म्हणजे 
मांडलिकास वाटेल त्या वेळीं साम्राज्यपदप्रास्तीकरितां 
लढण्याचा जन्मासेडध हक्क असे, पण सम्नाटास 
पराजित सामंतांन्ची राज्यें खालसा मात्र करतां येत 
नसत, अशा या सामंतप्रचुर संघात्मक साम्राज्याच्या 
ध्येयाने प्राचीन भारतामध्ये एकसारखी राजकीय 
अस्थिरता निर्माण झाळी होती. वारंवार अनेक 
लढाया होत व त्यांमध्यें राष्ट्राची शक्ति क्षीण होई. 
पण त्याचें फळस्वरूप म्हणून एकादे स्थिर व शक्ति- 
शाली असें साम्राज्य उत्पन्न जालें नाहीं व अखेर 
देशास मुसलमानी हलछयापुढें हार खावी ळागळी 
शक्तिसंपन्न केंद्रीय सरकारची आवड्यकता 

प्राचीन इतिहासाचे व शासनपद्ता-्य जर 
अवलोकन केळे, तर आपणांस असें दिसून येतें कां, 

09 2 गुप्त राजवटाच्या वेळीं ञ़व्हां शक्तिशाली 

साम्राज्य हिंदुस्थानांत स्थिर झाळ हात, तव्हाच 
भारतवपांची सवार्गीण प्रगाते होऊ शकला, गल्या 
दाभर वषामध्येंहि. हिंदुस्थानचा जा वाहारा प्रगात 
झाळेला आहे, त्यास मुख्य कारण म्हणजे तुव्ढ व 


गुणदोषाविवेचन 


कार्यक्षम केंद्रीय सरकास्चें अस्तित्व व प्रांतीय 
फुटीरतेचचा अभाव हेंच होय, भारतवषान्थिं नवविधान 
बनविण्याच्या वेळीं इतिहासाचा हा सिद्ान्त धिसरतां 
कामा नये, आजकाल आपण ज्या प्रांतीय स्वायत्तते- 
बद्दल बोल्त आहोंत, तीं म्हणजे पराजित राज्यास 
खाल्सा न करण्याच्या प्राचीन तत्त्वाचेंचच नवे स्वरूप 
होय. या तत्त्वामुळं हरएक प्रांतास, प्रदेशास व 
संस्थानास आपापल्या संस्कृतीचा, आपापल्या पूर्व- 
पीठिकेप्रमाणें पूणे विकास करून घेण्यास पूर्ण वाव 
मिळूं शकतो. पण प्राचीन भारतामध्ये जशी प्रत्येक 
प्रांतास किंबा राज्यास वाटेल त्या वेळीं युद्ध पुकारून 
आपलें अधिराज्य स्थापन करण्याची मुभा असे, 
तशी आज आपणांस संघांतर्भूत प्रांतास अगर 
संस्थानास देतां. येणार नार्ही. प्राचीन 
भारतीय राज्यशात््रज्ञांनाीं असली परवानगी संभवतः 
या हेतूनें दिळी असावी कीं, प्रत्येक प्रांतास हातिहासा- 
मध्ये कर्घी तरी एकदां आपलें साम्राज्य स्थापन 
करण्याची संधि मिळावी. त्यांना असे वाटणे एका 
इृष्टांनें स्वाभाविकहि होतें, त्या वेळीं प्रातिनिधिक 
शासनपद्धाते विकसित झालेली नव्हती; प्रत्येक 
प्रांतास अगर राज्यास केंद्रीय सरकारमध्ये आपले 
प्रातिनिधी पाठावितां वेत नसत व व्यासुळें केंद्रीय 
किंवा साम्राज्य सरकार म्हणजे आपलेंहि सरकार 
आहे अशी भावना प्रांतांमध्ये किंवा मांडालेकांमध्यें 
उत्पन्न होणें शक्‍य नसे. पण आतां नवीन, युगामध्ये 
हिंदुस्थानांत जें केंद्रीय सरकार स्थापन होणार आहि, 
तें प्रातिनिधिक होणार आहे. प्रत्येक प्रांताचे 
प्रतिनिधी त्यांत योग्य प्रमाणांत घेण्यांत येतील व 
लोकसभा-किंवा-पालमेटमध्यें सर्व प्रांतांचे व॒ संस्था- 
नांचे लोकनिवाचित प्रतिनिधीहि असतील, नवीन 
युगामध्ये अशी परिस्थिति असल्यामुळें कोणत्याहि 
प्रांतास अगर संस्थानास आपलें सेन्य ठेवन अगर 
वाढवून सवे भारतखेंडावर सोयीच्या वेळीं आपलें 
आपत्य गाजवण्यास सवि देगें शक्‍य नाही. प्रत्येक 
प्रांतास किंवा राज्यास संपूर्ण स्वायत्तता राहील; 
आपलो भाप्रा व आपली संस्कृति यांची पूर्वपीठिके 
नुसार उन्नाते करण्यास त्यांना पूर्ण अवसरहि रा 

पण प्रत्येक प्रांतास व राज्यास आपल्या फुटीर प्रदत्तीस 


३३७ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४५ 


१0” 


१ नवभारत 
१ ७५८ >१९ 
७८ <&६अमृतमहोत्सवी 1.) >ये 


00/00/0022 “क 


कि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


दाबून ठेवावें लागेळ, इतर प्रांतांवर किंवा केन्द्रीय आपले कांहीं अधिकार त्यास आनंदानें अर्पण केले, 
सरक्रारवर कुरघोडी करतां येणार नाहीं किंवा त्या- व आपापसांतील मतभेद संधन्यायालायमाफतच 
करितां सैन्यहि ठेवण्यास परवानगी मिळणार नाही. ' निरसन करण्याचा पायंडा पाडला तसच हिंदुस्थान- 
केन्द्रीय सरकार सुदृढ करण्यास जर सवे प्रांतार्नीं व॒ मध्ये पुन्हां शक्तिशाळी राज्य स्थापन होइल व 
संस्थानांनी मनापासून सहकार्य केलें, त्याकरितां त्यापासून देशाचे ब मानवजातीचें कल्याण होईल. 


कॉँग्रेसजनांची आजची दत्त 

मला तर स्पष्ट दिसत आहे कीं, कॉँग्रेसजनांनीं पूवी जे त्याग करून पुण्याह कमविली ती ते 
वर्वच्या सर्व घडाक्यानें उधळून टाकीत आहेत. नवीन त्याग करून पुन्हां त्या पण्याईत भर घालायचे त्यांच्या 
मनांत येत नाहीं. भूतकालीन त्यागाच्या हुंड्या आज बाजारांत वटवून त्यांच्या रोखीवर चेन करायला 
आज ते उतावीळ झाळे आहेत. भोगळाळलसा वाढत आहे. मत्सर, हेवादाबा यांना अंत राहिंलला नाही. सत्याची 
कद्र राहिलेली नाहीं. मी हें सवे दोघेकडर्टानें म्हणत नाहीं. माहि काग्रेतचा एक नम्र सेवक म्हणून काम करीत 
आलो आहे. अधिकारापासून मी सदेव दूर राहिला आहे, जेव्हां अव्हां काग्रेसला माझ्या सेवेच्या उपयोग होईल असें 
वाटलें तेव्हां तेव्हां ती सेवा-त्या संवेचें मूल्य कांहा असा-तीा मी मनःपूवेक केली आहे. म्हणूनच वरील 
विघानें करीत असतांना माझें हृदय व्याथेत होतें, कोंग्रेला आपली हो विचारसरणी पटवून द्यायचें चेस 
आपण दाखविलें पाहिजे. आपणाला सवे देशांशी एकजीव व्हायचे आहे. केवळ कॉंग्रेसमध्येच्च नव्हे तर 
जेथें जेथें आपणांस जायला मिळेल तेथ तेथ लोकांपुढे आम्हीं आमची मतें व कार्यक्रम मांडू. त्यांना 
उपयुक्त वाटळें तर तीं ते स्वाकारताळ. नारदाच्या ठानतेने आम्ही आपलें कार्य करीत राहूं. नास्दाचा 
संचार त्रेलोक्यांत होता, देव, असुर, मानव या सर्वांकडे ता जात असे, आम्ही देखीळ कोणत्याहि जमातीत 
कोणत्याही ठिकाणी जसा आम्हांला प्रवेश मिळेळ तसे जाऊ. 
राज्यसत्ता आणि स्वराज्य 

कोणत्याहि संस्थेच्या कृपा छत्राखाली आम्हांला मिंधे रहायची किंवा सरकारी आधिकाऱ्याचे 
आश्रित म्हणून नांदायची आमची इच्छा नाहीं, कोणत्याही क्रांतिकारक विचाराचा यदास्वी प्रसार सरकारी 

विकाराच्या जोरावर झालेला नाही, सरकारी अधिकाराच्या जोरावर फार तर थोडीशी बोतता सांगि 

कांही सुखसोयी मिळून जीवन किंचित सुखाचे होतें एवढेंच. परंतु सरकार यांपेक्षा वयापक कांही माह 
शकेळ याची आपण अपेक्षा करूं नये, भगवान्‌ बुद्धाने क्रांतिकारक तजे सांगितली पण त्या तत्त्वांच्या 
मलाततकाच्हा त्यात आणल्या वाफाळ)' नाह उळळ पी लोळ खायची कोपरयात गमतयारच 
करावा लागला ! गांधीजींना देखील आपल्या ध्येयाच्या प्रसाराथ राज्यसत्ता नको र 
* ख-राज्य * पाहिजे होतें. राज्य आणि स्व-राज्य ही एक नव्हत. खराज्य व्हय काव्या 
प्रत्येकावर प्रत्येकानं प्रत्येकासाठी केलेलें राज्य, स्वराज्यांत एकाची दुसऱ्यावर सत्ता अशी नसते. ज्यसत्ता 


सववत्र पसरते, विळान हात, ता वापरायला अवसर नसतो असें खरे स्वराज्य अवतीण व्हावें म्ह्णून 


आपण प्रयत्न केला पाहिजे, तसा प्रयत्न करीत असतांना अ 
आमर्‍्चा व्रात्ते सदव ग र 
आणि कार्यतत्पर रा देव त्यागमय, अनन्यपरायण 


क्क ज़ कली घोंः 
णणाचाथ विनोबा (जयपूर येथे सथोदय-प्रदरशनाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणांतून 


१४-१२-४८ ) 
२३८ 


2: 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
न राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


344 


._] 
र 

व 
विळी रॉ 
क १ 'नवभारत 
हन ्ि ७५ >१९ 
७८ <६अमृतमहोत्सवी ्ि >७ 


४ प 4 
* रकत 7०% र 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, श. वा. गानडे 


' देवनागरी' ही बालबोध कशी 


मूळविगळी सर्वथा । प्रसिद्ध नव्हेचि कदा कथा । 
आणि या ग्रेथाचा मी कर्जा | ऐसें म्हणतां दोष लागे || 
-क्श्रीधर, 
पोराणिक कालांतील साहजिक अनास्था 
मराठी लिपि सुवारण्याचा प्रश्न फारां दिवसांपासून 
लोकांपुढे आहे. देवनागरी वणेव्यवस्था अगद 
नमुनेदार असळी, तरी “ लिपि ' नमुनेदार म्हणून 
प्रख्परात नाही. केवळ ताम्रपट किंवा ॥शेलालेख लिहि- 
ण्याच्या काळांत पूवेलिपांचा आकार बदळत बदळत 
झाला तसा झाला. क, च, ट, त, प? हे पांच 
वर्ग व प्रत्येक वगात दोन कठोर व तान मृदु 
व्यंञजनें. आणि त्यांतील अन्त्य अनुनासेक अशी 
कोरीव,कांतीव व आंखीव मांडणी ज्या वणीव्यवस्थेची 
झालेली दिसते, तिची लिपि भात्र झाली तशी 
झाळी, अशी वाऱ्यावर सोंडल्यातारवी दिसते. 
आमच्या वेयाकरण क्रपीचा काळ हा लेखनकाल 
नसावा. पाढिकतेच्या त्या काळांत लळेखनदोषांची 
किंवा अडचचर्णींची कल्पना साहजिकच त्या त्रइप्रान 
न आल्यानें आणि पुढेंहि लेखन हें सादीत्रेक नसल्या- 
मुळे लिपि सुद्धां केवळ तांबट आणि पाथरवट 
यांच्याच हाती राहिली असावी. नारद्दी तर ज्या 
शास्त्रशुद्ध पद्धतीर्ने पांच वर्ग निमाण करून त्यांत 
विशिष्ट अक्षरे विभागण्यांत आलीं, त्याच पद्धतीनें 
पांच अक्षरें आणि त्यांच्या पांच विकारांपेकी 
प्रत्येकासाठी एकेक सेस्कार अशा प्रकारे निदान 
पंचवीस वणीची तरी व्यवस्था लावण्यांत आली 
असती. उदाहरणार्थ, ओठ हलावैताक्षणीं ब्राहेर 
पडणारा वण म्हणजे “प?! हा आपण ब्रेऊं. 
आपल्या वैयाकरणांनी त्याला ओष्टयवर्गाचें मूळ 
अक्षर संबोबिले हें साहाज़ेक आहे. लिपीत त्यासाठी 


* ळेखाच्या देवटीं या आंकड्यांचीं अक्षरें पाहावात. 


नं.२ ३ 


अनुक्रमणिका 


वळ 


होईल | 


“प? हें अक्षर क्सेहि आलें अतो; पण तें मान्यं 
झालें, नंतर त्याचाच महाप्राण वणे दद्षविण्यासारठी 
त्याला एक ( झूळ किंवा ) पंख देण्यांत आलेला 
दिसतो; तेव्हां “फ?? झाला. अशीच झूल “ट? 
ला दिली व त्याचा ““ठ!? झालेला दिसतो. पणं 
बाकीच्या तीन वर्गीत हाच संस्कार अवलोतेळा 
गेला नाहीं. तसेंच “प ?'चा मूटु उच्चार व्यक्त 
करण्यासाठीं “व? हें अक्षर आहे. खरें पाहिलें 
तर यांतीळ पोट फोडण्याचा संस्कार कायम ठेवून 
“प? चा “प्रः' असा आकार 'व'साठी 
यावयास पाहिजे होता; आणि याचाच पुनः 
महाप्राण वर्ण झूल घाळून “(१) &१ हा 
सव्यांच्या “भ साठीं यावयास पाहिजे होता. 
अनुनासिकासाठीं मूळ अक्षरांत पूर्वमागांत गांठ 
देणें हा एक संस्कार वरा दिसती, पण तोहि सर्व 
वर्गात अवंलंबिळेळा नाहीं. फक्त “प*चा “म? 
आगि 'तःचा “न? या दोनच वर्गात तो 
अवलंबिण्यांत आला, याप्रमाणेच एकच संस्कार 
सारख्या  उच्चारभेदासाठीं पांची वर्गात 
अवलंबण्यांत आला नाही. व एकाच 
मूळ अक्षरावर संस्कार करण्याचेंहि नियमन लिपीत 
बालण्यांत आलें नाहीं. नाहीं तर सध्यांहि थोडा 
नमुनेदार असलेल्या “प '' वगीसाठी “प, फ, प, 
(१ )%, म?? अशी निर्दोष बणमाळा, मडाप्राणासाठी 
पख किंवा झुल, मदु उच्चारासाठी अंतरच्छेद व 
अनुनासिकासाठीं गांठ हा नियम सुसंगतपणे पाळून, 
क्षीनी आमणांस दिळी असती. परंतु त्हुषिकाली 
छेखन हा विचाराचा विषय नव्हता हेंच खरे. 
पहिला लिपिसुधारक हेमाद्रि 

ऐतिहासिक काळांत कागदपत्र लिहितांना या 


“का, सं. 


२९ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९  $ 1 ऱ् 


,/ 
«%« हू ळण म्ये 


क -(: च 
कद ्ि ७५ प ३९ 
न्ट< (अमृतमहोत्सवी >) >ये७ 
“७. तर ४४ 
*री , से 9 
टी 
क. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


लिपीचा बौजडपणा हेमाद्रि या बुद्दिमान्‌ पुरुषाच्या 
लक्षांत आलेला व म्हणून लेखनाची लुलभता व 
शीघ्रता वाढविण्याचा प्रयत्न त्यानें मनःपूर्वक आणि 
3 ज > >. > 
योजनापूवक केळेला दिसतो. राज्याचा मुख्य प्रधान 
या नात्यानें असलेल्या अधिकारासुळें दृष्ट वाटलेल्या 
सुधारणा रूढ करवून बेणेंहि त्याला सुलभ झालें 
असावें, नाही तर इकार-उकारांतील ऱ्हस्व-दीधे भेद नष्ट 
करण्यास पंडित लेखक तयार होते ना, आणि त्यांच्या 
सामित्यांतून एकमताने ठराव करून घेणें अद्वाक्यऱच 
झालें असतें, ऱ्हस्व इकार व्यंजनानंतर उच्चारला 
जावयाचा पण लिपींत त्याचा परिवार अगोदर 


घ्यावयाचा हा  बोजडपणा ही नागरी 
टंक-ळेखकास जितका त्रासदायक भासत 


असेल, तितक्‍याच तीत्रयणें त्या घुद्दिमान्‌ पुरुपासहि 
प्रतात झाला. असावा आणि त्यानें तो अर्जाबात 
रद्द करण्याचा हुकूम तावडतोब आपल्या ' सेक्रेटरी- 
अट मध्यें दिळा असावा ! त्यानें उकार मात्र दीव 
काढून टाकले. लांबलचचक उकार काढून नंतर तो 
हात-मोडीपद्धतीनें लिहिण्यासाठी रेवेकडे घेणें 
यांतील गेरसोय लक्षांत देऊन हेमाडपंतांनी स्टस्व 
उकारच फक्त कायम ठेविले, प्रत्येक वर्णाअखेर 
हात शक्‍य तों वरीळ रेघेकडे नेणें ही एक लेग्वन. 
शी्रतेच्या दृष्टीने त्यानें केळेळी सुधारणा होती. 
रेधेकडटून एक मात्रा तशीच हात न सोडतां वर 
घेणें किंवा दोन मात्रा जोडून लिहिणे या योजना 
तर आजहि फारच कोतुकास्पद . वाटण्यासारख्या 
आहेत, क्रिरकोळ वर्णमेद दाखविण्यासाठी एक 
* नुक्ता ? किंवा टिंब 'ट' चचा 'ठ? कारेतांना उपयो- 
गेळेळें आहे, “भा! वर एंक व दोन मात्रा 
देऊन “'ओ? 'ओ) देवनागरीत होतच होते, त्याच- 
प्रमाणें 'अ* वरमात्रा देऊन 'र॒ ऐ' करण्याची 
योजना त्यानें केळी, ज्याकरितां ऱ्हस्च इकार 
त्याज्य, त्याच कारणासाठी *ए, ऐे!मधील 
पृष्ठमात्रा त्याला त्याज्य वाटली असावी, शिवाय 
या दोन किरकोळ  स्त्ररूपाच्या अक्षरांत 
मध्येंच हात सोडावा किंवा उच्चळावा लागणें टाळावें 
हाहि हेतु असेल, हा गेरसोय न वाटल्यामुळे ।ई ! 


* हेखाच्या शेवटी दिठेलीं 


३४० 


अनुक्रमणिका 


या आकड्यांचा अक्षरें पहार्वात, 


व ' उ त्यानें वेगळे राहू दिळेच..त्याला 'अ च्या 
बाराखडीऱ्ची नबी सुधारणा म्हणून मिरवावयाची 
नव्हती; ळेखनसुलभ अक्षर हें त्यांचें ध्येय होतें. 
आद्यवणे ' अ* चें स्वरूप 

त्याची अत्यंत मोठी सुधारण! म्हणजे 'अन्या 
अक्षराची. ' अ? हा वर्णातील आद्यवर्ण, आणि 
त्यास आमच्या लिखाणांत आज रूढ असलेलें 
अक्षर किती बोजड ! हिंदी ( देवनागरी ) ठि्पीतील 
या अक्षराचे स्वरूप तर भयानकच वाटतें! के 
वेदववधूरनी या अक्षराचें रूप केवळ एक उभी रेघ 
काल्यळे तंच खर॑ पाहूं जातां बरोबर असावें. उ! 
व “ए? ही अक्षरे हेंच दशषवितात. केवळ एक रघ 
व उकार चिन्ह व रेघ आणिं पृष्ठमात्रा.या त्यांच्या 
स्यांत “अ? हें अक्षर ( किंवा हे वेगळे सर माना- 
वयाचे तर त्यांस आपण अश्वराभास म्हणूं) केवळ 
स्वल्पान आहे ह स्पर्रच दिसते, 


“7 


र अगदीं प्राथामिक काळांत 'अ! हा केवळ एंक 
र्थ्च असल व त्यांत वर्णप्राण दिसण्यासाठी ए्‌क 
डोके असल, म्हणजे मूळचा एक आंकडा व प्राथ- 
मक वर्णे ५'अ? एकल्पंच असावेत. फक्त 
वणास वरती रेघ असावी. पुढें कोणी तरी 
आद्वण म्हणून त्या 'अ'छा सध्यांचें भरदार रूप 
दलं असावें. पण त्यामुळें लेखनांत येणारा बरोजड- 
पणा हमाद्रींना सहन होणें शक्‍यच नव्हतें; आणणि 
म्ह्णून त्यांनीं तात्रडतोब त्यास मूळ स्यात म्ह्णजे 
**वर काढलेल्या(२)% या स्वरूपांत वेतले व लिहिण्या- 
चा हात पुनः वर रेघेकडे नेण्याच्या पद्धतानें(२)५ असें 
चकणा त्यांस आलें, त्याला मात्रा द्यावयाची म्ह्णून 
आ साठी एक गांठ येऊन तें अक्षर(४)% असें 
झालें ख्थेला थोडा बांक देऊन हात वर नेऊन वेलांटी 
दथ्याने मोडी इं झाली, नुसते उकाराचे चिन 
वण झाला पुढील स्वरमालेचा वि 
आहे, याप्रमाणें हेमाद्रीने देवनाग 
र खरोखरीच नागरी व्यवहार सुलभ केला, त्याच्या 
नांवावरून या सुधारलेल्या लिपीस हेमाद्रि-लिपि 


किंवा हे ऱ्ी (> किंव - स. मह, आहा 
माडा लिपि किंवा मोडी लिपी हें नांव प्रच- 


द दाउ! 
चार वर झालाच 
रास भू-नागरी केळे 


क कृ | व सं व 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९ ऱ्् 1 ऱ् 


1 
ळक १00" >. 


क -(: च 

कद ्ि ७५ प य) 
(अमृतमहोत्सवी 

<< (0 पतमहात्सवा& >७ 


>. वर्ष 7, 
*९| ८ ऐश १ 


* कूक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: देवनागरी ! ही बालबोध कशी हाईल ? 


ललित झाळें व कनेरीत इंग्रजीचे प्रस्थ वाढेपर्यैत या*च 
लिपीचा उपयोग अगदीं अलीकडेपर्यंत होत होता. 
मुद्रणासाठी ठिपिसुधारणा 

पूरवसूरींच्या वर्णब्यवस्थेंत इृशोव्पत्तीत येणाऱ्या 
योजना व कल्पसना हल्लींच्या सुधारलेल्या काळांत 
वेच्चारपूर्यक लावून सुव्रोच वणेमाळा तयार करणें 
छावधड नाहीं. परंतु लेखनासाठी वर्णमालेंत सुधारणा 
करण्यार्‍या विचार हेमाडपंतानंतर कोर्णींच केलेला 
दिसत नार्टी, गेल्या पन्नास-साठ वर्षात वेळोवेळीं 
हा प्रश्न उपास्थिन केळा गोळा तो मुद्रणसुलभतेच्या 


हर्टीनें क्रिडा टंकळेखकांत बसविण्याच्या बुद्धीने; 
छापखान्यांतील खिळ्यांची अगडव्रेव केस कमी 


करावी किंवा टंकटेखकावरीळ ओळी कमी व्हाव्या 
म्हणून. इंग्रजीच्या सुट्सुटीत २८ अक्षरांच्या वणे- 
माळेत जगाचा व्यवहार चाळू असतां, आमच्या 
वर्णमाळेचा गोरव व तिः्वी महती कोणी कितीहि 
गावो, त्यासाठी येवढा व्याप वाढावा हे पोहून 
छापखानेवाले किंवा टंक-लखनवाळे या धंदेवाइकांना 
माथेशूळ उत्पन्न झाला, आणि केवळ अनुकरण- 
प्रिवेनें टाइपाची छोटाश्शी ' केस ! कशी होऊं 
शाक व खिळ्यांपुढें खिळे कसे ठेवितां येतील 
असला विचार सुरू झाला, अच्या बाराखर्डीनें 
भक्कम काटछाट होईल कोणास वाटलें, तर लखना- 
च्या सोयीसाठी खाढी-वस्ती असणारी स्वरच्चिन्हे 
ओहून एका ओळींतच ध्यावी अशीहि कल्पना 
निघाली. आमच्या लिपीच्या तिमजळी इमारतीवर 
हले झाळे. परंतु यांत्रिक सोयीसाठी लिपीची इमारत 
ढांसळविण्यापेक्षां या ठिपीजोगी दृष्ट यांत्रिक सुघार- 
णार्‍च करण्याची कल्यनाहि एकदोधांच्या मनांत आली; 
आणि श्री.दुकरराव दाते व श्री, वि. म. अत्रे यांर्नी 
मुद्रण व टेकलेखन था दोन्ही बाबतीत आमच्या 
तिमजली डिपाचचं ऐेश्वये तसच सादये कायम ठवून ता 
सुवड केळी याबद्दळ ते आभनंदनास पात्र आहेत. 

अ? लखनसखुलभ करा 

स्वरमाळेसाठी हेमाडपंतांच्या पडतीनें 'अ'चा 
उपयोग करण्यास कोणार्‍चा विरोध होण्याचे कारण 
नव्हतेच; तेव्हां कांहीं छापखानेवाल्यांनी लिपिसु'धार- 


णेच्चा आपला हिरीराचा पुरस्कार म्हणून जवळ 
तयार असलेल्या 'अ'र्‍चा उपयोग करण्यास सुरुवात 
केळी. पण  हेमाडपंताप्रमाणें ळेखनसोकयीच्या 
दृष्टीने त्याकडे कोंगीहि न पाहिल्यामुळे त्याला थोडं 
सुलभ ख्प देण्याची सुधारणा कोणालाचच स्फुरली 
नाहीं. मुद्रकांच्या धंदेवाईक पेश्शांत त्यांना इकडे लक्ष 
देण्याची जरूरी साहजिकऱ्च नव्हती; पण महाराष्ट्र 
साहित्य-पारेप्रदेने' 'अ*च्या बाराखडीस मान्यता 
देतांना तिकडे लक्ष द्यावयास पाहिजे होतें. बहुधा 
त्या सामितींत ळेखकांचचा प्रातिनिधि नसावा. असो. 
अजूनहि वेळ गेळी नार्ही. आतां स्वराज्याच्या सुरु- 
वातीनतर शिक्षणप्रसार वाढविण्याचे प्रयत्न चालू 
असतां 'अ*ची बाराखडी ही फारच उपयुक्त सुधारणा 
आहे. एकदम जुन्या पद्धतीतील सहा वण दिकण्याचचे 
वांचतें. मात्र एकाद्या हेमाद्रीन हा ' अ? थोडा 
लेखनसुलभ करून द्यावा, 
अल्पम्ाण अक्षरांपासूस बदाभाण अक्षरं करणे 
आणि याच दीन वणमाढेंतील आणखीहि 
कांहीं अक्षरे सामान्य वाचकाचा मुळींच घोटाळा न 
करतां कमी होण्यातारखीं आहेत. वर निदेशिलेल्या 
सुधारणांपैकीं अल्पप्राण वणीस केवळ एक पंख 
जोड्टून किंवा श्री, काकासाहेब काळेलकर यांच्या 
शब्दांन एक ' कुलंगें क्षेपूट ! छावून महाप्राण वर्ण 
तयार करगे हा नियम नवीन लिपि शिकणारांस 
फारच सोयीचा होणार आहे, आणणि मुद्रकांस तर 
दहा खिळे एकदम कमी होण्यामुळे महोत्सवच 
वाटेल. खेवेळा जोडलेला इंग्रजी लहान ' एच्‌ ' (५%) 
हें अक्षर “ह?” म्हणून मानण्याचे ठरल्यास या 


महाप्राणाची वर्णलिपींतहि सुसंगाते दाखविणे 
सर्वीस'च सोपें जाईल. 
पंचचवर्गीय सवे महाप्राण वणे असें कुलंग 


शेपूट लावून या पड्ताीनें करावयाचे. 
परंतु हा नियम सवे अल्पप्राण वणीस पंख 
लावतांना सोयीचा वाटणार नाहीं याऱ्ची कल्पना 
प्रस्तुत ळेखकास आहि. 'ट, ड, द! हीं तीन अक्षर 
आणि आधीच पंख फुटलेला 'क' यांना पंख 
लावणें जरा अड्वणीचें आहे; पण ही अडचण 


& लेखाच्या शेवर्टी या आंकड्याऱचें अक्षर पहावें--- का, से, 


३४१ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व र ह. ल तद 
श्र धि ७५ >”१९ 
७८ <&६अमृतमहोत्सवी | > 


भ्टी १. क त >% 


४ 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


दुलेव्य नार्ही, उपायच सुःचवावयाचचे म्हटल्यास सपख 
कः ला ' ख? समजणे, पंखविरहित 'व 'ला “क? 


समजणें, हा पर्याय वाईट नाही, नव्या नियमामुळे 


मोकळा उरलेला 'घ* हा “व 'साठी घेण्यास हरकत 
नाहीं. त्याचें रूप केवळ दोडी फुटलेल्या ' व *च्च आहि. 
इतकीं दोन अक्षरे बदलावयाचची नसतील तर “घर? 
लाच सरळ “क? म्हणावें व त्यान्वप्रमाण “घ? 
ला “द? म्हणावे, 'ट? ला मोडी स्प देतां 
येईल व असेंच थोडें डोके खाजवून 'डर चा 'ढ' 
करणेंहि जमेल, 
परंतु असे तीनर्‍चार वणोत वेगवेगळे फरक 
करण्याने अनेकांच्या डोक्यांत छूळ उठण्याचा संभव 
असल्यानें तूते ताबडतोब अवलंबिण्याचचा नियम 
म्हणजे- आहेत यार्‍च रूपांतील अल्पप्राण वणीस पख 
लावून महाप्राण वर्ण करणें हा होय. नवीन शिकणा- 
रांस तर याने लेखन-वा*चन सुलभ होईलच; कारण 
उच्चारसाम्यामुळें त्याचें स्वरूपसाम्य त्यांच्या सहज 
लक्षांत राहील आणि अक्षरांचे स्वरूप अनोळखी 
नसल्यानें जुन्या लिपिज्ञांचाहि फारसा घोटाळा 
होणार नाहीं. पख जोडलेला स्पष्ट दिसण्यासाठी क? 
:ट?, “'ड?) , 'द?, या र्‍वार अक्षरांचे टाइप 
सुद्रकांस कदाचित्‌ योग्य वळणाचे व जरा स्पष्ट 
करून घ्यावे लागतील. पण तेवढें ते साहाजिकच 
आनेदानें करतील. लेखनांत महाप्राण वर्ण शेकडा 
फार फार तर तीन-चार येतात. तेवढ्यांत वाचकांची 
गेरसोय फारशी होत नाहीं. पण लखक-मुद्रकांची सोय 
मात्र मोठीच होणार, अशी ही सुधारणा जितकी 
लवकर अवलाबेला जाइल तेवढी वरी, 'क* 
रूप कर्टावर दोन्ही हात ठेवल्यासारखे "क! के 
त्याला नवा पंख जोडून 'ख? करणें 
गाळण्याजागीं आठ अक्षरें 
प्राथामिक शिक्षणाच्या 
वर्णमाळेंतीळ आणखीहि अने 
आहेत. ते म्ह्णजे क, ळ, 
आणणि श्रा, इतका अक्षरं न 
लिहावयास दिकविण्याें का 
गेळेळें लिखाण वाचतां वाच 


*> 


ऱ्च 
प ल्यास 
सोईचे होईल 


क 


सुलभतेसाठीं सध्यांच्या 
नेक वर्ण गाळण्याजोगे 
ञ, पर, क्ष, ज्ञ, ३० 
बीन द्रिकणारास तरी 
रण नाहीं, पूर्वी लिहिलें 
तां त्यांना हे वर्ण कामा- 
पुरते माहीत होतील तेव्हां होतील, वरीलपैकी शेवटली 
चार अक्षरे, तर केवळ लेखकांच्या हो्शानेंच र्ढ 


२१४९ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त 


झालेली दिसतात. नव्या लेखकांनी हीं अक्षर 
आपणांस ज्ञात असलेल्या वणीत लिहिण्यास मुळींच 
हरकत नाहीं. लिपि ही उच्चारानुसास्च लिह्वावयाची हा 
मुख्य नियम. म्हणूनच वेयाकरणाच्या मते “ज्ञ!” 
मधले वर्ण कोणतेहि असोत, उच्चारानुसार ते अक्षर 
“ दून्य २? असे लिहिणें बरोबर मानळें पाहिजे, 'त्र' 
या कापिला प्रष्टीला येणाऱ्या अक्षरासाठीं वेगळा वण 
नको, जरूर तेव्हां 'अ' ला त्रह्कार जोडतां येईल. 
“इ आणि 'जञ? तर सरळ सरळ गाळण्यांस ह्रक- 
तःच नाहीं, ' वाढयय * वांग्याच्या. चालीवर जाण्या- 
ची एकुलती एक भीति सोडली, तर मराठीत या 
वर्णयुग्माची कांहींच जरूरी नाहीं. 'वाळमाय? आणि 
“बांग्मय?! हे दोन शब्द वाचतांना उच्चारांत होणारा 
सूक्ष्म फरक लक्षांत घेण्यासारखा नाहीं. आणि अश्याच 
सूकम फरकासाठी शेंडीफोड्या व पोटफोड्या असे 
दोन 'शः बालवोध लिपीत ठेवण्याची आवश्यकता 
दिसत नाहीं. कोणता तरी एक वर्ण ठेवावा. येथ 
पोटफोड्या गाळावा म्हटलें तें केवळ अशोकवानिका- 
न्यायाने. गाळावयार्‍चाच तर 'प'शी साम्य असलेला 
वर्ण गाळावा इतकेंच. 

सूक्ष्म उच्चारभेद वालबोधीसाठी नकोत 
सूकम उच्चारभदासाठी आणखी नवे वर्ण 
कवा संस्कार उत्पन्न करावे अद्या सूचना व असे प्रयत्न 
कांही लिपिसुधारकांकडटूेन होत आहेत. हे गेर नसंळ 


तरी ही सुवारणा व्यवहारास आज आवद्यक आहे ' 
असें मात्र नाहीं. इंग्रजी कोशांतून एका स्वराचे 


अनक टटच्चार स्पष्ट करण्यासाठी खालींवरती टिंब्रॅ- 
रेघा वगेरे देण्याचा प्रघात आहे. त्या पद्धतीने 
कानर्डासारखे ऱ्हस्व-दीर्ध “ ए, ऐ, !? दुत्यतालव्य- 
उच्चारी “ चव” वर्ग, अरेबिक “क, ख' 
किंवा इंग्रजी “ एफ्‌ !7 या अक्षरांचे उच्चार सम- 
जण्यासार्ठा पंडितांनी संकेत ठरवून घ्यावे व ते 
कीक्ांतून वगेरे वापरावे. सामान्य लिखाणांत त्यां- 
बद्दल नव्याचे आग्रह उत्पन्न करूं नये, ' काफर *१ 
दाब्द जेथें जेथें येईल तेथे तेथ त्याचा पठाणी 
उच्चार वर्णरूपांत व्यक्त झालाच पाहिजे असें नाहीं 
अवश्यच असेल तेथे विशिष्ट खुणांचा उचीत 
करावा. वणाचे विशिष्ट उच्चार 


ब्रा. वणाचे समाजभेदानें 
व आनुवंशिक संस्काराने 


येतात, लिहिणारानें 


1». द ._ 
१ /७ त र्र 
्ळमित्णात ७ 


श्& ट्र क्ल 
कि 
अ. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: देवनागरी ! ही बालबोध कशी होईल ? 


वण कसेहि लिहिले तरी वाचणाराच्या 
संवयीप्रमाणेंच त्यांचा उच्चार होणार. इंग्रजी 
साहेब ''मथुरा!? शब्द “मुद्रा?! च बाचचणार, आणि 
महाराष्ट्रीयेतर खुणांकडे फारसें लक्ष न देतां एकदम 

च्यांगळी ! म्हणूनच्च वार्‍चणार. नाटकांत वगेरे 
विशिष्ट उच्चार दर्शविण्यासाठी अश्या लिपिसंकेतांचचा 
उपयोग करतां येईल, इतर लिखाणांत अशा अड- 
गळीची जरूरी नाहीं व वर्णमाला तर वाढविण्याची 
आवश्यकता नाहींच नाहीं. उलट वर ददोविल्या- 
प्रमाणें सध्यां असलेळे कांही वणे गाळणेंच इष्ट 
होईल. त्यामुळें सूर्म उच्चारमेद नष्ट होण्याची भीति 
कोणाला वाटत असली तरीहि शेंकडा ९९ लोकांच्या 
लक्षांत जो भद येत नार्ही, तो दशेविण्यासाठी 
वेगवेगळे वर्ण नकोत, ' गवत * शब्दांतील तीन 'अ"- 
कार वेगवेगळ्या उच्चारांचे आहेत. शेवट्ला *त? 
चा उच्चार तोटका, तर *व'चा उच्चार दीधे व 
“गा? चा सामान्य, पंडितांवेरीज ही छाननी कोणी 
केळी आहे ! सामान्य मनुष्य आपल्या उच्चारपद्धती- 
प्रमाणे ते वाचतो.“ नार्ही मी बोळत आतां'? यांतील 


: आतां! हा शब्द बालगंवये म्हणतात तितक्या 
कमी जास्त लांबीचा आणि ठसक्याचा दरोविण्या- 


साठीं लिपिसुधारांरनीं कंत्रर कसण्या*चें कारण नाहीं 
संगीत त्वरमाठळिक्रादहि हें काम पूणत्वाने करतीलच 


असें नार्ही. ध्वनिमुद्रेकाळेखन वाचण्याची कला 
किंवा तें वाचण्याचे शास्त्र आस्तत्वांत येइल तेव्हांच्च 
हें वाचन, झाल्यास, निर्दोष होऊं राकेळ, सध्यां आमची 
1हिपि वणीतीळ स्थूळ भद दर्शमिणारी आहे तितकी 
पुरे, बालबोध लिपि फक्त वावीस मातृकांचची करावी 
आणि ती लिपि खरी “' बालबोध ?! करण्यासाठी 


3 
शध 


वर सुचावेल्याप्रमाणें पंख लावून महाप्राणवाचचक 
वणे करावयाऱ*वे आणगि अनावश्यक वर्ण वज्ये 
करावया*चे असें ठरविल्यास बालांस किंवा प्रोढांस 
फक्त बावीस वणे शिकावे लागतीलः- 


कचटतप ( पंचवर्गीय आद्यवण ) 
गजडदवब (घोषवर्ण ) 

यर लळव (अर्धस्वर) 

शसह ( महाप्राण) 

णनम (अनुनासिर्के ) 

ञ (आद्यस्वर) 


येवढ्या वणेलिपीत सर्वे मराठीहिंदा लिखाण- 
चाळू उच्चाराचें- समाविष्ट होऊं शकेल, संस्कृतसारठी 
आणखी चार वर्ग घालावे लागतील. पण सामान्य 


व्यवहार बावीसच अक्षरे शिकल्यानें भागेल. 
मुद्राणास इतकीच अक्षरे पुरतील. टंकलेखन 


आटोापसर होईल व शिक्षणप्रसार मुलांत व प्रोढांत 
तितकाऱच सुकर होईल 


शुद्धा्युद्ध लखनाचा प्रश्न येथे नको 
विझिसुधारणेचा विचार करतांना, जोडाक्षरांचे 
आघात, अनात्रात त्याचप्रमाणे शुद्ाथुद्धलेखन 
यांसंबे'वीं अनेक प्रश्न कित्येकजण उपास्थित करतात. 
पण त्यांचा धिचार करण्याचें हें स्थळ नव्हे. 
: उच्चार तसें लेखन? येवढा नियम लिपांच्या 
दृष्टीनें पुरे; व असे सर्वे उच्चार केवळ वरील बावीस 
मातृकांत व्यक्त होतात हं मान्य झाल्यास, आपला 
देवनागरी लिपि तितकी सुटसुटीत करणें हेंच सावे- 
त्रिक शिक्षण.बाबत अगत्य बाळगणाऱ्या व्यक्‍तीने 
व राष्ट्रधुररीणांचें कतंव्य ठरेल. त्यांचें इकडे 


> 


लवकर लक्ष जावो, येवढेच इच्छितो, 


! 


ए क 


त्या त्या आंकड्याखालील अक्षर लेखांत दिलेल्या त्या त्या आंकड्याऐवर्जी वार्‍चावें, 


३४३ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त 


१. र 

५. की 
«्& रर ्ि ण्त> टण 

च्ार्हिनवभारते र रश 


| धि ७५ 


हन 


क वी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


सेनापति पां. म. बापट 


घर्माचे हृदथ 


“घम ही अफूची गोळी आहे, हँ 'कवित्व' पुष्कळां- 
च्या कानावर आलें असेळ, नुकतेच * सक्राळ * 
पत्रांत रशियाचें सरकार धर्मविराधी प्रचार पूर्वी- 
प्रमाणें पुनश्च करूं लागळें आहे, इत्यादि वृत्त देतांना 
वरील वाक्य वर्मविरोधकांचे घोषवाक्य 
“सकाळ? कारांनी दिलें आहे. 

धर्म ही अफूची गोळी आहे असे मानणारे व 
म्हणणारे भारतांतहि आहेत. नव-मारत जे आम्ही 
निर्माण करणार, त्या आम्हांमधीळ धर्म" अफूची 
गोळी य मताची मंडळी सहजच धघमीबिशाची प्रचार 
करणार, तें त्यांचें कतेव्यच झाटे. 
जुन्या घमातील अफूच्या गोळ्या 

धर्म ही काय वस्तु आहे १ आमच्या परंपरेत 
चचार व्याख्या सर्वविश्रुन आहेत. 

प्रभवार्थाय भूतानां 'वममप्रवचनं कृतम्‌ 

यः स्यात्‌ प्रमवसंयुक्तः स घमे इति निश्चयः १ 

'घारणात्‌ घम इत्याहुः वर्मेण विधना! प्रजा: 

यः स्यात्‌ 'घारणसंयुक्तः स 'घर्म इति निश्चयः २ 

अहिंसाथीय भूतानां 'घमप्रवचनं कृतम्‌ 

यः स्थादहिंसासंयुक्तः स 'घमे इति निश्चयः$ ३ 

आरंभो न्याययुक्तो यः स घम इति निश्चयः ४ 

वम ही सामाजिक विचारसरणि आगि आयार- 
सरणी आहे, त्याचप्रमाणें वेयाक्तिक आचारविचार- 
सरणी आहि. 

वैयक्तिक वा सामाजिक वेभव, संरक्षण, पीडा- 
निवारण, न्याय या गोष्टी सर्वानुमते इष्ट ' असल्याने 
या गोष्टी मिळवून देणाऱ्या आचारविचारांना 
५६ अफूच्या गोळ्या !? म्हणून कोणी बि्चारवंत 
संबो्यील काय ? नाहीं, 

साम्यवाद, समाजसत्तावाद, राषट्रवा 


म्ह्णून 


द-वगेरे सभ 


विशिष्ट समाजव्यवस्था उत्तम अर्से प्रातैपादन 
करणारे वाद वरील व्याख्या*चतुष्टयानुसार 'यम आहेत 
आणि या वादांना कोणी अफूच्या गोळ्या मानीत 
नाही. 

हिंदु वम, खित्ती घर्ग, मुसलमानी धर्म या 
व दुसऱ्या जुन्या 'वर्मात वर सांगितळेल्या वेभवादे 
गोष्टी मिळवून देण्यास आजाहि समश्र असणाऱ्या 
आर्‍्चारविच्वारांना कोणी अफूच्या गोळ्या म्हणणार 


.नाही. 


मग अफूच्या गोळ्या जुन्या घर्मीत कोठें आहित ! 
6 घर्मस्य्भफूची गोळी !? या मताच्या माणसांना 
जुन्या बमोतला देधविपक्र विच्चार-आर्‍चार अकूच्या 
गोळीसास्खा वाटतो. आगि हा विचार-आचार त्या 
चमचा अविभाज्य विभाग म्हणून समजला जात 
असल्यानें ते धर्म सवे अकूमय म्हणून त्याज्य असें 
हे अफूब्रोपर करणारे नास्तिक आणणि संदायात्मे 
म्हणतात. 


देव नाही, आगि देव असेळ-नसेळ या दोन 


च्य न च्य ला नशा 
मताच्या माणसांना देव आहे या श्र्द्वेचे किवा 


अनुभूतऱि लोक अफूचा कैफ करणारे वाटतात. 
आणणे या लोकांचा 'घर्म* जगां शं 
च कांचा अफूमय 'ध्म' जगांतून नाहींसा 
व्ह््वा वासाठी खटपट करणें हें ते नासततिक आणि 
संदायात्मे आपलें कतेव्य समजतात, 


'झुन्या धर्मोत एक बुद्ध-घ्म असा आहे काँ 
ञ्यांत देव'विषयक बिचार-आर्‍चार नाहींत. बुद्ध 
म्हणे कां “देव आहे की नाहीं हें मला माहीत नाहीं. 
मठा माहीत आहे तें हें की विश्वांत दुःख मरलेले 
आहे व ह्‌ दु:ख दूर कसे होईल याची तळमळ 
छाकांना आहे. ज्यांना तळमळ असेल त्यांना माझा 
दुःखानेमूलनाचा मार्ग मी सांगतो वगेरे *? 


२४४ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५ / ९ र ु त्रै ऱ् 
| प्रहमत ७ 
भ्र ; $िवभारत र! 
कद | ७५ ३०१९ 
न« अमृतमहोत्सवी :>२ 
भ्टी ००४ “जि 
|.) धट १ डर 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


घमीचें हृदय 


बुद्धाचा अ-जञान-वाद हा नास्तिवाद आणि संशय- 
वाद यांहून ॥भेन्न आहे. अ-ज्ञान-वाद हा मूळ वाद. 
: मला माहीत नाही * ही मनाची मूळ वेठक 
अंतर्वाह्य विश्वाचा विचार केल्याअगादरची ही बेठक 
येथून विन्वाराळा सुरुवात. विस्तार करून कोणी 
विश्वाच्या मूळाचा विचार करणें सोडून देऊन त्या 
मुळासंबंधानें * मळा माहीत नाहीं ' ही आपली 
बैठक कायम करून टाकतो, कोणी असेल-नसेल 
अक्ा देव-विप्रयक संश्यवादापर्यंत ग्ञेऊन ही आपली 
संशयवादी ब्रेठक कांही कारणांसाठी गुप्त ठेवून 
५: मळा माहीत नार्ही * असच लोकांना उत्तर देतो. 
कोणी आपली संदीयव!दी बेठक आपल्या कारणांसह 
लोकांपुढे मांडतो. कोणी विचारक ' देव नाही 


निश्चयाळा येतो व तसें सांगतो. विन्चार करून 
कोणी अस्तिवादी अथवा आस्तिक होतो आणि 
या आस्तिकांतून कोणी विर्‍चारत '।' आस्मिक *! 


£ आस्मवादी *” किंवा 'त्रह्माईस्मिवादी' होतो.-- 
५ अस्तीति व्र्वतोडन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ? असें 
कठोपानेषदांत म्हटलें आहे. ' विश्वाचे मूळ, मध्य, 
अंत जें ब्रह्म तेंच माझें अन्नमयादि कोशांच्या 
आंतील खरें श्याश्वत रूप? हे ज्ञान व्हावयाच्या आर्धी 
विश्वाचे मूळ एकत्च एक चैतन्य आहे असा 
अस्तिवाद मनांत पक्का व्हावा लागतो. 

५ मला माहीत नार्ही ' हा बुद्धाचा देव-विप्रयक 
प्रच्छा करणारांना दिलेला जवाब यथाथ असेल 
किंवा आपला संशयवाद युक्त ठेवण्यासाठी हि बुद्धाने 
त्से उत्तर दिलें असेल. तें कसेंहि असो. बुद्धाने 
देव-विप्रयक विच्ार-आर्‍चार लोकांना उपदेशिळे 
नाहीत- अथवा अफू-धोप्रकांच्या शब्दांत त्यानें 
लोकांना अफूची गोळी दिली नाहीं ! पण हें माझें 
विधान अगदीं बिनःच्ूक नाही. बुद्ध पुनर्जन्म मानीत 
होता, कमविपाक मानीत होता आणणे ही मान्यता 


अस्सळ अफू-घोप्रकांना अफूबाजीचाऱच परिणाम 
म्हणून प्रतात हांणार निश्चित, तेव्हां वुद-धर्म 


हाहि. आजच्या घर्सविरोधक्रांच्या ब्मीनिमूळक 
प्रहारांचा विषय होणार, 
थोडक्यांत 'वर्मविरोधकांचें म्हणणें असे कीं, देहा- 


व्यतिरिक्त आत्मा म्हणून कांदा मरणानंतर टिकणारा 
चेतन्य वस्तु आहे, तसेंच परमात्मा किंवा साष्ि- 


अनुक्रमणिका 


देहाव्यतिरिक्त साष्टिमूळ कांहीं सर्वगामी चैतन्य 
आहे. ..इत्यादि विचार अफीमबाजाच्या निशेंतील 


कल्पनांप्रमाणें बिनबुडाच्या कल्पना आहित; व या 
कल्पना माणसांना महत्त्वाच्या ऐहिक व्यवहारांबाबत 


पराडूमुसब, उदासीन किंवा निरुत्साही बनवितात 
आणागे त्यामुळें मानवसमाजाचचें नुकसान होतें; अतएव 
आत्म्याच्या, परमात्म्याच्या गोष्टी बोलणारे घम 


की) ७३ ७ 


नाहास कल पाहजत. 


आतडदायाक्ताचा भाग 
मानवसमाजाऱचें नुकसान न व्हावें ही धर्मविरो- 
धकांच्ची बेठक अभिनेदनीय आहे. एकाहि व्यक्तीचे 
नुकसान होऊं नये, समाजाचें नुकसान होऊं नये, 
वीना; व्यक्तींना व समाजांना सुखलाभ व्हावा, 
अधिकांत अधिक, श्रेष्ठांत श्रे्ठ सुखाचा लाम व्हावा, 
या हेतूनें विन्चारवंत सवे कालीं सवे स्थली विचार 
करीत असतात. य था. विचारातूनच पूर्वकाळीं 
भिन्न स्थळी भिन्न धमाची शिकवणूक जन्मास आला. 
हेंदुधर्म, मुसलमानी धम, खिस्ती 'वमे, पारशी धम 
इत्यादि सर्ज घम विचाखंतांनीं व्यष्टिहिताच्या व 
समष्टिहिताच्या दृष्टीने त्या त्या काली व देशी 
परिस्थितीचा विचार करून उपदेशिळेळ आहेत. त्या 
त्या विचारवंतांना जेवढे भोतिक ज्ञान होतें व जेवढे 
आध्यात्मिक ज्ञान होते तेवळ्याचचा उपयोग त्यांनी 
घर्मोपदेदा करतांना केला. ज्ञान हें वाढतें आहे. 
आजच्या ज्ञानानुल्ष आज  व्यष्टिहिताचा व 
समष्टिहिताचा विन्चार करून आजचे विर्‍चाखंत 
साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद इत्यादि वाद लोकांपुढे 
ठेवीत आहेत. हें सर्व ठीक आहे. परंतु जुन्या धर्मा 
तीळ देव-विषयक व आत्म-विषयक सवे कल्पना 
बिनबुडाच्या आहेत व व्यक्तीचे व समाजानचे नुकसान 
करणाऱ्या आहित हे म्हणणे अतिशयोक्ताचें आहि. 
कांही श्रे्ठ आधुनिक वेज्ञानिक आत्मवादी व 
देववादी आहेत. कांही जडवादी आहेत. तेव्हां 
आत्मवाद्‌ व देववबाद हा अफूच्या गोळांचा प्रभाव 
मच कांही नाहीं हे स्पष्ट आहे 
मानत्री बुद्धि बाह्य स्टींचें ब॒ अंतःसृष्टीचें संशो- 
घन अगदी आरंभापासून सारखें करीत आली आहे 
आज संश्योधन वाळू आहे व संशोधन सतत चाळू 
राहीळ, नव्या संज्लोधनानें जुन्या संशोधनाच्या कांही 


३४५ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


भ्ट्नि 
1 
ष प्रलर्शि्याळ र 
. फॅननवभारत रेल 
कद | ७५ ३०१९ 
७८ <&६अमृतमहोत्सवी 1.) >७ 


*८ ८ येता ग र “क 


कि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नेवेभारत 


निर्णयांना बळकटी येते, कांही निर्णय निराधार 
होतात. त्यांत पुन्हां वैयक्तिक वुद्धीचा प्रश्न असतो. 
कांहीजणांना निराधार झाल्यासारखे वाटणार जुने 
निणय दुसऱ्या कांदींजणांना तसे वाटत नाहींत. 

बुद्धीच्या अनेक परी आहेत. अनेक पायऱ्या 
आहेत. आजहि, मानवी बुर्दींचा सामान्यतः बराच 
विकास झाल्यानेतराहि, तिच्या बहुतेक सवे परी व 
सव पायऱ्या आजहि मानवसमाजांत कोठें कांही, 
कोठें कांही आढळतात. म्हणून जुने धर्म आजहि 
सवीशानें निरुपयोगी झालेले नाहीत. ज्यांना ते 
उपयोगाचे राहिलेळे नाहींत त्यांनीं ते सर्वांनाच 
निरुपयोगी अशी कल्पना करून त्यांचा निकाल 
लावण्यासाठी झटावें हें स्वाभाविक आहे. म्हणून 
घमेविराधक्रांना दोप लावणे नको. 

तथापि, 'र्मविरोधक सर्वच उच्च पायरीवर 
आहेत असें मानण्याचे कारण नार्ही. कां्ही 'चार्वांका- 
सारखे अगदीं निकृष्ट पायरीवर असतील. कांहीं 
बुद्धाप्रमाणे संशयवादी परंतु आग्रही संदययवादी 
असतील, कांही अर्धेवटपणार्ने नास्तिक झालेले 
असतील. कांही वेज्ञानिक दृष्टीनें विचार करून कांही 
वैज्ञानिकाप्रमाणें नास्तिक झालेले असतील, खऱ्या 
वेज्ञानिकाची पायरी उच्च मानणें योग्य आहे, 
वैज्ञानिकांचे भिन्न विचार 

पण बाह्य सृष्टीचा क्रोध करणारा वैज्ञानिक व 
अंतःसृष्टींचा शोध करणारा वैज्ञानिक यांत 
अतर आहे. स्थूल इंद्रियें आणि त्यांना मदत कर 
णारी यंत्रें वापरून बाह्य सृष्टांत संशोधन करतात. 
अंतःसृष्टीच्या संश्ोधनांत स्थूल इंद्रियांचा प्रत्यक्ष 
उपयोग कांहीच नसतो. सू्म इंद्रियें स्वप्नांत काम 
करतात. स्थूल इंद्रियें सूकम इंद्रियांच्या साहाय्यानेच 
बाह्य सृष्टीचा अनुभव घेक॑ शकतात. स्वतंत्रपणे 
त्यांचा कांहींच उपयोग नसतो, ही गोष्ट जाग्राते 
संपळी म्हणजे आपल्या नजरेस येते, तेव्हां स्थूळ 
इंद्रियसमूह जो देह त्यापासून कांही. काळ अलग 
राहूं शकतो असा कोणी तरी देही आहे असें अनु- 
मान अंतःसाष्टिसैशोवक काढतो.स्वप्नस्थाते संपते तेव्हां 
सूक्ष्म इंद्रिये जीं मन, व बुद्रि यांपासूनहि कांही काळ 
अलग राहूं शकणारा असें देहीचें स्वरूप दिसतें. गाढ 
नेट्रेच्या अवस्थेत स्थूल देह, इंद्रियें, मन, बुद्ठे कोणीच 


काम करीत नाहीं. गाढ निद्रा संपल्यावर त्यांचें 
काम पुन्हां चाळूं होतें, तेव्हां त्यांना कामाला लाव” 
णारा व विसांवा देणारा आणि पुन्हां कामाला 


लावणारा सवेदा जागल्क, तिन्ही अवस्थांतील 


भोक्ता आणि जाग्तींतीळ कता भोक्ता, स्वपांतील 
आमभासिक कर्ता भोक्ता कोण £ शिवाय, सुषुति” 
गाढ निद्रा असतांना फक्त सुखाचचाच भोग घेणारा, 
कामनाश्यून्य असणारा असा हा स्थूळ सूद्ष्मदेहघारा 
कोण ! ( सूकम इंद्रिये, मन, बुद्धि यांना सूकम देह 
अशी संज्ञा आहे ), या.प्रश्नाचे उत्तर जुन्या अंतःसा्ट' 
संशोधकांनी : आत्मा ? असें दिळें. आत्मा म्हणज 
व्यापक्र, तिन्ही अवस्थांना व्यापून राहणारी चेतन्य- 
वस्तु, स्थूळ सुद््म देह काम करीत नसतांना त्यांना 
पूर्ण जाणिवेने रुधिराभिसरणादि क्रियांच्या द्वारा 
कार्यक्षम ठेवणारी आआणि त्यांना जाणीव देऊन 
त्यांजकडून जञागूनींत व स्वप्नांत काम करून बेणारी 
चेतन्यवस्तु. अंत;सृष्टिसंशे[वकार्‍चचा हा आत्मानेश्वय; 
ही आत्मत्रिप्रयक 'कल्पना' मला त्रिनबुडाची वाटत 
नाहीं, याप्रमाणेच परमात्माविषरयक निश्चयाची किवा 
“कल्पनेची? गोष्ट आहे. बाह्याविप्रयक विज्ञानाच्या 
उच्च पायरीवर असणारे थोर वेज्ञानिक कांही आत्मा, 
परमात्मा मानणारे आहेत, तर कार्टी नास्तिक आहेत, 
याचे कारण विचारपडधतीची भिन्नता. असो. 
ज्ञानाचा दुरूपयोगहि होऊं शकतो 
'घमविराधकांचा धर्मांना जो विरोध आहे त्याचें 
एक कारण आत्म-परमात्मावैषयक कल्पना बिनबुडाच्या 
आहेत अशी त्यांची एक कल्पना आहे. त्या*चप्रमाणे 
त्यांची दुसरी कल्पना अशी आहे की, या आत्म- 
परमात्मावेषयक कल्पना माणसांना ऐहिक व्यवहारां- 
बाबत पराड्मुख, उदासीन, निरुत्साही बनवितात 
आणि त्यामुळे त्या त्या व्यक्तींचे व एकंदर मानवी 
समाजाच नुकसान हीते * ही दुसरी कल्पना बरोबर, 
सवथा बरोबर नाहीं असें संसाराचे सूक्ष्म निरक्षण 
करणाराला दिसून येहल, अंटम्‌ बॉब ज्यांनी संशो- 
धनाने आणि संयोजनानें प्राप्त करून घेतला, त्यांर्नी 
त्याचा उपयोग बरा किंवा वाईट करणें हें जसे 
शक्‍य आहे, त्याचप्रमाणें आत्मा हा ज्यांनीं संशो- 
धनाने आणणि योगख्पी संयोजनानें प्रात करून 
घेतला त्यांनींहि त्याचा उपयोग बरा किंवा वाईट 


34.) 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ 
अमृतमहोत्सवी] >२७ 


नी ्यथथूता£> 
कळे हा 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


धर्माचें हृदय 


करणें शक्‍य आहे. आत्मविष्रयक ' कल्पना ? कांदी 


लोकांना ऐंहिकपराड्मुख करते. पण दुसऱ्या 
अनेकांना ' जोरदार ? ऐहिकवादी बनविते हें कोणास 


माहीत नाहीं १ अफूची गोळी ही उपमा धमोला 
देणारे, धर्माचा दारूच्या बाटळीसारखाहि उपयोग 
केळा जाता, हें विसरतात. जगांतले अत्यंत भयंकर 
अत्याचार 'धमाच्या नांवानें ऐतिहासिक कालांत 
अनेकदा झाळे आहेत व आजहि होत आहेत, हें 
काय कोणास ठाऊक नाहीं १.इत्यर्थ असा की, सत्याऱचा 
दुरुपयोग हा सत्याची सत्यता कमी करूं दकत 
नाहीं, किंबा त्याचा सदुपयोग त्यार्‍ची सत्यता वाढवू 
वाकत नार्ही, 

तथापि, धर्मवाद्यांनी धमीविरा'धी प्रचाराला यशस्वी 
विरोध करावयाचा तर आपापल्या 'धमोतील 
आजच्या काळाच्या दृष्टीने निरुपयोगी झालेला 
किंवा व्यक्तिदिताला आणि समाजहिताला प्राततेकूल 
झालेला भाग काढून टाकण्याची खटपट केळी 
पाहिजे. तसेंच आत्मा आणि परमात्मा याच्या 
ज्ञानाचा दुरुपयोग न होईल अक्ली स्वतःची 
वागणूक ठेवली पाहिजे. आत्मज्ञान सुस्ळें नाहीं 
तोंवर मनुष्य त्याचा गेरउपयोग करूं दाकतो. कारण 
दृंद्रेये आणि मन यांजळा अनेक बर्‍्यावाषेट 
गोष्टींचा ओढा असतो व हा ओढा मनुष्याला 
तो स्थितप्रज्ञ झाला नाहीं तोंवर भलत्या मार्गात 

हून नेऊं शकतो. 

जाग्राते, स्वम, सुर्धुप्ति या तीन अवस्थांचा 
विनच्चार करतां जो आत्मा यांचा संबंध धरणारा 
आणणि सोडणारा म्हणून सांपडला त्याविषयी आधिक 
विचार करून जुन्या विचाखंतांनीं ठरावेळें की, ज्या 
अर्थी हा आत्मा सुपुप्तींत कामनाशून्य केवल 
सुखरूप राहूं शकतो त्या अर्थी जाग्तीत त्याला तसें 
राहण्याची शक्‍यता आहे खास, ही शक्‍यता लक्षांत 


आल्यावर  इंद्रियसयम,  मनःसंयम यांच्या 
आधाराने निष्कामता, निरहंकारता, निभयता 
अभ्यासण्याचा उपक्रम सुरू झाला आणि 
आणणि या अभ्यासाने थोर त्यागी समसाजसेत्रक 


निमाण केले, स्वतःचे वेभव, स्वतःचे संरक्षण, स्वतः 
पुरते पाोडानेवारण, स्वतःपुरता न्याय-या गोष्टी 
आत्मज्ञानी संयमी माणसाला सामाजिक वैभवादि 


गोष्टांच्या|तुलनेनें कःपदा्थ वाटतात आणंगे म्हणून 
तो स्वतःच्या वेभवावर पाणी सोट्टून, स्वतःच 
अन्याय सोसून समाजाच्या वेभवासाठीं, समाजांत 
न्याय असावा यासाठी, समाजावर आलेल्या 
संकटाच्या निवारणासाठी आपले प्राणाहे आनंदाने 
अर्पण करतो. 
नियमाच्या मार्गे नियंता 

वाह्यसृष्टिविज्ञान आजला या सृष्टींच्या घटकांचे 
पूर्वीपेक्षा पुष्कळच तपशीलवार शान देतें; परंतु सृष्टीचे 
मूलद्रव्य विद्युच्चुंबकीय लहरींचें क्षेत्र असलेले एकच 
एक अखंड आकाशतत्त्व आहे असें सांगते. पूर्वी 
बाह्य विज्ञान तुटपुंजे असतांना एकत्च एक अखंड 
आकादा,आकाश; वायु, तेज, आप, एथिवी या क्रमाने 
वनस्पातिसृष्टींच्या मुळाशी होतें व वनस्पातिखष्टीच्या 
आधाराने जीवसृष्टि व शेवटी मनुष्यसृष्टि झाली 
असें मानळें जात असे, पण हँ साशिमूल अखंड 
अनत आकाश जड आकाशा, विदाकाणापासून अनंत 
अखंड आत्मरूप चिदाकाश्यापासून झालें, असा 
निष्कर्ष पूर्वीच्या विच्चाखंतांनीं काढला होता. माझा 
आव्मा आणि प्रत्येक व्यक्तीचा आत्मा हा या अखंड 
अनंत चित्सागरांतलळा एक बिंदु आणणि म्हणून 
प्रत्येक व्याक्ते चित्सागराच्या द्वारा इतर स्य 
व्यक्तीशी जोडलेली आहे. सागर हेच बिंदूंचं जीवन, 
त्याप्रमाणें चित्सागर हेंच प्रत्येक व्याक्तेगत चिदंरा- 
रूप ्जावात्म्याचें जीवन हें लक्षांत आल्यावर अहं 
ब्रहा, तत्त्वमासे, अयमात्मा ब्रह्म, सवे खळ इदं ब्रह्म 


ही महावाक्‍यें पूवेकाळीन विःवारवन्तांनीं जीवाच्या 


उद्घारासाठीं, जावांना परमरश्रेष्ठ आध्यात्मिक वेभव 
प्राप्त होण्यासाठीं उपंदेशिलळीं. आजचे वैज्ञानिक जे 
अनात्मवादी आहित ते हें विसरतात की, विद्युच्चु 
बकह्ाक्तेमय जाणीवशून्य आकाश सव सृष्टीचे मूळ 
आहे अर्से म्हणतांना सुट्टीच्या घडामोडी जाणिंवे- 
शिवाय नियमबद्ध अशा चालल्या आहेत असा 
अपसिद्दानतत ते सांडतात. नियम जाणीवयुक्त 
नियन्त्याशिवाय संभवतो कसा ! माझ्यासास्ख्याच्या 
बुद्धीला हें पटत नाहीं. जाग्रतींत कमी-अधिक 
नेष्काम जीवनाची राकयता ज्याप्रमाणें । अवस्था- 


ञयातीत '““'असंगो हि अयं पुरुष;'? या ज्ञानाने, या 


२२ ५५० 


वस्तुस्थर्तानें सि होतें, त्याप्रमाणें जाग््तींत कमी- 
नव्हे २३४७ 
अनुक्रमणिका शि आशशआशशशमआआआआ ह 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जा ह. ल र 
हन ्ि ७५ प >१९ 
७८ <६अमृतमहोत्सवी 1.) >७ 


र्श्टी १: की शि जी 


४ 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


अधिक व्यापक जीवना*ची, लहानमोठ्या सामाजिक 
जीवनाऱची शक्‍यता आम्ही संव जीव अखंड ब्रह्द्वारा 
एकमेकांशीं जोडलेले आहों, या ज्ञानानें, या वस्तु- 
स्थिर्ताने सिद्ध होतें, 

इंद्रियांचा इंद्रियविषयांकडे ओढा असल्यानें व 
आत्म्याचा आत्म्याकडे ओढा असल्यानें अनेक 
गुंतागुंती मानवी जीवनांत उत्पन्न होतात, या गुंता- 
गुंतीच्या जाविनांत यशस्वी रतीने मार्गक्रमण करून 
परमब्यापक परमक्शांतीचें जीवन जगावयानचें अभ्षेल 
तर 
,_ आत्मानं रथिनं विडि शरीरं रथमेव तु 

बुढधिं तु सारथिं विद्ि मनः प्रमरह्मेव च 

इंद्रियाणि हयानाहुः विपरयांस्तेपु गोचरान ॥ 

हृ ध्यानांत वागवून आम्ही सावधानतेने इंद्रि- 
यांना मनाचा लगाम व लगाम बुद्धीच्या हातांत 
अशी व्यवस्था ठेवून, रीर-र्थ विप्रय - 
क्षेत्रांत ' तादविष्णोः परमं पदम्‌ १-विश्वव्यापक 
ममत्वाचें प्रेममय जीवन हे जे विष्णूचे 
परमघाम, त्याच्या रोखाने वुद्धीकडून चालविला 
पाहिजे, असा घमार्‍चा आहे. 
आदेश अफूची गोळी खास दास्ल्ची 
लीहि नाहीं, 

नियमबद्ध निसगेघटना जाणीवयुक्‍त निर्माता- 
'नियन्ता असल्याशिवाय संभवत नाहीत असा मी 
माझ्या बुद्धीचा निर्णय वर दिलेला आहे. या- 
संबंधांत माझ्या स्नेह्याशी बोलतांना एक गोष्ट मी 
अनेकदा सांगितलेली आहे. ती हीः आमच्या शाळेंत 
रसायनशास्त्राचे आमचे शिक्षक हेडरोजन आगे 
ऑक्सिजन २:१ या प्रमाणांत एका नळीत दोन्ही 
तोंडांनीं बंद अश्या कांचेच्या नळींत घातलेले आम्हांला 
दाखर्वीत व नंतर त्या नळींत विजेची ठिणगी पाडण्याची 
योजना असे. त्या योजनेनुसार ठिणगी पाडीत, त्या- 
योगें बराच्च मोठा आवाज होऊन नळीच्या आंतील 
वायु नाहींसे होत व त्यांचे जागीं पाण्याचा ओलावा 
नळाता दसू लाग ध्पृह्या ग ():5 पाणी.हें आतां नीट 
ध्यानांत ठेवा? अस नतर आभचे गुरुजी आम्हांला 
सांगत. तेव्हां आम्ही त॑ सूत्र पाठ केळे, परतु या 
सूततात एक उणावब मला अलीकडे दिसू लागली 
आहि, आम्ही खरोखरी काय पाहिले त्याचें प20- 


हा 


ह्‌ा 
बाट- 


पाणी, हें सूत्र यथार्थ वणन करीत मारही, आम्ही 
असें पाहिले, की गुरुजींनी पत आणि 0 एका 
विशिष्ट प्रमाणांत एकत्र आणले, नंतर विजेचा 
ठिणगी पाडळी व त्यायोगे 20 -पाणी झाल. 
म्हणज खर्‌ सूत्र पघ20) > पाणी हें नसून ॥[॥॥120ॅ< 
पार्णी हे आहे (७ पात गुरुजींची बाऊ ) 
ज्याप्रमाणे प्रयोगशाळेत बुद्धीच्या जोरावरच संब 
प्रयोग केळे जाऊन अनेक वस्तू निमाण केल्या 
जातात त्याचप्रमाणें सृष्टि, सव सरवस्तू सष्िप्रयांग 
शाळत लष्ट्याने आपल्या बुद्धीच्या पराक्रमाने निमाण 
केल्या आहेत, म्हणजे 'चेतन्य हॅ सृष्टीच्या मुळाशी व 
सृष्टिनियमांच्या मुळार्क्ली आहे, हे म्हणणे प्रयोग- 
शाळेतील घटनेवरून मला सुर्सगत वोटते,जड सृष्टवस्तू- 
च्या यहृच्छाबटित विकासक्रमांत एका पायरीवर बुढै 
निर्माण झाली हे म्हणणें निथुद्ध वाटतें. 
बुद्धाचे नेवीण आणि ब्रह्मनि्वाण 

बुद्धाने देवाविपर्यी 'मलळा माहिती नाहीं? असें 
सांगून पब्छकाळा दुःखानिमूलनमागीचा उपदेश 
केला, 

सदर्म तांगे मग बुद्ध देव 


हश 
-18 


हांती दया प्रेम मर्नी धरोनी 

जा वेंच आयुष्य परोपकारें 

असा आपल्या 'नवभारता?*च्या सेप्टेंबर १९४८ 
च्या अंकांत श्री. परब यांच्या “ सद्वम कोणता ? !? 
दा कावितेचचा शेवट आहे. या कवितेंत प्रथम वेदान्त, 
नंतर चावोकासेद्वान्त आणि शेवटी घुद्धवोध 
दिळेला आहे. बेदान्तांत बुद्धाच्या शिकवणीचा 
अंतर्भाव होतो कवितेवरून वाचकांच्या लक्षांत 
थैऊ हाकत नार्ही, असाहि कवितेतुन ध्वाने 
नत्रता का,सडमाळा-दुःखनिमूलनमागीला-ईश्रराचे, 
शं्वरभजनाचें वावडे आहे. खरी गोट अशी दिसते 
काँ, बुद्वानें वेदान्ताचा कांही भाग दुःखामेमूलन 
माग म्हणून ळोकांपुढें ठेवला, कांहीं बाजूला ठेवला. 
जो. भाग बुद्धाने बाजूळा ठेवला तो आत्माविषयक, 
परमात्मावप्रयक भाग सडठमाचे अंग असून त्यानं 
अगाणेत ठोकांचे दुःखानिमूलन केळे आहे व॒ आज 
तो ते करात आहे, आणि भविष्यकाळीहि 
अगाणत लाकांचे दुःखानेमूलन तो करि, 


३४८ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका य मा सदी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


«& (00) > 


$ननवभारत (7 
७५ प्र क ९ 


््€ "सू > 
श् ककत. र 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


धर्माचें हृदय 


ऱचावीकाने यज्ञांतील हिंसेचा निषेध केला; 
पितरांना पिंडांनीं तृप्ति होते या कल्पनेचा फोलपणा 


दाखविला; तेव्हां त्यानें कांही तत्कालीन 
घमीतीळ दोप दाखविळे हे उघड आहे. 
पण त्याबरोबर तो शुद्ध देहवादी व 


व देहसुखवादी झाला हा त्याच्यांतील दोष होय. 
बुद्धाने सांगितळा तो सदुघर्मच सांगितला. पण 
त्याची निर्वाणाची कल्पना संसारी माणसाच्या 
नित्यनिद्रेच्या कल्पनेप्रमाणे दिसते. वेदान्तार्‍ची ब्रह्म - 
निर्वांगाची कल्पना निराळी आहे व ती माझ्या 
बुद्धीला खरी वाट्ते. अहंचें. निवीण-शून्य-होणें, हे 
बुद्धांचे आणि वेदान्ताचें समान साध्य. परंतु अहंचें 
शून्य होणें ही संसारी अस्तित्वाची इतिश्री डयाणि 
म्हणून दुःखांची इतिश्री अली बुद्धाची कल्पना 
दिसते. वेदान्ताच्या दृ्टींन अहंचें शून्य होणें म्हणजे 
आत्म्याने आपलें अहमच्या उपाधीमुळें कमी-अधिक 
दृष्टीआड झालेळे पूर्णत्व ओळखणे, ब्रह्मत्व ओळखणे, 
यांत दुःखाची इतिश्री तर होतेच पण अनन्त 
सुग्वाची कमाई पण होते. 
एका वेळे केलें रितें कलेवर 
आंत दिली थर पांडुरंगा । 
आपुलिया हातें केळी वाताहात 
लागछी ते ज्योत अविचार ॥ 
क्र क 
आनंदाचे डोही आनंद्तरेंग 
आनंदावि अंग आनंदाचे ॥। 
क भर 
अतरधाचे संसार सुखार्‍चा करीन 
आनंदे भरीन तिन्ही लोक ॥ 
ह श्रीतुकोवांची वचनें ब्रह्मानिवीणाची साक्ष देतात 
: सत्ये जञानमनेत ब्रह्म यो वेद निहिते गुहायां परमे 
व्योमन्‌ सो5भ्रते स्वान कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा 
विपश्चिता ॥' ( तैत्तिरीय उपनिपद्‌ ) हा उपनिपदां* 
तील अनुमवात्मक  सिद्ान्तच श्रीतुकोबांच्या 


वि 
23. 


3 


अनुभूतीत आपणांस दिसतो, संकुचित अहे 
हा शून्य करून हृदयगुहेंत सवबीत खोळ, सववोच्या 
पलीकडे सवी'वार असलेल्या अनंत चेतन्या'ची गांठ 
घेतली, कीं सवे इच्छा त्याच्या समागमे तृत्त होऊन 
ञनंदी-आमेद होतो हें उपनिपत्कारांनीं ब्रह्मनिर्वा- 
णाचे लक्षण सांगितळें व श्रीतुकोबांनी भक्तांच्या 
पारेभार्षेत ताः्च गोट आपल्या अनुभवाची म्हणून 
सांगितली. 
धमाचे हृदय 

प्रिय बाचचक ! तुम्ही नाश्तक असा, संदशयवादी 
असा, कोणी असा; धम ही अफूची गोळी आहे 
म्हणा, दाख्चची बाटली आहे म्हणा, कांर्ही म्हणा. 
माझ्या बुद्धीचा निश्चय व आत्म्याची अनुभूति 
उयनिप्रत्कारांप्रमाणे व श्रीतुकोबांप्रमाणे आहि. 
धर्मांचे हृदय आत्म्याचे आणि परसमात्म्यांचे परम 
सख्य़ हें आहे, परम सख्याचचा आगि त्याच्या पोटीं 
होणाऱ्या । आत्मनिवेदनाचा '- आत्मापेणाचा- 
आमंद हा सर्यभ्रे्ट '' घ्सानंद !' आहे. हा आनंद 
माणसाला जनसेबापराडू्युख करीत नार्ही, तर 
जनसेवेचें वेड . लावतो. या आमेंदाच्य़ा सावनेंत 
जनसेवेचचा अंतभाव होतो ब या आनदाच्या सिडने 
जनसेवेन्ची गोडी वाढते, असा माझा अनुभव आहि, 

अद्वेटा सर्वभू"ांना मेत्रः करुण एव च । 

निममो निरदंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्ठः सततम्‌ योगी यतात्मा इढनिश्वयः | 

मव्याप्तिमनोबुद्धिः यो मे भक्तः स मे प्रिय! |) 
ही गोष्ट अक्षरशः खरी आहे. कोणाचचाहि देष 
करण्याचें सोडा, सर्वांच्या संबघांत मित्रमाव ठेवा, 
प्रसर्गी करूणभाव ठेवा-इत्यादि या झछोकांतील 
घर्मोपदेश मनांत ठसवून घेऊन तदनुरूप आचाराऱ्चा 
अभ्यास करा-आणणि मग 

स मे प्रिय: 

असे म्हणणारा परमात्मा तुमच्यासाठी काय काय 
[प्रे ' करतो ते पहा. 


तया न>_-ाचन्न 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य डू ड्‌ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


.. 

._ 
दी द 
्व्ऱ्ध्ळ प्र्व्माट क्य 

: नवभारत भ 

हन “ ७५१ ध् >१९ 
*€<टहअमृतमहोत्सवी (>> 

र. त. ४ 

९, सेवा, “१ 


वू 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्टाकन इवायग अनुवादक : श्री. बा. भ. बोरकर 


उशीरां 


प्रिय ऐळेत 


इतकया वपोर्नी माझ्याकडून पत्र आलेलं पाहून 
तू आश्चयचाकित होशील हॅ माहीत आहे मला; मीं 
' तुला शेवटचे पत्र लिहिळे त्याला आतां पांचच- 
कदार्‍चत सहाहि वषे लोटली असतील, तुझ्या 
धाकट्या मुळांच्या विवाहप्रसंगींचे आभिनेदनाचं पत्र 
असावं तें. या खेपेचे कारण तसं सोहळ्याचं नाहीं. 
एका असाधारण भेटीची गोष्ट फक्त तुझ्याशीच 
बोलण्याची . मळा गरज वाटावी, हें कदाचित्‌ तुला 
विचित्रहि वाटायचं. पण कांही दिवसांमा्ग जे काय 
घडळ त॑ केवळ तुला*च मला सांगतां येईल, तुला[च 
तें कळायचं. 

तुला हॅ लिहितांना, माझी इच्छा 
मळा वाट्तं साझी लेखणी 
हंसू अनावर होतं, जेव्हां आपण पंधरासोळा 
वर्षीच्या अननुभवी आणि अवस्बळ पोरी होतो 
तेव्हां शाळेंत किंवा रस्त्यांत आपापली बालिश 
गुपितं परस्परांशी उघडी करतांना ' तुलाच हें 
कळायचे ' हेच नेमके शब्द आपण हजारां वेळां 
नव्ह्ते का एकमेकांना सांगितळे! आणि त्या 
कोवळ्या वयांत एका ठराविक माणसाविषर्यीचं 
सारे कांदी अगदी तपशीलवार एकमेकांनी एक 
मेकांना सांगायचे असं शपथपूर्वक आपण नव्ह 
का कबूळ केळं १ या गोष्टींला आतां पंचवीस वर्षे 
होऊन गेलां, पण घेतलेल्या आणा-शपथा पाळल्याच 
पाहेजत नाही का! विळेवाने का होईना देळेळा 


शब्द मी इमाने इतवारें पाळीत आहे अर्स तुला 
ाढ्सून थंडल | 


नसतांनाहि 
डळमळते आहे आणि 


तत 


ड् आ... डे 
फडलल क्रण 


याच्या मुख्य डोक्टराऱचे काम करण्यासाठीं म्हणून 
माझ्या नवर्‍्या[ची या शहरी बदली झाली. सगळा 
थांरेपाळट मलासच करावा लागला. तेवढ्यांत माझ्या 
जांवयाला बायकोला घेऊन व्यापारी सफरीच्या 


निमित्तानं ब्राझीलला जावं लागलं. तान्ही मुलं . 


माझ्याकडे राहिली. लवकरच तांबड्या (९६:41) 10 )) 
तापाने तीं एकामागून एक आजारी पडलीं आणि 
त्याच मळाऱ्व पहावं लागलं, 'वाव.य्चा नातवानं अंथ- 
रूण सोडण्याआ्थींच माझी सासू वारली. हें सारं 
अवघ्या काहा झआाठवड्यांत घडलं, पाहिल्यापाहिल्यानं 
माया आपत्ती अवसान गळूं न देतां पेलाव्या असं 
मला वाटलं, पण मला वाटलं होतं त्यापेक्षां कुठून 
तसा मला आधेक हादरा वसला असावा, कारण 
एक दवश माझ्या नवऱ्यानं बराऱच वेळ मुकाट्यानं 
मला न्याहाळल्यावर म्हटलं, ' मागोरेट, सुदूवाने 
मुलांची प्रक्षाते सुवारळी आहे. आतां तूं तुझ्याहि 
प्रकतांचा काळजी घ्यायला हवीस., फारच गळलेली 


॥दसतस. खात्राने भलते श्रम घतलयसे तू 


शहरा- 
सच्या ए 


'ञद्या आरांग्याल्यांत दोनतीन आठवडे 
विश्राते धेतळांस तर पूर्ववत्‌ ठीक होशील. 

माझ्या नवऱ्याचं म्हणणं खरं 
हीते त्यापेक्षां किती तरी जास्त 
उुण्य डाकटर्ची जागा माझ्या 
पासून आम्हांठा अनेकांकडे 


ना दास आणे ते आमच्याकडे आले म्हणजे 
त्यांचा ऊठबस करावा लागे, अक्या*-मडळा आमच्या" 


कड आलेला असतांना तासभर गुद्रल्यावर त्यांच्या 


होतं. मी समजत 
थकले होतें मी. 
नवर्‍याने घेतल्या- 
शेष्टाचार म्हणून 


गोष्ट अश घडळी:-येदांचे वर्ष मळा मोठं कष्टाचं मन 2 ढक्ष दण कर्घी कर्धी मळा अशक्‍य होऊन 
ऱ्झ शी > डच ऱ्य गेलं स. ् ळू २७ ससारार्‍या स्व स्त 

॥ण अडचचर्णीचं गेल, इथर र दखरख करतांना सा ध्या 
ग ड्थल्या मारस्या रुग्णाल- गाष्टाचा मला अनेकदां न नीचा डक काळीं 

पड़ऊ, आणि स 

२५० 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका पनका कस्का कना, ७ 
अ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१४४८, 
2122 बी 


ह » नवभारत 
क धि ७५ ३० ९ 
«६: अमृतमहोत्सवी ()-»३७ 


ष्टी १: की की छू जी 


अ. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


उशीरां फेडलेलं क्रण 


अंथरुणांतून उठण्यासाठी मळा केवढे प्रयास करावे 
लागत, हा माझा शारीरिक आणि मानसिक थकवा 
माझ्या नवर्‍याच्या भेदक आगि तज्ज्ञ डॉक्टरी 
नजेरला दिसून आल्याशिवाय रहाणं शक्‍यच नव्हतं. 
मला गरज होती ती दोन आठवड्यांच्या विश्रांतीची 
आणि ते दोन आठवडे असे कां स्वैपाक, धुलाई, 
भेटीगांठी, राजचे आचचारूयवहार यांपेक्री कशाचाच 
विचार करायला नको, एकटं, माझं मीच्च असावं. 
आई, आजी, घरमालकीण, बड्या डॉक्टस्ची पत्नी 
ही तीनच तींच नेहमीर्ची नाती मावळून जार्वी. 
सुदैवाने त्या वेळीं माझ्या विधवा वाहिणीला कांदीं 
दिवस आमच्याकडे रहाणं दवाक्य होतं. अथोत्‌ मला 
निघणं सोपं होते. म्हणून नि:संकोचपणे मी माझ्या 
नवऱ्याच्या सछल्याप्रमाणं वागायचं ठरवळं आणणि 
पंचर्वीस वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर पाहेल्या- 
वाहेल्यानं स्वतःचं घर सोडून कांही दिवस एवस्यानं 
दुसरीकडे रहायला मी तयार झालें. या आरामानं 
मला जो जोप मिळणार होता त्याच्या केवळ कल्पने- 
नं कांदीशा अधारतेनं मीं आनंदून गेळें. पण हा 
आराम आराग्याल्यांत करायऱ्चा एवढ माझ्या 
नवर्‍याची सूचना मात्र मीं पसंत केली नार्ही. 
बारका त्यानं आरोग्यालया*ची निवड देखील केलेली 
होती. त्याचा मालक त्यांचा तरुणपणांतळा दोस्त 
होता, मळा स्वतांतच जूर असण्यापलीकडे दुसरं 
कांही नको होतं. दोन आठवडे घालवायचे ते 
वाःबीत, हिंडत, कल्पनेंत दंग होऊन आणि मन 
मानेळ तितकं झोपून. टेलिफोन नार्ही कीं रोडेयो 
नाहीं, दोन आठवडे पण अगदी निवान्तपणाचे- 
इतके निवान्तपणाचे की. मनाला कोणतीहि ऱचल- 
त्रिचळ जाणवणार नार्ही, या असल्या संपूर्ण शांती- 
इतकी आणि विश्रांतीइतको गेलीं कित्येक वर्षे, 
अभावितपणे, अन्य कशाचीहि मी उत्कठेनं वाट 
पाहिळी नव्हती. 

ठछय़ानंतस्च्या सुरुवातीच्या वपीत आमचं वास्तव्य 
' बोसंन "मधे होते आणि तिथे माझा नवरा 
मदतनीस डाक्‍्टरच्या कामावर होता. त्या दिवसांत 
एकदां आम्ही दूरच्या एका डॉंगखस्तीतल्या खेड्यांत 
तान तासांची ठप काढला होता. त्या गाष्टाचा 
आतां मळा आठवण झाली, गांवच्या चिमुकल्या 


चौकांत खिस्ताळयासमोर्च एक खानावळ होता. 
£ तेरोल ला ज्या प्रकारच्या गांवठी खाणावळी 
वरचेवर आढळतात तशासारखीच. तळमजल्याच्या 
भिंती मोठ्या चिऱ्यांच्या होत्या आणि वरचा 
मजला लांकडी छपरानं झांकळेळा होता. पाडस 
चांगला रुंद होता आणणि त्याच्याखाली ऐसवेस 
व्हरांडा होता. त्या पावसाच्या दिवसांत ही इमारत 
द्राक्षवेळींनी नुसती वेढळी गेली होती. जणूं 
जळती शेग्डाच पण त्याच वेळीं आपल्या 
गारव्याने जाव भरणार्री..या खाणावळीच्या डाव्या- 
उजब्या बाजूंना लहानलहान घरं आणि गवताच्या 
झापल्या कोंडाळां करून पडलेल्या, इमानी कुव्र्यां- 
प्रमाण पहुडळेल्या दिसत होत्या आणि कधीं या 
घरांशीं तर कर्धी त्या झॉपढ्यांशी तुलनेनं आपला 
उठावदारपणा दाखवीत ती इमारत पावसाळ्याच्या 
तरल मेवांखाळून आपला उघडा वक्षमाग मिरवीत 
होती आणि समोर पसरलेल्या विस्तीण डोंगराळ 
सृष्टीवर नजर टाकीत होती. 

केवढा तरी वेळ तिच्यासमार उभी राहून भरल्या 
मनांनं मंत्रमुग्ध झाल्यासारखी टक लावून मी 
तेच्याकड पहात होते. जेव्हां आपण आगगाडीतून 
कंवा अन्य एकाद्या तऱ्हेनं प्रवास करतो तेव्हां 
एकाद घर असं कांही आपल्या डोळ्यांत भरते की 
चटकन्‌ एक कल्पना आपल्या मनाचा कबजा वेते; 
* वा ! आपणांला इथे रहायला मिळतं तर ! 
कदार्‍ित्‌ आपण किती सुखी झालों असतो ! ' असा 
अनुभव कांर्ही थोड्या थोडक्या वेळीं येत नाहीं 
तुला कांदी हें सांगायळा नको. मला वाटतं हा 
विचार कोणत्याहि माणसाला का असेना केव्हां तरी 
बरून टाकतोंच, आणि जर एकाद्यानं अत्या घरा- 
कडे आपण यांत सुखी होऊं अज्या चोरल्या भावनेनं 
बराच वेळ टकर लावली, तर त्याचं संवेदनाचित्र 
त्याच्या स्मृतांवर एकूण एक रेषांनी उमटून निघतं. 
त्या [खडक्यांतल्या तांबड्या व॒पिंवळ्या फुलांचे 
दठ आ वरच्या मजल्याच्या लांकडी व्ह्रांड्यांत 
रगाबरगा  निशाणांप्रमाण॑ फडफडणांरे ते 
टांगळेळे कपडे यांच्या आठवणी ओळीने गेलीं 
कित्येक वर्षे मी काढीत अर्थ. आणखीहि एक आट- 
वण माझ्या मनांत घोळत राही,ती म्हणजे अस्मानी 


३५१ 


अनुक्रमणिका 


2 की 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७४३. 
५, 
र 
% णव्मातू>, शी 
र १ नवभारत भ 
ष्ट ्ि ७५ ध् >"१९ 
नट्स अमृतमहोत्सवी] >७ 


१27१ 4 
र्श्टी रकत फि >% 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पृष्ठमागावर पिंवळ्या रगानं चितारलेल्या त्या 
खिडक्यांतल्या पानांची, त्यांच्या मवोम'ध हृदयाची 
आकृति कोरलेळी होती आणि वर छपराच्या मधल्या 
कोनाड्यांत करकोच्या'चं एक घरटं होत. जेव्हां जेव्ह 
माझे हृदय बेचेन होई तेव्हां तेव्हां मळा त्या घराची 
आठवण होई, कर्धी कधीं अधेमिटल्या मनान आणि 
अद्‌भुत रीतीने आपण अशक््यालळा 'घरूं प्रहातो, 
नाहीं ! त्या वेळीं मळा वाट आपण एक तरी दिवस इथं 
घालळवायचाच. जवळजवळ विसरली गेळेली ही जुनी 
इच्छा पुरा करायला हाच सुंदर संधि नाहीं का! 
डागरांत वसलेले ते नानावर्णी घर, टेलिफोन, रोाडेयो 
भटा, शिष्टाचार यांच्यापासून आलेप्त पण आपल्या 
गाच्या माफक सुखसोयींनी सज्ज अशी ती खाणा- 
वळ हीच माझ्या या थकल्याभागळेल्या मज्ञा- 
तंतूंना आधेक सोईस्कर नाहीं काय ! मी स्वतःला'च 
म्हटलं, त्या घराच्या केवळ आठवणीनं मला वाटलं, 
मी त्या डोंगरी हवेचा मत्त आगि सुखद गंथ घेत 
आहे आणि चरणाऱ्या गायींच्या गळ्यांतील वंटि 
कांचा दूरस्थ चिमणा नाद ऐकत आहे. आठव- 
णांच्या या उजळणीनंच मळा थोडा उत्साह आला 
आणणि आरोग्य लाभलं, अकारण कांही कल्पना 
आपल्या मनांत उड्या सारू लागतात, पण खरं 
तां बराऱच काळ मनांतल्या मनांत दबून राहि 
देल्या आणि परिपूतीची लपून वाट पहाणाऱ्या 
आपल्या इच्छांच्या त्या लहरी असतात, ही कल्यनाहि 
त्यांतलीच एक होती. 
मीं या घराच्या कितीदां आठवणी काढल्या. हें 
माझ्या नवर्‍याला माहीत नव्हतं आणि त्यानं तें 
पाहून वषैह्ि पुष्कळ झालीं होतीं. पहिल्या पाहैेल्यानं 
त्याने त॑ हसण्यावारी नेलं आणि नंतर मला म्हटलं 
तेथ एकादी खोली खाळी असली तर माहिती 
* तिकडून उत्तर आले कीं, पाहुण्यांच्या तांनाहे 
खाल्या ॥रकास्यांच आहेत. त्यांतळी कोणतीहि मीं 
पसत करावा, मी मनाशी म्हटलं, फास्च 
शेजार नाही का संभापण नाहीं, रात्रीच्या पहिल्याच 
गाडीने मी निघाळें, दुसऱ्या दिवशी सकाळी 
मला व माझ्या विमुकल्या बेंगेळा घेऊन घोड्याची 
गाडा संथ चालीत डोंगरमाथ्यावर येऊन पोवळी, 
सगळ कांह उत्तम होतं. अपेक्षा कुठंच कांही 


छान, 


उणं नव्हतं, खोलीतल्या पांढऱ्या देवदारा'चं लांकूड* 
काम साधेच होतं तरीहि खोली रम्य होती. दुसरा 
कुणी पाहुणा नसल्यामुळं सगळा व्हरांडा मला 
मोकळा होता आणि तिथून व्रिस्तीणी निसगंद्ृद्य 
अनाव्रृत होऊन राहिळं होतं. संपाकघरावर नजर 
गेळा म्हणजे तेथळी निदोंय़ स्वब्छता आगि मांडणा 
पाहून माझ्यासारख्या अनुभवी घरमाळकिणाला 
देखीळ वाटलं कीं इथे आपल्या सेवाशुश्रेभत मुळींच 
कमा पडणार नाहीं, .कुरळ्या केसांची खाणावळ 
करीणबाई कृश आगे प्रेमळ दिसली. तिनं पुन्हा 

हां सांगितलं कीं, भेटीच्या निमित्ताने इथं ठुम्हांला 
कुणी विश्षिप करील किंवा उपद्र्न देईल अशी रोका 
देखील घेऊं नका, ती म्हणाली, ' रोज रात्री सातानंतर 
नगरपालिकेचा विटणीस, गांवचा पोलीस आविकारी 
आणि इतर कांही शेजारी दारू व्यायला, पत्ते खेळा- 
यला आणि गप्धा छाटायला इथं जमतात. पण ही 
सारी माणसं शांत वृत्तीची आहेत. अकराच्या 
सुमाराळा ती परत फिरतात. फक्त रात्रिवारी 
सकाळच्या प्रार्थनेनंतर आगि कर्धी कर्थी संध्याकाळींहि 
जवळपासचे खेड्टत इथं जमा होतात. त्या वेळी 
तेवढा थोडी शांति कमी असते 


ता [दिवस इतका सुंदर होता कीं मला कांट 
खाढात बसून रहावेना, ज्या कांहीं थोड्या जिनसा 
र्मी बरोबर घेतल्या होत्या त्यांची मी मांडामांड 
केळी, थेड मांसाच्या चार दोन कापी आणि भाजल्या 
पावाचा तुकडा मागवला आणि एकामागून एक 
माळ ओलांडीत मी बढती चढत राहूल, माझ्या 
समार सगळं कांर्दी म इश्यासारखंचच स्वेर होत-फसाळ 
नंदा पाटांत घेऊन राहिलेली ती दरी, पर्वतांची 
॥शखर ।[हेममंडित करून राहिलेला तो शुभ्र किरीट, 


ऊन माझ्या रोमांरोमांतून संचार करीत आहे अर्स 


मढा वाटत होतं आणि मो सारखी एक, दोन, 


तान तास चालत राहेळे होतें. शेवटीं एकदांची 
मा. त्या आल्पांन पर्वतांतल्या अत्युच्च माळावर 
थेऊन पोंचळें, तेथल्या दाट, उबदार हिरवळीवर मी 
अग टाकून दिलं आणि मला वाटलं की वायूचा 
मद लयबद्ध 'नेःश्वास आ भ्रमरांचा गुंजारव यांच्या 
साथान अपरंपार शांति-जिच्या साठी इतके दिवस मी 
आसुसत होतं ता. शांति माझा तावा घेत चालली 


३५२ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४४८. 
2122 बी 


ह नवभारत 
कद ्ि ७५ ३९ 
०८4 अमृतमहोत्सवी, 1.) >२७ 


र्ट १: की ्ौ 7:74 > 


अ. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


उशीरां फेडळेळे कण 


आहे. मधुरपणे मीं डोळे मिटून घेतळे, चित्त एकास 
केळे आगि झोर्पी गेळे, गात्रांना गारा जाणवू 
ळागला तेव्हां कुठं मला जाग आली, रात्र होत 
आली होती आणि मी चांगली पांच्च तास झोंपलें 
होतें. आपणांला केवढा थकवा आलेला होता याची 
आतां मळा जाणीव झाली, पण माझ्या मज्जातंतूंत - 
माझ्या रक्तांत आतां नवीन जीव भरला होता. मी 
खाणावळीकडे परतू लागळें आणि खंत्रीर, निश्चित 
आगि चपल पावलांनी 'चांगळी दोन तास चालले, 
दारांतच खाणावळकररीणबाईची गांठ पडली, 
मी वाट चुकले असेन अद्या कल्पनंन ता. ब्रचासा 
थोडी काळजींतच होती. मळा पहातांच तिनं जेवण 
तयार असल्याची वदी दिळी, मला सपाटून भूक 
लागली होती. इतक्या वर्षींत अक्षी भूक लागल्याऱचं 
कर्धी मळा आठवत नाही. मोठ्या आगंदानं 
तिच्या मागोमाग मी जवणघरांत गेळें. हा दिवाण- 
खाना खोलगट आणि काळोखा होता पण त्यार्‍चा 
तळ आणि मिंती नितळ लांकडानं वनवलेल्या 
असल्यामुळं तो आरामह्तीर झाला होता, आंतलीं 
मेजं तांबड्या निंळ्या 'चौखंणी डुवालांनीं आच्छा- 
दलेली होतीं आणि भिंतींवर वन्य बकऱ्यांचीं जाते- 
वंत शिंगे आणि गुणाकार च्रिन्हांतल्या ब्रढुका लाव- 
ठेल्या होत्या, अस्मानी रंगाची ती थोरळां शगडा जरा 
परवण्यांत आली नव्हती, तर्री त्या ]दिवशांच्या गरमपणा 
मुळे दिवाणखान्यांतळे . उष्णतामान सुखकर होतं. 
आलेल्या मंडळींना पाहूनहि माझं मत चांगल झाल, 
चारांवैकीं एका मेजार्भोबतीं गांवचा पोलास आले- 
कारी, तहसीलदार व चिटणीस आपापला बीरवा 
पेळा ब्रेऊन पत्ते खेळत बसले होते. गव्हाळी चेह 
र्‍्यांचे आणि जावनशक्‍तीनं संळसळणार काह 
खेडूत दुसऱ्या एका मेजावर कापर टकून बसले होते 
टिरोळीज लोकांच्या शिरस्त्याप्रमाणं ते थोडे बोलत 
होते आणि चिनई चिळ्मींतून मनमुराद धूम्रपान 
करीत होते. दिवसमर त्यांनी अग मोडून महेनत 
केळी आहे हें दिसून येत होतं. अतिश्रमामुळ ।वचार 
करण्याइतके किंवा गप्पा करण्याइतके देखाळ त्राण 
नसलेले ते मळेमाबडे लोक विसांवा घेण्यापडीकड 
अन्य कांही करीत नव्हते. त्यांचे कठार चेहरे लाक 
डांतल्या कोरीव चित्रांसारखे दृष्टीला सुखविणारे 


होते. तिसऱ्या मेजाशीं कांहीं गाडीवाले त्यांच्याच 
सारखे थकल्यामुळें सुकाट्यानं आपापलं पेय घुटक्‍्या- 
घुटक्यांनीं पीत होते. चोथं मेज माझ्यासाठी मांड- 
ण्यांत आलं होतं. विलंब न लावतां माझ्यासाठी 
तळलेल्या मांसाचा एवढा तुकडा आणून ठेवण्यांत 
आला कीं त्या दिवर्शांच्या त्या गार डोंगरी हवेमुळं 
माझी भूक राक्षसासारखी चवताळून उठली नसती 
तर त्याचा अधा भाग देखीळ मळा खातां आला 
नसता, 


वाःचीत बसावं म्हणून मी खोलींत पुस्तक आणा- 
यला गेलें. पण त्या निवान्त दिवाणखान्यांत ज्यांच्या 
सहवासांत मळा कसलाच उपद्रव नव्हता अश्या प्रेमळ 
छोकांत बसून रहाणं मळा इतकं मधुर वाटलं की 
मी तिथॅर्‍्च राहिळें, केव्हां केव्हां दार उघडे, एखादं 
मोरंपान मूल आपल्या आईवडलांपाठी बीस्च॑ भांडं 
हृडकायळा जाई किंवा एखादा खेट्टत . पाळणीत 
किंवा बास्कनीजवळ ऐटीने आपला पेला वर उचली; 
बाल्कनीच्या आंतल्या बाजूला खाणावळकरीणबाई 
आपल्या मुलांनातवांचे मोजे विणीत बसली होती. 
एक बाई तिच्याजवळ आली आगि खालच्या आवा- 
जांत तिच्याशी वोळूं लागळीं, त्या साऱ्या येण्या- 
जाण्याला असा कांहीं विलक्षण छांते ताळ होता का 
डोळ्यांना आपळें काम करावे लागत. असतांनाही 
मनाला त्याचा कांही उपद्रव होत नव्हता आणि त्या- 
मुळं त्या रुचकर वातावरणांत मला कमालीचं सुख 
वाटत होते. 

अशी निश्चित आणि कल्पनासाम्राज्यांत 'चूर 
होऊन बराच वेळ मी बसून राहिलें होतें, त्या वेळीं 
नऊ वाजले असतील. पुन्हां कुणी तरी दार 
उघडलं, पण या खेपेला खेडूत ळोक उघडीत तसं 
तें सावकाशीने उघडलं नार्ही, दार उघडलं तें 
वेगानं आणणि सताड उघडलं आणणे 
आंत येणारा माणूस लगेच तें बंद करण्याऐवर्जी 
तिथंच क्षणभर थांबून राहिला, जणूं काय आंत 
यावे किंबा नाहीं याविपर्यी त्याचा पुरता निर्णय 
झालेला नव्हता. त्यानंतर मात्र त्यानं दार बंद केले 
पण इतरांपेक्षा किती तरी आधेक आवाज करून, 
मग त्यानं सगळ्या बाजूंना पाहून घेतलं आणि 
गंभीर आणि घुमणाऱ्या आवाजांत सवे उपास्थित 


३५३ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


.. 


3१ 


._] 
र 
व 
शता 
यी : 'नवभारत 
कद | ७५ ३०१९ 
७८ <६अमृतमहोत्सवी ्ि >२७ 


(22: 4 
|.) सता 7०% र 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मडळांना आभिवादन करून तो म्हणाला, ' सभ्य 
ग्रह्स्थही ! देव तुमचे कल्याण करो, ' हें किंचित्‌ 
कात्रिम आणि शेतकरी लोकांच्या बाबतींत अस्वाभा- 
विक असं अभिवादन मला लगेचच विचित्र वाटले. 
टिरोळीज गांवांतल्या एखाद्या खाणावळींत 
एकमेकांना अभिवादन करतांना शहरांतल्याप्रमाणं 
५ सभ्य ग्रहस्थही ! ' अद्या संबोधनाऱ्चा वापर 
करण्याऱची लोकांत पद्धत नव्हती आणि खरोखर त्या 
अभिवादनानं उपस्थित मंडळींत कुठेच कांही 
उत्साह दिसला नाहीं, कुर्णाच नजर उचलली नाहीं. 
खाणावळकरीणवबाईनं मुकाल्यानं आपले लोकरीचे 
राखिया मोज विणण्याचे काम तसंच चालूं ठेवलं. 
गाडीवाल्याच्या टेबळाकडून मात्र कुणीतरी खालच्या 
आवाजांत तोंडांतल्या तोंडांत बेपवाडंनं पुटपुटला, देव 
तुमचे भलं करो. पणत्या उद्गाराच्या तालावरून * जा 
का. मसणांत ! असादेखोल त्याचा अर्थ झाला असता. 
त्या मुलखावेगळ्या गिऱ्हाइकांत जो विच्चित्रपणा होता 
त्यानं कोणीही आश्चर्यचाकेत झाल्याचं दिसलं नार्ही. 
तथापि या निःस्नेह स्वागतानं तो अनोळखी माणूस 
मुळी सुढधां बेचेन झाल्याचं दिसलं नाही. सावका- 
शीनं आणि गंभीरपणानं त्यानं आपली रुंद पण 
झिजलेल्या कांठाची आणि दोतकऱ्यांच्या टोपीशी 
यत्किचितहि सादृद्य नसलेली बकर्‍्याच्या 
द्िंगावर लटकावली आणणि कुठं बसावं हें न समजल्या- 
मुळे तो. प्रत्येक मेजाकडे आळीपाळीने पहात 
राहेल. त्यांपैकी एकादि मेजाकडून स्वागता'चा शब्द 
निघाला नाहीं. जे तिघेजण खेळत होते ते आपल्या 
पत्त्यांना तसेंच खिळून राहिले, बांकावर बसलेल्या 
खेडुतांनीं नवागताला जाग करून देण्यासाठीं एवढी 
सुढधां हालचाल केळी नाहीं. आणि माझ्यावर तर 
त्याच्या एकंद्र वागणुकीचा असा कांही बाईट 
पारणाम झाला काँ त्याच्या बडबड्या स्वभावाची 
भाते धेऊन मी लगेच पुस्तक उघडलं. 


कं 
हॅट 


अशा परिस्थितीत स्पष्ट 


क पणें अवजड आणणि अव- 
घडलेल्या पावलांनी बार 


पार कनीर्‍या रस्ता घरण्याशिवाय 
त्या अपाराच्ेत माणसाला गत्यंतस्च उरलं नाहीं 
: गारगार आगि फेसदार अक्नी वीर द्यान 
सुंदराबाईसाहेव ! ' तो ब्रर्‍्य उंचच । 
मामी ता. बर्‍याच उं आवाजांत 
म्हणाळा, ती असाधारण करुणाजनक आवाज 


ऐकून पुन्हां सला चमत्कारिक  संविदना 
झाली. तिरोलीज खेड्यांतल्या एका खाणावळींत 
असली दरबारी भाषा अगदींच अस्थानी होती 


आणि त्या खाणावळकरणींत या आजीबाईच्या 
वयांत 


अंसं कांहींच नव्हत की ज्यामुळं असल्या 
शा्रिक दुगाराला दुरून देखील कांही समर्थनाला 
जागा रहावी, अपेक्षेप्रमाणे त्या शब्दांचा तिच्यावर 
कांहीच परिणाम झाला नाहीं, तिने प्रत्युत्तर न 
करतां एक गोलसर दगडी पेढा उचलला, टुवालनं 
चिकटून घेतला, नतर पिपांत बुडवून आणि 
अनादर न करतां पण अनाल्येने त्याच्या पुढं ठेवला. 
अगर्दा बाल्कनीपुढेच त्याच्या डोक्यावर सांखळ्यांना 
अडकवलेला राकेल्चा दिवा लोंबकळत असल्यामुळं 


या. मुलखविगळ्या  गिऱ्हाईकाला वारकाइनं 
पाहून धण मळा सुलभ झालं. त्याचे वय ळप्पन्न असावं. 


तरीही त्याची अंगकाठी भरभक्कम 


हे मीर होती. आंत येतां. 
नाचा त्याचा संथ आणि ओढग 


ब स्त चवाळ पाहून 
माझ ध्यान त्याच्याकडे खेचलं गेळं होतं. डॉक्टर्स्चा 
पत्नार्‍ या नात्यानं मला जो कांही अनुभव होता 
त्याच्या आधारावर त्याच्या या असल्य 


गुह. & 1 चालीचं 
कारण मी तबव्हाचच अदाजलं होतं. खास, ताताच्या 
सट्क्यान त्याची एक बाजू कांहीशी लंगडी पडली 
असला पाहिजे, 


असत कारण त्याच्या जिवणीचं इकडचं टॉक 
तंरपवळलं हो 


तं आणि डाव्या डोळ्याची वरची पापणी 
आधिक गळलेली आणि ढिली पडलेली स्पष्ट दिसत 
होती. या विकतीमुळे त्याचा चेहरा विठ्र्प दिसत 
हाता आणि त्याची मुद्रा कंटाळल्यासारखी दिसत 
होती, त्या रानवट गांवांत त्याचा तो पेहराव तर 
अगदी चमत्कारिक दिसत होता. शेतकरीपद्धती'चं 
ऊड्त आणि कातडी विजार याऐवर्जी त्यानं लांब- 
सर्द विजार घातळी होती. तिचा वर्ण पिंवळट होता 
फ्र्ण्‌ एके काळी तो पांढराहिे असणं शाक्य 
आहे. कोट होता तोहि असाच. बराच वग होऊन 
गल्यासुळं तो त्याच्या अंगांवर प्रयासानं चढलेला 
हाता आणि त्याच्या हातांच्या कोपरांना तर झिलई 
बढला होती, गळपट्टीची गांठ नीट न बसल्यामुळं 
त्याच्या जाडजूड पण हिल्या गळ्यांतून ती काळ्या 
दोरीप्रमाणं लोंबकळत होती. त्याची एकंदर सुरत 


ढासळलेली दिसत होती, तरीहि एके काळीं या माण” 


३५४ 
अनक्रमणिका ] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिक कन ळक न. 
भै राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बिहर 

१ /६ ४ 6 

फत, 

९: णल 
"नवभारत रव 

*हनलटटे॑ ७५८ प्र कच 
न्ट< अमृतमहोत्सवी / >७ 


“क 


जी 


(७ 
शट 


* कुक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष्टी 


उशीरां फेडलेलं कण 


सा'चं रूप चांगल्यापैकी असणं शक्य आहे. त्याचं 
कपाळ गोलसर आणि उंन्व होतं आणि आभ्र, विपुल 
आगि न विंचरलेल्या केसांमुळं त्या उचीत भर 
पड्डन त्याला उठाव मेळाला होता, पण एछालच्या भर- 
गच्च भिंवयांखा्ली पतनाला सुरुवात झाली होती.लालसर 
कडांच्या पापण्यांतल्या त्याच्या डोळ्यांत आतां 'चमक 
राहिळी नव्हती आणि त्याची सुस्कुतलेळी आणि 
लिवालिवीत गालफडं पडलीं होतीं. त्याची चया पाहून 
मळा इटलीत पाहिलेल्या एका रामन बादशहाच्या 
मुखवट्याची आठवण झाली. इतक्या बारकाईइन 
त्याला न्याहळण्याइतकं माझे ध्यान त्याच्याकड का 
खेंचळं जावं हें सकृददशनीं माझं मलाच कळना 
पण माझी' ही जिज्ञासा त्याच्या लक्षांत येतां कामा 
नये हें मीं लगेच ओळखलं. कारण तो कुणाला तरी 
व्याख्यान ज्ञोडायळा आतुर झालेला होता हे स्पष्ट 
दिसत होतं. त्याला बोलण्याचा अनावर उमाळा 
आल्यासारखा भासत होता. कांपर्‍्या हातान त्यान 
पेला उचळला आगि एक घोट घेतला भात्र, तोंच 
तो उद्गारला 'वा: ! छान, छान! आगे त्यानं 
सभोवार नजर टाकली. कुणीच त्याला उत्तर दिले 
नाही. जे खेळत होते त्यांनीं पत्ते पिसळे आणि 
वांटळ आणि बाकप्यि चिलमी ओढांत राहि. 
असं [दिसत होतं काँ सगळेच ह्याला ओळखतात 
पण मळा ठाऊक नसलेल्या कोणत्या तरा कारणामुळ 
ते त्याच्याकडे लक्ष देत नाहीत 


शेवटी त्याळा रहविना, त्यानं बीरचा पेळा 
उचलला आणि तो घेऊन तो खेडूत बळ होते 
त्या भेजाकडे गेला. *या म्हाताऱ्या कलेवराला दता 
कां थोडी जागा? ! 

त निष्काळजीपणानं थोडे बाजूहा सरकले 
हातांतळा अधाभरला पेला आळीपाळीन दूर नंत 
आणि जवळ घेत तो कांहीं वेळ मुकाट्यानं तसाच 
भेसून राहिला. पुन्हां माझ्या लक्षांत आलं कग, ड 
करतांना त्यानचीं बोटे कांपत आहेत, शेवर्टी त्यान 

न घेतळ॑ आणि बऱ्याच मोठ्या आवाजांत त्यान 
बीळायला सुरुवात केली. कुणांशीं बोलाव & त्य़ाला 
केळेना कारण त्याच्याजवळ बसलेल्या दोघांहा खड 
तांनी स्पष्टपणं दाख वून दिलि होतं का त्याच्याशा ग पा 


तो सगळ्यांनाच उद्देशून बोळत होता. किंबहुना 
बोलायचं म्हणून-आपण बोललेले आपण ऐकावे 
म्हणून तो बोलत होता. 
£: मली रिक्षा झाली ही"आज ! * त्याने सुरवात 
केली. “ उमरावांचा हेतु उत्तम होता. मुळींच शका 
नाहीं यांत. दुसरं कांही म्हणतांच यायचं नाही- 
रस्त्यांत मी दिततांच त्यांनीं मोटार थांबवायला 
लावली- हो थांबवायळा हठावळी आणि ती केवळ 
झ्यासाठी म्हणून, म्हणाळे, ' मुलांना घेऊन 
बोझनला सिनेमाला चाललो * आणि विचारायला 
लागले, “ चलता ना' म्हणून, एवढा सुशिक्षित, 
सुसंस्छत आणि प्रासेदध ग्ह्स्थ, आणि गुणांन्ची 
कद्र करणारा. तेव्हां त्याळा नाहीं कसं म्हणायचं ! 
त्यांत कगा्शी कसं वागायचे हें माहीत असलेला 
माणूस मी. अथातच मागं त्याच्याच जवळ वसला, 
असल्या थोर ग्रहस्थाच्या जवळ बसून जाण हा 
केव्हांहि सन्मानच. मुख्य रस्त्यावर एवढ्या गाजा- 
वाज्यानं जत्रेंतल्या गोंधळाप्रमार्णे लखलखाट आणि 
जाहिरातबाजी करून थिएटर उघडलं आहे आणि 
तिकडे आपणाला नेण्यांत येत आहिं तेव्हां म्हटल 
: वला. ? हे इंग्रज आणि अमेर्िकिन लोक जे ह 
तयार करतात आणि आमच्या पेसा घेऊन अंगाला 
विकटवितात तें कां न बघा १ हे म्हणतात तद्शाह 
चित्रपटाविद्या म्हटळं असेलहि एक कळा ! पण 
खर्वांस ! 7-हे राब्द उच्चारतांना त्यान जोरान एक 
थुंकी टाकली. “हो खवीसच ! पडद्यावरून असला घाण 
चालली होती म्हणतां ! कळेवस्चा अत्याचार होता तो | 
ज्या जगाने दोक्सीपयर आणि गटे यांना जन्म दिला 
त्याच्यावर अत्याचार ! सुरुवातीला छप्पन रंगांची 
जनावर असलेली एंक खुळचट रंगीत 
फीत लागलीं, मला तिच्याबद्दल कां्ही म्हणावयाऱचं 
नाहीं, त्यानं कदाचेत्‌ मुलांची करमणूक होत 
असेळ, शिवाय त्यांत कुणाचं कांही नुकसान नाहीं 
पण नंतर जी ' रोमियो-ज्युलियिट ' दाखवली तिला 
कलेच्या नांवावर बंदीच घालायला पाहिजे होती. हो 
बंदींच. कविता तर ऐकवत नव्हत्या, शेक्सपियरच्या 
पावरित्र पद्यपैक्ती कुणी तरी भट्टीच्या भोग्यांतून बाहेर 
काढतोय्‌ असं वाटत होतं. अक्शा कांही. गुळमट 


श्र 


आणि विकृत करून ठेवल्या होत्या म्हणतां! . मला 


छारण्याची त्यांना मुळींच इच्छा नाहीं, खर पहाता 
न. १५५ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


्& णव्मातू>, 
क्क 2 
€ » नवभारत 
ट्क “। ७५ प्र >१९ 
नट अमृतमहोत्सवी] >२०७ 


(21 
*९ ; उ “१ 


क. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मुंद्दीम आमंत्रण करूनं घेऊन गेळेळे उमराव जवळ 
बसलेळे नसते तर सरळ उठून चाळायळा लागळों 
असंतों! असलं बावनकशी सोनं घेऊन असली 
त्याची अशी घाण करायची आगि या असल्या 
घाणीच्या युगांत जगावं लागतंय्‌ आपणांला |! १? 

त्यानं एक मोठा घोट घेतला आणि पेला 
इतक्या जोरानें टेवळावर ठेवला कीं, त्याचा 
चांगलाच आवाज झाला. त्यार्‍चा स्वर आतां इतका 
चचढला होता की तो ओरडतो आहे असं वाटत होतं, 

“आणि आजकालचे हे नट पैशासाठी या गोष्टीला 
तयार होतात. या नतद्रष्ट पैशासाठी शेक्‍स्‌पियरचें 
यंत्रांतून थुकरून टाकतात आणि कलेचे चिंडबडे 
काढतात. हें पाहिलं म्हणजे रस्त्यांत भेटणाऱ्या 
कोणत्याहि बाजारत्रसवीचीं मी स्वतःक्षींच स्तुति- 
स्तोत्रे गाऊं लागतों. वांववांव लांबीर्चा गुळगुळीत 
थोबाडं फळ्या-मिंतींवर रंगवायळा लावून आणि 
कलेर्‍चा खून करून लक्षांच्या राक्षी स्चणाऱ्या या 
माकडांपेक्षां हॉनांतल्या हीन बाजारबसवीला मी 
आधिक मानतो. आणि अक्शासाठी कीं हे लोक 
शब्दाचा-जिवंत शब्दाचा खून करतात. आणि 
जनतेला वळण लावण्याऐवजी आणि तरुणांना 
शेक्षण देण्याऐवजी शेक्स्‌्पियस्चे काव्य 
भोग्याप्रमाणं ओरडत सुटतात. शिलरनं रंगभूमीला 
नेंतिक संस्था असं नांव दिलं; पण आज त्याला 
कांडीचच किंमत राहिली नाही. आज कशालाच 
किंमत राहिली नाहीं. केवळ पैसा, सेतानी पेसा 
आणि स्वतःची जितकी कांहीं करतां येईल तितकी 
जाहिरात, आणि ज्याला हें कळत नाहीं तो 
उपासांनीं मरतो. पण हें उपासांनीं मरणंच बर. जो 
जो म्हणून त्या अवलक्षणी हाळीघुडला विकून घेतो 
त्याला त्याला माझ्या मतें उभा टांगला पाहिजे 
फांसावर, हो फांसावरच ! !? 

दोवटचे शब्द त्याने ओरडत उच्चारले आणि ते 
उच्चारतांना मेजावर एक मूठ मारली. खळत होते 
त्यांतला एंक गुंरगुरला, 

'देवाखातर एकदाचं तांड आटप ना आतां ! या 
तुझ्या बाष्कळ बडबडीनं इथं कश्यावस्च लक्ष लागत 
नाही आमचे |! 


उलट टोला हाणण्यासाठी जणूं काय, म्हाता- 


र्‍्यानं ताबडतोब हाल्चाल केली, त्याच्या विझलेल्यां 
दृष्टीत क्षणभर धगधगीत ठिणगी चमकली पण लगेच 
विचार्‍्यानं तेरस्कार व्यक्त करण्यावस्च समाधान 
मानलं. जणूं काय आपलं उत्तर देण्याच्या लायकीची 
ही असामी नाहीं असंच त्याला सुऱचवायचं होते. ते 
दोबेहि खेड्टत तसेंच चिलीम पीत राहिले होते 
आणि गढलेल्या नजरेनं तो गप्प बतून राहिला 
होता. असं गप्प बसावं लागण्याची त्याची ही 
पाहेलीन्च खेप नव्हती हें तर दिसत'च होतं. 

मी अगदीं गाभ्यापासून हादरून गेलें होतें. माझं 
हृद्य कांपू लागलं, या खालावळेल्या माणसाचा दजा 
आजच्यापेक्षा खास एकेकाळी वस्चा होता हे मला 
लगेच जाणवळे आणि कोणत्या तरी तशान्च 
कारणान-कदाचित्‌ नश्ेबाजीने आजची ही देन्यावस्था 
याला आली आहे या विचारानं माझं हृद्य कळ- 
वळू लागलं, तो किंवा दुसर कुणी तरी आतां 
एकाद्या तट्याला प्रारंम करतात कीं काय या दोकेनं 
माझा नीट श्वास निवेना. तो आंत आला आणि 
त्याचा आवाज माझ्या कार्नी पडला त्या क्षणा- 
पासून कांही तरी मळा बरेचेन करू लागलं-पण ते 
काय याचा मात्र मळा उलगडा होईना. ता माणूस 
खाली मान घाळून भांबावलेल्या दृष्टीने मुकाट्याने 
बसून राहिळा होता. हळूचं स्वतःशींच कांही तरी तो 
ुर्पुट्त आहे असं मला वाटलं. कुर्णानच त्याच्याकडे 
लक्ष देत नव्हते. 

तेवढ्यांत खाणावळकरीणबाई कांहीं तरी हुडकून 
आणण्यासाठी स्वेपाकघरांत जाण्यासाठी उठली. मी 
तिच्याजवळ गेळें आणि तिला विचारलं, “कोण ग 
हा माणूस १? | 

 गरीव बिचारा ती शांतपर्णे म्हणाली. “तो 
इथल्या दीनवत्सल-मग्रहांत रहातो आणि रोज रात्री 
मी त्याला बीस्चा एक पेला देतें. तेवढेहि पेसे 
त्याच्याजवळ नाहींत. पण व्याच्यादी संब्रध ठेवणं 
सोपे नाहीं. एके काळीं म्हणे तो नट होऊन गेला, 
कुठं कुणाला माहीत. आपण कुणी तरी होऊन गेलो 
हें कुणीहि खरं मानीत नाही. आणि आपल्याला 
मानानं वागवीत नाहीं यामुळं तो चिडतो. लोक 
की कर्घी त्याला बववतात आणि त्याला कांही 
तरी म्हणायला सांगतात, नंतर तो उठतो आणि 


३५६ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«्& क 7 सव्केळ कल 
"-&नवभारत के 
बह्लट्लो॑ ७५ प कीच 
(अमृतमहोत्सवी >७ 
९ क. 
सका > 
2-४ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


उद्यीरां फेडटेलं चण 


तासन्‌तास बोलत रहातो, पण बोलतो ते नेमकं 
असलं बोलतो कीं कुणाला त्यांतळं अवाक्षर देखील 


समजत नार्ही, कर्था कधी ते त्याची चेष्टा करू / 


लागतात आणि तो चवताळतो. म्हणून त्याच्याशी 
जपून वागलं पाहिजे. मात्र आपण होऊन तो 
कुणाच्या वाटेला जात नार्ही. त्याला दोन-तीन पेले 
बीर दिली म्हणजे झालं, सुखांत असतो मग आमचा 
गरीब बित्रारा पटिर ! * 

५ ___काय? काय म्हणालीस त्या'चं नांव !'-अगदी 
विस्मयचाकित होऊन आणि या विस्मयाचं कारण 
देखीळ न समजून मीं विचारलं. 

--पीटर स्टजँट्लर. त्याचा वाप इथला, या 
गांवचा लांकूडफोड्या होता म्हणून त्याला या दोन- 
वत्सलग्रहांत प्रवेश मिळाला, 

आतां कळेळ तुला मी घावरीघुवरी कां झालें 
तें. ज्याची कल्पना देखीळ करतां आली नसती 
त्याचा मला क्षणार्धात उमज पडला, 

नशेवाजीन पोखरलेला, वाताने पांगुळल्यापमुळं 
दानवत्सल-ग्रहाचा आश्रय घेतलेला, तो गात्रगळित 
म्हातारा पॉटर स्टर्जेटूळर दुसरा तिसरा कोणी नसून 
आपल्या यौवनाचा देव, आपल्या स्वप्नांचा स्वामी 
पॉटर स्टर्ज होता. तुला माहीतच आहे की हाच 
पीटर स्टर्ज आपल्या शहरांतला प्रासेद्द नट आणि 
रंगभूमीचा सम्राट होता आणि याच्याच वरून आपण 
दोघीहि योवनाच्या पाहिल्या नव्हाळीत जाव ओवा- 
ळून टाकीत होतों, त्याची मानसपूजा करात होतों, 
वेडावून जाऊन त्याच्यावर प्रेम करीत होतों, विश्वां” 
तली सगळी भव्यता आगि दिव्यता त्याच्या पला- 
कडे अन्यत्र आपल्याला दिसत नव्हती. खाणावळीं- 
तल्या त्या दिवाणखान्यांत त्याचे ते पहिले दाव्द्‌ 
माझ्या कानीं पडतांच मी अशी बेचेन कां झालें 
त्याचा आतां मळा उलगडा झाला, मा त्याहा, त्या 
वेळीं ओळखलं नव्हतं. आणि या अश्षा कॅगाल 
दर्शेत आणि चेहरा असा विद्रूप झाळेळा असतांना 
ओळखणं तरी करस शक्‍य होतं मळा £ पण गाडल्या 
गेळेल्या . आठवणींकडे जातां. थण्यायुरता 
फट मिळावी असं कांही तरी त्या आवाजांत 
होतं. तुळा आठवतं का. आपण त्याला 
पाहिल्यांदा पाहिलं तें कुठं आणे करस तं १ इन्स्‌- 


ब्रकच्या नगरनार्यमंदिरानं कुठल्या तरी ग्रामीण 
नाटक मंडळीकडून कांहीं प्रयोगाच्या बोलीने त्याला 
आणलें होतं. प्रिळपाझस्च्या ' संफो ' या आभिजान 
नाटकांत तो काम करणार होता तेव्हां आमच्या 
आई-वाडेलांनीं सहजच आम्हांला नाटकाळा जाथला 
परवानगी दिली होती. ज्या ख्पवान्‌ तरुणानं 
: संफो च्या हृदयाला वेध लावला त्या ' फायोन !चची 
भूमेका त्यानं घेतली होती. म्रीक्र पेहरावांत गर्द 
काळ्या केशकलापावर मुकुट चढवून ज्या वेळीं जणू 
दुसरा ' अपोलो 'च असा तो रंगभूमीवर प्रकट झाला 
तेव्हां आमची अंत:ःकरणं आमच्या स्वाधीन राहिली 
नाहींत, तीं त्यानं केव्हांच बळकावली होतीं, 
त्यानं पाहले शब्द देस्वील उच्चारळे नव्हते, तरीहि 
भावनातिरेकानं आपण नुसत्या कांपत होतो. आणि 
एकमेकांचा हात घट्ट 'रून बसला होतों. 
शेतकऱ्यांच्या आगि दुय्यम पांढरपेशांच्या त्या शह- 
रांत असला पुरुष आपण कर्धी पाहिला नव्हता. 
गॅलरीतून त्याचं स्वभावचित्रण पुरतं आमच्या लक्षांत 
येत नव्हतं, तरीहि विशेष प्रासेडध नसठेला हा ग्रा्माण 
पाठावेळेला विश्वांतल्या 
साऱ्या कुलीनतेचा आणि दिव्यतेचा पुतळाच 
असं आम्हांस वाटल. आमची चिमणी हृदय 
आमच्या छातींत स्पंदन पावू लागलीं, ज्या वेळी 
थिएटरमधून आपण बाहेर पडलों त्या वेळीं आपण 
मंत्रमुग्ध झालों होतों, दुसऱ्याच कुणी तरी होऊन 
गेलों होतों, मेत्रिणी असल्यामुळं, मेत्रींत बिघाड 
येऊं नये म्हणून आपण शपथा घेतल्या कीं आपण 
दोघांनाही त्याच्यावर प्रेम करावं, त्याची पूजा 
करावी, आणि त्याचच क्षणीं आमच्या स्वच्छंदीपणाला 
प्रारंभ झाला. त्या पुरुषाहून आधिक महत्त्वाचं असं 
झापणांस कांही उरलं नाहीं, जें जें म्हणून कांही 
शाळेंत, घरांत किंवा शहरांत घडत होतं, त्याचा 
त्याचा आम्ही अद्‌भुतपणें त्याच्याशी संबध घालीत 
होतों, बाकी सगळे आपणांला बेचव वाटत होतं. 
पुस्तकांत आतां आपणांला गोडी राहिली नव्हती 
आणि त्याच्या वार्णींतचच काय तें आम्हांला संगीत 
आढळत होतं. मला वाटतं माहेन्यांचे माहिने आपण 
त्याच्याच आणि त्याच्या विषयींच्याच गोष्टी बोलत 
होतो, आपल्या प्रत्येक दिवसाचा प्रारंभ त्याच्याच 


नट म्हणजे इंश्वरानं 


३५७ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


का 
4/१ ) तर» 
ळल ववे क्क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वरून व्हावयाचा, कोणतं वर्तमानपत्र आपल्याकडे 
आलं आहे हें आमच्या वडिलांआ'धीं आम्हांला 
कळत असे, घडघड जिना उतरून आपण ते उच्च 
लात अप आगि त्यांतल्या टीका वाचचींत असू ; पण 
« एकहि टोका आपणाला पुरेशी प्रोत्साह्क वाटत नसे. 
त्यांत त्याच्याविष्रयी एकादा शब्द जरी स्नेहशून्य 
आढळला तरी देखील आमं मन पडत असे. 
दुसऱ्या एकाद्या नटाऱ्ची स्ताते आढळली तर आम्ही 
त्याचा तिरस्कार केलाच. वेडेपणाच्या इतक्वा गोष्टी 
आपण त्या वेळीं केल्या कीं त्यांचा सह्लयांशा देखील 
आज मला आठवतां येत नार्ही, तो केव्हां निघतो 
आगि कुठं जाता हें आम्हांला ठाऊक असे, तो 
कुणाशी बोलतो हॅ ठाऊक अस्ते आणि रस्त्यांत जे 
त्याच्यावरोबर असत त्यांचा आम्हांला हेवा वाटे 
तो वापरीत होता ती काठी आगि गळपट्ट्या आमच्या 
नवांगल्या परिचयाच्या झाल्या होत्या. त्याची छायाचित्रे 
_ आपण केवळ घरांतच लपवून ठेवळी होती असं 
नाहीं तर आपल्या शालेय पुस्तकांतहि आपण तीं 
घालून ठेवली होती आणणि अक्षा रीतीनं घडघडीत 
वर्गात आपणं वस्चेवर तीं चोरट्याने निरखांत होता. 
आपण त्याच्याविषयी विचार कर्रीत आहोत हे 
एकमेकींना या बांकावरून त्या बांकावर कळवतां 
यावं म्हणून आपण आपली खास हावभावांची भाषा 
तयार केली होती. बोट कपाळाकीं नेळे म्ह्णजे 
६ मी त्याचा विच्चार करीत आहें' असा अथ 
साचत दात असे. मोंख्यान कावेंता वाऱ्चायच्या 
असल्या म्हणजे न कळत आपण त्याच्याच आवा- 
जांत त्या म्हणत असू आण आज दूखाल 
त्याच्या तोंडून ऐेकळेलीं गाणीं मळा दुसऱ्या तालांत 
ऐेकवणार नाहींत. थिएटरच्या पायथ्याशीं दारांत 
आपण त्याची वॉट पहात असू आणि चातुर्याने 
त्याच्या मागोमाग जात अलू. ज्या होटेळांत तो 
वर्तैमानपत्रे वाचीत बसे त्याच्या समोरच्या घराच्या 
दारांत ठाण मांडून केवढा तरी वेळ आपण त्याच्या- 
कडे ध्यान लावात असूं, पण आपली भक्ति एवढी 
मोठी काँ त्या दोन वर्षांत त्याच्याशीं ओळख 
करून घेण्याच्या किंवा दोन बोलण्याऱ्चा 
आपणांला 'धीर झाला नाहीं, त्याच्याविषयी अगत्य 
असलेल्या पण फारशा संकोची नसलेल्या 


शब्द्‌ 


त्याची स्वाक्षरी मागत आणणि रस्त्यांत त्याला 
अभिवादन करण्याचंहि 'वबाडस करीत, पण आप- 
णांळा हें घे कर्वीच झालं नाहीं. एके दिवशी 
त्यानं फेकून दिळेलं सिगारेटचे एक थोटूक आप- 
णांला सांपडलं, स्मृतिचिन्ह म्हणून आपण त्याचच 
दोन भाग केळे आणि प्रत्येकीनं एकेक भाग ठेवून 
थेतळा, या बालिश सूर्तपूजञेनं त्याच्याशी संबध 
असलेली एकूण एक गोष्ट व्यापून टाकली होती. 
त्याच्या म्हाताऱ्या घरवाल्या बाईचा आम्हांला किता 
हेवा वाटे, कारण त्याची सेवाद्युश्रपा करण्याच 
भाग्य तिच्या वांत्याला आलेलं होतं. तिच्याबद्दल 
आम्हांला निरतिशय आदर वाटे. एकदां ती कांहीं 
वस्तु खरदी करीत होती तेव्हां तिची करंडी भरण्याच्या 
कामांत तिला साहाय्य करण्यासाठी आम्ही आपण 
होऊन पुढे झाला. आणि जेव्हां तिन आपणाला 
दोन भले शब्द दिले तेव्हां आम्हाळा केवढी 'धन्यता 
वाटळी ! या पीटर स्टर्जच्यासाठी त्या पोरवयांत 
काय काय वेंडेपणा केळा आपण ! आगि यांतलं 
त्याला कांही देखील माहीत नव्हतं कीं त्याची 
पुसट शंका नव्हती ! 

आज आपण वृद्ध आणि म्हणून समंजस झाल्या- 
मुळें कोमाथसुलळभ उत्तानता म्हणून या वेड्या 
टींचा उपहास करणे आपल्याला सोपं आहे. 
तरीहि आमच्या बाबतीतली ती उत्तानता धोक्याची 
होता. अस म्हटल्याशिवाय माझ्यानं रहावत नार्ही 
माम्ही वेड्या मुलीनी बरोबरच प्रेम करण्याच्या 
शपथा घेतल्यामुळे केवळ आपल्या या नादाला इतक 
आतराजेत आणि आविवेकी रूप आलं असावं असं 
मळा वाटतं. त्यामुळे आपण उत्तानतेत एकमेकांवर 


वरचढ होण्यासाठीं स्पा लावली, आपल्या 
या. स्वप्तंदेवाची आपल्याला क्षणमात्र देखील 
विस्मराते झाली नाही अक्णी एकमेकांना 


खात्री पटविण्यासाठी आपण नवनवीन प्रत्यतर 
शोधून काढूं लागली आणि राज रोज स्वतःला 
नवनवीन पद्धतीनं उत्तेजित करूं. लागलों, वाटेल 
त्या पोसोल्या तरुणावर भाळून अप्रबुद्ध गँमर्तीनी 
जीव खेळवणाऱ्या इतर पोररीसारख्या नव्हतो आपण, 
आमच्या दृष्टीने त्याच एका पुरुषांत जगांतळा सारा 


ईतर पुढा उत्साह आगि सगळी भावना सामावलेली होती. दुर्दम्य 
३५८ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


तुक 
%्&« 2 

क ह नवभारत ती. 
ट्क “। ७५ प्र >१९ 
नट्स अमृतमहोत्सवी] >७ 


््€ "सू > 
श् ककत. र 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


उश्ीरां फेडलेलं क्रण 


विकाराच्या त्या दोन वप्रोत आमचे सारे मनोधिर्‍चार 
त्याच्यावरच केंद्रित झाळेळे होते, या अकाल- 
विकारानंतर देखील आम्हांला आमच्या नवऱ्यांवर 
आणणि मुलांवर इतक विशुढ, इढ आगि निरामय 
प्रेम करतां. आलं आणि या अविवेकी अतिरेकाने 
आपली भावनाशाक्ते आटून गेली नाहीं याचं कर्धी 
कधीं मळा नवळ वाटूं लागतं. तरीहि त्या कालाऱची 
आज आपल्प्राळा मुळींच शरम वाटायला नको. 
कारण त्या माणसामुळं आपण त्या कालांत कलेच्या 
छंदांत जगत होतो. आणि आपल्या वेडांत मंगला'ची, 
विधुद्दाची आणि उदात्ताची जी अद्‌भुत ओढ 
होती तिळा त्या माणसांत केवळ योगायोगानं 
साकारता लाभली होती. 

अन्य जीवनाच्या आणि अन्य भावनांच्या आव- 
रणाखालीं हें सारं आतां बऱ्याच काळापासून जुनं 
झालं होतं. तरीहि खाणावळकरीणब्राईने त्याचं 
नांव उच्चारतांच मी अशी कांही दचकले कां तें केवळ 
चमत्कार म्हणूनच तिच्या ध्यानांत आळ नाहा 
ज्याळा आपण प्रोत्साहनाच्या प्रमावळींत पाहिलं 
आणणि योवन आणि सोंदर्य यांचं प्रतीक म्हणून 
ज्याच्यावर केडेळोटाळा जाऊन आपण प्रेम केलं 
त्याला अश्या दीन अनामिक्र मिक्षेकऱ्याच्या स्थितींत, 
जंगळी शेतकऱ्यांचा उयहासविषय झालेला 
आगे या दैन्याची घणा न येण्याइतका दृद्द आणि 
गालित झालेला पाहून मळा मोठाच धक्का वसला. 
खाणावळीच्य़ा त्या दिवाणखान्यात परत जाण 
मळा अदाक्य झालं, कारण त्याच्यासमार अश्न्‌ 
आवरणं क्रिंवा अन्य तऱ्हेनं माझा मनःक्षीभ त्याच्या 
लक्षांत येऊ न देणं मळा कदाचित अशक्य झाल 
असतं. म्हणून जिना चढून मी माझ्य़ा खोलीकडे 
गेळें आणे माझ्या योवनावर्स्थेत मी. याला 
काय मानलं याची मी उजळणा करू ' लागल. 
इतक विचित्र असत माणसाच मन,..««« 
स्यानं एके काळीं माझं सार चित्त आण सारा 
जीव भरून आणि भारून टाकला होता, त्याचा 
वर्षांनुवधे मळा एकदांहि आठवण आला नव्हता, 
त्याच्याविषयी कर्घीच कांही न विचारता मा मळ 
असतें. तो मेळा असता, तर मला त्यान्चा वाता 
लागली नसती. 

३५९ 


अनुक्रमणिका 


मी खोलींतला दिवा लावला नाहीं. तज्ञीच 
काळोखांत बसून मी एकामागून एक आठवणी 
ऱ्वाळूं लागलें, प्रारंभ आठवला, अंत आठवला 
आणि अकस्मात्‌ तो सारा विस्मृत जुना इतिहास 
मी मनानं पुन्हां जगू लागलें. ज्या या माझ्या 
शरीराने कित्येक वर्षामागें अनेक मुलांना जन्म दिला 
तेंच आज नव्यानं कुमारिकेच्या तनुलातिकेप्रमाणं 
सडपातळ झालं आहे आणणि झोपण्यापूर्वी त्याचा 
विचार करीत धडधडत्या अंतःकरणानं शाय्येवर बसून 
रहाणारी त्या काळची तीस्च मी अजुन तशी आहे 
अशी माझी भावना झाली, माझे हात गरम होऊन 
निघाळे आणि मला असा कांहां प्रत्यय आला कां 
त्याचा आतां मलाच अचेबा वाटळा, त्या प्रत्यया*चं 
वणन करणंहि मळा जमायचं नाहीं. अकस्मात्‌ 
माझ्या अंगांत आपादमस्तक हुडहुडी भरली. त्याचं 
कारण मला प्रारंभीं कळ नाही, कशाने तरी मला 
गदगदां हलविळे होतं. जो विचार जी विशिष्ट आठ- 
वण गेलीं कित्येक वर्षे जागी करण्याचं मी टाळीत 
होतें तिने माझ्यावर झडप घातळी होती. 

खाणावळकररणींनं त्याचे नांव॒ सांगितले त्याचच 
क्षणी मला वाटलं, कांहीं तरी माझ्यांत उसळी 
मारीत आहे. जें गहनांतळं गहन रहस्य माणूस 
हट्टानं स्वतःपासून देखील दडवून . ठेवतो, न्ह्ये- 
न्नाचा प्रो, फ्रॉइड म्हणतो त्याप्रमाणं जे खरारेवर 
वर्षानुवषे मी अंतःकरणाच्या खोलांतल्या खोल 
तळाशी गाडून ठेवलं द्दोत, ज्याची स्मरण करण्याची 
मळा विलकुळ इच्छा नव्हती, तें माझ परमगुह्य आज 
अर्स उसळी मारीत होतं. हॅ परमयुह्य त्या वेळीं र्मी 
तुझ्यापासून देखील लपवून ठेवलं. ज्या तुला त्याच्या- 
विषर्यींचं सगळे कांही सांगण्याचं शपथपूर्वक वचन 
दिलं होतं मी, त्या तुझ्यापासून देखील कित्येक 
वगैपर्यीत मी माझ्यापासून देखील ल्पाविलं होतं ते. 
अकस्मात्‌ तें प्रकट झालं आणि माझ्याजवळ आलं, 
आणि. आज, असला वेडेपणा करण्याची पाळी 
जेव्हां आमच्या सुलांची आणि कांहीं वर्षानी 
आमच्या नातवंडांची आहे, तेव्हां त्या माणसाच्या 
आणि माझ्यामध्ये त्या काळीं काय घडलं तें 
तुझ्याशा मला उघड करतां येत आहे! 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


बा 
१ / १ ऱ् 
त्मात क्म 
च्यहिनवभारत्रर १ रभ 
धि ७५ 


*& 


हन 


आ, ९ र | 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


आज हें परमरहस्य मी तुला निदंकपग सांगू शकतें 
आहे. हेलेन, अश्या खालावलेल्या, ढांसळलेल्या, 
म्हातारा झाळेल्या,बीरच्या एका पेल्यासाठी शेतकऱ्यांना 
कावेता म्हणून दाखवणाऱ्या, आणि त्यांच्या उप- 
हासाचचा व चेट्रेंचा विषय झालेल्या या अज्ञात, अप्रासेड 
नटाच्या हातीं एका भयंकर क्षणी माझं सारे जीवन 
सोंपवलं गेळ होते, केवळ त्याच्यावर, त्याच्या इच्छे- 
वर तें अवलंबून होतं. त्याला हवं असतं, तर 
आजची माझी मुलं जन्माला आली नसती. आज 
मी कुठं असतें आणि माझं काय झालं असतं हें 
काहा मला सांगतां येत नाही. जी मी आज तुला 
एक त्रा, एक मंत्राण म्ह्णून त्र लि [त आहें 
ता त्याच्याप्रमाणंच जीवनाने पायदळी तुडवलेली 
एक अभागिनी ठरळें असते कदाचित्‌. कृपा करून 
हें आतिरंजन असं समजू नकोस. ज्या संकटांत मीं 
स्वतःला लोटलं होतं त्याची त्या प्रसंगी मझी 
मलाच कल्पना नव्हती. पण त्या वेळी जें मला कळलं 
नाही ते आज मला स्पष्ट कळत आहे आणि घड'घडीत 
दिसत आहे. त्या विस्मृत माणसाचं केवढं मोठं 
कण माझ्यावर आहे याची आतां कुठे मला 
जाणीव होत आहे ! 
जितक्या चांगल्या तऱ्हेनं सांगतां येईल तितक्‍या 
र्‍वांगल्या नऱ्हेन मी ती गोष्ट तुला सांगते. तुला 
सोळा वषे पुर्री होण्याच्या कांहीं दिवस आधी तुझ्य़ा 
वडलांची इन्सूत्रकहून बदली झाली होती हे आट- 
वतं ना तुला ? त्या वेळीं हताश झाळेली अज्ी तू 
माझ्या खोलींत आलीस आगि स्फुंदत स्फुंदत मला 
आणि त्याला सोडून जावं ळागत आहे असं मला 
हणालळीस. अजून तक्षी तू दिसते आहेस मला, त्यां- 
फेकीं कोणती गोष्ट तुला आधिक कष्टमय वाटत 
होती, मला मार्हात नाहीं. तथापि मला वाट्तं की 
आपल्या योवनांतल्या उपास्थाचचं दरोन आतां यापुढं 
होणं दक्‍य नाहीं आणि त्याच्याशीबाय जगण्यांत 
स्वास्स्य नाहीं ही वेदना तुळा अधिक असह्य झाली 
होती. त्या वेळी मी तुला वचन दिलं की त्याची 
बारीकसारीक खबर देऊन दर आठबड्याला-नव्हे 
रोज-त्याच्या संपूर्ण दिनक्रमाचचं पत्र मी तुला घाळीत 
जाईन आणि तें वचन बराच काळ सी इमार्नेइतबार 
पाळलं देखील, तुळा गमावणे मळाहि अत्यंत क्रेश- 


“> 


कारक झाले होतं. यापुढे मी माझं मन कुणाशी मोकळ 
रणार होतें १ ते वेडे उमाळे आणि आमच्या उन्मादा 

च्या त्या गोड गोड भिंगऱ्या ऊणाला सांगणार होत 
मी १ पण त्या मनोव्यथेत देखीळ तो अजून मजजवळ 
आहे, मी त्याला पाहूं शकतें, तो सर्वस्वी माझा आहे 
दी कल्पना मळा सुख देत होती. त्यानंतर थोड्याच 
दवसांनी जो प्रसंग घडला तो आठवत असेल 
तुला, त्याची त्यावेळीं आपल्याळा अस्पष्ट्च कल्पना 
होती. लोक.बोलळत होते की स्टर्ज डायरेक्टसच्या 
पत्नीशी भ्रमराळाप करीत होता- निदान मला तर 
ही गोष्ट पुढें अश्शी कळली आणि म्हणून प्रकरण 
एकदांचं हातघाईवर थेऊन गेल्यावर त्याला नोकरी 
सोडणं भाग झालं. तरीहि त्याच्या इभ्रतीसाठो 
त्याळा शेवटच्या खेळांत काम करूं देण्यात आल, 
आपल्या थिए्टरांत आणखी एकदां तो काम कर” 
णार आहे तेव्हां आतां हेंच कदाच्वित त्याचें शेव- 
टचें दर्शन व्हायचे असं मळा वाटलं, 

पीटर स्टजे आपलं अस्बेस्चं काम करणार आहे 
हें ज्या दिवशी जाहीर झालं तो दिवस माझ्या 
आयुष्यांत अत्यंत दुभाग्याचा गेळा असं आज 


विचार केला म्ह्णजे वाट्त. मला 
आजारी वाटूं लागलं. माझ्या मनस्तापांत 
वांटेकरी होणारं कणीच नव्हतं. मनाचची तळमळ 


बाळून दाखवायला जिवाचे माणूस नव्हत. माझी 
चचया कक्यी उतरली आहे आणगि मीं कशी अस्वस्थ 
झालें आहें हें शाळेंतल्या राक्षकांच्या ध्यानांत 
आलें होतें. घरांत मी पावलोपावली चिडत होतें 
आणणि एकेरीवर येत होतें. माझ्या वडलांना माझ्या 
या मनःस्थितींचा मुळीच दाद-पत्ता नव्हता. त्या- 
मुळं माझ्या या वर्तनानं ते इतके संतापळे की मला 
शिक्षा करण्यासाठीं नाटकाला जाण्याची त्यांची 
मला बंदी केळी. इतक्या आवेशानं आणि आग्रहानं 
मीं त्यांचों आजेबें केलीं की परिस्थाति जास्तच 
विकोपाला गेली आगि त्याचमुळे आईदेखील 
माझ्या विरुदध गेळी आणि म्हणाली कीं, फारदां 
नाटकाला गेल्यामुळें मी चिडखोर झालें आहे; तेव्हां 
आज मी घरीच राहिलें पाहिजे, त्या दिवशी माझ्या 
भावना इतक्या भडकल्या होत्या-मी त्यां दोघांचाहि 
हषर करू लागल, त्यांचं दशन देखीळ मला असह्य 


२१६० 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
भे राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


का 
५ १ क 
«& रर गणात 
र“ (2 क 
ह नवभारत ग 
धि ७५ 


हन 


व “हे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


उशीरां फेडलेलं क्रण 


झाल, मी स्वतःला खोलींत कोंडून घेतलं, जीव 
द्यावा असं मळा वाटूं लागलं. आकस्मिक आणि 
मयंकर अशा वैतागानं माझ्या मनाचा 
कबजा घेतळा. असल्या गोष्टींचं तरूण वयांत 
भलतं पर्यवसान होऊं शकतं. मी माझ्य़ा खुर्चात 
ताठ वसून राहिळें. डोळ्यांवाटें एक टिपूस निथू्‌ 
दिलं नाहीं. माझ्या जिवाचा असा कांहीं संताप 
झाला होता कीं माझे सारे अश्रू कुठल्याकुठं आदून 
गेले होते. माझं सवीग थंडगार पडलं आणिं नंतर 
अकस्मात्‌ मळा ताप भरला असं मला वाटलं. मी 
या भिंतीकडून त्या भिंतीकडे आणि या खोलाकडटून 
दुसऱ्या खोलीकडे पळत सुटळें. मीं खिडक्या लोटून 
दिल्या आणि खालीं अंगणांत नजर टाकळी, उंची 
मोजली. ती तीन मजल्यांची होती. मला वाटलं, 
बरून उडी टाकावी. मधूनमधून मी घड्याळाकडे 
पहात होते. फक्त तीनच वाजले होते आणि 
साताला खेळ सुरू व्हायचा होता. तो आज अखेरचं 
काम करणार आणि पुढें बघायला मिळायचा 
नाहीं, अकस्मात्‌ माझा संयम पार उडाला, घरा- 
बाहेर पडायची बंदी होती त्याची दिक्त मला 
वाटेनाशी झाली. कुणाला कांहीं न सांगतां 'घडघड 
पायऱ्या उतरून मी पळाळें आणि रस्त्यावर येऊन 
पोंचळें. कुठं जावं हें मला कळेना. बुडून मरण्याची 
किंवा असाच दुसरा कसला तरी वेडेपणा करण्या'ची 
अस्पष्ट कांहीं तरी कल्पना घेऊन गेलें होतें मी, अशी 
माझी समजूत आहे. त्याच्याखेरीज मळा मुळींच 
जगायचं नव्हतं आगि मराय'च कस हू ठाऊक 
नव्हतं. अद्या स्थितींत रस्त्याचे चढ-उतार मा 
पायांखालीं घालीत चाळत होतें. वाटेत ओळखी- 
च्या लोकांनी अभिवादन केलं ल पण त्यांना प्रत्यु- 
त्तर न देतां तशीच चाळत राहिळ, त्याच्याशवाय 
अन्य कुणांतहि मळा आस्था राहिला नव्हत, माइया 
जगांत त्यांना जागा नव्हती. अकस्मात--क्रस कुणाला 
माहीत-मी त्याच्या घरापुढ॑ आहे अर्स मेळा आढ- 
ळून आलं, अनेकदा आपण याच घरा ितास्ल्यी 
घराच्या दाराच्या आडोक्याला राहून त्या येण्याची 


अंघुक आशेने अभावितपणे मला इथं ओहून 
आणलं असावं कदावित्‌, पण तो दिसला नार्ही. 
पोस्टमन, सुतार, लडेळी फळवालीवाई अर्शी किती 
तरी माणसं घरांतून बाहेर येतांना किंवा आंत 
जातांना दिसत. पण मला त्याचे कसळंच शुद्दाुदध 
नव्हत, माझ्या दृष्टींन असून नसल्यासारखे असे 
शेंकडा मनुष्यप्राणी रस्त्यांत लगवर्गानं माझ्या 
जवळून जात होते. तो तेवढा दिसला नाही. , 


तेव्हां काय घडलं तें मळा माहीत नाही, अक- 
स्माता मी झपाटल्यासारखी झालें, मीं रस्ता 
ओलांडला, एका दमात त्याच्या घराचे दोन जिने 
पालथे घातळे आणि मी त्याच्या दाराशी येऊन 
ठेपले, मला फक्त त्याच्याजवळ अगदीं जवळ 
असायला, त्याला तसंच कांही तरी सांगायला हवं 
होतं. पण तें काय याची मला जाणीव नव्हती, 
खरोखर ती सारी घटना अश्या उन्मादाच्या-वेडाच्या 
अवस्थेत घडून गेली होती कां त्याचा मला कधीच 
बोध झाला नाही. मी जी अशी जलदीने पायऱ्या 
न्वहून गेळें तें कदाचित सारे संकोच 
तुडवून. जाण्यासाठी असेल, मी अजून श्वास घेतला 
नव्हता. तरीहि आतां घंटा वाजू लागली होती. 
अजून देखील तो तीव्र भेदक आवाज मला ऐकूं येत 
आहे आणि त्यानंतरच्या त्या दीधे आणि संपूर्ण 
निःस्तन्धतेच्ची आठवण होत आहे. त्या वेळीं माझी 
छाती धडधड उडत होती नुसती. शेवटीं एकदांन्ची 
तीं वजनदार, निश्चित आणि नाट्यपूर्ण पावळे मळा 
रेकूं आलीं, नाटकामुळं माझ्या चांगल्या परिचयाची 
झालीं होती ती. त्या क्षणीं मी भानावर आलें, मला 
वाटलं, तसाच दारांतून पळ काढावा, पण भातीनं 
माझ्या सगळ्या गात्रांचा गोळागोठा झाला होता. 
माझे पाय पांगळे पडले होते आणि माझं चिमणं 
अंतःकरण हलायला कवूल नव्हतं, 

त्यानं दार उवडळं आणि विस्मयचकित होऊन 
मजकडे पाहिलं, वेगवेगळ्या प्रकारांनी त्याजविषर्यीचा 
आपला उत्साह दशेवून त्याळा चाहणारे 


अनक कुमार आणि कुमारिका नेहमी त्याच्या 


वाट पहात होतों फक्रिंवा खिडुक्य बक क शि गत रने असत. तथापि. त्याच्यावर 
लावीत होतों. पुन्हा एके, त्याच्या जास्ती स्त म करणाऱ्या आपण दोघीहि संकोची 
दानाचे सद्ाग्य म हो या स्वभावापुळं नेहमींच ,त्याची नजर चुकवीत असू, 
३६१ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


का 
4-/१ ) त 
्ळमित्यात क 


ट्क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


त्या क्षणींहि माझी मान खाली झुकली. 
डोळा वर! करून त्याच्याकडे पहाण्याचचा मला 


धीर होईना. मीं कसला निरोप आणला आहे 
याची तो वाट पाहू लागला, आपल्यासाठी , केहला 
तरी निराप घेऊन आलेली ही एकाद्या दुकानांतली 
पोरगी असावी अश्शी खास त्याची कल्पना झाली 
“असावी. 
 -णमुली, काय हूवंय्‌ तुला १ ! -शेवटी त्याने 
विचारलं, 
त्याच्या धीरगंभीर आणि झंकारमय आवाजामुळं 
मला थोडं अवसान आलं, 
चांचरत मी म्हटलं, 
* --मला एवढंच सांगायनचं होतं......पण तें 
मला इथं सांगतां यायचं नाही... ? 
“ण्आणि पुन्हां माझी वाचा वसली. 
ठाक, अशी आंत ये मुळी, काय हवंय्‌ तुळा ?! 
गोडपणानं तो पुटपुटला, 
त्याच्या मागामाग मी त्याच्या खोींत गेलें. 
खोली प्रशस्त पण साधीच होती आणणि तिच्यांत 
अव्यबस्था भरपूर होती. भिंतींवर्ची चित्रं काढ- 
ण्यांत आली होती आणि अध्यीआधेक सामाना*ची 
बांधाबांध होऊन गेळी होती. 

“--आतां बोल, ,.तुला इकडे 
त्यानं पुन्हां विचारलं. 
अकस्मात्‌ जळती आसवं म 
झालीं आणि आर्जवाचे 
पडले, 


त्र 


कुणी पाठाविळं १? 


झ्या डोळ्यांत गोळा 
शब्द माझ्या तोंडून बाहेर 


र “रैपा करून इथच रहा...कृपा करून इ्थून 
जाऊ नका. . .असे आमच्याचचजवळ रहा. ? 
नकळत तो पाऊल मागं हटला, त्याच्या भिंबया 
किंत्चित्‌ वर चढल्या आणि त्याच्या जिवणी'चे 
कोपरे जास्त स्पष्ट झाले, उगीच वेळ खाऊन दो 
उठविणाऱ्या कलावड्या पोरीपेकांच मीही एक 
आहे असं 'त्याठा वाटले असावं अक्षी माझी 
समजूत झाला आणि आतां तो आपणांला कठोर- 
पणान वागवणार अक्या इंकिनं मी भयभीत झालें. 
तथापि माझ्या बालिश हेत!शपणाऱची दया यावी 
असं माझ्यांत त्याला कांहीं तरी आढळलं असावं 


कोमलपणानं त्यानं म्हट्लं, 

“प्रेमळ मुली?,--गुरर्जानं मुलाशी बोलाव तसा तौ 
बोलत होता -'माझं जाणे माझ्या हातचं नार्ही. आणि 
आतां त्यावर कांहीं इलाज नाहीं. तूं हें मळा सांगायला 
यावस हा मोठाच लोम आहे. आमची नाऱ्याची 
सेवा ती तुम्हां तरुणांसाठी नाहीं तर कुणासाठी ! 
तरुणांचा सहानुभूति मिळणं हाच नेहमी मी माझा 
सवेश्रेष्ठ आनंद मानीत आलों. पण फांसा टाकला 
गेला आहे, आतां तो उलटा करणं शक्‍य नाहीं. 
तू. हें मला सांगायळा आलळीस हा मी मघाशी 
म्हटल्याप्रमाणे मोठाच अनुग्रह समजतो. मी आभारी 
आहे तुझा. * असं बोलतांना ता पुन्हां एकदां एक 
पाऊल सागं हटला. तो पुढं म्हणाला, 'असाचच माझ्यावर 
लोभ ठेवीत जा आणि तुम्हां सगळ्यांना माझी 
एकाद गोड आठवण ररू द्या. ! 

त्याने मळा निरोप दिला हें माझ्या लक्षांत आलं 
पण अगर्दी त्याच केळी माझी निराशा विकोपाला 
गेळी. : नका-जाऊ नका देवाखातर इथून जाऊं 
नका. तुमच्याशिवाय मला जगतां यायचं नार्ही. 
स्छुंदत स्फुंदत मी म्हणाले. “भल्या मुली' मला 
शांत करण्यासाठी तो म्हणाला, 

पण मीं त्याला घट्ट घरळं. ज्या मला त्याच्या 
कोटाला देखील स्पर्श करण्याचा कर्धी धीर झाला 
नाहीं त्याचं मी त्याला दोन्ही हातांनी घट्ट घरलं, 
'नका, इथून जाऊं नका.!- ठाव सुटून मी रडत 
होतें-' मळा अशी एकटी टाकू नका, मळा घेऊन 
जा आपल्या वरोबर, तुम्हांला पाहिजे तिथं, कुठाहै 
मी तुम्हांला सोबत करीन. माझें काय वाटेल र 
केरा... तुम्हीं मळा सोडून जाऊं नये एवढंच हॅव 
मठा, ! गा 

त्या निराशेच्या उद्देगांत मी आणखी आणव 
'डुळ्या गोष्टी बोलळें इंश्वराला मार्हीत. त्याती 
त्याला तचिकटून राहेळें, म्हंटळं त्यामुळं गि व्यं 
थांबवून ठेवतां येईल, पण! अशा विकार र 
समपणानं मी केवढा धोका पत्कर्रात होतें माह खा 
यत्किजिताह कल्पना नव्हती. ऱ्यापण त्या वेळी विही 
भाबड्या होतों आणि शारीखिं प्रीतीची व्व्यनां 


आपणाला ७. र र] 
॥पणांला केत अपरिचित गे परक री होता ह तुल 
ळ येऊन ी र * आणि परका ह 
खास, माझ्याजवळ येऊन माझा दंड कर वोन क नह्मवी नी गोह र 
शा कुखाळीते हतचा, मी एक तरुण मुलगी होतें आणि आ 
२ ह. जी ह. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका मा आतका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


री (क 
& प को 
"नवभारत चे 
हटा ७५ प कीचे 
(अमृतमहोत्सवी >७ 


*& 


०४ 9 
902 


_ क 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


उशौरां फेडलेलें करण 


मौ म्हणू शकते की चांगळीच सुंदर मुलगी होतें. 
इतकी कीं रस्त्यांत पुरुष माझ्यावस्ची नजर काढीत 
नसत. आणि तो सदतीस-अडतीस वर्षांचा पुरुष होता. 
त्याची इच्छा असती तर त्याला माझें काय वाटेल 
तें करतां आलं असतं. निःसंशय मी त्याच्या बरो- 
बर गेळें असते. त्याच्या कोणत्याहि इच्छेला मी हर- 
कत घेतली नसती. माझ्या अविवेकाचा फायदा 
घेणे हें त्या क्षणी त्याला अत्यंत सोपं होत. त्या वेळी 
माझं सार भवितव्य त्याच्या हातांत होतं. माझ्या या 
बालिश उन्मादाचा जर त्याने हृलकटपणानं फायदा 
घेतला असता, किंवा स्वतःच्या अहुंकाराला, 
वासनेला किंबा मोहाला तो बळी गेळा असता तर 
माझं काय झालं असतं कुणास माहीत £ कसल्या 
संकटांत माँ स्वतःला घाळून घेतलं होते हें आज कुठे 
माझ्या लक्षांत येत आहे! आतां कळतं की एंक क्षण 
त्याचं चित्त द्विवा झालं. माझा देह त्याला ब्रिलगळा 
होता आणि'माझे थरथरणारे ओंठ त्याच्या ओठाशीं 
अगदीं जवळ होते त्यावेळचा तो क्षण होता. पण 
त्यानं स्वतःला आवरलं आगि हळूच तो दूर 
झाला. ---।किल्वर वाई, जरा इकड या? विळखा 
जोराने सोडवून आणि दुसर्‍या दाराकडे जाऊन तो 
म्हणाला. , 

मळा घडकी भरली. मळा वाट्लळं तसाच पळ 


काढावा. ही म्हातारी घखाळी त्याच्या पुढं माझी . 


कदाचित्‌. असा विचार माझ्या 


विंड काढायची चार माझ्य 
तोंच ती आंत आली, तेव्हां तो 


मनांत येत आहि 
तिला म्हणाला-- 
: किल्चर्त्राई, पाहिळीत किती गोड आहे हा 
मुलगी ! आपल्या शाळेच्या वतीनं हार्दिक निरोप 
द्यायला आली आहि मला. संद्गादित करणारी गोष्ट 
आहे. नाहीं !'-नंतर माझ्याकडं वळून तो म्हणाला- 
५ सगळ्यांना माझे मनस्वी आभार कळवा बर.र्‍या 
जगांत सगळ्यांत चांगळी गोष्ट जर कोणती या 
तर ती तरुणांनी केळेळी ₹.मा.' आण हच 
आमच्या पेश्शाचं खरं भाग्भाझ्या र र्मी नेहमीच 
मानलं. सोदुर्यांचं चीज तरु तरुणांनाच, 
मुळी, तू॑ मळा आज "ल्या शेतकऱ्यान वळ 
आहेस?-त्यानं माझे हात त ते आदरानें 7 म्हटल, 
“मी हा तुझा लोभ करमिंदे झालेले दिर" 


न. "५ 


माझी आंसवं थांबली, त्याने माझा पाणउतारा 
केला नाही. मळा खालीं मान घालायला लावलं 
नाहीं. पण इतक्याने त्याचा चांगुलपण संपला नार्ही. 
कारण घखालीकडे वळून तो म्हणाळा- “आपणाला 
ही इतकीं कामं आवरायची नसती तर या गोड 
मुलीशीं बराच वेळ बोलत रहाण आवडलं असतं 
मला. तरीहि खाली दारापर्यंत तिळा सोबत करा- 
सुखानं रहा वरं... .! 

घरवाळीला दारापर्यंत मळा सोबत करायला 
लावून त्यानं माझ्या बावर्तीत कोणती काळजी 
घ्रेतळी, मला कस सांभाळलं आणि कसं पाठीशी 
घातलें, हें मळा बरच उशीरां समजलें. शहरांत मी 
सगळ्यांच्या ओळखीची होत. माझ्यासारख्या एका 
तरुणीला एका प्रासेद्ध नटाच्या घरांतून एकटीच बाहर 
पडतांना एकाद्या कुटाळ माणखठाने पाहिलं असतं 
तर त्यान पराचा कावळा करून गांव भरला असता ! 
या अपरिच्षित माणसा मळा काय घातक आहि 
ही मला मुलीला माहीत नसलेली गोष्ट जाणली होती. 
माझ्या अप्रब्ुद्द तारुण्यापासून त्यानं माझं संरक्षण 
केळ होतं. या प्रसंगाची मला पुरती कल्पना यायला 
आणखी पंत्चवीस वर्षे सुदरावी लागली, 
इतकी वर्षे मी हें सांर विसरून जावं-नव्हे शरमल्या- 
गत मी मुद्दाम त्याचा विसर पाडून घ्यावा हें चम- 
त्कारिक, लज्जास्पद नाही काय ! ज्या या माणसाच्या 
हातांत त्या संध्याकाळी माझं सारे जीवन, माझे सारं 
भवितव्य होतं त्यांचे अंतर्यामी मीं कर्धी उपकार मानले 
नाहींत किंवा त्याची कर्धी विचारपूस केली नाहीं, 
ही शरमेची गोष्ट नाहीं काय ? आणि हाच माणूस 
बुडत्या, उपहासित आणि लाचार अवस्थेंत बीरचा 
पेळा जवळ घेऊन खालीं बसळेला होता आणि तिथ 
माझ्याशिवाय कुणालाच तो कोण आहे आगि कोण 
होऊन गेला याचा पत्ता नव्हता. मलाच तेवढे हे 
माहीत होतं, त्याच्या नांवाची आठवण असलेली 
या जगाच्या पाठीवर मीन्च काय ती एंक होते 
आणणे त्याचे तद्ृण लागत होते. आतां कदाचित्‌ 
तें फेडतां येईल ! या विच्चारासरशीं मला अकस्मात्‌ 
शांति आली आतां माझं भय राहिळ नव्हतं. माझ्या 
आयुष्याच्या एका आणीबाणीच्या वेळीं जोहा अ 
परिचित माणूस माझ्याशी इतक्या उदारतेनं वागला, 


३६३ 


2 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१... र क 
५” खर त 
र त 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


त्याळां इतकां काळ विसरून जाऊन आपण अन्याय 
केला या जाणिवेनं मळा थोडं शरमल्यासारखं झालं. 

पायऱ्या उतरून मी खाणावळीच्या दिवाण- 
खान्यांत येऊं लागलें. फार तर दहा मिनिरे गुदरलळी 
असतील. बराल्कनीजवळ खाणावळकरीण शिवीत 
बसला होती. पेंगुळलेल्या डोळ्यांचे दोतकरी चिलीम 
ओढत होते. तोहि आपल्या जागी रिकामा पेला 
घेऊन ममन दृष्टीने तसाच निश्चळ वसल होता. त्या 
विरूप चेहऱ्यांत केवढा विषाद भरलेला आहे हे फक्त 
तेव्हांच मला समजलं. त्याच्या डोंळ्यांत थकवा 
दिसत होता. आणि वातानं वांकड्या झालेल्या 
तोंडामुळं चर्या कडवट दिसत होती. थकव्यामुळं 
पुढं झुकलेलं मस्तक सांवरण्यासाठी कोपर मेजावर 
टेकून तो निर्विकारपर्णे बसला होता. पण हा झोपे- 
मुळें आळेला थकवा नव्हता, तर जगण्याचा कंटाळा 
आलेल्या म]णसार्‍चा थकवा होता. कोणी त्याच्याशी 
बोंलत नव्ह्ता. कोणी त्याची दाद धेत नव्हता. 
एकाद्या राखिया रंगाच्या, पिसं गळालेल्या, मोठ्या 
पक्ष्यानं अंग दुमडून पिंजर्‍्याच्या काळोखांत फांकलेल्या 
पखांनीं आकाडा व्यापण्याच्या आदोनं आपल्या एके- 
काळच्या स्वातंत्र्याची स्वमें पहात बसावं तसा तो 
तेथें बसला होता. 


पुन्हां एकदां दार उघडलं आणि तान शेतकरी 
जड, ओढगस्त पावलांनी आंत आले, त्यांनी बार 
मागवली, आणि जागा शोधण्यासाठी सभोवताली 
पाहूं लागले, 

“ऊठ, जा तिकडे*- त्यांतला एकटा बोलला. ज्या 
तुच्छतेने ते लोक त्याला वागवीत होते, तिन त्याचा 
अपमान झाला होता हें मी पाहिळं. पण तो आतां 
इतका थकला होता आणि इतका लाचार झाला होता 
कीं त्याला भांडण्याचं किंवा स्वसमर्थन करण्याचं त्राण 
राहिळं नव्हतं. कांहीं न बोलतां तो आपला रिकामा 
पेला घेऊन ताजूळा झाळा, खाणावळकरणीन इतर 
गिऱ्हाइकांपुढे भरळेठे पेढे आणून ठेवले. त्याने 
तान्हेल्या आणि अधाशी 
पाहिलं, हें माझ्या लक्षांत आलं, पण तिने त्या मूक 
यान्चनेची दखल घेतली नाहीं, त्याला त्याची मिक्षा 
मिळाली होती. आतां तो निघून जात नसला तर 


तो त्याचा दोष होता. आणखी टिकाव धरण्याइतकी 


नजरेन त्या पेथ्यांकडे 


अनुक्रमणिका 


शक्ति त्याच्या ठिकाणीं राहिली नव्हती हे मॉं 
ओळखलं होतं, वा्धक्यानं ब्रिचाऱ्यासाठी आणखी 
कोणकोणती अवहेलना अजून राखून ठेवली होती.. . « 

क्षेवर्टी त्याची सुटका करण्यास्ची कल्पना मला 
सुचली. त्याला खरखुर साहाय्य मळा देतां येणार 
नव्हतं हें मला पुरेपूर माहीत होतं. त्या खंगलेल्या 
मोडक्या माणसाला पुन्हां तरूण करणं मला राकय 
नव्हतं. मृत्यूचा लवकरच त्याच्यावर हात पडणार 
होता, तेव्हां आयुष्याचे त्याचे जे थोडे माहिने राहि 
असत तेवढ्या काळांत तरी या तुच्छतेच्या जा*चांतून 
त्याची थोडी सुटका करावी आगि त्या दूरस्थ 
गांवांत त्याला थोडं महत्त्व मिळवून द्यावं-निदान 
तसा प्रवत्न करावा असं मला वाटलं, री 

मी उठले. आणे शेतकऱ्यांमधे तो चेपून बसळा 
होता त्या मेजाशा शिष्टाचारपूर्यक जाऊं लागलें, 
मी जवळ येत आहे अस पाहून ते शेतकरी माझ्याकडे 
टकमक पाहूं ढाग>. 

“--रदरवारी नट स्टर्ज याच्याशींच का बोळायचे 
भाग्य मिळतंयू मळा १ ! मी विचारलं. 

तो चमकला. जणूं काय विजेच्या धक्क्याने 
त्याचं सर्वांग व्यापळं होत. त्याची पडळेळी डावी 
पापणी देखील वर झाली. तो “माझ्याकडे टक लावून 
पाहूं लागला. जें नांव 1तथं कुणाला माहीत नव्हतं 
आणि त्याच्याखेरीज बाकी सारे जे केव्हांच विसरून 
गेळे होते त्या त्याचा जुन्या नांवानें कुणी तरी 
त्याला संबोधलं होतं, एवढंच नव्हे तर दरबारी नट 
होण्याचं कर्थी त्याच्या वांस्याला आलेळं नसतांना 
तह्षा तऱ्हेनं त्याचा उल्लेख देखील केला होता ! 
त्याला एवढं मोठं आश्चर्य झालं होते कीं त्याला 
जागेवरून उठतां येईना. अमळशानं त्याची दृष्टि 
शेकित झाली. त्याच्या मनांत विचार आला, हा 
देखील थट्रेचाच बनाव असेल कदाचित. 


“--निःसंदाय , ८४दैंच माझें नांव, ..हेंच नांव 
होतं माझं, ! वि 

मीं माझा हः... क करेला. 

यात मोळ ग सोळा सागाची गो! 

1* माटु्यन नव्हती) मोठ्या भाग्याची 

र त रभ टू (1 डड आ. अ क घड च 

युद्दामच मा, 5. __ ळे, या वेळी असं बेघडक 
न ! आणि शारी 
खाट बोला:-: 


>... हर क त्याशिवाथ त्या 
ळा]लु अपरिचित ही. 11 पतित गा 
“ह. मी एकं तरुण मुलग नसती. 


2 
1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


६. ३.७ 
भं 9 खे 7 
२ कलणेळ 


ट्क 


_ टू 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


उशीरां फेडलेले च्हण 


५६__..तुमच काम पहाण्याचा सुयोग मळा कधीं 
लाभला नाहीं. पण माझे पातैराज अनेकदां ठुमच्या- 
विषयीं मजजवळ बोलले आहेत. जेव्हां ते कॉलेजांत 
शिकत होते, तेव्हां अनेकदां म्हणे त्यांनीं तुमचं काम 
पाहिळं आहे. हो, मळा वाटतं इन्सूत्रकला, . . 

" बरोबर इन्सव्रकमधेच, मी दोन वर्षे तिकडे 
होतो.!! 

लगेच त्याची मुद्रा उजळूं लागली, मी त्याची 

टा करीत नाहीं याविपर्था त्याची आतां खात्री 
झाली होती. 

6 __-नटव्स, तुम्हांला कल्पनाहि नसेल त्यांनी 
मळा तुमच्याबद्दळ काय काय गोष्टी सांगितल्या 
आणि मला तुमच्या किती किती गोष्टी माहीत 
आहेत याची, इथं तुमच्या भेटीचे सद्‌भाग्य मळा 
लाभले हे मी. त्यांना उद्यां लिहिले तर त्यांना 
किती हेवा वाटेळ माझा ! त्यांची तुमच्या ठिकाणी 
अजून केवढी भक्ति आहे याची कल्पनाहि नसेल 
तुम्हांला. “ पोजाचचा उमराव? या तुमच्या भूमिकेतळे 
तुमचे काम कोणालाहि साधणारं नाहीं. तेव्हढं 
कद्याला १ कॅजचं देखीळ आणि मॅक्सीमियन पिकोलो- 
मिनीच्या किंवा लियांद्रुच्या पाटांत तर तुमचा हात 
धरणारा कुणी झालाच नाहीं असं ते सांगायचे. 
केवळ तुमचं काम पहाण्यासाठी एकदां ते लिपू- 
झिंगळा देखील जाऊन आळे होते. पण ल्या वेर्ळी 
तुमची ओळख करून वेण्याचं धाडस त्यांना झालं 
नाहीं. तथापि त्यांनीं तुमर्ची त्या काळांतळी सगळी 
छायाचित्रं सांमाळून ठेवली आहेत. तीं किती काळजी- 
पूर्वक ठेवण्यांत आलीं आहेत हं पद्दायळा तुम्हांला 
आमच्याकडे येतां आलं असतं तर किती. आवडळ 
| ! तुमच्याविषर्यी अधिक कांहीं ऐकायला 
मिळालं तर किती आनंद होईल त्यांना. ते तुम्ही 
मला सांगितलंत तर मोठाच मदत केल्यासारखा 
होईल तुम्ही मळा. आणि मग मीर्‍तें त्यांना खडा- 
नरवडा वर्गीन करून सांगेन... माझा तुम्हाला उपद्रव 
होत नसेळ तर चला ना, माई्या मेजाशी बोलत बसू 
आपण. . . १? 

त्याच्याजयळ बसठेल्या शेतकऱ्यांनी नजर 
वर केळी आगि नकळत ते आद्रानें बाजूला झाले. 
ने अस्वस्थ आगि दारमिंदे झालेले दिसळे. आतां- 


असतं मल 


पर्यंत त्या म्हाताथ्याला मिकाऱ्य़ासारखं त्यांनीं वाग 
विळं होतं, केव्हां तरी त्याला एकादा बीरचा पेला 
द्यावा आणि त्याच्या जिवावर करमणूक करून घ्यावी 
हीच त्यांची त्याच्याकडे पहाण्याची दृष्टि होती. 
माझ्यासारख्या अज्ञात व्यक्तीला त्याला आदराने 
वागवतांता पाहून पाहिल्या प्रथम त्यांच्या मनांत 
अश्शी अस्वास्थ्यकारक रोका उद्‌भवली का हा कुणी 
तरी प्रातिद्द आणि जगांत लौकिक असलेला माणूस 
आहे. त्याचं संभाप्रण हा मजवर एक मोठा अनुग्रह 
आहे असं भासविण्यासाठीं मी स्वरांत जी मुद्दाम 
लीनता आणली होती त्याचा त्यांच्यावर परिणाम 
झाला. त्याच्याजवळ बसलेल्या शेतकऱ्याने त्याला 
म्हटलं, ' चला, जा ना. * 

झोपेतून उठल्याप्रमाणें डळमळत डळमळत तो 
उठला. 

॥_न्न्तर तर-मोठ्या आनंदानं. ,प्ोठ्या आनं 
दानं-7 तो चांचरत उद्गारला, 

आपल्या उत्साहाचा उमाळा तो किती कष्टानं 
आवरीत आहे आणि असली चहा आणि असल्या 
विनेत्या आपल्या बाबतींत रोजच्या सामान्य गोष्टी 
आहेत असे भासविण्यासाठीं आणि तो उत्साह बाहेर 
इतरांना दिसे. न देण्यासाठीं तो म्हातारा नट जिवा- 
न्या कसा आटापिटा करीत आहे तें मीं हैरलळं होतं. 
आपल्या नटाच्या धंद्यांत पढलेल्या ऐटीनं ता 
सावकाश टेबलारशी गेला, 

मी मोठ्या आवाजांत खाणावळकरणीला म्हटलं, 

“६ या दरबारी नटाच्या सन्मानार्थ एक दालूची- 
उत्कृ दास्च्ची बाटली आणा वर. ?? 

ज़ खेळत होते त्यांनी आतां नजर वर केली 
आगि ते एकमेकांत कुजबुज लागले-' हं, हा स्टज- 
टळर, दरबारी नट अन्‌ एवढा नामांकित माणूस 
काय ? एंवळ्या मोठ्या दाहरांत आलेली ही अनो- 
ळखी बाई जर अशी याला ओळखते आहे तर 
तक्याच महत्त्वाचा हा माणूस असला पाहिजे,' आतां 
त्या म्हाताऱ्या खाणाबळकरणीन पेला त्याच्या पुढं 
ठेवला तो अगदीं निराळ्या पद्धतीनं, अत्यंत 
अदबीनं. 

एक तास त्याच्याबरोबर मोठ्या मजेत गेला, 
मला त्याच्याविषर्यी मार्हात असलेल्या सगळ्या 


३६५ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ळू र्क प्र्व्माट क 
ह नवभारत भर 
क | ७५ 9१५ 
नह ह.अमृतमहोत्सवी |] > 
ऱ २३) टू १ 
2८“ वर», 
*९ , रा “१ 
टण 
क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


गोष्टी मी. त्याळा सांगितल्या, मात्र त्या मला माझ्या 
नवऱ्याने सांगितल्या आहेत असं ढोंग करून. त्यानं 
केलेल्या एकूणएक भूमिका, त्याच्याविषयी आलेल्या 
सगळ्या टीका आणि त्या लिहिणाऱ्या सगळ्यांच्ची 
नांवं मला माहीत असलेली पाहून त्याळा इतक आश्चध्र 
वाटळें, कॉ तें त्याला लपवता येईना. आणि एका 
खेळांत मोआर्सा, सुप्रासेद्दव मोआसी एकटा रंगभूमीवर 
यायला तयार होईना, त्याने त्याला वरोबर यायला 
भाग पाडलं आणि त्याच रात्री भावाप्रमाणे आप- 
ल्याशी ' अरेतुरे ! म्हणून बोलायची गळ घातली ही 


गोष्ट ज्या वेळी माझ्या तोंडून त्यानें ऐकली तेव्हां 
तर आश्चयीला सामा राहि 


ली नाही. स्वप्नांतून उठल्या- 
सारखा तो वस्चेवर आश्चर्योद्रार काढीत होता- 
“ हें सुद्धां ठाऊक आहे तुम्हाला अं !?? इतके दिवस 
आपण विस्मृतीत पडळों आहों, गाडले गेळों आहोत 
असं त्याला वाटत होतं. कुणाच्या तरी हातून आपल्या 
शवपेटीवस्चं झांकण उडालं, आपण तिच्यांतून बाहेर 
काढले गेळों आणि प्रत्यक्षांत कधी न लाभलेळं 
कोर्तीचे इंद्रजाल आपणांला प्रात्त झालं असं त्या 
वेळी त्याला वाटळं आणि मनाला वंचना नेहमीच 
प्रिय असल्यामुळे थोरामोठ्यांत ' आपल्याला एवढा 
नांवळौकिक आहे ही गोष्ट त्यान खझ्ााळ खरी 
मानली, मुळीसुद्धां दोका बेतली नाहीं. -“ हंही 
गोष्ट देखील तुम्हांला माहीत आहे ना ! मळा देखील 
विसर पडला होता तिचा? तो 


पुन्हां पुन्हां पुटपुटत 
होता. 


आपली भावना लपवणं त्याला मोठं कष्टप्रद जात 
होतं. हें मी पाहिलं, दोनतीनदां त्यान खिक्यांतून 
आपला मळका आगि भलामोठा हातरुमाल काढला 
आणि घाम पुसण्यासाठी म्हणून त्यानं तोंड बाजुला 
वळावेळें, पण त्याचें खरं कारण असं होतं की 
आपल्या सुरकुतलेल्या गाळांवरून ओघळणारी आंसवं 
त्याला घाईघाईनं पुसून घ्यावया*ची होतीं. मराय- 
च्यापूर्वी आणखी एकदां त्या वृद्ध, जज्षर जीवाला 
सुख झालेलं पाहून माझं हृदय भरून आलं. 

याप्रमाणं अकरा वाजेपर्यंत कांहीशा भारावलेल्या 
अवस्थेंत आम्ही दोघं बोलत वसळों होतो. तोंच 
स्थानिक पोस आधिकाऱ्यानं दूर अत्यंत 


शालीन- 
"२ > *3 “> > क 
पणान आणि . सोठ्टवानें दारें बंद करण्या 


ची वेळ 


झाली असल्याचची समज दिली. तो म्हातारा चमक 
लेला दिसला, हा स्वर्गीय चमत्कार आतां. आटो” 
पता व्यायर्‍चा ? आपल्या भूतकाळाचं पारायण करीत 
आपल्या विपर्यीचें बोळणे असं तासन्‌तास वसून 
ऐकत रहाणं त्याला किती सुखाऱचे वाटत होतं 1, ष्‌ 
ही जी समज मिळाली होती त्यामुळं मळा बर 


वाटळं, शेवटी त्याला सगळ्या वस्तुस्थितीचा 
उल > पै »* आवी क्य गं 
झगडा होईल अशी आतां मला धास्ती वाटूं 
ठागढी होती. तेव्हां मी इतर 


गिऱ्हाइकांना 
उद्देश्रून म्हटलं, 
४ >-मला वाटतं आपण या थोर नटाला 


त्याच्या घरापर्यंत सोबत कराल.!! 
“--मोठ्या आनंदार्ने !'? एकदम सगळे म्हणाले, 
एकानं मोठ्या अदर्वानं त्याची जीणे हॅट त्याला 
काढून दिली आणि दुसऱ्यानं त्याळा उभं रदहाण्या- 
साठी हात दिला, एके काळीं ज्या या माणसामुळे 
आपणांला इतक्या सुखसंवेदना आणि इतक्या वेदना 
प्राप्त झाल्या त्या या गरीब बिचाऱ्या म्हाताऱ्या'चा 
यापुढं कर्धीच कोणी उपहास करणार नाही, चेष्टा 
करणार नाहीं, त्रास देणार नाही याविषर्यी माझी 
खात्री झाळी, निरोप घेतांना मोठ्या कष्टाने त्यानं 
आणलेला रूवाब त्याला सोडून गेळा होता, भावनेनं 
त्याच्यावर विजय मिळविला होता आणि मन 
आवरणं त्याळा अदाक्य झालं होतं. . अकस्मात्‌ 
त्याच्या थकलेल्या आगि सुस्तावलेल्या डोळ्यांतून 
टपोर्री आंसव घळघळ वाहूं लागली आणि माझ्याशी 
हैस्तादोलन करतांना त्याचीं बोटं थरथर कांपूं लागली. 
“बाई, तुमच्या चांगुलपणाचे मी को 
आभार मानू १ तुमच्या यजमानांना 
स्मरण द्या आणि सांगा की 5 
जिवंत आहे. कदाचित. अजून देखील एखादा दिवस 
मला रंगभूमीवर येतां येईल. कुणी सांगाव, माझी 
दी ढांसळळेली प्रक्षाति सुधारेळहि कदाचित्‌ !?? 
दोघांनी दोन बाजूनी त्याला आधार दिला. 
तरीहि तो ताठ वाळत होता. त्या मोडक्‍या माण- 
सांत आतां एक नवीनच ऐट आली होती आणे 
त्यामुळ त्याची चाळ ताठ झाली 
आवाजहि आतां पूर्वीचा राहिला न 
असाच ऐटबाज झोंक आलढा होत 


णत्या शब्दांत 
मुद्दाम माझं 
दातारा स्टञज अजून 


होती, त्याचा 
दता. त्यांतहि 
1 श्याप्रमाणं 


२६६ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५. ४.७ 
भं 9 खे 7 
«& ्ळमित्णात ७ 


(४ क 


ही. 


_ टू 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


उश्णीरां फेडलेळें क्ण 


माझ्या आयुष्याच्या सुरुवातीला त्यानं मला मदत केली 
तशीच मदत या त्याच्या आयुष्याच्या अखेरीला 
मला त्याला देतां आली होती. मी त्याचं ते क्ण 
आज फेडलं होतं. 

ती डॉगराळ हवा ह्या माझ्या प्रकृतीला फार उद्दीपक 
होती अशी सवव सांगून मळा आतां इथं थांबणं 
शक्‍य नाहीं अशी दुसऱ्याचच दिवर्शी मी त्या 
खाणावळकरीणबाईशी मखलाशी केली. यापुढं 
ज्या ज्या वेळीं तो. तिथे येईल त्या त्या वेळी 
त्याला त्या बीस्च्या पेल्यारिवाय आणखा एकाद- 
दुसरा पेला आधिक मिळावा म्हणून तिच्याकडे 
कांदी पैसे ठेवून देण्याची मीं खटपट करून पाहूला, 
पण गांवच्या स्वाभिमानाला माझा हा प्रयत्न सहून 
झाला नाहीं. खाणावळकरर्णानें स्पष्टच सा!गतल का 
आपण माझी ही इच्छा पुरी करू, पण पंस घेणार 
नाहीं. ती पुढं म्हणाली कीं ' स्टजेॅटळर हा एवढा 
मोठा माणूस असेल याची गांवांत कुणाला कल्पना 
नव्हती. असा माणूस गांवांत असण है गावाला 
भूप्रण आहे. ग्रामपालिक्रेच्या अध्यक्षान हुकूम 
काढला आहे कीं या बिवाऱ्या माणसाला यापुढ 
मासिक मदत मिळत जावा, याठुढ जो तो 
आस्थेने त्याची काळजी पेईल.? सुखाच्या 


कांही घटका देण्याचा चांगुलपणा दाखाविल्या- 
वद्दढ भरघौस आभार मानून मीं त्याला एक पत्र 
लिहिलं, आणि तें त्याच्यासाठी ठेवून दिले. तो 
हजार वेळां तें पत्र वाचीळ आणि ज्याला त्याला तें 
दाखवीत राहील आगि हें सुखद स्वप्न जिवाभावार्ने 
उराशी बाळगील हें मी जाणून होतें. इतक्या 
लवकर मला परतलेली पाहून माझ्या नवऱ्याला 
फार आश्चर्य वाटलें. पण त्यापेक्षांहि त्याला नवल 
वाटलं तें अनुपास्थितीच्या या दोन दिवसांत माझी 
प्रकाते इतकी छानदार आणि उल्हासेत झालेली 
पाहून. ' मोठी आश्चयेकारक सुधारणा झाली म्हणाय- 


न्वी तुझ्या प्रकृतीत !' तो म्हणाला, पण माझ्या या : 


स्थित्यंतराचं मळा मुळींच आश्चर्य वाटत नाहीं. 
कारण सुखामुळं जितंकं आरांग्य लाभतं तेतकं 
अन्य कक्यानंहि लाभत नाहीं आणि दुसऱ्याला सुखी 
करण्याइतकं महान सुख अन्य कशांताह नाहीं 

या पत्रानं तुझहि तारुणकालापासून'च कण 
आज मी फेडलं आहे. आपल्या पॉटर स्टज- 
ववधी सारं कांही आतां तुला कळलं आहे आण 
तुझ्या या मेत्रिणीचं शेवटचे जुन रहस्य कळून 


यचकलं आहि. त 
मागांरेट 


-[.->-:><>-_न*्न 


नवीन वर्षांचा संकल्प 

म्हणून आज 
““ आमुऱचा स्वदेश, उब 
दुनियेच आम्ही राहिवारा 


च्या दिवशी आपण ठ्य़ापकतेचा सकल 
नत्रयामर्ध्ये वास । :££ मायवापाची लाडका; 
परमेश्वर आमचा मायबाप आहे, खरोखर त्रयाचा कया आह कीं 


यांत अयार विविवता आह. ता ञजरवून आर ए्‌क 


प करूं या. तुकारामाबरोबर म्हणूं या- 
कळों आलें हें लोकिर्की | ?? 


एवढा विशाळ आह 
आमचा देश एव तेक गेंद स्वार माही; 


आहोंत. माणसामाणसांत आम्हा का 
दुःखी मनुष्यात दुःखा 
शुडास गुंड म्हणू. साधूस साधू म्ह्णू 
विचार करणार नाहीं ज्या 
ओळखू. अथात्‌ स 
मंगळ. नांदेळ आणि 


त्‌ आणि असत्‌ हा विधेक रा 


त्यातून जगारचेहि मंगळ हाइल 


म्हणून ओळखूं, सुखी मनुष्यास सुखी म्हणून ओळखू 
तो अमक्या भाप्रेचा, जाताचा, 
मुळें सबेध मानवता पुतेहन अलग पडते, तेवढा एकच्च भेद आम्ह 


किंवा धमीचा-असला 


खू, असा संकल्प करूं तर हिंदुस्थानांत 


( * स्वतंत्र भारत * घुळें) 


३६७ 


अनुक्रमणिका 


2 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


पा 
५. १ 
बू ९्मातू>, री ळा 
् - डनवभारतर भे क 
ट्क धि ७५ 


*& 


क अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


श्री.ह. कृ. मोहनी 


जयपूर काँग्रेसची फलश्चुति 


जयपूस्ची कॉँग्रेस होऊन गेली. आतां एकंदरीत 
जयपूर कॉंग्रेसची फलश्रृति काय १ असा प्रश्न विचा- 
रांत धतल्यास हा प्रश्न विचारणाऱ्याच्या ह्या काँग्रेस- 
च्या अधिवेशनाब्रावत काय अपेक्षा होत्या असा 
प्रातप्रश्न वेस्चारणे भाग पडतें. या प्रतिप्रश्नाचें उत्तर 
शोधण्यापूर्वी काँग्रेसचे आतांपर्यंतचें कार्य, तिची 
सद्यकालीन पारोस्थाते, इतिहासक्रमांमने तिच्यावर 
येऊन पडंढेली जवावदारी-यांवदळचे विर्‍्वार मनांत 
येणे अपरिहार्य आहे. 

कग्रेस नवीन युगांत पदापैण करीत आहे. 
वग्रेतच्या जन्मापासून तो. १९४७ ऑगस्टपर्यंत 
काग्नेत ह्या महान्‌ राजकीय राष्ट्रोय संस्थेचे एकच 
ध्येय किंवा उद्दिष्ट होतें. राजकीय, स्वातंव्यप्राप्तीसाठी 
कॉग्रेस निमाण झाली होती; आणि कॉंग्रेसच्या ६० 
वप्रीच्या काळांतील उत्तराधात परकीय सरकारशी 
लढा, संग्राम किंवा युद्ध करणें हें कॉंग्रेसचे .आव- 
इयक व क्रमप्रासत असें कतंब्य ठरलेले होतें. काँग्रेसऱचें 
स्वातंत्र्यप्रात्तीचें हें उद्दिण्र दीड वर्षांपूर्वी साध्य झालें 
आणि परकीय सरकारशी युद्ध करण्याच्या परीक्षांतून 
काँग्रेस उत्तीण झाली. 

> *१ ७३ (03 

अहिंसक लळ्याच्या तंत्राचे वेशिष्ट्य 

गेल्या २७ वर्षांत महात्मा गांधीजींच्या आधि- 
पत्याखाली, परकीय सरकारशी कॉंग्रेसचा 
चालल्यामुळे, आगि त्यांनीं ह्या लब्याचें तंत्र 
अआहिंसामय ठरविल्यामुळें स्वातंत्र्यप्राप्ती्चा हा लढा 
जगांतील कोणत्याहि स्वातंत्र्य-युद्वापेक्षां अत्यंत 
निराळ्या स्वरूपाचा राहिला. कॉँग्रेसच्या लब्याचचे हे 
आहेसक तंत्र इतके अभूतपूर्व, लोकविलक्षण, जाग- 
तिक इतिहासाच्या विपरीत राहिळें कीं ह्या तंत्राच्या 
विरोधी असणाऱ्या लोकांस ब जनसमूहास, देशांतीळ 


ल्ढा 


२६८ 


अनुक्रमणिका 


स्वतःस विचारी समजणाऱ्या शेक्षितांस, ह्या 
टब्याच्या प्रथमावस्थेंत तरी निदान, तें अनाकलनीय 
विचित्र, गूढ व हास्यास्पदहि वाटळें. आणि आतां 
हा लढा संपळा आहे व॒ स्वराज्य आपल्यास 
आमळाळ आहे तरी देखील ह्या आहिंसक लब्याच्या 


तत्रान जनतंच्या हूद्याची पूणपणे पकड घेतला 
आह अस म्हणतां येत नाहीं 


जव्हा दद वर्षांपूवी कॉंग्रेतच्या हातावर स्वरा- 
याच उदक परकोय सरकारनें सोडलें, त्या वेळी 
सुास्ठम लागलाहि परकीय सरकारनें स्वरांज्याचे 
अदाभाकू केल्यामुळे, कॉग्रेसच्या विरोधी लोकांस हैं 
सर स्वराज्य असू शक्रेळ कीं'' काय अद्यीहि भ्रांत 


पडला, ह्या स्वराज्यप्राप्तीच्या गारवास्पद॒ घटनेने 
कायअसावेराधी लोकांचे हृद्य आं )लित झालं 
नाहीं. 


छट, ह्या अभूतपूवे घटनेचा गोरव, तिन 
महत्व, कमी करण्यास देशांतील कांहीं लोक वजले 
ह्यावरून काँग्रेसने उपयोगांत आणलेले स्वराज्याच्या 
लढ्याचे तंत्र किती लोकविलक्षण होतें ते दिसून 
यण्यासारख् आहे. इंग्रजांनींच आपली राष्ट्रीय ब्रिकट 
परास्थाते पाहून हिंदुस्थानास हे स्वराज्याचे दान 
दिळें असेंहि कांहींस वाटलें स्वराज्याचे दान 
वतल्यान राष्ट्राचा स्वाभिमान दुखविला जातो असें 
वाढून तेजोभंग झाल्याचें दुःखहि थोड्या विपरीत 
“भावनांच्या लोकांस वाटलें, 


काम्नसचा सावेभाम सत्ता 


हात्मा गांधीनी जागतिक इति हासांत 
प्रथमच उपयोगांत आणलेळें अहिसक लढ्याचे 


तत्र सूक्ष्म, साम्य आणि नवीन इतिहास घड विणा रें 
असल्यामुळ आणि म्हणूनच तें क्रांतिकारक असलें 
तस कोणाहि सामान्य माणसाच्या स्थूळ बुद्धीस सहज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
भू र ) त्र र 
७ 
ष्‌ 2 क 

&िवभाररे क्र 

शन ह ७५ कट 

«६: अमृतमहोत्सवी ()-»३७ 
ष्टी छट »% 


सका 
३ क 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


जयपूर कॉंग्रेसची फळइरुति 


समजेल अश प्रकारचें तें नव्हतें, त्याचा परिणाम 
असा झाला आहे कीं जी हिंदुस्थानव्यापी संस्था 
ह्या अहिंसक लब्याचे प्रमाबी ब पारेणामकारक 
साधन बनली, ती स्वराज्यप्राप्ति करून देणारी, युदध- 
विजयी, सामथ्येसंपत्न अशी कॉग्रेस हीच एकमेवा- 
दितींय सावभोम राजकीय सत्ता (30एशा'भंडा 
००७) 1007५! ) राष्ट्रांत आहे आणि तीच सत्ता 
स्वराज्यप्राप्तीस मुख्यत; कारणीभूत आहे, हा 
श्ञानयुक्त जाणीव देह्यांतील जितक्या लोकांस 
असावयास पाहिजे तितंक्‍या प्रमाणांत ती आढळून 
येत नाही, ही ढळढळीत दिसणारी गोष्ट आहे. 
सध्यां भरत असलेळी घटनासामिति ( (2008१एटर 
-$85011019 ) सावभौम राजकीय सत्ता धारण करणारी 
एंकमेवाद्वेतांय अश्या कांग्रेस-संस्थे्ची सारभूत सभा 
आहे व ती घटनासर्मात आपले स्वराज्य सांप्रत 
घडवीत आहे याचें ज्ञानयुक्त आकलन लोकांत जितकें 
असावे तितर्के नाहीं- 

स्वराज्य कोर्णी मिळविडें१ घटनासामिति कोणाची ! 
सरकार कोर्णी स्थापळें १? सरकारच्या मार्गे कोणतें 
सामर्थ्य उभें आहे ! ह्या प्रश्नांची उत्तरें इतकीं स्पष्ट 
असतांहि त्यांचें स्वारस्य शिक्षित समजल्या जाणाऱ्या 
लोकांच्याहि लक्षांत पूर्णपणें येत असेल असें म्हणतां 
येत नाहीं, स्वराज्य स्थापणारी, इंग्रजांकडून स्वपरा- 
क्रमार्ने स्वराज्य संपादन करणारी कॅंग्रिस हीच 
केवळ एक संस्था आहे. काँग्रेसचे इतक्रे महत्त्व 
राष्ट्रांत आहे. हें सहज कळण्यासारस्थे सत्य असूनाहे 
काँग्रेसबद्दळ आदर किंवा श्रद्धा ह्या भावनेची खोली 
किती आहि हा प्रश्न विचारणींयच झालेला आहि, 

कॉँग्रेस ही. अमूर्त अक्षी वस्तु ( 4.05ब२चर्टा 
&्र४ ) बनलेली आहे. स्थूल मनावर इष्ट ब हित- 
कारक आघात करणारें साध्यां डोळ्यास [द्‌सणार॑, असें 
काँग्रेसचे स्वर्म ( 197७्टा010 1७! )संद्य:स्थि्तीत 


आढळून येत नार्ही, 
मरे त लोकांची अनास्था 

कार्ग्मसबद्दल सत्ताधारी ठोक | 

आपल्या स्वराज्याची मूळभूत ( 13180-) शाक्ति 
कॉंग्रेस ही असतांना, तिच्या स्थेयांकडे, तिच्या 
सातत्याकडे किंवा सध्याच्या परिस्थितीस उपकारक 
होईल असें तिर्चे नवीन स्वरूप कर्से बनावितां येईल 
ह्याकडे विचारी लोकांचें आगि आपल्या पुढाऱ्यांनेंहि 


जितर्के लक्ष असावयास पाहिजे तितके नाही. 
आपणांस स्वराज्य मिळालें, आपलें सरकार आस्त- 
त्वांत आठे, आतां. कांग्रेसचे विसजन करण्यास 
हरकत नाहीं अशी भाषा जत्राबदार लोकांकडूनाहि 
ऐंकूं येऊं लागली, कारण त्यांची सवे मदार सरकार 
व त्यांच्यामागचे लष्करी सामर्थ्य ह्यावस्च अवलंबित 
होती. सरकार बनविणारी शेवटची सत्ता म्हणजे 
जनता, तिच्यावरील त्यांचें लक्ष उडालेले होतें 
अधिकारपदावर आरूढ झालेले, सरकार बनवि- 
णारे अग्रगण्य पुढारी काँग्रेसला दुय्यम किंवा गोण- 
स्थान देऊं लागले, प्रथमश्रेणींचे पुढारी आधेकार- 
पदावर आरूढ झाले आणणि काँग्रेसमध्ये दुय्यम दर्जा- 
चे पुढारी शिल्लक राहिले. कोन्सिल्मध्यें आणि 
राज्यकारभारामध्ये कॉंग्रेतमधील निवडक लोक पाठ- 
विळे गेल्यामुळें आणि ह्या संस्थांचे किंवा आधिकार- 
पदांचे आकषण व्यक्तिदृट्टया त्यांस अधिक वाटल्या- 
मुळें कॉँग्रेस हो तंस्था देशव्यापी असली आणणि 
तिचें महत्तव पुष्कळ असलें तरी तिच्यामध्ये जन- 
तेची मनें सहज वेधून घेतील असें कार्यकतें शिल्लक 
राहिले नार्हीत, ह्यामुळें कांग्रेस ही जरी केंद्रीभूत 
राजकीय संस्था असली आगि स्वराज्याची स्व 
सत्ता तिच्यांत सामावलेली असली तरी फक्त ज्याला 
समजेल त्यालार्‍च [तेचे महत्व कळूं शकते, अक्यी आज- 
ची वस्तास्थाते आहे, सरकार ह्या संस्थेत मात्र 
प्रत्यक्षपणे सर्वे सत्ता, आप्रिकार व फायदे अंतर्भूत 
झालेले असल्यामुळें स्थूल दृष्टीच्या कोणाहि मनुष्यास 
सरकारचा मोठेपणा सहज नजरेत भरतो. परंतु जी 
संस्था खुद्द सरकार बनविते तिच्याकडे सध्यां दुलंक्ष 
झालेलें आहे 
स्वराज्य-सरकार व काग्रेस 
जनता, कांग्रेस व सरकार ही एक त्रयी आहे. 
कॅंग्रेस व सरकार ह्यांमध्ये जनक-जन्यातारखें नातें 
आहे. कतंबगार व स्वावलंत्री पुत्राने वयांत आल्या- 
नंतर जनका'चा उपेक्षा केल्यास तें कदाचित्‌ एखाद्या- 
वेळीं परिणामापुरते पाहिल्यास क्षम्य ठरण्यासारखें 
आहे; परंतु काँग्रेस व सरकार ह्यांमधील नातें सरकार 
कतंबगार असलें तरी उपेक्षा करण्यालायक 
केव्हांहि ठरू शकणार नाहीं. कारण प्रातिनिधिक 
सरकार हें नेहमीं बदळ्णारें सरकार असतें. त्याची 


३६६ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


तुक 
%्&« 2 

क ह नवभारत ती. 
ट्क “। ७५ प्र >१९ 
नट्स अमृतमहोत्सवी] >७ 


््€ "सू > 
श् ककत. र 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


स्फर्ते, वैभव व सत्ता ही परावलंबी आहेत. अक्या 
सरकारच जें उगमस्थान तें बलवान्‌ , वेभवशाली व 
स्फूतिप्रद असलें तसच त्याचे प्रतिबिंब कांही काळ 
प्रातिनिधिक सरकार ह्या संस्थेत उमटलेले दिसून 
येतें. सध्यां हिंदुस्थानांत प्रतिविंबास अकारण महत्त्व 
दिलें गेळं आहे. ही मूल्याची उलटापालट च्विरस्थायी 
ठरू शकणार नाहीं, एवढेंच नार्ही तर ती लवकरच 
हानिकारक ठरल्याशिवाय राहणार नाही, कॉंग्स्सनचे 
महत्त्व ही एक राजकीय उपपत्तीची किंवा राज्यशास्त्र 
समजावण्याचची गोष्ट ठरतां कामा नये. प्रत्यक्षपणे 
सोस पटेल असें कॉंग्रेसचे महत्व असलें पाहिजे. 
काँग्रेस हे देशभक्तीचे स्फूर्तिस्थान अनेक वर्षे बन- 
लेळें आहे. सरकार हे केव्हांहि देशाचें स्फूर्तिस्थान 
बनू दकत नाहीं 


मतदारांच्या नेतिक नेतृत्वाची जबाबदारी 

हिंदुस्थानचे सरकार हे प्रातिनिधिक सरकार आहे 
व तें तसेंच राहणारहि आहे. ह्या सरकाराने वयांत 
आलेल्या प्रत्येक मनुष्यास मतदानाचा आधिकार 
दिलेला आहे. सावत्रिक मतदारांचा हा अफाट 
जनसमूह प्रातिनिधिक सरकार बनवीत असतो. परंतु 
हा अफाट सार्वत्रिक मतदार संघ म्हणजे एक प्रचंड 
वावटळ कंवा गगनभेदी सोसाऱ्याचा बारा आहे. 
निवडणुकीच्या वेळी ह्या प्रचेड वावटळीस काबूंत 
ठेवणारे यंत्र किंबा संयमशक्ति प्रमुख अद्या राजकीय 
संस्थांमध्ये अंतभूत झाळेली असंते. काँग्रेसशिवाय 
दुसरी कोणतीहि राजक्रीय संस्था कोट्यर्वाध मतदा- 
रांची ही वावटळ ताब्यांत ठेवण्यास समथ आहे 
असें म्हणतां येत नार्ही, महात्मा गांधी ही एक 
व्यक्ति राष्ट्रांत अशी होती कीं, तिला ह्या बावटळी- 
वर प्रभुत्व गाजविण्याच्ची किमया साव्य झालेली 
होती. गांधीजीमुळे कांग्रेसलाहि महत्त्व प्रात झालेले 
होतें. गांधीर्जीव्यतिरिक्त जी. काँग्रेस आहे तिचें 
नैतिक प्रभुत्व राष्ट्रावर आज आहे अर्से कोणी 'म्हणूं 
शकणार नाहीं. 

गांधीजी नसतांना निवडणुर्कावर प्रभुत्व गाज- 
विणारें कॉँग्रेसचे हें यंत्र जितकें प्रभावी, लळोकाहेत- 
तत्पर, परिस्थितीवर कावू मिळविणारे कार्यक्षम 
करितां येईल तितके करणें वास्तविक अत्यंत निक- 
डीचें कार्य आहे, देशांतील पुढार्‍्यांचें जितके लक्ष 


ह्या कामी लागलें पाहिजे तितके लागलेले. नाही 
हें दुदव आहे. 

आपल्यांतील पुढाऱ्यांच्या तोंडांमध्यें प्रातिनिधिक 
तत्त्ांची भाषाच फक्त आलेली आहे. ह्या तत्त्वांच्या 
व प्रातिनिधिक संस्थांच्या शिस्तीमध्यें त्यांची मरन 
कसलेली नाहींत. व्यक्तिनिष्ठता, आअधिकारानेष्ठता, 
स्वाथीनष्ठता आपल्या पुढाऱ्यांमध्ये देखील आत- 
प्रोत भरलेली आहे. प्रातिनिधिक राज्यसत्ता ही 
कार्यक्षम सत्ता तेव्हांच बनेल, जेव्हां प्रातिनिधिक 
तत्त्वाची ती प्रातेबिंबरूप बनेळ, आपल्या समा- 
जांत अमूत ततच्े ( ४७३8८; 1100111685 ) रूढ 
झालेलीं नाहीत. आपली मनें राजकारणदृष्ट्या 
अमूर्त तत्त्वांस पारखी, प्रथमावस्थेतील (001४० 
"105 ) अशी आहित, 

आणि - म्हणूनच कॉंग्रेससंस्थचें  भावितव्य 
देशाच्या मावितव्याच्या दृष्टीनं चिंतेची बाव होऊन 
बसलेला आहे. देशांत कॉंग्रेसव्यतिरिक्त दुसरा 
कोणताहि राजकीय दृष्ट्या प्रभावी असा गट, संस्था, 
सप्रदाय, पक्ष, किंवा शक्ति नाहीं, जी शक्ति काँग्रेस- 
च्या रूपाने आज अस्तित्वांत आहे, ती देखील 
दृढ व कणखर नाही. 
जयपूरची कसोटी 

प्रांतानिहाय (देसणाऱ्या आजच्या काँग्रेसच्या विस्क 
ळत, भुससुश्शीत, बाजारबुगगेपणाच्या अवस्थतन 
आपले पुढारी जयपूरला आगामी काळांत कार्यक्षम 
होईल अशा सघटना कशी नमाण करतात या- 
बहलचच आपणांस साहाजक आत्सुक्‍य होत. संस्था- 
नात काग्नंस प्रथमच भरली आणि प्रातिनिधिक 
तत्त्वांच्या दृष्टीने पाहतां सस्थानांच्चा प्रश्न आधंकन्च 
बैकट असा आहे. ह्या अवाढव्य देह्ांत सूत्र- 
बद्धता [नमाण करण्याचें कार्य अत्यंत कठिण आहे. 
जयपूरला जनता व सरकार ह्यांच्याम'धील प्रभाव- 
शाली ठुवा महात्मा गांधीची परंपरा लक्षांत घेऊन 
कॉंग्रेसला कितपत साधतां येतो, यांत जयपूर 
कॉंग्रेसची कसोटी होती 

कॉंगॅरेस ह्या कसोर्टास उतरावयाऱचा असल्यास 
तला नुसते चांगळे ठराव करून भागणार नाहीं. 
वाकय कामटानें तयार केळेळे जे ठराव कॉंग्रेसमध्ये 


पास झाले त्यांची शब्दरचना, तुयांग्य व सदू« 


२७० 


अनुक्रमणिका 


०: -: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


-” ९ र द» 


ष्‌ र्ती ण; र्य ७ 
नि $ननवभारत (7 


को अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नयपूर काँग्रेसची फलररूति 


भावनादशैक नाहीं असें कोणी म्हणूं शकणार नाहीं. 
कॉंग्रेसच्या पुढीळ उद्दि्ट दशेविणाऱ्या ठरावांत 
गांधीजीबद्दलची खोळ निष्ठा आणि गांधीजीनी 
घाळून दिलेली परंपरा .चालविण्याबद्दलचा काग्रेसऱचा 
त्सुकता व्यक्त झालेली आहे. त्याचप्रमाण ह्या 
ठरावांत शांततेचे घोरण परराष्ट्रीय राजकारणांत पुढें 
चालविण्याचा कॉंग्रेसचा निश्चय व्यक्त झाळेला आहे. 
वर्गविरहित लोकशाहीच्या द्वारा आर्थक समानता 
व सामाजिक स्वातंत्र्य स्थापण्याचा आपला बाणा 
कॉंग्रेसने घोषित केळा आहे. गांधी-विचाराऱची दृष्टि 
पुढें ठेवून आर्थेक प्रश्नांबाबत सद्यःस्थितीत 
हितकारक होतीळ असे अनेक ठराव करिरिसन केले 
, आहेत. पण जनता, कॉंग्रेस व सरकार ह्या निदला- 
मध्ये प्रभावशाली मार्गौने कररेसला स्थातेस्थापकता 
ठेवावयाची असल्यांस कांग्रेसचे नेतिक प्रझुत्व पुन्हां 
प्रस्थापित झालें पाहिजे, कागिरेसपुढे मुख्य समस्या 
हीच आहे. परकीय कुटिल साम्राज्यशाही सरकारशी 
लढा देतांना गुलामी नष्ट करणाऱ्या देशभत्तोच्या 
मूलगामी सद्गुणांत कग्र्स'ची नेतिक श्रेष्ठता केद्र” 
भूत झालेली होती. गांधीर्जींच्या अहिंसक सत्याग्रही 
मार्गाने ह्या नातिक श्रेष्ठतेंचा कळस गांठलला हाता. 
परंतु सध्यां कॉँग्रेसचे एक महत्त्वाचें अग आणि कयेस- 
मधील बहुसंख्याक लोकांच्या इपटांन पहातां काँग्रेसची 
मुख्य बाजू राज्यसंस्थेंत अतभूत झाल्यासुळ, आणि 
राज्यसंस्थेमवून आधिकाराशीं संलझ़.असलल्या मूळ- 
भूत दोपांमुळें नैतिक श्रेष्ठता प्रतात हाण १व्हाहे 
दुष्कर असल्यामुळें ही कॉग्रेसचा नोतिक श्रष्ठता 
नव्याने कशी प्रस्थापित करावयाचा हाचच परन्न 
काँग्रेसपुढें मुख्यतः उभा आहे. जयपूस्चा कग्रिस 
तर संस्थाने हिंदी संघराज्यांत समाविष्ट झाल्याउळ 
अधिक व्यापक बनलेली, त्यामुळे काग्रेसच्या साप्रत- 
च्या थुलथुळीत शारारामर्ध्य अधिक जडत्व प्राप्त 
झालेले आहे. पुण्यपावन गंगेमध्ये अनेक गढूळ 
प्रवाह |मेळाळे तरा गंगेन्चे पाणा पावेत्र, स्वच्छ, 
ब शांत राहतें. गांधीजींच्या असामान्य व्यक्तित्वामुळें 
कॉँग्रेसला गंगेचे शुचित्व प्रात्त झालेल तें. आधि- 
कारग्रहण, अरेराबीपणाकडे नेणारी राज्यसत्ता आणि 


प्राताभाधिक मंगळदायक तत्त्वांची अनांभराता ह 
अत्यंत गढूळ प्रवाह कॉंग्रेसची झुचिता सांप्रत भस 


नं.६ 


अनुक्रमणिका 


करीत आहेत. ही भ्र्ता, हा विनिपात, ही अधो- 
गाति कॉंग्रेस कशी थांबविते, आधिकारावर मात 
करणारी निःस्वार्थता कॉंग्रेस कशी प्रभावी बनविते, 
कोणतें नवें लोकहितकारक तंत्र काँग्रेस निमीण करते 
यावस्च जयपूर कॉंग्रेतचें यश्शापयश्न अवलंबून होतें. 
देशप्रेमाची नवीन स्फूर्ति कशी निर्माण होणार 

गेलीं पन्नास वर्षे देशभक्तीचे ध्येय आगि ह्या 
देशभक्तीमुळें परकीय सरकारशी लढा किंवा आंदो- 
लन-ह्या दोन क्रियांत सामावलेली जनता म्हणजे 
काँग्रेस, असें कॉंग्रेसचे स्वरूप होतें, स्वातंत्र्य मिळा- 
ल्यानंतर कांग्रेसचे स्वरूप समूळ बदललेले आहे, 
कॉंग्रेस म्हणजे सरकार हेॅंन्च कॉग्रेसचे सर्वाच्या 
नजरेत भरणारें स्वर्प आज शिलूक उरलेले आहे. 
सरकार ह्या घटनेमध्ये आधिकार किंवा दंड, सुव्यवस्था 
क्रेंवा सुस्थाते निर्माण करण्याची शक्ति आणि 
देशांतील निरनिराळ्या प्रकारच्या ध्येयांस . मदत 
करण्याची ताकद ॒ह्या गोटी अंतभूत झालेल्या 
असतात हें खरें; परंतु आजच्या काँग्रेसमध्ये ध्येयवादी 
लोकांचें प्रभुत्व दिसून येत नार्ही, सत्तावादी 1कवा 
अधिकारवादी लोकांन्चेन्च प्राधान्य काँग्रेस संस्थेमधून 
पुरपूर मरून राहिळेळें आहे, आणि त्या आधेका- 
राच्या आकरप्रंणामुळें जनतेमधीळ बहुतांश लोक 
भारून गेलेले आहेत ही वस्तुस्थाते देखील 
निर्विवादयणानें खरी आहे. 

अशा स्वरूपाच्या आजच्या कांग्रेसकड्टूनहि कॉँग्रेस- 
बद्दळ जिव्हाळा वाटणाऱ्या सामान्य विचारी 
मनुष्याच्या अपेक्षा खाली दिल्याप्रमाणें आहेत. 

गांधीजींची ध्येयवादी परंपरा काँग्रेस सद्यःस्थितीत 
कशी प्रस्थापित करणार? आजचे कांग्रेसचें सरकार 
ह्या परंपरेबद्दळची निष्ठा आपल्या आचचरणांत किंवा 
कार्यक्रमांत कशी दिग्दशित करणार १ आगि जनंते- 
मध्यें ह्या गांधीवादी निष्ठेची उज्ज्बल भावना कशी 
निर्माण करणार किंवा सद्यःस्थितींत जनतेमध्ये 
देशप्रेमाची नवीन स्फूर्ते, पूर्वपरंपरा लक्षांत घेऊन 
कली निर्माण करणार ? 

स्फूतीशीं आधिकार किंवा सत्ता ह्यांचे साहचर्य 
राहूं शकत नार्ही. स्कूवीचें साहूचये प्रेमाशीं किंवा 
व्येयाशीं राहू शकत, आजच्या कॉंग्रेस-सरकारांत 
कांही ध्येयवादी पुढारी सत्ताविष्टित झालेले आहेत. 


रे ७१ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१... र क 
१ / ॥ ऱ् 
व्रव्मातूक 
नश घे को 
क. नवभारत भै 
सादी ७५ 


*& 


आ, ९ र | 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


. नवभारत 


ते पुढारी आपल्या पूर्वायुष्यांतीळ तपश्चर्येच्या जोरा - 
वर, देशांत नर्वांन स्फूर्ति किंवा नव्यानें सुव्यवस्था 
स्थापावयास लागणारा ध्येयवाद आपणांस निमाण 
करतां येईल अद्यी अपेक्षा बाळगीत आहित. परतु 
ही त्यांची अवेक्षा अवास्तव असल्यामुळें ती फल- 
द्रूप होऊं शकणार नाहीं, कारण कोणत्याहि समा- 
जांत स्कूतिवादी लोक अल्पसंख्याकच असणार. 
उलट सरक्राराधिष्टित सत्तमध्यें बहुसंख्याक लोक आधि 
कारलोलुपतेमुळें आपला हात गुंतविण्यास नेहमी 
तयार व उत्सुक्र राहणार हें निश्चित आहे. . आणि 
म्हणून स्फार्ते किंबा ध्येये अश्या अधिकारलोलळुप 
लोकांपासून दूर पळणार हेंहि स्प्रच आहे. आजच्या 
हिंदुस्थानांतील मूत्रीमिपिक्त पुढाऱ्यांचा ध्येयवाद, 
अविंकाराशी तो संलञ्न झाल्यामुळे, झांकाळलेला 
दिसूं लागला आहे. पूर्वायुष्यांतील तपश्चथेच्या जोरा- 
वर, त्या तपश्चरयेमुळे प्रातत झालेल्या आधिकरारावर, 
देशांत सुस्थाति निर्माण करण्याचा ते प्रामाणिक 
प्रयत्त करीत आहित ह्याबद्दल दाका नाहीं. परंतु 
बहुसंख्याक लोकांच्या आणि अनेक लहान-मोठ्या 
महत्त्वाकांक्षी पुढाऱ्यांच्या सत्ताळालुपतेमुळें हा प्रामा- 
गिकपणा देखीळ लवकरच संद्रायित झाल्याशिवाय 
राहणार नाही अशी विन्हे दिसू लागळीं आहेत. अश्व 
व काम ह्यांवर धमाचे प्रभुत्व असावे अद्षी आपल्या 
संस्कृतान्ची परंपरा आहे, पण प्रत्यक्ष आचरणांत किंवा 
सत्यसृष्टांत, विशेषतः सरकार ह्या संस्थेत ही उज्ज्वल 
परंपरा उतरविणे फास्च दुष्कर आहे. आपणांस 
राजकीय स्वातंत्र्य बहुतांब्ा लोकांच्या खडतर तपश्चर्थे- 
वांचचूनचच मिळालेळें असल्यामुळें आणि देशांतील 
आजच्या पुढारी बनलेल्या मध्यमवर्गीय लोकांचची 
रहाणी सारखी खालावळेली असल्यामुळें, अधिकारा- 
बरोबर येणारी सुखासीनता आणि सरकाराविष्टित 
सत्ता ह्यांनी त्यांची मने लाळ्चावलेळीं असणे 
स्वाभाववक आहे अस म्हटलं पाहिजे, आणि म्हणून 
गेळीं २५ वर्षें गांधीजीनी निमाण केलेली आहिसा 
प्रधान व सत्यवादी परंपरा व तिची शिस्त, सत्ते- 
बरोबर साहजिकपणानेंच येणाऱ्या मदांधतेमुळे, 
केवळ पूर्वायुष्यांतीळ ध्येयवादी तपश्चयेच्या जोरावर 
कॉंग्रेसच्या मंत्रिवगीसहि टिकवून रणे काठिणचच 
जात आहे, 


७४ ४3 ४७" * 

जयपूरचे वेभव व काग्नेसचा 'व्येयवाद्‌ 

खेड्यांत कॉंग्रेस भरवावी अशी गांधीर्जींनी 
अलौकिक परंपरा घाळून दिलेली असतांना जयपूर- 
सारख्या इतिह|सप्रसिद्द सुंदर शहरी कॉंग्रेर भरली. 
कॉंग्रेस सरकाराच्या अनेकविध मदतीमुळे व प्रोत्सा- 
हनामुळें पन्नास लक्ष रुपये काँग्रेसच्या ह्या संस्थानी 
अधिवेदानामध्ये खर्ची पडले. विधायक कायीत 
उपयोगांत आणावयाच्या गांधी-स्मारक-निर्धीसाठी 
सवे हिंदुस्थानभर अनेक माहिने खटपट चाललेली 
असतांना देखील अद्याप दोन कोटींची रक्कम एकत्रित 
होऊं शकली नाही;.पण जयपूरचे आधिवेद्षान वेभव- 
शाली करण्यासाठीं अर्धा कोटी र्पयांचा ह्या काठेण 
पारोस्थतींत सहजासहर्जी चुराडा होतो ! ह्यावरून 
देद्ांतीळ वातावरण ध्येयवादाच्या मोजमापार्ने सहजच 
अजमावता येतें. तीन लक्ष लोकांचा अजल रंगीबेरंगी 
मेळावा, खाण्यापिण्याची रेळचेळ, विस्तीर्ण मंडपाचचा 
थाटमाट, चांढ|च्या र्थांत 1मरवणूक, 'चोंघड्यांचा 
दूरवर घुमणारा प्रांतेथ्वाने ह्या घटना सरकाराधिष्ित 
कायरसचच वेमव दिग्द|शत करणाऱ्या असल्या, तर्रा 
काय्नेसमधाल बहुसंख्य लोकांच्या सद्यःकालींन आकाँ- 


क्षाचा वारा कसा वाहत आह ह्याच अनुमान 
करण्यास पुरशा आहेत 


ह्या,आबेवेशानांत देवास संदेश देणारा एक 

त्वाचा ठराव पास झाला आहे; आगागि काँग्रेसमधील 
छाकांच्या सावेजानेक चारित्र्याबद्दल व शीलाबहलच्या 
ठरावावर महत्त्वाची चचचा ह्या आधिवेशनांत झाली 
आह. सध्यांच्या सरकारास पा ठिंबा देणारे, त्यांचे घोरण 
उचळून धरणार, सरकारच्या कामगिरीचे वास्तव- 
दशेन करून देणारे अनेक ठराव जयपूरला पास 
झाळे आहेत. हे ठराव अपवाद्रहित आहेत ह्यांत 
कांदीं शंका नाहीं. परंतु ह्या अनेक ठरावांवरऱ्ची 
भापणे वाचल्यानंतर किंवा तीं ऐकल्यानंतर वोंग्रे- 
सजन नातक प्रभुत्व, काग्नेसचची ध्येयवादी परंपरा, 
गाधाजीच अळाकेक राजकारण ह्या ठरावांच्या 
चर्चेने व भाषणांनी पुनरुन्षीवित कसें करितां येईल 
हा मूलगामी प्रश्न शिळकःच राहतो. 

जयपूरचा कांग्रेस म्हणजे पंडित जवाहिरलाल 
नहरू व सरदार पटेल ह्या दोन पुढाऱ्यांची ळोक- 
प्रियता व त्यांची अल्गो$क कामगिरी ह्यांचे प्रदर्श- 


३७१ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९.१. ७ 
५/५ १) 
ढत % णात तौ 
(च; 9) 
॥४ नवभारत 
कद ३) ७५ प्र ३९ 
चि 


यि 


शं सकत उफ > 


कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ज्ञयपूर कॉँग्रेसची फलररूति 


नच होतें, असें जयपूर कॉंग्रेसचे सार सांगतां 
येण्यासारखे आहे. परंतु पंडित जवाहिरलाल नेहरू 
व सरदार वछूभमाई ह्यांचीन्च कांहीं केबळ कॉंग्रेस 
नाहीं; आगि ह्या दोन पुढाऱ्यांच्या महत्तमतेत 
कॉंग्रेस-संस्थची थोरवी सामावूं हाकत नाहीं, आजच्या 
विलक्षण परिस्थितीमुळे व ह्या पुढाऱ्यांच्या अतुल 
कर्बगारीमुळें ते हिंदुस्थानचे मूधाभिषरिक्त राजे झालेले 
असले, आणि सध्यांची राजकारणी जनता त्यांच्या 
व्यक्तित्वामुळें मारून गेलेली दिसत असली, तरी 
आज राजेरजवाड्यांचें युग राहिलेळें नाहीं, पुढाऱ्यांना 
देव मानून प्रातिनिधिक सत्तेमधील देशोद्वारक त्वे 
दृढमूल होऊं शकत नाहींत आणि देशाची नेतिक 
पातळी वर उन्चळली जात नाहीं, हेंहि तितकेच खरे 
आहे. देशांतील मूघाभिपिक्त पुढार्‍यांनी नम्रता 
घारण करून आपली लोकप्रियता खरनयी घाळून 
कॉँग्रेस ह्या एकमेव, राजकीय प्रभुत्व गाजवणाऱ्या, 
संस्थेचें नेतिक वजन वाढावेळें तस्च देशाचा 
उत्कर्ष साध्य होण्यास मदत मिळूं शकते. 
सवीदयी प्रदर्शनाचे वैशिष्टय 
कॉँग्रेसला आज ध्येयवादाऱची किंवा नेतिक उन्नत 
विन्चाराची फार गरज आहि. द्दी गरज जयपूर्ची 
कॉँग्रेस प्रत्रूं शकली नाहीं; असा ग्रह विचचारी' मना 
वर झाला असला पाहिजे असें वाटतें. ही ध्येय- 
वादार्‍ची गरज अल्पांशानें पुरवू शकेल अर्स जयपूरला 
एकऱ्च हृदय होतें. सर्वोदयी प्रदशंन हेच केव 
गांधीजींची उज्ज्वल परंपरेची साक्ष पटावेण्यास कांही 
कांहीं प्रमाणांत समर्थ ठरू शकत होतें. एका बाजूस 
अजल्य वैभवश्याळी देखावा, तर दुक्ऱ्या वाजुस 
त्यांच्या आर्थक दारुण पारिस्थतींत हजारों 
खेड्यांचा संसार नरटिनेटकेपणानें कसा चालवितां 
थेईल ह्यावदळचें लहानसे नम्र चित्र ] 
त्र काढणाऱ्या थोड्या संयमी, खाथेत्यागी 
सेवार्मी लोकांचे प्रभुत्व आजच्या कॉंग्रेसवर नाहीं, 
बेकारी लोकांनीं भारलेला 
आजची कॉंग्रेस हा आ रे 
मेळावा बनख्छा आहें. अंवोदया पदत हा क 
ह्या लहानशा कोप- 
सचा लहानसा कोपरा आहे. 


नि 


कतेवगारचिं क्षेत्र कितपत पुढे वाढवूं शकतात, ह्यावर- 
त्यांच्या गर्तावर कॉंग्रेसचा परंपरागत ध्येयवाद अव- 
ल॑वून आहे असें प्रस्तुत लेखकास वाटतें. जयपूरची 
कॉर्रेस वेभवश्याली झाळेली असली, तरी हिंदुस्थानां- 
तील खेड्यांनें वेभव कर्से वाढवावयाचचें वैभव 
वाढविण्यासाठी कोण कष्ट करणार, ह्या महान्‌ उाददि- 
षासाठीं सेवारत कार्यकत्यींची सेना कशी उभारा- 
वयाची ह्या जरूरीच्या प्रश्नांची उत्तरें जयपूस्ची 
कॉंग्रेस देऊं शकली नाही. म्हणून गांधीर्जींच्या मृत्यू- 
नंतर भरली ही अवाढव्य कॉंग्रेस गांधीजीन्ची 
परंपरा जोमान पुढें चालविण्याच्या दृष्टीने यशस्वी 
झालेली नाहीं असें मोल्या खदानें म्हणणें प्रात्त आहे, 
व्ययवादी सेबकांची गरज 

आपल्या देशाचे तारू स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 
देखीळ अनेक सोसाठ्याच्या विचारवाऱ्यांत सांप- 
ळं आहे. परदेशांवरून सुद्धविप्यफ व राजकीय 
उपपात्ति -(10९०)]०४१)- विघयक अनेक निरनिराळ्या 
विर्‍चारांचे झंझावात आपल्या देशावर 'यडक्या मारीत 
आहित. त्यामुळें आपलें हें तारू अधिकच डळमळत 
आहे. कॉंग्रेसचे सरकार असलें तरी तें कॉंग्रेसमध्ये 
एकविचार व एकतानता निर्माण करूं शकत 
नाहीं. कॉंग्रेसच्या बाहेर देशांत राजकीय विचारांचे 
थेमान सुरूं आहे. आर्थिक बिकट परिस्थतीचे 
अनेक भोंबरे ह्या दुर्दशेत भर घालीत आहेत. अशा 
अवस्थ्रत ध्येयवादी पण शांतपणानें विचार करणारेव 
सेवाभावार्ने काथे करणारे अशांची अधिकच गरज 
तात्रतेनें भासत आहे. सवे देशभर जिचे राजकीय 
प्रभुत्व आहे अशी काँग्रेस ध्येयवादास मदत करील अशी 
अपेक्षा करण्यावांचून गत्यंतर नाही. तरी ती अपेक्षा 
सफल होऊं शकत नाहीं हें देशाचे दुदैव म्हटलें 
पाहिजे. 

जरी श्री. राधाकृष्णन्‌ हे राजकीय पुढारी नसले 
व त्यांच्या भाघणार्‍चा प्रस्तुत राजकारणावर फारसा 
परिणाम होण्यासारखा नसला तरी त्यांचा बौद्धिक 
आधिकार फार मोठा असल्यानें जयपूर कॉंग्रेसनंतर 
तिला अनुलक्षून त्यांनी मद्रास येथील (२३-१२-४८) 


९ य, 


र्‍्यांत आपला मर्यादित सतार मांडणाऱ्या लोकांस आपल्या भाणणांत व्यक्त केळेळे विचार लक्षांत 
- ट्‌ > . 
हिंदुस्थानच्या अफाट राज्यांतील संसार 1९ वेण्यासारले आहेत-- 
क. आगामी काळांत मात होते, ते आपल्या * गांधीजींनी आपगांस स्वातंत्र्याच्या दाराशी 
ह्त्त्व्‌, 
२७३ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
4/.4) 
% क 
फ़ 
%्&« र्क ग ऱ्य क्क 
॥6*नवभारत 
वही ७५ 


अमृतमहोत्सवी 


वि > ७ 


शं ' कत १ “क 


कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


आणून सोडलें आणि ते स्वतः निघून गेले. ज्या 
तस्त्वांकरितां त्यांनी आपलें आयुष्य समार्पिले, त्या 
तत्त्वांबद्दळ आपण संदेव जागरूक राहिला नाहीं तर 
आपलें स्वातंत्र्य मृगजळ ठरेल ! 

. “ कॉँग्रेसजनांच्या चारित्र्यासंवंधीं जयपूरच्या 
आधिवेशनांत आलेल्या ठरावाला जो पाठिंबा 
मिळाला, त्यावरून हें उघड आहे कीं, आज ज्या 
गोष्टी घडत आहित, त्यांपैकी अनेक गोष्टींविषर्यी 
जनतेंत असंतोष वाढत आहे. या ठरावाला मिळा- 
लळा पाठिंबा म्हणजे इपाराचच होय. देशाच्या 
राज्यकारभाराबद्दल जे श्रेष्ठी जबाबदार आहेत, ते या 
असंतोप्राची जितक्या लवकर दखल घेतील तितकें 
ऱचांगर्ळे! आज तो असंतोप्र मुक्ता आहे. पण एक 
दिवस त्याला खार्त्राने वाच्या फुटेल. चीन, ब्रह्मदेश 
आगि मलाया येथे जे प्रकार आज घडत आहित, 
त्या प्रकारांचा करडा इप्रारा आपण लक्षांत घेतला 
पाहिजे, बदळ ज्या वेळीं अगदी मंद गतीने होऊं 
लागतो, त्या वेळी क्रांति अपरिहाये होऊन वसते. 
आर्थिक पुनधटनेच्या बाबतींत आपण जर गाफील 
आणि मंद राहिलों, कामगारांनी पेदास वाढ- 


संस्कृतीचा पाया 


आपली संस्काते महान्‌ आहे, पण तिची महती व्यापार आणि उद्योग 

अवलंबून नाहीं, आमच्या संस्कृतींचा पाया, मुख्य भर साधुत्वाच्या गुणांवर आहे. 

काळांत थोर अशा साधुत्वगुणसंपदेर्‍चा वेळोवेळीं जीवनांत प्रादुर्भाव होत नाही, 

ओसाड, भभ्न मंदिराप्रमाणें झाली आहे असं समजावें. म्हणूनच आतांच अगदी या 
“शा त्विरत ठी य.ची > ॥2 री 

माणस नंमाण झाळी पाहिजेत कीं, ज्यांच्या ठिकाणी आ 


आत्म्याचा मूर्तमंत आविष्कार दिसून येईल. 


/__  अपयशामुळें इतके नव्हे पण यश्ामुळेंच आपले दोप कित्येक वेळां उघडको 
प्रावापूबा आपण खातेत्र्याकरितां झगडत असतांना आपणांमध्ये धेय, सेवाभाव आणि 
कमाठाचा असा उदात्त आविष्कार दिसून आळा. पण आज हेच गुण आपणांस सं 
अर्से दिसत आहे ! गांधीजींना हेंच दिसून आढे. गोळ्यांनी 


या वैफल्यभावनेनें विदोणे झालें होतें ! 


डॉ. राधाळू 


विण्याच्या कामी ,सहकार्य द्यावें एवढीच फक्त एकक 
घोषणा जर आपण सारखी घोकीत राहिलो आणि 
गर्खिांच्या रक्तांतून नफा पिळून काढणाऱ्या काळा- 
बाजारवाल्या पुंजीपतींना जर आपण हात लावला 
नाहीं, तर त्या विषमतेंतून असंतोष षार्त्राने उफा- 
ळेल. आम्ही कम्युनिस्टांना गाडून टाकणार आहोत 
असा नुसता वकवा करण्यांत अर्थ नाहीं. जोपयत 
आपण आर्थिक पुनर्धटना जलद घडवून आणीत 
नाहीं, भांडवळदार आणि कामगार यांना देशासाठी 
सारखीच झीज सोसावी लागेळ अशी व्यवस्था 
जोपयत आपण करीत नाही, तोंपर्यंत कम्युनिझमलळा 
मदत करण्याची इच्छा नसतांनाहि आपण कम्यु- 
निझमऱचा प्रचार करीत आहोत, असेंच म्हणावे 
ळागेळ, आपलें आजचे सरकार हें भांडवलवाल्यांचे 
भांडवलवाल्यांनीं. भांडवलवाल्यांसार्ठी यालविलेलें 
सरकार आहे, असा जगांत आपल्या सरकारचा 
दुळोकिक होतां कामा नये, या प्रकाराला जोपर्यंत 
आळा घातला जात नाहीं, तोंपरयैत हिंदुस्थानांत 
खरा समाजवादी लोकशाही स्थापन करणे 
आपल्याला शकय होणार नार्ही, !! 


यदे यांच्या बाढीवर 
ञ्या संस्कृतींत वर्तमान- 
ती संस्काते एकाद्या 
वेळीं आपणांत अर्शी 
पल्या या महान्‌ देशाच्या साधुत्वगुणसंपन्न 


स येतात. स्वातंत्र्य 
त्याग या गुणांचा 
हड ४. ] पी 02__” (0 डून जात आहेत, 
त्यांच शरीर विदार्ण होण्यापूर्वी त्यांचे हृदय 


( मद्रास येथील भापणांतून २ ३-१२-४८) 


३७४ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ यवनांच्या साऱ्या करा त्या मशिदी 
उध्वस्त उध्वस्त 
जमीनीचे दोस्त, 

तयांच्या ठिकाणीं आपुलीं मंदिरे 

मंदिरें भव्य उभारा तुंग 

रेसीं कीं जयाचे कळस सोन्याचे 

आकाश भेदून स्वगीत जातील-! 
गजेळे कट्टर श्रीकृष्णदेवाचे 
कट्टर भक्त, 

“: वला पेटवा करा चटकन्‌ 

खाक खाक राख राखरांगोळी 

खुनी काफिरांच्या सार्‍या देउळांची 
अनू उभारा अस्मानचेबी 
आपुल्या मशिदी जयांचे घुमट 
मक्वेहुनी पण स्पष्ट दिसतील ?' 
कडाडे कडवा महंमदीयांचा --- 
कडवा संमदे. 
क्क क ड 

पुऱ्या पाडण्या झ्य क म 

लागळे कामाला एकाच वेळी 

कृष्णाचे प्रेमी अल्लाचे प्यारे 
काळेबाजारी श्रीमत कुबेर 


गेठे कोठें तरी........ । 


महान्‌ महान्‌ पुढारी भाडोत्री 
प्रचार-स्फुलिंग ओकती फॅकती 
भुकेले द्ररिद्री अज्ञानी दरिद्री 
-बालकें भाबडीं-- गाळूं लागले 
सांड लागले आपुला घाम 
आपुले श्रम आपुले रक्त 
धमेकार्यांसाठीं | 

डं र क 

सववत्र माजतां अग्नीचा डोंब 


उडालीं त्वरित 
जाहली राड 


रक्ताची क्कारंजीं 
कुजल्या मांसाची 


असंख्य मकिदी जाहल्या माती, 
असंख्य मंदिरे जाहलीं खाक. 
कबरस्थानें स्मशान स्म्यानें ! 
वि र ७ 
धमंकायांसाठीं ! 
3 क येड 
पाहुनि आपुल्या भक्तांच्या लीला 
अछा नि कृष्ण 
हातांत हात घाटूनि बिचारे 


गेले कोठें तरी 


. निघून, निघून 
अश्र्‌ ढाळीत ! 


३७५ 


अनुक्रमणिका 


--प्रा, य. द. भावे 


2 > 
क. ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ ठो 
र अमृतमहोत्सवी] >२७ 
वर्ष _ छे 

ह) र“ 
तु. “क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा गं, व. त्रामोपाध्ये 


ऐतिहासिक कादेबरी । कांहीं 


ऐतिह्यासेक कादेवरीची निर्मिति कांही एका 
विशिष्ट काळांतच होते असें आजवर लिहिल्या 
गेळेल्वा ऐतिह्यासिक कादेवर्‍्यांवरून दिसून येर्वे. 
समाजांत ज्या वेळीं गतेतिहासावद्दल आदर, अभिमान खु 
श्रद्धा इत्यादे वास करीत असतात, आणि 
वतेमानाच्या तुलनेत ऐेतिहासिकावद्दलची श्रेठता 
ज्या वेळीं उत्कटतेने जाणवत असते; तो काळ 
ऐतिहासिक * कादेबरीला ( आणि कोणत्याहि 
ऐतिहासिक ळलितकृतीला ) पोषक असतो; त्यांत 
ऐतिहासिक वीरपुरुपांबद्दळ नितान्त आदर, त्याच्या 
शोयेवीर्यांवद्दलचा अभिमान, त्याच्या कतेबगाररीवद्दल 
लोकप्रिय असणाऱ्या अद्भुतरम्य आख्यायिका, 
इत्यादींचीहि भर पडते; आणि या साऱ्यांचा 
परिणाम जेव्हां .तत्संवादी अक्षया कलावंताच्या 
म्हणजे येथ कादेबरीकाराच्या मनावर होतो, तेव्हां 
त्याच्या हातून ऐतिहासिक कादेवरी निर्माण होते. 
हारेभाऊंनी जेव्हां ऐतिहासिक कादेवऱ्या लिहिल्या 
त्या वेळची महाराष्ट्रांतील मराठ्यांच्या दातिहासा- 
बद्दलचा प्राते, खरा इतिहास जाणण्या*ची जिज्ञासा, 
रायगडच्या शिवप्रभूच्या समाधीचा, जीणौद्वार आगि 
पुनः विष्णुशात्री चिपळूणकरांनी  स्परधर्म, स्वदेश, 
नि स्वभाषा यांबद्दल उद्दीपित केलेला अभिमान 
आणि या सर्वाचा जनमनावर झालेला परिणाम या- 
वाबत लक्षांत घेण्यासारखा आहे. ऐतिहासिक 
कादंबरीच्या निर्मितीला जी एक सामाजिक प्रत्रात्ते 
कांही अंशीं कारण असते, आणि ज्या प्रवृत्तींतून 
कादंबर्रीकाराला प्रेरणा मिळते त्या गोष्टींचा मला 
प्रस्तुत विचार करावयाचा नाहीं, तर ऐतिहासिक 
कादंबरी म्हणून आपण जिला संबोधितो, तिथ 
निश्चित स्वरूप काय असतें, तिच्या मर्यादा काय 
असतात, आणि तिथ्यांतून कोणत्या प्रकारच्या 


(> 


[वचार 


ऐतिहासिक सत्याचा वाळमायीन आविष्कार होतो 
इत्यादींचा विन्चार करावयाचा आहे. 
काद्‌ंवरोंतील ऐतिहासिक सत्याभाल 
प्रथमतः इतिहास. आणणि ऐतिहासिक वाचा 
यांच्यांतील फरक स्पष्ट केला पाहिजे, अथात्‌ हा 


फरक स्पष्ट करतांना, त्यांच्या तपशिळांत न शिरतां. 


इतिहासांतील ऐतिहासिक सत्य आणि ऐतिहासिक 
कादूंवरींतीळ ऐतिहासिक सत्य यांच्यांतला भेद स्पष्ट 
केला म्हणजे प्रस्तुत चर्चेला पुरेसा आहे. 


सामान्यपणे इतिहास म्हणून ज्याला मानले 


जातें तो गतकालीन घटनांच्या तपादीलाने भरळेला 
असतो. आपल्याकडे समाजाचा सवीगीण इतिहास 


(> अ 
लि 


हिण्याची पद्धति रूढ झालेली नाहीं. फक्त राजकीय 
इतिहासावस्च इतिहासकारांचे लक्ष केंद्रित झालेछे 
आहे. परंतु इतिहास-मग तो राजकीय असो कां 
धार्मिक असो-जें सत्य सांगतो, ते सत्य निभेळ 
वास्तव सत्य असतें. इतिहासकारार्‍ची वेयाक्तिक दृष्टि, 
त्याला मिळालेळी अपुरी किंवा एकांगी सामग्री, त्या 
सामरग्नीतहि ऐकणाऱ्याच्या वा सांगणाऱ्याच्या मनाने 
नकळत केलेला बदळ, त्याचे पूर्वप्रह-इत्यादिकांनी 
सत्याच्या निभेळ स्वस्पांत कांहींच बदल 
होत नसेळ अर्से मला 

परंतु अ्या तर्‍हेनें थोडेफार ब 
तरी इतिह्वासकाराची दृष्ट गतकालांत जे ज॑ घडलें 
असेल म्हणजे प्रत्यक्षांत घडले असेल तें ते नमूद 
क करण्याकडेच असते, त्यांत त्याच्या कल्पनेचे नि 
भावनांचे रंग मिसळलेळे नसतात. फार तर तो 
आपल्या चिकित्सक वुद्दिमत्तेनें मिळालेल्या सामग्रीची 
सत्यासत्यता पारस्रील, त्याची सचाळण करील, 
त्यांची संगति लावील, आणे त्यांतून उरलेले खरेखुरे 


दळ झाळेळे असले 


३१७६ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


2. क सि 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


म्हणावयाचे नाहीं, . 


' र भे त्र 
क :- "१" क्री 
१ क क्क 


ह. ल “र 
> ह ७५ 'ब”** 


क्ट &.अमृतमहोत्सवी 1) >> 

1 (>>. वर्ष ४” 

*र- ८ पथा 
१ कट 0९ डर 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऐतिहासिक कादंवरी ! कांहीं विचार 


हणजे प्रत्यक्ष घडलेले असें सत्य सांगेळ, इतिहासकार 
मोठ्या चिकित्सेचा असूनहि तो देशयाभिमानानें वा 
ऐतिहासिक बीरपुरुपाच्या आदरानें भारळा जाणें 
अशक्‍य नाही, आपला गतोतेहास किती उज्ज्वळ 
होता हें दाखविण्याचचाहि त्याचा हेतु असेल किंवा 
इतिहासापासून मार्गदशन करण्याचीहि इच्छा त्याच्या 
मनांत वसत असेल, म्हणजेन्च इतिहासलेखनामार्रे 
अशा प्रकारच्या कांही भावनाहि प्रेरक झालेल्या 
असतील. परंतु त्यामुळें फार तर तो इतिहास ऐति- 
ह्यासिक सत्याच्या हृट्टींन विनज्चक ठरणार नार्ही; 
किंवा तो अर्धसत्य सांगेळ; किंवा त्यांतील सत्यावर 
कांहीं ग्रहाम्रह्यांचे ळेपहि चढतील; पण म्हणून त्यांत 
काल्पानिकतेचा आणे भावात्मकतेचा कलात्मक स्पश 
झाला असेल असें खासन्च म्हणतां वयेणार नार्ही. 
किंबहुना खरा इतिहास या सवीपासून आलिप्त राहून 
खरें निर्भळ ऐेतिहासिक सत्य, वास्तव सत्य सांगण्या- 
ऱाःच प्रयत्न करील, या उलट ऐतिहाासेक 
कादंबरीत किंवा कोणत्याहि ऐतिहासिक ळलितकृर्तीत 
जं ऐतिहासिक सत्य असतें, तें कलात्मक असते. 
काल्यनिकता आणि भावनात्मकता यांच्या मुशीतून तें 
उतरलेले असतें; आणि त्या*चा वाचकांच्या मनावर 
जो परिणाम होतो तोहि मावनात्मक असतो. इतिहास- 
वाचनाने गतकालाचें ज्ञान होईल, पण ऐतिहासिक 
ललितकूनीनें गतक्रालाचा भावनात्मक अनुभव येईल 
या अनुभवांत ऐतिहासिक सत्याचा आभास निमाण 
होईल; आणि या आभासांत वाचक वतेमानाला 
विसरून मनार्ने इतिहातकालांत जाईल, आणि 
तेथील ऐतिहासिक वातावरणांत, ऐतिहासिक 
जविनांत रंगून जाईल. यांतच त्याला ऐतिहासिक 
सत्याची अनुभराते लाभेल, 
छेतिहासिक महत्त्वाच्या घटना कोणत्या? 
ऐेतिह्यासिक कादंबरीतील बा कोणत्याहि ऐेति- 
ह्यासिक ललितकृतींतीळ ऐतिहासिक सत्याभास म्हणजे 
कांय याविषयीं आणखी थोडा वि्वार केला पाहिजे, 
कलावंताला प्रतीत झालेला ऐतिह्यासेक सत्याचा भास 
हा केवळ इतिहासवाचनान किंवा इतिहासज्ञानाने 
होत नसतो. डातिहासवाचनानें फार तर त्याच्या 
ज्ञानांत भर पडेल; परंतु त्याला भावनात्मक अनुभूति 
येणार नाहीं, ही भावनात्मक अनुभूति येण्यासाठी 


त्याला तत्कालीन दंतकथा, लोकसमज, रम्यादूभुत 
अशा एऐेतिहासिक प्रसंगांचे आकषण इत्यादींची 
मदत होते. ऐतिहासिक कलाकाते निमाण करणाऱ्या 
कलावंतांची प्रकृतीहि त्याला अनुकूल अशीच 
असते. रम्यादूसुत गोष्टींनी त्याचे मन .थरारून 
जात असतें. गतकालीन शूरवीरांच्या पोवाब्यांनीं 
त्याचे रक्त उसळते. लोकविलक्षण दंतकथांचा 
मनाळा चटका लागतो, पण इतकेंच होत नार्ही, 
हें मात्र लक्षांत ठेवळें पाहिजे, कलावंताच्या कल्पनेने 
त्या सवीतून एक विश्व उर्भे केलेलें असतें. अर्थात्‌ 
तें गतकालींनच असतें; इतिहासाने निवढध असते. 
परंतु त्याची स्चना कलावंताच्या कल्पनेने केलेली 
असते. मात्र त्याच्या कल्पनेने ऐतिहासिक रूक्ष 
वास्तवाच्या तपशिलांतून एक मनोरम अश्शी सुंदर 
कलाकृति निर्माण झालेली असते. 

वर्तैमानांप्रमाणें भूतकालाहे अनेक घटनांना; 
अनेक तपशिलांनीं बनळेला असतो, इतिहासाने 
अनेक व्यक्तीचे उलेख केलेळे असतात. ती ती 
व्यक्ति आपलें वैयक्तिक आणि असल्यास सामाजिक 
वा राजकीय अर्से जीवन जगून गेळेळी असते. या 
साऱ्या व्यक्ती आणगि साऱ्या घटना यांनीं इति- 
हासार्‍ची इमारत रचलेली अतली तरी त्या साऱ्यांचा 
ऐेतिहासिक ललितकृतीला उपयोंग होईलच अशी 
मात्र खात्री देतां थेणार नाहीं. मग ऐतिहासिक 
लालळितकृतींत कोणत्या घटनांचा आणि व्यक्तींचा 
उपयोग होतो, असा प्रश्न निमाण होतो. म्हणजे 
कोणत्या घटनांना आगि कोणत्या प्रकारच्या 
व्यक्‍तींना ऐेतिह्यासिक ललितक्र्तीच्या दृष्टीनें ऐेति- 
ह्यासेक म्हणतां येईल ! म्हणजे, इतिहासांतील तवेच 


* घटना आणि व्यक्ती यांना ऐतिह्यासेक म्हणतां 


येणार नाही काय? याचे उत्तर स्पष्ट आहि. 
इतिहासकाळांत अनंत व्यक्ती आणि असंख्य घटना 
घडलेल्या असल्या आगि त्यांची नोंद इतिहासाने 
केळेली असली तरी त्या सोऱ्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या 
असतातच असें नव्हे; कारण इतिहास घडवावयाला 
त्यांचा उपयोग झाळेला नसतो. इतिहासांत अश्या 
फारच थोड्या व्यक्ती होऊन गेलेल्या असतात, 
आणि असे फास्च थोडे प्रसंग घडलेले असतात कीं 
त्यांचा इतिहासावर कायमचा परिणाम झालेला 


७७ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९  $ 1 ऱ् 


च 
%%& र्क प्र्व्माट क 


क ही णल र भ 
हन ्ि ७५ प >१९ 
नभ (अमृतमहोत्सवी >) >७ 


र. त. ४ 
*री , सश “१ 


* कूक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


असतो किंवा इतिहासाला त्यांच्यामुळे नवीन वळण 
लागलेळे असतें; किंबहुना अशाच थोडया व्यक्तीच्या 
कृतीने इतिहासाला गाते मिळालेली असते. ही 
त्यांची कृति आणि त्यांनीं दिळेळी गाते ज्या कांही 
घटनांमध्ये सामावलेल्या असतात त्याच घटनांना 
ऐतिहासिक महत्त्व असते. त्यांतच ऐतिहासिक 
सत्याचें आधिष्ठान असतें. ऐतिहासिक ललितलेख- 
काला ज्या कोण्या एका ऐतिह्ास्तरैक सत्याचा शोध 
घ्यावयाचा असती 'तें सत्यहि त्यांतच दडलेळें असतें. 
ऐतिहासिक ललितकृतीत ज्या ऐतिहासिक सत्याचा 
आविष्कार झालेला असतो असें मीं म्हटलें चें हेंच 
सत्य होय, 


पात्रे काल्पनिक पण प्रतिनिधिरूप 

ऐतिहासिक कादंबरीतून ऐतिहासिक सत्याचा 
भावनात्मक आविष्कार झाला पाहिजे असे मीं अ 
वर म्हटलें आहे त्याचें आणखी थोडेसे स्पष्टीकरण 
करणें जरूर आहे. इतिहास-सेशोधकाप्रमाणे इति- 
हासांताल तिथि, वार; स्थळ, इत्यादींची चिकित्सा- 
पूर्वक पारख करणें निराळें आगि त्या साऱ्यांची 
साकर्ल्येंकरून चाळण करून त्यांतील ऐतिहासिक 
सत्य शोधर्णे निराळे, ऐतिहासिक कादेबरीकाराला 
जणूं तारेवरची कसरतच करावया*ची असते. काल्प- 
निकाच्या साहाय्यानें कल्पित सृष्टि तर निर्माण करा- 
वया'ची पण पुनः तिन्वची उभारणी इतिह्यासावस्च 
करावयाची; आणि तीहि अशा कांही कलात्मकतेने 
कीं, तींतून व्यक्त होणां ऐेतिहासिक सत्य चि 
केवळ एतिहासिक सत्य न राहतां 
त्यांतून तात्त्विक, क्याश्वत सत्याचचाहि साक्षात्कार 
झाला. पाहिजे, यासाठींच्च त्याला इतिहासांतील 
तपाशेलापेक्षां त्या साऱ्यांचा साकल्याने जो भावना- 
त्मक परिणाम होतो त्यावर लक्ष केंद्रित करावें 
लागते, उदाहरणाने माझें म्हणणे स्पष्ट होईल, 
हरि नारायण .आपटे यांच्या प्रासेद्द 'उषःकाल' 
कादुंबरीचेच उदाहरण घेऊं. 'उषःकाल! कादेबरींत 
हरिभाऊंना महाराष्ट्रांतील स्वराज्याच्या सूयोदयापूर्वी- 
चचा उपःकाळ रंगवावयार्‍चा होता. त्या उष$कालीं 
:स्वराज्यस्थापनेसाठी जे प्रयत्न झाले, त्या प्रयत्नांना 
.जी प्रेरणा मिळाली, त्या प्रेरगेची शक्ति आणणि 
योजिळेली युक्ति इत्यादींनी तत्कालीन आवबालब्रद्ध 


स्रीपुरुषांवर जो परिणाम झाला त्याचें परिणामकारक 
चित्र हरिमाऊंना रंगवावयाचें होतें. त्यासाठीं त्यांनी 
जी पार्त्रे निवडली, त्यांपैकी फास्च थोडीं पात्रे इति- 
हासांत खरोखरी होऊन गेळेलीं आहेत; आणि अर्शी 
र्जी कांही थोडीं पात्रें आहेत त्यांच्याकडून फारच 
थोड्या-कादंवर्रीत महत्त्वाच्या असणाऱ्या-घटना 
घडल्या आहेत. कादंबरीतील बरींच महत्वाची प्र 
काल्पनिक आहेत. परंतु तीं काल्पनिक असली तर्रा 
तत्काळांन समाजांत वावरणाऱ्या व्यक्‍तींचींच तीं 
प्रातेनिधिरूष आहेत. शिवाय ज्या कांटी प्रवृत्ती 
ततकालांन समाजांतील त्ररीपुरुप्रांत वास करीत 
होत्या त्यांचे ते नमुने आहेत. कादंवर्रीतील बऱ्या*चशा 
घटना काल्पनिक असल्या तरी त्या सर्वोतून स्वरा- 
ज्याच्या उषःकार्ली महाराष्ट्रांत जे वातावरण होतें 
त्याच प्रातेबिंब त्यांतून पाहायला मिळतें. शिवार्जाने 
केळेळी उठावणी, त्याच्या तरुण सहकाऱ्यांनी केलेली 
धाडसी मदत, वृद्ध सरदारनोकरदारांचचा विरो'व, 
मुसलमानांतील सुष्ठ नि दुष्ट यांच्याशी आलेले संबंध 
इत्यादीच्या मार्ग जे ऐतिहासिक सत्य आहे त्याचाच 
आभास कादंबर्रीती आढळतो हे लक्षांत ठेवलें 
पाहिजे. हा सत्याभास निर्माण करण्यासाठीं त्या 
साऱ्यांच्या मागची भावनात्मकता जशी कादंबरी- 
काराळा अचूक टिपतां आली पाहिजे, तज्ञीच 
ऐतिहासिकाची पार्खहि त्याला करतां आली पाहिजे, 
किंबहुना ऐतिहासिक सत्यश्ोधनांतून त्याला शाश्वत 
अशा सत्याचे दर्शन झाळें पाहिजे आणि कादंबरीत 
त्याचें भावनात्मक पुनर्दरीन देतां आलें पाहिजे. 
मात्र ऐतिहासिक कादंबरीत भावनात्मकतेच्या दृष्टीस 
काल्यानेकाचें, म्हणजे काल्यानिक पात्रांचे नि प्रसंगाचे 
किता महत्व असलें, तरी त्यामुळे ऐतिहासिक 
महत्त्वार्ची पात्रे आणि प्रसंग यांच्यावर मात 
होतां कामा नये हें मात्र लक्षांत ठेवले पाहिजे. 


कारण ती कादंबरी असली तरी ती ऐतिहासिक 
आहे. 


सामाजिक छेलितकृतीत ज्याप्रमाण शक्‍यता 
आणि संभवनयिता या दोन कसोट्या पाळून सधेच 
ष्ट जशी कल्पनेनें स्चतां येते-म्हणजे सवच पात्रे 
1न प्रसंग ज्याप्रमाणे. काल्यानिक 


नक असू शकतात-तर्शी 
शेतिहासिक लालितकृतींत रंगावितां येत नाहीं. 


शे७८ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऐतिहासिक .कादंवरी $ कांहीं विचार 


इतिहासाची वधनें हीं पाळावींच लागतात. म्हणजे 
ज्या कांही ऐेतिहासिक व्यक्तींचा आणि त्यांच्या 
जविनांतल्या प्रसंगांचा उपयोग कलावंताला कराव- 
याऱ्चा असतो त्यांच्या चित्रणांत इतिहासाने त्याचे 
हात बांधळेळे असतात. शिवाजीच्या व्यक्ताऱचत्रणाऱचा 
उपयोग जर कादेबरीकाराला करावयाचा असेल तर 
इतिहासाने ज्या प्रकारचा शिवाजी आम्हांला दाख- 
विळा आहि तशाच प्रकारचा शिवाजी रंगवावा 
लागेल; शिवाय शिवाजी'चा दुसरा कोणीहि प्रातिनिधि 
त्या ठिकाणी चाळावयाचा नाहीं, याच्या उलट 
त्याच्या आंवतीभोवर्ती त्याच्या मदतीस जी अनेक 
तरुणबांड मंडळी होती त्यांपैकी कोणताहि नानासाहेब 
( उषःकाल ) चालेल, कुठलाहि सांवळ्या 'चालेल 

कारण ती त्या अनेकांचे प्रतिनिधी म्हणून येताल, 
त्यांच्यांत त्यांच्यासारख्याच अनेकांचे स्वभावधमाहे 
एंकवटतां येतील. म्हणजेच तां 
पात्रें संपूर्णेपणानें काल्पनिक असू शकतील. मात्र 
या काल्पानिक पात्रांनाहि आपल्यामुळ मूळ शोत- 
हासिकाला धक्का लागणार नार्ही. अशी खबरदारी 
घ्यावी लागेल; किंबहुना मूळ ऐतिहासिकाळा उठाव 
देण्यासाठी, त्यांचें खरें स्वरूप जास्त स्पष्ट होण्या- 
साठीच त्यांची निर्मिति असते. ऐतिहासिक आणि 
काल्पनिक यांचे हें प्रमाण राखणें हा ऐतिहासिक 
कलाकृतीचा एक महत्त्वाचा निकप आहे. 


'ऐेतिहासखिक वास्तवता 
रेतिह्यासिके ललितकृति ज्या कांहीं विशिष्ट 
सामाजिक प्रव्ृत्तींतून निमाण होते असें मी सुरु 
वातीला म्हटलें आदे, म्हणजे इतिहासाबद्दलच्या नि 
त्यांतील कांही व्यक्‍तींबद्दलच्या कुतूहळामेश्र आदराने, 
रेतिह्यासिक लालितकाते निमाण होते त्या आदरानें 
कुतूहलाने, त्यांच्या असासान्यत्वांच्या फर्सनन ऐति 
हातिक ललितकृतींत आणखीहि काही विशेष शिरणें 
शाक्य असतें, ऐतिह्यासक व्यक्‍तीच्या असामान्यपणा, 
कवीैबगारीचा अचाटपणा, तेच्यावर आलल्या संकटांन्ची 
भोषणता आणि त्यांतून सहीसलामत पार पडप्यांत 
तिर्ने दाखविळेला अचाट धाडसीपणा, इत्यादीर्नी 
तेथील सर्व वातावरण अदूभुत आहे अर्स वाटूं 
गते. हारिभाऊंच्या सुद्धां सुरूवार्तींच्या ऐतिहासिक 
कादबर्‍्यांत अशा गोष्टी दिसतात आणणि त्यांच्या 


आर्धी लिहिल्या गेळेल्या अद्भुतरम्य कादंबऱ्यांशशी तर 
त्यांचं नातें नाहीं ना, अशी शंका यावयाला लागते. 
अर्थात्‌ ऐतिहासिक ललितकृतींत कांही एका 
प्रमाणांत स्म्याद्भुतता वेणें शक्‍य आहे आणि 
इष्टहदि आहे असेंहि आपल्याला मान्य करावे लागतें. 
कारण इातिहासांतीळ तसल्या'च कांही गोष्टींमुळे तर 
सामान्य वाचक इतिहासाकडे वळलेला असतो 
आणि म्हणून तर त्याला ऐतिहासिक ललित- 
कृतीबद्दलचें प्रेम वाटत असतें; अर्थात्‌ या अदूभुतते- 
मुळें मूळ ऐतिह्याश्तेकाचें रम्यत्व वाढत असेल तर 
ठीक; नाहीं तर ऐतिहासिकाचं ऐतिहासिकत्वचच नष्ट 
होईल, 

यांतूनच ऐतिहासिक कादंबरीसंवंधाने किंवा 
कोणत्याहि ऐतिहासिक ललितकृतीसंबंधाने आणखी 
एक महत्त्वाचा प्रश्न निमाण होतो. ऐेतिहासिक 
कादंबरीत जे जे प्रसंग ्वित्रित केळेळे असतात, जीं 
पात्रें रंगविली असतात, त्यांच्या करवी ज्या कांही 
रम्याद्भुत अशा घटना निर्मिल्या असतात आणि 
या सवीच्या साठी म्हणून ज्या कांहीं आख्यायिकांचचा 
नि समजुतीचा उपयोग केळेला असतो त्या सार्‍्यां- 
मुळें निर्माण झालेली जी सृष्टि असते ती वास्तवंतेच्या 
निकप्रावर घासून पाहतां येईळ काय? कलाकृतीची 
जेव्हां आपण वास्तवता पारखतों तेव्हां तिला 
आपण शक्‍यता आणि संभवनीयता यांच्या कसोठ्या 
लावतो, ऐेतिहासिक लालितकृतींतील कांही पात्रे 
आणि कांहीं घटना तर प्रत्यक्ष घडळेल्याचच असतात. 
तेव्हां त्यांच्याबाबत वरचा प्रश्न उत्पन्नच होणार 
नाही, परंतु अशी कांर्ही पात्रें किंवा असे कांही 
प्रसंग त्यांत आढळतात कीं, त्यांचा उगम ऐतिहा- 
सिक पुरूषाबद्दलच्या कमालीच्या आदरांतून किंवा 
दंतकथांतील अदूभुतांतूनच झालेला असतो. हे जे 
रम्यादभुताचे रंग कलाकृतीवर चढतात त्यामुळें 
तिर्‍्ची वास्तवता नष्ट होते कीं नाहीं £ वरवर पाहिलें 
तर नष्ट होते असं म्हणावे लागतें. कारण 
तीतील  रम्यादभुततेमुळें तितची जातकुळी 
अद्‌भुतरम्यतावादाकडेच जाते. परंतु येथे एक गोष्ट 
ध्यानांत घेतली पाहिजे कीं आजच्या वास्तव जीव- 
नावर आधारलेल्या ललळितकृतींतील वास्तवता आणि 
ऐेतिह्याशेक लालितकृतींतीळ वास्तवता यांच्ची गळत 


नं. ७ ०. ३७७ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बा 
त) स त” ऱ् 

क फीत 
*ऱ र ्ि १ श> क्ट 
69 नवभारत जै 


| धि ७५ 


हन 


आ, ९ र | 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारतं 


होतां कामा नये. आजच्या जविनावद्दळ आपल्याला 
लेवढें कुतूदूल असतें त्याच्या अनेक पटीनी ऐति- 
हाक कालाबद्दळ, निदान त्यांतील कांही विशिष्ट 
घटनांवद्दठ आपल्या मनांत कुतूहल असते. या कुत्‌ 
इलापोर्टी अनेक रम्याद्‌भुत अद्या कल्पना दडलेल्या 
असतात, समजुती असतात, आणि त्यांनीच तर 
ऐतिह्यासेक वातावरण निर्माण झाळेळें असतें. मग 
रेतिहासिक कलाकृतींच्या दृष्टीनें त्या स्थ घटना 
वास्तवच म्हटल्या पाहिजेत. अर्थात्‌ आजच्या दृष्टीने 
जरा त्या अवास्तव वाटल्या तरी त्या ऐतिहाथिक 
कलादृ्टानें शक्‍य 1ने संभवनीय वाटल्या पाहिजेत नि 
मात्र खास आणि त्याच दृष्टीने त्यांची वास्तवता 
किंवा अवास्तवता ठरविली पाहिजे. हवें तर त्याला 
आपण ऐेंतिह्याश्िक वास्तवता म्हणूं या. 
ऐेतिहासिक व सामाजिक यांमधील फरक 
या एतिहासिक वास्तवतेनें युक्त अशी 
जी ऐतिहास्तेक ललितकृति असते-गग ती 
कथा कादंबरी "- असो वबा नाटक असो- 
तिळा आपण नुसतेंच ऐेतिह्याश्ेक म्हणतों, 
परंतु ऐेतिहातिक या नांवान जी ललितकाते निर्माण 
होते ती बहुधा इतिहासकाळीन राजपुरुपांवर किंवा 
राजकोय समरप्रसंगांवर, अर्थात्‌ त्यांच्यामुळेंच इति- 
हास घडतो, इतिहासाटा कलाटणी मिळते, देशाचे 
भवितव्य ठरतें इत्यादि कारणांची त्यांना ऐतिहार्सक 
महत्तव मिळतें आणि ऐतिह्यासेक सत्याच्या दिग्दशी- 
नाला त्यांचाच उपयोग जास्त होतो. मात्र या 
ठिकाणी आणखी एक गोष्ट लक्षांत आल्यावांचून 
रहात नाही, आजवर इतिहासाने राष्ट्राची केवळ 
राजकीय बाजूच रंगावेली असल्यामुळें आम्हांस 
त्याची महती पटते. परंतु इतिहासांत खरोखरी 
सामाज्ञेक, धार्मिक इत्यादि इतरहि गोष्टी थेत नाहीत 
का ! आणि त्या सामाजिकांत आणि घार्मिकांत 
कांहीच ऐतिहासिक महत्वाचे प्रग आले नसतील 
का ! जरूर आळे असतीळ, आजवर धार्मिक क्रांत्याहि 
अनेक झाल्या आहेत. सामााज्ञेक क्रांत्याहि झाल्या 
आहेत. बोद धमाने वोदिक धमीविरुद्ध केवढे प्रचंड 
बेंड उभारून आहिसामय वोडध धमीचा प्रसार केला 
त्यानंतर शंकराचार्यांनी पुनः एकदां बोद्धाची पाछि- 
हाट करून वेदिक धर्माचें पुनरुज्जीवन केळे 


ऐतिह्यासेक महत्त्वाचे हे पुरुष आणणे त्यांची कंलैब- 
गारी ! ' मग त्यांच्या जीवनावर जर लालितकाते 


निमाण झाली तर तेला फक्त झेतिहासक 
असेंच म्हणणार १ की ऐतिह्यासिक धार्मिक 


म्हणणार ! स्हणजे ऐतिह्यासतेकाऱे पुनः ऐतिहासेक 
धार्मिक, ऐतिहासिक सामाजिक, ऐतिह्यासिक राजकाय 
असे भद करणार १ कीं त्यांना नुसतेच राजकीय, 
सामाजिक, धार्मिक असे म्हणणार १ कारण ऐति- 
हातिक काल घेतला तरी त्यांत सामाज्ञेक जावन 
असणारच ! त्यांत कांहीं समस्याहि असणार ! संघ 
असणार | मग त्या सामाजञेक संघर्षावर सामाजिक 
दृष्टीने जर ललितकृति निर्मिळी असेल तर ती मुख्यतः 
सामाजिकच म्हटली पाहिजे. वर्तमानकालीन 
सामाजिक असें जसें आपण म्हणत नाहीं तसेंच 
ऐतिहासिक सामाजिक म्हणण्याची काय जरूरी ; 
तीच गोष्ट धार्मिक किंवा राज्यनीतिव्यवहार या- 
संबंधीची ! पण ही गोष्ट मान्य केली तर या ठिकाणी 
असा एक मूळ्यूत प्रश्न निमाण होतो की मग ऐोते- 
हासिक, ऐतिहासिक म्हणून आपण म्हणतो तें 
राहिलेच कुठें ! ऐतिह्यासिकाचे निराळें अस्तित्वच 
कुठें उरलें ! त्याच उत्तर असें की, जरूर उरते. 
मात्र तितक्‍या तोलाचे ऐतिहासिक महत्त्व असलें 
पाहिजे, म्हणजेच मो वर म्हटल्याप्रमाणे इतिहास 
ञर विशिष्ट गोष्टींमुळे वा व्यक्तीमुळे घडला असेल 
तर ती गोष्ट वा व्यक्ति जरूर ऐतिहासिक होईल ! 
नव्हे, ऐतिह्ाशिकच म्हणजे रेतिह्यासिक महत्त्वाची 
हाइळ, त्या ठिकाणी सामाजिक वा धार्मिक वा 
खाजकाय अशा गोष्टी आल्या असल्या तरी त्या केवळ 
जाव म्हणून येतील, साव्य म्हणून नव्हे. 
र 
ऐतिहासिक काळाची मयीदा कोणती ? 


शएहासेक महत्व याचा अर्ध आपण एकदां 
स्पष्ट करून घेतला 


आणि त्या अनुरोधाने इतिहासावर 
ठ्सा उमदर्वीळ किंवा कलाटणी देईल घे ऐतिहासिक, 
इतर तार केवळ गतकार्लान वा भूतकालीन अर्से 
गन्ड तर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उत्पन्न 
होतो. ऐतिहासिक काळ म्हणून आपण सख्याला 
म्हणता त्याची मयीदा आपण कांही गेल्या क्षणा- 


“0 (च हर मी व न्य 
पर्थत मिडवीत नाही, किंबहुना गेल्या सालापयैत 


किती किंवा न ती 

कला किंवा गेल्या कांही दशकांपंयताहे भिडबीत नाहीं. 
३८०७ 

क कहा मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९.१. ७ 
की, तु प त ज्र 
00000 
्& र्क ४ वट 
नू$नवभारत 
कच हरि ७५ प्र ३१९ 
न्ट< .अमृतमहोत्सवी/$ >२० 


(७ 
श्र 


र 
1... वर्ष ४4३ 
भ् ८» पेश र्क 


क्क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऐतिहासिक कादंवरी । कांहीं विचार 


इतिहास कांही क्षणाक्षणाला घडत नसतो, इतिहास 
म्हटल्यानतर आपण कोंहीं एक मयोदा घालतो आणि 
नंतरचा काळ आपण वर्तमानांत'च ग्हीत धरतो, 
अश्या वतैमानांत म्हणा वा अगर्दी या घडीला म्हणा, 
इतिहासावर कायमऱ्बा ठसा ठेवला जाईल असा 
एकादा प्रसंग घट्टे शकणार नाही का £ जर घडला 
आणागे त्यावर जर एकादी लालितर्कात आधारली 
तर तिळा ऐतिहासिक म्हणतां येईल का £ उदा- 
हरण द्यायचे झालें तर हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य नि 
स्वातेव्या्तर फाळणी किंवा महात्माजींचें निर्वाण 
यांचें देतां येईल, या घटनांचे ऐतिह्यासिक 
महत्त्व लक्षांत वेऊन त्यावर त्या दृष्टीने जर त्यांच्या- 
वर लालितवाड्य़यक्ाते निर्माण झाली, तर तिला 
झापण ऐेतिह्यासेक म्हणूं शकू काय £ मळा वाटतें 
म्हणू शकू. ऐतिह्यासिकाची मी जी वर व्याख्या 
केळी आहे त्या अनुरोधाने त्यांना ऐतिहासिक ललित- 
वाळ्मय असें आपण जरूर म्हणूं रॉकू; कारण या घटना 


वतमानांत घडलेल्या म्हणजे नुकत्या आपल्या डोळ्यां* 
देखत घडलेल्या असल्या; तरी त्या ऐतिहासिक 
महत्वाच्या आहित. त्यांच्यांत शेतिह्यासिक सव्य आहे. 
आणणे या ऐतिहासिक सत्याचा आविष्कार करणारें 
वाळ्मय जर लिहिळें जाईल तर त्याला ऐतिहासिक 
वाड्यय म्हणायळा मुळींच हरकत पडणार नाहीं. 
आतां एक गोष्ट मात्र दिसून येते की आजवर 
ऐेतिह्यासेक म्हणून ज्या ज्या ललितवाळ्ायकृती 
निमाण झाल्या त्या साऱ्या गतकालीन ऐतिहासिक 
सत्यदर्नार्थच लिहिल्या गेल्या; वर्तमानकालीन 
ऐतिहासिक सत्यदर्शनाथ॑ लिहिल्या गेल्या नाहींत, 
पण आजच्या एकाद्या कलावंताला आजच्या ऐति- 
हासिक सत्याऱची प्रच्चाति येणार नाही कशावरून १ 
आणणि जर आली तर तो तशा प्रकारची कलाकृति 
जरूर निर्माण करूं शकेल आणि आपणहि मग तिला 
ऐतिहासिक असेंच म्हणूं शकू, 


*_ (११ >> ७. &के 
हिंदुस्थानची राष्ट्रमापा$ कांही गौलिकगोष्टी-- |||. व 
हिंदुस्थानच्या राष्ट्रमाषेविषर्यी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी, हरिजन !मध्यें दोन लेख लिरि 


असून 


२ क र १ ०५ लयी 0 डि आहे च 
त्यांत त्यांनी (५ व १२ डिंतेंबर १९४८ ) खाली दिलेले निष्कर्ष मांडले आहेत. 
१. अखिल हिंदुस्थानाकारेतां एका समान भाप्रेची आवश्‍यकता आहेच आहे. 


२, देशांतील सर्व लोकांनीं त्यांची स्वतःची मातृमापा कोणतीही असेना का, त्या मातृभाषे- 


शिवाय या समान भाषेचा अभ्यास बर्‍याच प्रमाणांत केला पाहिजे. 


टश 


३, ही समान भाषा इंग्रजी असणें शकय नार्ही. ती हिंदुख्थानांतीलच एक असली पाहिजे, 


2 “> 


४. हिंदुस्थानांतीळ भाषांमध्ये हिंदी किंवा हिंदुस्तानी हीच तो समान भाषा व्हायला अत्यंत 


योग्य आहे. 


लागेल; 


५, परंतु हिंदी-किंवा-हिंदुस्तानीळा परकाय दाब्दांवर वद्िष्कार घालण्याचे घोरण सोडून द्यावे 
इतर भाषांतील शब्दांचा समावेश करून घेण्यास मुक्तद्वार ठेवावें लागेल. 
६, हे जे नर्वान शब्द ससाविष्ट करून ध्यायऱ्चे ते पाहिल्यांदा प्रांतीय भाषांतून व बोलींतून घेतळे 


पाहिजेत. हिंदुस्थानबाहेरील पर्र्काय शब्दाहि समाविष्ट करून घेण्यास ह्र्कत नसावी. 

७, वरील दृष्टीनें विन्चार करतां, हिंदी व हिंदुस्तानी यांमधील वाद व्यथे आहे. 

८. इतर भाषांतील शब्दांची जी राष्ट्रमापेच्या शब्दकोशांत भर पडेळ त्याशिवायहि आधुनिक 
कल्पना व विचार-विदोषतः विज्ञान व यंत्राविषयांताळ-व्यक्त करण्याकरितां किती तरी नर्वांन शब्द बनवावे 


ळागताळि. हे नवीन शब्द बनवून ज्यापासून घ्यायचे तें 


अनुक्रमणिका 


मूळ उगमस्थान संस्कृत भाषा असेल, 
4 *2 
-णड राजेद्रभसाद्‌ 


.दै८१ 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
५-/८ ऱ्् त्रे 
१॥३//> > 
ळू क् वक्र 
॥6”नवभारत जै 
गलती ७५. त. 
«अमृतमहोत्सवी (3-> 
न्न न डे 


जी 


(७ 
शट 


९ शि 
ह: च ह “र 
ड् ८» पेश रज 


वू 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भ्री, पां. श्री, आपटे 


सेवेचा हिशोब 


[ महात्मा गांधींची जीवनयात्रा अकस्मात्‌ खेडित होऊन नुकतेच एक वर्ष पुरे झाळें आहे. त्या 
शोकजनक घटनेची आठवण होऊन आपल्या राष्ट्रपित्याचं जीवनकाये, त्यांची विचारसरराण, सध्यांची 
एकंदर पारोस्थाति, गांधीवादाचचे षी भवितव्य वेरबद्दल विःचाखंतांच्या मनांत विचार येणें अपरिह्दाय आहि. 
गांधीजींचे अनेक निष्ठावंत कार्येकते महाराष्ट्रांत ठिकाठकाणा पसरळेळे आहेत. गांधीर्जींच्या कायीचचा 
आढावा व विचारसरणीचे भवितव्य यांविषयी विचार करीत असतांना, ,त्यांच्या या अनेक निष्ठावंत 
कामैकत्यीचे याबाबतीत हृदूगत जर कळूं शकले तर ते अत्यंत उद्‌वोधक होईल अस्ते वाटलें. म्हणून कांही 
कार्यकत्यीना आपले विच्चार कळविण्याबाबत विनाति केली. त्यांच्या विचारांना विशिष्ट चालना देण्याच्या 
दृष्टीनें त्यांना अद्ा प्रकास्ची संक्षिप्त प्रश्षमालिका पाठविली होती :(१) सावजनिक कायौ'ची प्रेरणा आपणांस 
कशी व केव्हांयासून झाली ! त्या प्रेरणेत गांधीजींचा किती भाग आहे? (२) आपण आतांपर्यंत कोणकोणत्या 
क्षेत्रांत कार्य केळें आदे १ आपलें काम करीत असतांना त्याचे आपल्या मयोदित क्षेत्रांतहि सावेजनिक व 
राजकीय दृष्ट्या काय परिणाम घडडून आलेले आपणांस दिसून येतात १ (२) आज साधारणतः दोन तपांच्या 
आपल्या कायीचा विचार करतां, आपणांस समाधान वाटतें का? आपल्या आज्यावादांत चढउतार येऊन 
गेळे का? आज आपला आशावाद पूर्वीइतकाचच अभंग आहे का? (४) आज देशामध्ये समाजाच्या अभ्युद्‌- 
याच्या दृष्टीने अनेक “वाद? किंवा विन्चारसरणी प्रचलित आहेत. गांधीर्जींच्या निधनानंतर 
गांधीवादी विचारसराणे कोणत्या उपायांनी प्रमावी होऊं शकेळ ! (५) गांधीवादी विचारसरणी ही महाराष्ट्रीय 
मनोभूमीत तितकीच्ी रुजली नाही असा एक प्रवाद आहे, याबद्दळ आपणांस कांही म्हणतां येईल का 

आमच्या विनंतीला मान देऊन या प्रश्नाच्या उत्तराच्या अतुरोधानें श्री. आपटे गुरुजींनी प्रस्तुत 
छेख पाठविला आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांचे अत्यंत आभारी आहोंत. इतर कार्यकत्यींचे लेख जसजसे येतील 
तसे 'नवभारता?!च्या पुढील अंकांतून येतील, “-““का, सं. ] 


५नवभारता?च्या संपादकांनी महाराष्ट्रांतील जुन्या 
पेर्ढांच्या सावजानेक सेवेत ज्यांची १०-२० वर्ण 
शेळी आहेत अक्णा कांही लोकांकडे पांच प्रश्न 
पाठवून त्यांस्ची उत्तरें विचारळीं आहेत. मजकडेहि 
ही अशी एक पत्रिका आली आहे. या प्रश्नांनी 


तरी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरें देण्याचें नाकारता 
येत नाहीं, एका तऱ्हेने 'नवभारता!च्या संपादकार्नी 
आमच्या जीवनाचा हिद्योबच विचारला आहे. 
आण सावजानेक कामांत पडलेल्यांना ज्याप्रमाणे 
हिशोब देण्याचें नाकारून चालत नाहीं त्याप्रमार्ण 
उत्तरे द्यावया*चीं म्ह्णजे आत्मचरित्र कथन करांव॑ विचारदेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणें कठिण वाटलें तरी 
लागणार आहे. सव लेखनप्रकारांत माझ्या मते तीं देणें प्राप्तच आहे, म्हणून विचार्टेल्या प्रश्नांची 
आत्मन्वारेत्रपर ळेखन करणें हें अत्यंत दघट काम उत्तरें द्यावयास मी याते.  दुभी तव 
आहि. गणपति करतां करतां अनवघानामुळें त्याचा १९०७ पासून १९०८ पर्यंत को. टिळकांच्या 
जसा वानर होतो त्याप्रमाणें आत्मचरित्राचे पर्य- व्यक्तिमत्वाची छाप य प पीच 
वसान आत्मस्तुतिपर प्रबंधात होते. असें असलें पडली होती. मीहि त्यांच्या आकपणांत आलो 


: ३८२ 
..4 
१). जो ग ह धू $$ र 0 
ह व्र २८ > 
च्यूकनवभारत ल 
शी ७५ प्र >१९ 
“८ (.तनतत्सनी) 3). 
् क ता क 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास वे > 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे को. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सेवेचा हिशोव 


होतों, प्रथम त्यांच्याविषयी माझ्या मनांत आदर 
उत्पन्न झाला, त्यांची भाषणें व लेख जसजसा 
वाचीत गेळो तसतर्स मनांत आळे की, आपणहि 
त्यांच्याप्रमाणे आपले आयुष्य देशसेवेंत घालवावे, 
त्यांनी व्याख्यानांत उपदेश केल्याप्रमाणे आम्ही 
तरुणमंडळींनीं प्रथम परदेशी कपड्यांचा त्याग केला. 
नेतर परदेशी साखराहि खाण्याचे टाकून दिलें. 
ऱ्वहा तर घेतच नव्हतो, यामुळें कुटुंबांतील मंडळीस 
मी तऱ्हेवाईक मुल्गा असा भासू लागलो, पण 
टिळकांची वाणीच इतकी प्रभावी होती कीं घेतलेळें 
व्रत सोडण्याची आम्हांला कर्धी बुद्धीच झाली नार्ही. 
घेतळेळें तरत पालन करीत व टिळक, खाडिलकर, 
शिवरामर्पत परांजपे यांच्या वाडळ्ायाऱचा अभ्यास सतत 
करून मीं माझा देशासेवेंत आयुष्य घालविण्याऱचा 
उद्देश नजरेसमोरून हळूं दिला नव्ह्ता. विद्याभ्यास 
पूणे होत आला त्या वेळींच लो. टिळक दिवंगत 
झाळे, आणि महात्मा गांधीनी असहकारितेचची 'चळ- 
वळ राष्ट्रांत सुरू केळी, या चळवर्ळास राष्ट्रसमेने 
मान्यता देऊन लोकांना चळवळींत पडण्याचें निमँ- 
त्रण दिलें. राष्ट्रसमेचें निमंत्रण हीच तिची आज्ञा 
मानून मीं राष्ट्रीय शिक्षणास वाहून घेण्याचें ठराविळें. 
आणि येवल्यास टिळक विद्यालयांत येऊन १९२१ 
साली दाखळ झालो. 
गांधींचे आकर्षण 
महात्मा गांधींचे नांव मीं प्रथम १९१२ सालीं 
रकलें होर्ते. १९१५ सालीं ते हिंदुस्थानांत आले. 
आणि त्यांनी सरकारंशीं जे धैयाने सामने डले ते 
पाहून मलाच केवळ नव्हे, तर टिळकांच्या अनेक 
अनुयायांना त्यांचें आकपेण वाटलें; मात्र मधून 
मधून ते टिळकांना राष्ट्रसभेत विरोध करीत, तें 
आम्हांठा आवडत नसे. ब्रिटिश मालावर बहिष्कार 
घालण्याच्या चळवळीला नापसंती दशेवून ते जेव्हां 
म्हणाळे की, अश्या ब्रदिष्कारांत इंग्छिशांचा द्वेष 
प्रकट होतो त्या वेळीं आम्ही तरुण मंडळी बुचकळ्यांत 
पडलो. गांधीं एक कोडें आहे असं आम्हांला वाटलें, 
मवाळाप्रमाणें गांधी एकीकडे सरकारला भात 
नाहींत, तुरुंगवास आनंदानें पत्करतात आणि दुस- 
रीकडे “ब्रिटिशांचा द्वेग्र करूं नका' म्हणून सांगतात 
हें कर्से, हें आम्हांला समजत नसे. शत्रु या शब्दाचा 


हृन्चारी भाव देष हा आहे अश्ीी आमची ठाम 
समजूत. शिवाजीमहाराज किंवा प्रभु रामचंद्र यांन्ची 
चरिर्जे वाचून आम्ही मनांत म्हणत होतों कीं, 
शत्रूचा द्वेष किंवा वेर त्याच्या मृत्यूपर्यंतच ठेवावे, 
त्याच्या मरणानंतर त्याच्या प्रेताची विटंबना करूं 
नये. पण आपलें अनहित करणाऱ्या लोकांच्चा द्वेष 
कां करावयाचा नाहीं हें कांही आम्हांला कित्येक 
वर्षे कळलेच नाहीं. तरी पण आम्हांला निःस्वार्थी, 
धीट व त्यागी पुढाऱ्याच्या मार्गे जाण्याची आवड 
होती. म्हणून १९२१ साली गांधीचे पुढारीपण 
मान्य करून राष्ट्रसभेच्या एका कार्यक्रमांत मी अंदा- 
भागी झालों, 
राष्ट्रीय शाळेंत आल्यानंतर $ यंग इंडिया! 
मी नेमाने वाचीत असें. त्यांतील विचारसरणी मला 
अभिनव वाटे. सर्वच विचार त्या वेळीं कळत नसत. 
गांधी त्यागाचे जे जे उपक्रपत सुरू करीत ते मान्य 
करण्यांत आम्हांला विशेण अडनचण वाटडी नांही. कारण 
टिळकांच्या तालमींत आम्ही वाढलेला होतां. खादी 
जाड आहे, ती महाग पडते अशी कल्पना सुद्धां 
मनाला शिवली नाहीं. होतेने लष्करांत गेलेल्या 
शिपायाला बंदूक कर्घधी अवजड वाटली आहे काय १ 
श्रमाच्या मानानें लष्करांतीलळ पगार कमी असतो 
अर्से जरस लढवय्या मनास वाटत नार्ही, त्याप्रमार्णे 
गांधीचा कार्यक्रम पार पाडतांना पडणाऱ्या कष्टाचे 
त्या वेळच्या तरुणांना कांहीच वाटत नव्हते. 
आमच्या डोळ्यांपुढे स्वराज्य हें ध्येय होतें. हें ध्येय 
प्राप्त करून बेण्याकरितां गांधी सतत परिश्रम 
करीत होते. स्वराज्याकारेतां ते बेडे 
झाले होते. हें पहात असल्यामुळें त्यांचा कार्यक्रम 
आम्हांला व्यवहार्य वा अव्यवहार्य याचा विचार 
करण्याची बुद्धीच कर्घी झाली नाहीं, पुढारी निवड- 
तांना मात्र आम्हीं खूप विचार केला. तो आमच्या 
परीक्षेत उतरल्यावर मग पुन्हां पुन्हां नसत्या शंका 
उत्पन्न करणें दे आम्हांस पटत नव्हतें. “* एकाचे 
अंगी लावावें ठेवानि '' हा घडा आम्हांला याठ 
होता, ह्याला कांही लोक अंधभक्ित म्हणत. परंतु 
मळा कधीहि मी अंधभक्त आहे अर्शे वाटलेच 
नाही, गांधीच्या सत्याग्रहामागील भूमिका मला 


१९३२ पर्यंत नीट समजलान्च नव्हती, इंग्रजांशी 


३८३ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


4-/ 


... 
._] 
ऱ्् त 


० ्ळमित्ात ७ 


& च शट 


ही 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


. नेवुभारत 


झुंज एवढाच गोष्ट समजली होती. आणि तेवढी 
गांधीच्या मार्गे जाण्याला मला पुरेशी वाटत होती. 
- १९३२ सालीं पूज्य विनोबाजी घुळे जेलमध्ये 
. प्रथम पडले, दोन महिने त्यांचा सहवास मला 
मिळाला. विनोबांनी मळा विशिष्ट दृष्टि दिळी. या 
दृष्टीने मी गांधी-चरित्राचें अवलोकन करूं लागलों, 
तसतसे गांधी-कोडें मला उलगडू लागळें आणि मग 
गांधीचे तत्त्वज्ञान समजून घेण्याची माझ्या अंगांत 
पात्रता ब्रेऊं लागली, लो. टिळक, देशवेधु दास, 
पं, नेहरू हे पुरुष असे आहेत की, त्यांच्या चाख्याचा 
धागा चटकनू आपल्या हातांत येतो आगे 
कोणत्या वेळीं ते काय करतीळ याचा अंदाज बांधणें 
कठिण जात नाही. पण गांधींचे तसें नव््ते. 
यामुळें गांधींची विचारसरणी आणणि जौवन- 
क्रमाचें रहस्य समजावून बेणें ही गोष्ट कठिण 
होऊन वसली. माझें सट्‌भाग्य कीं मळा गांब्री- 
चचरित्राच्या ब्रिकट अटवींतून हात घरून नेणारे थोर 
पुरुष मला भेटले ! गांधींच्या आकप्रेगांत मी आलो. 
त्यामुळें जीवनाचें विशाळ, भव्य असें स्वरूप मला 
दिसून आळे, सदूगुणाची आवड लो. टिळकांनी 
आमच्या मनांत उत्पना करून ठेवली होती. त्या पुळे 
कूपमंट्टूक वृत्ति आमची वनूं दाकली नाहीं. लो. टिळ- 
कांनी आम्हांला कोटुंबिक विदिरींतून राष्ट्रीय विदिरी- 
च्या पवित्र गंगेत नेऊन सोडळें आणि गांतीनी राष्ट्राय 
वृत्तीच्या प्रतिक्षणी भव्य स्वरूप धारण करणाऱ्या 
गंगाप्रवाहांतून आम्हांला न कळत विशाळ जीव- 
नाच्या अद्भुत, अथांग भागरांत नेऊन सोडलें आहे. 
कार्यातून काये 
राष्ट्रीय शाळेंत ज्यावेळीं मी आलों त्या वेळीं मी 
माझ्या मनाशी असा संकल्प केळा होता कीं आपल्या 
सव शक्ती संस्थेच्या सर्वोगीण उन्नतीत खर्य करायच्या. 
राष्ट्रेवक विद्याथी निमीण करण्याची कल्पना आम्ही 
मनांशीं बाळगली होती. पुढें काम करतां करतां 
असे आढळून आलें कीं राष्ट्रीय शाळा टिकवायची 
तर आपल्या भोंबताल्चे वातावरण राष्ट्रीय असें 
तयार केलें पाहिजे, यामुळें गांवां्ताल अनेक सार्व- 
जानेक कायीत भाग व्यावा लागत असे. कॉंग्रेस 
कमिटीन्चें काम, राष्ट्रीय शाळेतील शिक्षकाकडेच 
ब्रेंचसें येऊं लागलें, पुढें पुढें गांवांतीळ अनेक 


ह 


अनुक्रमणिका 


चचळवळींचें केंद्र, हदी संस्था होण्यास घेळ लागला 
नार्ही. 
१९२१-२२ सालीं मुळशी-सत्याग्रह चालूं 


होता. या चळवळींत राष्ट्रीय शाळेतील शिक्षकांनी 
स्वयंसेवक म्हणून भाग घ्यावा अक्षी त्या वेळच्या 


हाराष्ट्रांतीळ थोर पुढाऱ्यांनी आंदेश दिला होता. . 


म्हणून आम्हीं टिळक विद्याल्यांतलि शिक्षकांनी 
अर्से ठरापेळें की आपण एंक एंक शिक्षक या 
सत्याम्रहाळा पाठवू. १९२२ च्या अखेर मी या 
सत्याग्रहासाठी मुळशीळ] गेळो, येरवड्याच्या तुरुंगांत 
माझा अनेक थोर राष्ट्रसेवकांशी परिचय झाला. 
चिंचवडच्या शाळेतील शिक्षक मळा आपुला बंधु 
अस माचू लागले, सेनापाते बापटांचा सहवास मला 
दोन माहेने मिळू शकला, त्यांच्या थोरांची कल्पना 
मला तेर्थे आली. मुळशा-सत्याम्रहामुळे माझा 
टिळकमदाराष्ट्रविद्यापीठांतीळ  मेडळीशी सवध 
आठा, लवकरच मी त्यांच्या नियामक-मंडळांत 
निवडला गेलों आणि आज २० वर्पे त्यांच्या कार्य- 
कारी मंडळांत आहे 

_ मी ज्या कालावद्दल लिहीत आहे त्या कालांत 
काँग्रेसच्या पदाधिक।राकारेतां आजच्याइतकी स्पधा 
नव्ह्ती. यामुळें ताळा, जिल्ह्या व प्रांत यांतील 
र्को. कमिट्यांत मी अनेक वर्षे राहू शक्लो, गांधी- 
सॅवा-संघानें मळा १ ९१३६-३७ च्या सुमारास 
आपला सभासद म्हणून निवडळें. माझा मूळचा 
कल एकेजागी बसून काम करण्यार्‍चा होता. त्यामुळे 
मा थवल्याबांदेर फारसा जात नसें. १९ ३० सालच्या 
कायदेभंगाच्या चळवळीत येवळे-गांवर्चे धुर्रणत्व 
सजकडे आलें, लोकांना शिस्तीचे वळण 
डावल्याशिवाय सत्याग्रह फोल होईल, म्हणून 
मा _येवल्यास सुरू झालेल्या चळवळींत लोकांना 
कायदेभग कडू न देतां दारूबंदी, परदेशी कापडावर 
निरोधन अशासारखी विधायक कामें करायळा 
सांगितलें, ढोकांमध्ये शित्त उत्पन्न झाल्यावर 
मग मा स्वतः कायदेभंग केला. माझ्यामागून अनेक 
लोक तुरुगांत आळे, ३२ साठी सबळवळ करण्यास 
सरकारन अवससर्च दिला नाही, आमची संस्था 
थकायदा ठरली, शिक्षक आणणि विद्यार्थी पुढील 
दोन वर्षात पांगळे, १ ९३४ सालीं तुरुंगांतून परत 


३ टं 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


' ८७ ऱ् 


1 
कड; १00" >. 


क -(: जर 

कद ्ि ७५ प ३०९ 
4) अमृतमहोत्सवी, डि 

न्ट< अमृतमहोत्सवी >२७ 


ष्र "च्छ. वषे अ 
*र , प “१ 


* कूक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सेवेचा हिशोव 


आल्यावर “विनयमंदिर? नांवाची संस्था काढली. 
राष्ट्रीय शाळेतील पूवीचे दोन शिक्षक मला या 
कामांत मिळाळे, विनयमंदिराने दोन तऱ्हेचे काम 
करायचे ठरावेलें होतें. एक ग्रामसेवा आणि दुसरे 
कॉंग्रेस कमिटीला हरप्रकारे साहाय्य देणें, येवल्यापासून 
५ मैलांवर चिचोंडी या नांवाचे एक खेडें आहे. 
तेथें आमर्‍चा आश्रम ४1५ वर्षे होता. या आश्रमाचा 
मला जो अनुभव आला त्याचें कथन * खेड्यांची 
सेवा ! या पुस्तकांत मीं केळें आहि. काग्रेसने निव- 
डणुका लढविण्याचे ठरावेल्यावर का. कामेटाचे काम 
वाढलें आगि पुष्कळसा वेळ अध्यक्ष या नात्यान 
मला द्यावा लागला, 
माझीं कांहीं पुस्तके 

१९४० आणि ४२ च्या चळवळींत भाग 
घेऊन ४३ सालींज्यावेळीं मी परत आलों त्यावेळी 
माझी प्रकाते बराच खालावली होती. त्यानंतर 
मला कोणच्याहि दगदगीच्या कामांत पडणे अशक्य 
झालें. मग मला जो सावैजनिक कार्यात अनुभव 
आला होता, तो निरनिराळ्या पुस्तकांतून 
लिहावयाचे ठखून त्याप्रमाणें पुस्तके लिहिली 
राष्ट्राचें नेतृत्व स्वीकारायचचें म्हणजे काय ब त्याला 
काय लायकी लागते व अनुयायांची कतंव्यें कोणतीं 
हे ' पुढारां व अनुयाया १ या पुस्तकांत दाखावेळ 
आहे. हह्लांच्या लहान दुव्यम पुढाऱ्यांना खल्यांत 
जावयाचे ठरावेळें तर तेथील पारोस्थाते काय आहे 
व तेथें काय काम करतां येईल हे 'खंड्याच्या सवत 
दाखवून ॥दिळें आहे. आपलें कुडंबजीवन निमळ, 
उजळ व ध्येयवादी झाल्याशीवाय राष्ट्रोद्दार होणार 
नाहीं हें लोकांनी ओळखावे म्हणून बजीवन. 
हें तिसरें पुस्तक लिहिलें. सावेजनिक जीवन सोयीचे 
व आल्हादकारक व्हावें म्हणून कोणत्या शिष्टाचारांच 
पालन व्हावें हे 'शिष्टाचचार? पुस्तकांत दाखावेळ, अशा 
रीतीने हीं चार पुस्तकें एकांतून एक निमाण झाली 
आहेत. सेवादलाशी माझा निकट संबेंध होता. सेवा- 
दळाला मी राष्ट्राय शाळाच समजतं आलो व त्याच्या- 


आला त्याबद्दल आतांपर्यंत लिहिलें. आतां या माझ्या 
सेवेचा परिणाम काय झाला असा प्रश्न मला विर्‍चार- 
ण्यांत आला आहे. याचे उत्तर देणें मळा कठिण 
आहे. माझ्याबरोबर अनेक थोर ग्रह्स्थ काम करीत 
होते. आम्ही सवे आणि कॉग्रेस संस्था यांचा 
परिणाम सांगावयाचा तर असे सांगतां येईल की, 
येवल्यांतील लोकांना शिस्तीर्ने काम करण्या*ची 
संवय ळागली. कार्यक्रम वक्तशीर 
करण्याबद्दल येवल्याने चांगळाच्च लोकिक संपादन 
केला. विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे १९४६ अखेर- 
पर्यंत काँग्रेस कमिटीमध्यें भांडणे अशी मुळींच 
झालीं नाहीत. कॉ. कामिरटींतच केवळ नव्हे तर 
गांवांतील पश्षोपपक्षांतहिं कोणी वर्दळीवर येऊन 
बोळत नव्हतें, येवल्यांत कग्नेसप्रमा्णे हिंदुसभा, 
सनातनी पक्ष, ब्राह्मणेतर पक्ष असे पक्ष होते, पण 
सार्वजनिक जागेवर एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाची 
नालस्ती केलीं असें कर्धींच घडलें नाहीं, तेथील 
टिळक सैदानाऱचें पावित्र्य सरवीनींच पाळले. क्रचित्‌ 
कोणी वावगा शब्द उच्चारला तर जनता ते. सहन 
कर्रंत नव्हती. १९२१ पासून तों ४६ पर्यंत 
हिंदुस्थानांत अनेक ठिकाणीं हिंदु-सुस्किमांचे दंगे 
झाले, पण येवल्यांत सहा हजार मुसलमानांचची वस्ती 
असून देखील २५ वर्षात एकदांहि दंगा येवल्यांत 
झाला नाहीं, रमझान-ईंदच्या दिवशी गांवांतील 
प्रतिष्ठित हिंदु-मुसलमान एकत्र येत, आणि दोन 
ज्ञातीच्या एकोप्याची महती गात. विशेष सांगण्यान्ची 
गोष्ट म्हणजे या संमेलनांत हिंदुसमेचचे लोकहि भाग 
घेत असत. 
गांधीवादी विचारसरणी आणि महाराष्ट्र 

एक प्रश्न असा विचारण्यांत आला आहे काँ, 
हाराष्ट्राच्या मनोभूमींत गांधीवादी विचारसरणी 
तितकोशी रुजली नाहीं असा एक प्रवाद आहे. 
त्याबद्दल माझें मत काय आहे याबद्दळ असें 
म्हणतां येईल काँ गांधीवादी विचारसरणी जितकी 
इतर प्रांतांत रुजली आहे तितकीच महाराष्ट्रांताहे 


करितांच वर उल्लेखिळेळीं पुस्तके लिहिली व दलाने रुजली आहे. फक्त फरक इतका्य की, बंता 
तीं जपेल्यॉ तैनिकांना' वाचण्यास पाठावेलीं होतीं, प्रांत गांधीना उघड व॒ कसून विरोध 
कांहीं सामाजिक पारोणाम बर्तमानपत्रांतल  कर्रात नाहींत. आणि 
अशा रीतीनें माझा ज्या थोड्या संस्थांशी संबंध महाराष्ट्राने माचर आपलें वाकूचातुर्य गांधींची विचा- 
३4५ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र्ज्य > रि 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


काते 
श्& धर 

क : नवभारत (7 
ट्क “। ७५ प्र >१९ 
न्ट्व्टील अमृतमहोत्सवी] >२७ 


रौ "सू > 
श ककत. र 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवंभारंत 


रेसरणी खोडून काढण्यांत खर्ची घातलें. यामुळे 
महाराष्ट्राचा विशेष बोभाटा झाला. खुद्द गुजरातःचीच 
गोष्ट घ्या ना. गुजरात हा गांधीच्यामागे होता असा 
लोकांच्या समज आहि. परंतु वस्तुस्थिति अक्यी आहे 
की, गुजरात वलमभाडच्यामार्गे. आहे. १९४० 
सालीं ज्या वेळीं गांधी व कॉंग्रेस यांच्यांत मतभेद 
पराकाष्ठेला गेळे आणि वलूभभाईंना गांधींच्या प्राते- 
पक्षाने आपल्यांत ओढले त्या वेळीं गुजरात प्रां. कॉ 
कमिटीने वऴभभाईच्याप्रमाणें मत दिळें. गांधीवादी 
विन्चारसरणी जर इतर प्रांतांत रुजला असती तर 
उत्तर हिंदुस्थानांत जे रक्तपात झाले ते झाले नसते ! 
गांधीवधानंतर महाराष्ट्रांत बरीच जाळपोळ झाली 
खर्री; परंतु स्क्ताच्या नद्या येथें वाहल्या नार्हीत. 
गांधीवादी विचारसरणी तितकीशी महाराष्ट्रांत रुजली 
नाही याचें कारण आमचे पू्वेसंस्कार हे होत. 
गांधीऱ्ची .विचारसरणी ही अभिनव होती, साश्तविक 
मनुष्याला ती पटली तरी ती आत्मसात करणें 
सोपें नाही, अनेक पिढ्यांचे संस्कार २०, २५ 
वषीत कसे पालटणार£ लोक गांधींच्या वरोबर धावू 
शकले नाहीत याचा अथ गांधीची विचारसरणी 
त्यांना पटली नाही असे नाहीं. तसे असतें तर 
गांधींच्या पाठीमागें २५ वर्षे राहून कॉंग्रेस कमि- 
ट्यांना अळोकिक यद्य मिळालेंच नसतें. हिंदुसभेचा 
किंबा लोकशाही पक्षाचा सोपा, विनासायासार्‍चा मारी 
सोडून महाराष्ट्राने खडतर तुरुंगवास भोगला'च नसता. 
धारासनाच्या सत्याग्रहांत घोडे अंगावर नाचत असतां 
सत्याग्रहींनी हूं की चूं केळें नाही ! तुरुंगांत फटके 
मुकाट्याने खाळे, मुंबईच्या आझाद मेदानावर 
लाठोऱचे तडाखे खाऊन रक्तबंबाळ होणाऱ्या त्त्री- 
पुरुषांना गांधीऱ्ची विर्‍्चारसरणी मान्य नव्हती असें 
कसे म्हणतां येईल! १०० टक्के गांधी होणें हो 
गाष्ट कोणालाह आज अशक्य आहे. आम्ही महा- 
राष्ट्रायांनी गांधींच्या मागें जाण्याचा आटोकाट प्रयत्न 
केला की नाहीं एवढाच प्रश्न आहे, या प्रश्नाचे 
उत्तर आम्ही अत्यंत समाधानकारक दिले आहे 
यांत शंका नाहीं, श्री, शकरराव देव, श्री, अण्णासाहेब 
दास्ताने, श्री. अप्यासांहेब पटवधन, आचार्य भाग- 
वत, आचाय जावडेकर, श्री. हरिभाऊ फाटक, पूज्य 
विनोबाजी, आऱ्चाये घमोधिकारी, श्री, बाळूमाई 


३८६ 


अनुक्रमणिका 


ता, श्री. नानासाहेब ठकार, श्री. बाळासाहेब खेर 
इत्यादि कतेवगार, वुद्धिमान्‌ मंडळी गांधीच्या मागें 
आहेत यावरून गांधींची विचारसरणी महाराष्ट्रांत 
जेवढी रुजूं शकते तेवढी रुजर्ला आहे अर्से बिन- 
दिक्कत म्हणतां येते. महाराष्ट्राने आरंभ चांगला केला 
व भविष्यकालीं ही विचारसरणी चांगली रुजवून 
ता पुष्पफलान्वित झालेली दिसेल यांत शंका नाहीं. 
गांधीवादाचे भवितव्य 

गांधीवादी विन्चारसरणी टिकाविण्याचे मार्ग 
इुसरे विशेष कांही नसून विधायक कार्यक्रम ज्यांनी 
अंर्गाकारला आहे त्यांनीं तो निष्ठापूर्वक चालविला 
म्हणजे गांधींची विचारसरणी यथाकाल पूर्णीशांन 
प्रभावशाली झालेली दिसेल, मला वाटतें की राष्ट्रावर 
प्रथम समाजवादी विचारसरणीची छाप बरीच 
पडेल, मोठमोठया वैद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावराहे 
देशांत सुखशांति नांदत नाहीं असें दिसून आल्यावर मग 
लोक गांधी-विन्चारसरणीऱचा 
कटाक्षानं व आस्थेनें विचार करूं लागतील. त्या वेळी 
गाधा-वेचारसरणीचचा आम्नि जिवंत राहिलेला त्यांना 
दसला पाहजे, प्राचीन काळीं अमिहोत्री ज्याप्रमाणे 
आभ सतत जिवत ठेवण्याचें काम कर्रात, त्याप्रमाणे 
1वंधायक कायकत्यार्नी विधायक कामें करीत राहून 
गाथा-वेचारसरणी प्रत्यक्ष स्वरूपांत भविष्यकाली 
छाकाना दाखावेण्याची तजवीज केली पाहिजे. हें 
काथ केवळ गांधी-वाड्ययाच्या प्रसाराने व्हावयाचें 
नाहा,. आज आपण मंत्र व योंगावेद्या यांच्या 
प्रभावाबद्दल पुष्कळ वाचतो. पण मंत्राचें अलौकिक 
सामथ्य दाखविणारी आचारशीलळ माणसें आपणांला 
दसत नाहींत; यामुळें मंत्र आणि योगविद्या, यांवर 
आपला विश्वास वसर्णे कठिण जातें; त्याप्रमाणें गांधी- 
वचारसरणी आचरणांत आणणांरे भविष्यकार्ळी 
डाकांना दिसत राहिळे पाहिजेत. तरच त्या विचार 
सरणाचा प्रभाव चांगळा पडेल, म्हणूनच वर सांगित- 
ह्याप्रमाणें विधायक कार्वक्रम अमलांत आणून तो 
जतन करणाऱ्यांवर जवादारी विशेष पडते. 
कायांच समाधान 


आणखा एका प्रश्नाचे उत्तर अगर्दी थोडक्यांत 
आण स्पष्टपणे देणे मळा शकय वाट्त. प्रश्न आहे 
का, मागील कार्याबद्दल मळा समाधान वाट्ते का 


2 की 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


आजच्यापेक्षा विशेष 


संगणकीकृत 


का 
५-/॥ १ _ 
१. चाचे गहृ 
च्ार्हिनवभारते १ श्‌ 
"घी ७५ 


व “हे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


सेवेचा हिशोब 


हौय, मला पूणे समाधान वाटत. आपला पुढारी 
निवडण्यांत माझी 'चूक झाली नाही. मी ज्यांना 


पुढारी मानलें त्याला आखिल जगाने मानवंदना 
दिठी, जगांतळे तत्त्वज्ञ, सेनानायक वब शात्रज्ञ यांनी 
गांधीची विचारसरणी जगाचे कल्याण करील 
अक्षी ग्वाही दिली. तेव्हां गांधींच्या मार्गे जाण्याचे 
ठरावैळें यांत मळा सहर्ष समाधान कां वाटूं नये ! 
ज्या कायीत मी पंडलों त्यांत मळा माझ्या भाग्याने 
उत्तम सहकाय मिळालें. इतरांच्या मानानें माझा 
जीवनमार्ग सुकर्च होत गेळा, जनतेने अनेक प्रकारे 
मीं सुरू केलेल्या उपक्रमाला उचळून धरळें, यामुळें 
कडु अश्या स्मृती मळा जवळजवळ नाहीतच. मला 
जो अल्पस्वल्प विरोध झाला तो जखमाच्या स्वरूपाऱचा 
झाला नसून कांटे टोंचण्याच्या स्वरूपाचा होता. 
यामुळें मला त्यांचे विशेष कारही वाटले नाहीं. 
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लब्यांत माझ्यासारख्या दुबळ 
शरीराच्या माणसास भाग घेतां आला हें महत्‌ भाग्य 
नाहीं काय ! दुर्बळ माणसासाहि स्वातंत्र्याच्या लब्यांत 
भाग घेतां येण्याची योजना ज्या महापुरुषराकडून 
केली गेळी त्याला नित्य अभिवादन करीत असतां 
समाधानाचे श्वास, आपोआप  सुटल्याशिवाय 
रहात नाहींत. 

माझ्या आक्यावादास चढउतार असा कर्धीच 
झाला नाहीं. गांधी तुरुगांत गेल्यावर केसरी -पक्ष 


जोरांत होता. गांधींच्याबद्दल पुष्कळांची निष्ठा कमी 
होऊं लागली होती, अश्या वेळीं देखील गांधींच्या 
विचारसणीचा जय झाल्याशिवाय रहाणार नाहीं 
याबद्दळ मला केव्हांच दका वाटळी नाहीं. राष्ट्रीय 
शाळेचा फंड संपुष्टांत आला तरी देखील माझा 
आशावाद कमी झाला नाही. याचें कारण मला 
वाटते एकन्च होते. तें म्हणजे टिळक व 
गांधी हे जेदोन गुरू ते पूणे आशावादी 
होते. कच्च्या गुरूव्वे आम्ही चेळे नव्हतो म्हणून*च 
आमऱ्चा आठावाद टिकून आहे. टिळक म्हणत, 
“ संकट न येतां काय तडीस गेल्यास मग त्यांत 
पुरुषार्थ तो काय राहिला १ ?' टिळक एकदां असेंहि 
म्हणाळे कीं मजवर संकट क्षी येईल व माझी 
परीक्षा कधीं उतरेळ असा ध्यास मनाळा लागला 
पाहिजे, हा वाक्यें ज्यांच्या हृदयांवर कोरली गेली 
त्यांच्याजवळ नेराश्य कसे बरे येईल १ १९२१ 
सालीं मी जितका आशावादी होतो, तितकाच 
आज २८ वर्षांनंतरहि आहे. हिंदुस्थानचे भवितव्य 
सदेव उज्ज्वलच रहाणार, याचें कारण हिंदु- 
स्थानच्या आध्यात्मिक वैभवाऱची वाढ करण्यांत 
थोर थोर महात्म्यांची पुण्याई खर्ची पडली आहि. 
ज्या राष्ट्रांत टिळक व गांधी जन्मले त्या राष्ट्राच्या 
भवितव्याविपर्यी शका तरी कां वाळगावी | 


पणा -> -- 


क्षपरोगनिवारणाचे प्रयत्न-- 


ग्रेयव्रिटनम'धील क्षयरोगानेवारक राष्ट्राय सस्थला ५ ० वर्ण पूण हांऊन त्या सस्थचा सुवणमहोात्सव 


डिसेंबर १९४८ मध्यें नुकतान्च साजरा झाला. ७ वे एडवड यांच्या हस्ते ही संस्था सुरू झाली. सुरुवातीचे 
भाषण करतांना एडबडे यांनी त्या वेळीं जो संस्मरणीय प्रश्‍न समाजाला केला होता की, '-(111०एथाग016 
४ 1० 11७५७९0 ?:) जर या रोगाचे निवारण करणें शक्‍य आहे, तर मग कां तें निवारण होत 
नाह त्या प्रश्नाची तीत्रता आजहि तितकाच आहे.--१८९८ साली जेव्हां हा संस्था सुरू झाली, 
त्या वर्षी ब्रिटनच्या ३ कोट ६० लक्ष लोकरंख्येपेक्रां क्षयरोगारने मेलेल्या माणसांची संख्या सत्तर हजार 
होती. आज "५० वर्षानंतर ब्रिटनची लोकसंख्या ४ कोट ८० लक्ष आहे, त्यापैकी गेल्या वर्षी क्षयरोगाळा 


बळी २९७ हजार पडले. 


हिंदुस्थानमध्यें दरखषी ५ लक्ष लोक क्षपरोगाळा बळी पडतात. १९३९ साली येथेही क्षयरोग- 
प्रातिबधक संस्था स्थापन झाला आहे. 
हिदुस्थानांत खरोखरी चारह॒जार ्रयरोगविकित्साल्यांचा आव्यकता आहि, परंतु आज 


प्रत्यक्ष सुमारे १५० च आहित. 
नंढ्ट ३८७ 


2 की 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


काते 
श्& धर 

क ह नवभारत (7 
ट्क “। ७५ प्र > 
न्ट्व्टील अमृतमहोत्सवी] >२७ 


रौ "सू > 
श ककत. र 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, अच्युतराव पटवर्धन 


समाजवाद व गांधीवाद यांचा 


[ प्रस्तुत लेख 


हि” हा महाराष्ट्र ग्रंथभांड 
५ संऊोजाद-समाज प अनी 


नेवाद * या पुस्तकांतून लेखक व प्र 


रिन्दुस्थानमध्ये समाजपर्िदना ची 

स जपखितेनाची जी प 
भल्या वीस वर्षात लढ कीक: 
वर महात्मा गांधा च्या 
डाप पडली आहे 


या 
परकांय सत्तेचा 


|.) 


झालीं आहे त्या पद्धती- 
व्यक्ष्तिमच्वाची असामान्य 
परपरचें स्वरूप केवळ 
करणे असें मयीदित व 
न र्ते. स्वराज्य मुद्रा इंग्रजी 
कोट्यवधि 


विकासाचे साधन म्हणून मानण्यात 


या साधनाचे महत्त्व 
साधन हच साध्य होगे. (का कांही काळपमेत 

र , रग अपरिहार्य होते हिन्दुस्थान 
अ 01. रे थान 
डा कर ण्य ग जन? ऱ् 
६ ण्यासाठी कसा करावा रीच क. 


घटकेला 


पद्गाते व्यवह 0 
हयं 
साधन म्ह न ञ 


क ह छट प्रयत्न कर 
यो हाती आहे आशे वी पे.सत्ता 
र निष्ठा आहे अस दते र्या 
सपूग सत्ता काँग्रेसच्या >... 1 कांग्रेस करो 
भांडवलदार-वगे अधिक 


त्याचें प्रभर व बेळ 
त्याचें प्रभुत्व व आर्थिक जी 


अनुक्रमणिका 


काशक यांच्या कृपेनें घेतला आहे. 


२८८ 


सहयोग | 


कोल्हापूर, यांच्या ,तरफे लवकस्च प्रासिद्ध होणाऱ्य 


ऑ्फ्का सं कि ] 


आहे असे मान्य करावें लागेल; व तें न्यून निश्चित 


$ठळ आहे याची स्पष्ट चिकित्सा करावी लागेल" 
"पथीबादाने समाजवाद साध्य होईल का! 
द तक. ९ 

कि विचार करतांना असते दिसून येईवी 
2 हंद समाजवादाप्रमाणें समाजाच्या पुनर्रच 
ह नी शन? सध्यां तरी वनू शकत नार्ही, जॉमरयत 
पिते कारखाने, शत्नसज्ज सेना इत्यादि सा", 
र सुसंगत. अशी समाजव्यवस्था 1१" ., 
(._ राकत नाहीं, उलट सवी उत्पादन-साधनां 
स्थामित्व वैयक्तिक मालकद्याहीच्या हातून हिरावून 
ममता उत्पादन-साधनें व्यक्‍्तिस्वार्थाच्या दृष्टीत 
वापरली जाऊं न2 ग्रह आ९' 
विका; % नयत हा समाजवादाचचा आ 
झल शर्त त्पादनपद्धाते तर्व अमलांत आर्ण. 
बहा नाहीं अते साय ल्क ९ विहीन समा? 
निमोण करण्य असे सान्य केळें तर वगाविदीन न 
उस्ते. ३ यासाठी समाजवाद हेंच एकमेव हॅ 
असे म्हणत घा विनाश-ज्याला आपण सरह 
त्याचप्रमाणे असू- हें साधन असून ष्य हि 
साधनच ७  डपलदारी पद्धतीचा विना 
हेंच सार गाडे, परंतु तूत तें साधन उपलब्ध दांग 
परिणामका पनत. स्वराज्यनिमितीसाठी गांधीचा ति 
समजवा, ८ पसत्नप्रणाली दिली. हीच पाक 
होईल क िलाभ करण्यासाठी कितपत ' 

वर म्हटल्य उदारा आहे. ्रीठ” 
मोठे कारख कुन, लाजिञ्या! वरिस्थितीति नलैलि 
आहेत. _. आर्थिक जीवनाचा आधार ब 


आणि जोपर्यंत ग्रामीण जीवनाच्या विकारही 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कन ह ७५ प्र 3९ 
न्-« (अमृतमहोत्सवी >२७ 
» छे. ह रे 
॥>रक्ठे. वर्ष 7 ७ 
२ > 
| (क 
921 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कः 


समाजवाद व गांधीवाद यांचा सहयोग ? 


मधून उत्पन्न झालेल्या विकेन्द्रित अर्थव्यवस्थेचे 
स्वयंपूण घटक आत्तत्वांत येत नाहींत, निदानपक्षी 
तोपर्यंत तरी या कारखान्याचा विनियोग वर्गस्वार्थ व 
वैयक्तिक नफेबाजी यांसाठी केला जाऊं नंथे इतक्रे 
तरी गांबीबादी-समाजवादी विचचारसरणीस मान्य 
झालें पाहिजे. जॉपर्यंत कारखाने खासगी मालकीचे 
आहेत ताप्ररयैत ग्रामीण जीवनाच्या विकासाला 
त्यांचे खम्नास ग्रहण लागणें अपारेहार्य आहे. 
ग्रामीण जीवनाच्या विकासाच्या आड, शहरी उत्पा- 
दन येऊं नये हा हेतु असला तर त्यासाठी एकमेव 
उपाय योजनाबद्ध उत्पादन, नियंत्रण व राष्ट्र 
स्वामित्व हाच आहि, खासगी मालकी कायम राखून 
हा हेतु साध्य व्हावा असें कोणाला वाटत असेळ तर 
त्याने गेल्या पंधरा महिन्यांत कापड-नियंत्रण-व- 
वांटप-प्रयोगाचा बोजवारा कसा उडाला याचें 
परिशीलन करावे, 

तूर्त तरी गांधीवाद हें साध्य बू शकत नार्ही. 
ती समाजपखितनाचची एक पद्धति बनते. कारण 
वरील विवेन्चनानुसार आमचें तात्कालिक साध्य 
समाजवाद आहे असें मान्य केलें तरी समाजवादी 
समाज निमीण करण्यासाठीं जी संघटना उभी 
कर|वयाऱची तिच्या तंत्रांत पाश्चात्य योजना व हिंदी 
परिस्थितीचे बरोशष्ट्य यांचा तुलनात्मक विचार 
केल्यावर नवीन बदळ आवद्यक वाटतील. या 
दृष्टीनें समाजवादाच्या ध्येयसिद्धीसाठी गांधीवादी 
आऱ्चासत्र कितपत उपयुक्त ठरेल याबद्दळ आस्था- 
पूर्वक विचार करणें आवश्र्यक आहे. 

परंतु हा प्रयत्न यदवास्वी होण्यासाठी गांधी- 
वादाच्या नांवाखाली स्वतःला विकणारा एक नवा 
मांडरलदारीचा पर्याय प्र्चारिळा जात आहे. त्याचा 
परामर्ष घेतळा पाहिजे. काँग्रेस व गांधीजी यांचे जवळ- 
जवळ तीस वर्षीचे तादात्म्य विचारांत घेतां 
आजच्या काँग्रेसचे राजकीय धोरण हेंच व्यवहार्य 
गांथोवादी धोरण आहे असता समज पसरविणे सोपें 
जाति. परंतु या प्रयत्नामधून गांधीवादी परंपराच 
वगैविग्रहाच्या तीव्रतेंत विरून जाण्यान्ची भते आहे. 
गांधीवादी विचारसरणी प्रांथान्यतः मितपरिग्रह्याच्या 
तत्वावर उभारली आहे. या दृष्टीनें महात्मा गां्थीच्या 
हिंदी राजकीय जीवनांतीळ पदार्पणा[चा प्रसंग मन- 


नीय आहि. हिंदु-विश्वविद्याळयाच्या वार्षिकोत्सवाचा 
समारंभ; रत्नजडित मुकुटांनी, आभरणांनी आगि 
अलंकारांनी मढविळेळे अनेक राजेमहाराजे व्यास- 
पीठावर वसलेले; अद्या प्रसर्गी दक्षिण आफ्रिक्रेंतील 
लब्यांतून सत्याग्रहाचे शक्त संपादन करून आलेला 
हा कार्थकता, महात्मा गांधी, हिंदी भाषेतून आपलें 
विचार सांगू लागळाः ' प्रामाणिकपर्णे जगणाऱ्या 
माणसाजवळ हा द्रब्यसेचय कसा होऊं दाकेल ! 
अज्ञा ऐतखाऊ लटारूंचा आदर्श का आपण तरुण 
पिर्ढापुढें ठेवणार १ *. आज हेन राजेमहाराजे व 
त्यांची लक्षावधि रुपयांची वर्षासनें सरदार वलूभभाई 
हे वंशपरंपरा कायम करीत आहित. एंव ना दोन 
अनेक दाखळे देऊन हेन्च सिद्ध करतां बेईल् की 
कॉंग्रेसच्या राजवटीत बेळगास नफेबाजीच्या प्रव्रत्तीला 
मूठमाती मिळाळेळी नाहीं, उलट राजाश्रय मिळाळा 
आहे. 

अल्योन्याश्रयी अर्थसत्ता ब राज्यसत्ता 


समाजवादी विचारसरणीकडून गांधीवादी विर्‍चार- 
सरणाला शिकण्यासारखा कांही सिद्धान्त असला 
तर प्रथम त्याचें विवेचन, परिशीलन केळें पाहिजे, 
म्हणजे उभयप्रत्रत्तींच्या लोकांना परस्परांची विर्‍चार- 
सरणी सुमजणें अधिक सोपें जाईल. हा सिद्धान्त 
अ्थैसत्ता व राज्यसत्ता यांच्या अन्योन्याश्रयाचा 
आहि. ब्रिरला शेट नुसत्या कारखान्यांची मालकी 
घेऊन बसते व फक्त नफा खाते तर तीहि एक 
अपरिहार्य आपात्ते म्हणून मान्य करण्याची तयारी 
पुष्कळ लोकांनी दाखविळी असता. परंतु 
भांडवलदारी'ें हेंच वैशिष्ट्य आहे की अर्थसत्तेचा 
उपयोग राजसत्तेला आपल्या अंकित करण्याकरितां 
ती करते व तर्से करण्यासाठी भांडवलदारांजवळ 
असयीद साधने असतत. गरीब ब्रिचारे कॉंग्रेतवालि 
पंन्चर्वास पंचचर्वास वर्षे तुरुंगगास भोगून, त्याग 
करून, हातीं राज्यसत्ता घेऊन बसले, भांडवलदार 
करिती उलट्या काळजाचा आहे याची त्यांना 
शास्त्रीय कल्पना नाही; राज्यब्यवहाराची 
(शतणांगां819101 ची) पकड पक्की नाहो; सरकारी 
घोरण तेचे ठरविणार पण त्यासंबंधी निःसंदिग्ध 
योजना हाती नाहीं, अद्या अनिश्चित परिस्थितीत 
भांडवलदार्रीळा फोफावण्याला सुबळक वाब मिळतो; 


३८५९ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ष्टी ४५ जौ 
ळू ्ळमित्णात क्र 


*् 


नवभारत ररे 
बहन ह 


७८ कडे 
७८ <६अमृतमहोत्सवी 1) २७ 
। (>>. वर्ष य 
*९ ८ रेषा १ 
ह क 
कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


व भांडवलदारीचची मायावी नाते अनेक मोहक ल्यें 
ब्रेऊन कॉंग्रेसजनांना विच्चालित करूं लागते. कांग्रेस- 
जनांना म्हणण्याचे कारण इतकेंच की हातीं सत्ता- 
तर आहे, पण विनियोगानचें कणखर व्रत त्यांना 
अवगत झालेलें दिसत नाही, हातीं आलेल्या अल्प- 
स्वल्प राज्यसत्तेचचा ।विनियोग अर्थसत्ता वाढविण्याकडे 
करण्याचा मोह होतो, आंधळी राज्यसत्ता अर्थ- 
सत्तेच्या आहारी जाते, पांगळी अथेसत्ता आंधळ्या 
राज्यसत्तेच्या मानगुर्टावर बसते. अशी 
ही नवी अंधपंगु-याति परिस्थितीमधून निर्माण 
होते. ब्रिचारा मानव असहायपणे ती पहात राहतो. 
ही प्राक्रेया गांधींबादी परंपरेला आतिशय हांनिक्रारक 
आहे हें प्रथम मान्य करणे आवद्यक आहि; तेव्हां 
कोठें ज्या घोरणामधून कॉंग्रेसची राज्यसत्ता भांडवल- 
दारांच्या हातें बाहुळें वनते ते धोरण मुळांतच 
बदलण्याचची गरज सहज मान्य होईळ. यावर उपाय 
म्हणजे राज्यसत्तेचा विनियोग निघीरपूर्वयक खासगी 
भांडवलदारांच्या अ्थसत्तेच्या मुसक्या बांधण्यासाठी 
करणें, विश्षषतः ज्या ज्या मागीने अर्थसत्ता राज्य- 
सत्तेळा वश करून घेते ते सर्वे मागे बंद करणें हा होय 

गेल्या वर्षात साखरेचे कारखानदार व गूळ 
तयार करणारे शेतकरी या दोघांच्या नफ्यांच्या 
प्रमाणात ज आतंशवय मोठ अंतर. दिसून आलें तें 
नाहींसे करण्याताठी राज्यसत्तेचा उपयोग केला गेला 
नाहीं; इतकच नव्हे, तर साखर-करारखान्यांपील 
भरमसाट नफ़्याचच] प्रमाणशीर वांटा मिळविण्यासाठी 
धडपडणाऱ्या अनेक कामगारांना राज्यसत्तेओचें साहा- 
व्यहि मिळालें नाही, ही घटना आमा सि न्त 
अगदांच मानीव नाहीं हें प्रस्थापित करण्यास पुरेशी 


होइल. ही पारिस्थाते म्हणजे धोक्याचा इशारा आहे 


राज्यसत्तेचे हळाहळ पचविणारी शिवशाक्त 


प्रस्थापत समाजांतीळ बद्धमूळ अर्थसत्ता व 
कॅ ग्रेसन्वा नवोदित राज्यसत्ता यांच्या परस्पर संब्रेधा 
मब्ून समाज़य[रवतनाच्या समस्येकडे पाहण्याचा 
थोडासा प्रयत्न बर केळा आहे, 
समाजवादाचे भातेक उद्दिष्ट गांधीवादी व समाज 
वादा या दोघांनाहि आपापल्या कल्पनेचे . समाज 
नमाण करण्यासाठीं कसं आवश्यक आहे याजाहि 
आपण विचार केला, परंतु स्वराज्यनिमितीनंतर 


आजच्या परिस्थतीच 


महात्मा गांधींच्या महाप्रयाणाची' दुःखद घटना ज्या 
कारणामुळें घट्टडून आली त्या कारणाचचाहि विचार 
केला पाहिजे. भांडवलदारी पद्धत नष्ट केल्यानंतर 
संसाजवाद आपोआप निमाण होणार नार्ही. फार 
तर एक नवी हुकुमशाही निर्माण होईल, अशी 


भीति आहे व ती साधार आहे, यासाठीं 
समाजवादाच्या भोतिक ठाहिाच्या साधनेतार्ठी 


जी प्रयत्नप्रणाळी ठर्बावयाऱची तिच्यांत नवीन 
मूल्यें दाखळ करण्याची गरज आहे. नाहीं तर लोक- 
ज्याचे ' गुंडराज्य ' किती जलद होऊं शकत 
या गेल्या वर्षाच्या इतिहासांतून उपलव्य झालेला 
अनुभवाचा आपल्याला कांहींच फायदा होणार नाहीं, 

गांधीवादाचचा भर रचनात्मक कायौवर म्हणजे 
नवीन उदय पावणाऱ्या सत्तेच्या अन्तःशुद्धविर 
आहि, कामगोर-संघटना वलहाली करण्यासाठी जो 
प्रसत्न करावयाचा त्यांत गुंडप्रवृ्तीला वाव देऊन 
चालणार नाहीं, समाजपरिवर्तन कल्याणकारक व्हावें 
म्हणून राज्यसत्तेचें हूळाहदळ पचवू शकेळ अशी 
प्रभावशाली शिवशक्त जनसंघटनेमर्ध्ये हृदयमंथनां- 
तून नमाण करणें हा गांधीबादाचा महनीय 
सिद्धान्त आहे. सत्तासक्ति तर मानवाचा स्वभाव- 
दोष आहे. सत्तेमवून निमीण होणारी घुंदी 
हा सत्तेचा स्वभावदोष आहे. ही सत्तेची नशा 
काणच्याहे नव्या व क्रांतिकारी राज्यसत्तेळा जन- 
हिताविषर्यी बेदरकार बनवील. स्वातंत्र्यानंतर हिन्दी 
समाज-जीवनामध्ये ज्या अमंगळ प्रवृत्ती वाढल्या 
आहित त्या नवसमाजनिर्मितीच्या मागीत विन्नरूप 
होत आहेत. यासाठी भांडवलदारी व सरेजामदारी 
अथव्यवस्था नाहीशी करून लोकतंत्र व लोकहित 
हा. दोन्हा सावावयाची म्हटली तर श्रमजीवी 
समाजाला नव्याने सांस्कातेक दीक्षा द्यावयास पाहिजे, 
हुन्दा सस्कृतांचा अधःपात जर प्रामुख्यानें कोणच्या 
एका गोष्टीमुळे झाला असेळ तर ती ही कीं 
समाजार्‍चा सर्वात खालचा थर केवळ आर्थिक 
€्ट्याच नव्हे तर सांस्झतेक दृष्टयाहि उपाश्या 
णाहेळा, समाजजीवनाऱची मूल्ये या वर्गाला कोणी 
दिसू देखील देली नाहींत, या वगाचे वैर्‍चारिक 
जावन ख्ढांच्या यांत्रिक सांच्यांत दडपून तो बंड 


करणार नाहीं इतकीच्च खबरदारी घेतली गेली, 


३९० 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
९ ) त्रै 
नाते तौ 
क १ 'नवभारत 
क धि ७५ ३०९ 
७८ <६अमृतमहोत्सवी “क >% 
वटी सश 7०% क 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


समाजवाद व गांधीवाद यांचा सहयोग ९ 


असा चिपाड झाळेळा समाज आहिंसेच्या तश्वा*ची 
कद्रच करूं शकणार नाहीं. संस्काति ही केवळ शब्द- 
प्रधान नसून मुख्यतः आचारप्रधान असते; मात्र 
केवळ आच्चाराचें प्रस्थ साजवून नवें निर्जीव कमे- 
कांड निर्माण होऊं देतां कामा नये. या दृष्टीनं 
सध्यांची सहकारी वळवळ आाच्ारविचारांच्या 
रेक्‍याऱचें सुंदर माध्यम बनू शकेल. 

अपरिग्रहाच्या दोन बाजू 


. गांधीवादाचा भर लहानलहान स्वयंपूर्ण प्रादे- 
शेक घटकांच्या आंखणीवर आहें. तो फास्च उत्तम 
आहे खरा, परंतु समाजांतील प्रत्येक व्यक्‍तीला 
स्वामिमानानें जगतां येईल इतक्या प्रमाणांत अन्न, 
वक्ष व आश्रय यांची तरतूद अगोदर केली पाहिजे, 
लोकसंख्येच्या मानाने ही व्यवस्था पुरेशी व्हावी 
म्हणून आवद्यक तीं यंत्र-साधरने उपयोगांत आण 
लीच पाहिजेत, याच मुद्दयावर गांधीवादी व समाज 
वादी ह्टिकोनांत मतभेदाळा वाव आहे. परतु ता 
इतक्य़ापुरताच की एका विशिष्ट कालखंडांत 
उत्पांदनाचा व्यवहार्य आराखडा कसा तयार करा- 
वयाचा या बाबतीत दोन्ही विचारसरणींच्या 
भौतिक भूमिकेत फरक आहि. संदेव सुखवस्तु वगीला 
परिमित परिम्नहाचा नियम लावणें जितक योग्य 
आहे तितकेच ज्यांना किमान प्राथामक गरजा पुऱ्या 
करतां येत नाहींत अद्या लोकांच्या बरावतींत आव- 
इयक परिग्रहाचा आग्रह राखणेंहि जरूरी आहे. 
अपरस्प्रिहाच्या अशा या दोन बाजू आहेत. जो पारिग्रहम 
असेल त्याला अपांर्य़ह ]शशिकावंळा पाहज आणणि 
जो दीन, दरिद्री असेल त्याला निवोहापुरता प॑रिम्रह 
दिकविला पाहिजे, अथात्‌ व्यक्तिमात्राळा आपल्या 
आवड्यक गरजा भागविण्याइतकी क्रयक्षक्त तिच्या 
श्रमांतन म्हणजे वेतनांतून ळाभेळ इतकी खबरदारी 
समाजनायक्रांनी घेतली पाहिजे, आणि ह सवे कशत 
असतांना वतेमान समाजांतील परवदाता दूर करून 

प्णच समाज वाढवतो आहोत आणि राज्यकर्ते, 
पोस्ट ऑफिस किंवा रेल्वेच्या गाड्या ज॑ कास करतात, 
तितकेच काम करीत आहेत अशी व्यापक जाणीव 
उत्पादक या नात्यानें प्रत्येक नागरिकाला व्हावयास 
पाहजे, 


ह. बिरे अ स्ल््ल क्र 
गांधीजीनी प्रचारिळेलीं जीवनमूल्ये 
आतां माझें समाजवादी समाजाचें चित्र म, 
संक्षेपाने रेखाटतो म्हणजे समाजवादाची भोतिक 
उद्दिटे व गांधीवादाची जीवनमूर्ल्ये मानवी संवेद्नेत 
क्षी एकवटूं शकतात यार्‍ची कल्पना येईल. एकाद्या 


मार्दरांत भक्तगण येऊन भाविकपणें देवतेच्या 
“ग 7. नड /. 0 
पावलांवर भक्तिरसाचे तीथ अर्पण करतात 


तें पाणी मंदिराच्या पष्करणींत वाहात जाऊन त्याच्या 
ओलाव्यामुळें बागेत फुलांच्या ताटव्यांत मधुर सुगंध 
दरवळतो. हीं भकतिसुमने पुन्हां त्याच देवतेच्या 
चरणांवर आर्पिळीं जातात. ज्या चरणांच्या भक्ति- 
रसांतून पुष्पवाटिकळा जावन मिळतें त्याच 
भक्तिरसांत त्या वाटिकेनेने ऐळवय तूप होतें. 
व्यक्तिमात्राचाहि समाजाशी असाच संबंधनाहीं का! 
आपला हा देह व चरिताथ चालण्यासाठी सहलावधि 
अज्ञात मानवांचे श्रम कामाला येतात. आपण 
खातो, कपडे वापरतो, घरांत रा तो; ना. आपण 
सर्व दोतकरी, ना विणकर, ना ग्यंडी ! ज्या समा” 
जाच्या पारिश्रमावरती म्हणज ज्या असंख्य अज्ञात 
मानवांच्या परिश्रमावरती आपला हा पिंड पोसतो, 
त्या समाजाचें जीवन समृद्ध करण्यासाठीं आपल्या 
मध्ये आहे नाहीं ते॑ सवे आपण ओतावे आणि 
समाजाचे जावन समृड करावे ही जावनार्‍ची सार्थ- 
कता आहि. या जाणींवेमधून ब्यक्‍्तिमात्राच्या 
कतृत्वाळा केवढी उदात्त प्रेरणा मिळते ! कल्पना 
करवत नाही एवढी थोरबी प्रत्येक मानवाच्या 
जीवनाला या भावनेमधून मिळेल, मग मी पोटाऱचा 
गुळाम आहे, मी हुकमाचा ताबेदार आहें ' अशी 
दीनवाणी अमंगळ ळार्‍चारी मानवाला अधोवदन 
करणार नाहीं. वारकरी पंथांतील विवि भकक्‍त- 
राजांच्या जीवनांत या उदात्ततेचा उन्माद आप- 
ल्याळा नाहीं का पहायला मिळत! ज्या समाजांत 
व्यक्तिस्वाथांच्या, नफेबाजीच्या तंत्राने मानवी 
वप्रंबद्वार चालत नसतील, मानवी व्यवहार व आर्थिक 
जीवन केवळ समाजाच्या श्रमशकक्‍्तीच्या व साधन- 


सामग्रीच्या नियोजित विनियोगामधून जास्तीत 
जास्त समाजकल्याण साधण्याकडे हेतुपूवेक 
कसोशीऱ्या प्रयत्न होत असेल त्यान्च 


समाजांत सर्व लहान-थोर व्यक्तिमात्रांना स्वाभे, 


३९१ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


% १ र भे त्र क 
ष्‌ ळय > 
१ नवभारत 
हन - ७५ >१९ 
७८ <६अमृतमहोत्सवी ्ि >२७ 
र्ट र (5५% > 


00/00/0022 
६ 


क. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


मानानें जगतां येइल, त्याच समाजांत झाड्वाला 
काय किंवा भंगी काय, कारकून काय किंवा पट्डे- 
वाळा काथ-सध उद्योगी व प्रामाणिक स्त्री-पुरुषांना 
असा आत्मस्फूतींचा साक्षात्कार होईळ की माझें 
व्यक्तित्व समाजाच्या अनिदेंड्य सेवेमधून विकास 
पावलेले आहे ! समाजाच्या मकक्‍्तिभावनेमधून जीवन: 
वृक्षाला वेतन्य मिळत आहे. तेव्हां आपलें सथ 
कतृत्वाहे त्याच समाजाचें जीवन समृद्ध करण्यासाठी 
कारणी पडलें पाहिजे. तरच मानवजन्माचे सार्थक 
होईल. या भावनेमधून कर्तव्याच्या विविधतेळा साम्य- 
वृत्तीची जोड लाभेल, वगविद्दीन, जातिविद्दीन, उच्च- 
नीर्‍चभाव-विह्ीन असा समाज जर निर्माण व्हायचा 


विधायक कार्यकत्यीच्या मथीदा 


विधायक कार्यक्षेत्रात अखिल भारतीय स्वरूपाच्या आ 
भारत-हिंदी- प्रचार-सामेतांचे चोदा-पंधराशें कार्यकर्ते आज हिंदी 
पांच-सहा हजारांचेवर कार्यकर्ते आज़ काम करीत असावेत. इतर 


धरल्यास कमीत कमी आणखी तितकेच कार्यक्र 
दहा-बारा हजार कार्यकव्यीपेकी अनेकांशी माझा 
कामांतील त्यांची कार्यशक्ति खूप वाढते; परंतु 
सामाजेक जीवनमूल्यार्‍चा हि विसर पड 
दिसत नाहीत व त्या संस्थेतून बाहेर 
सारखी स्थिति होते, विधायक क 
समाजाची शक्ति वाढविण्या 
बनतात, तर दुसऱ्या बाजूस सर्वोगीण जीवनाच्य 
कत्याच्या जीवनांतील हा दोष कसा टाळावा 
या कार्यकत्यीच्चा अपरंपार त्याग, सेवाभा 
हीं पाहिली म्हणजे आपली मान 
उत्पन्न होत असलेळी व वाढत 
करतांना कोठें तरी चुकळें आहे 
हा मह्त्यार्‍चा प्रश्न आहे 
णारे कार्यकतें जीवन 


/् 


चाढाविण्याची शक्तीहि यांनी संपादन केळळी 


त्यांचेपुढे नमते. 


मूल्यांचे पुरेसे दशन झालेले > 


"णश्री, अण्णासाहेव स 


न काम करीत आहे 
1 संबध आला आहे. 
व्यापक्र जीवनाच्या दृष्टी 
ट्र लागतो, अनेकांच्या ठिकाणी 
पठ्टून दुसरे कांहीं काम करण 
योतून त्यांची शक्ति वाढवण्य 
डा हळूहळू नालायक होऊं लागतात 
1 दृष्टीने 


वदत, वाहिलेल्या कामाळा रात्राद 
त्याचि पण त्याचबरोबर 
असळेळा संकुचितता अ 
अर्स वाटल्याखेरीज र 


भे र हात नाही, या दोहो 
२ संवादूल ही समस्या सोडवू क 


शकते काय ! राष्ट्रे 
&& ॥नेघतील व त्याचप्रमाणें 
1 असेळ या दृष्टीने मी राष्ट्रसेव 
हस्त्रवुद्धे, 'साधने'तील 


असेळ तर हा सामाज़िक मानव्याचा प्रत्यय 
व्यक्‍्तिमात्राचा जीवनधर्म बनला पाहजे. या प्रत्य- 
याला आवश्यक असणारे, आवद्यक अर्से भौतिक 
अधिष्ठान समाजवादी रचनाच पुरवूं हाकेळ, जाविन- 
मरणामध्ये गांधीजींनी जीवनद्वारे व मरणद्वारेंहि 
प्रचारठेली जीवनमूल्ये या भावनेंतून पूर्णत्वाने विक- 
सताल. समाजवाद आणि गांधीवाद या दोहोंचा 
आधार मानवाचे जीवन आहे. या दृष्टीस जर 
समाजवाद आणि गांधीवाद यांचेकडे आपग पाहूं 
शकलो तरच नवसमाज-रस्चनेचचा मारी सध्यांच्या 
निराशाजनक परिस्थितींत निदान अस्फुटपगे तरी 
दिसू लागेल, 


ज अनेक संस्था काम करीत आहेत. दाक्षेण- 
चा प्रचार करीत आहेत. चरखासंधांतहि 
विधायक्र स्वरूपाच्या सथ संस्था जमेस 
देत असें आपणांस म्हणावे ळंगिळ. या 
एकच एक काम करण्यामुळे त्या 
नें थोडीफार संकुचितता निर्माण होते. 
तर, ही जीवनमृल्यें उत्पन्नच झालेली 


* एका बाजूला त्या त्या धंद्यांतील ते तज्ज्ञ 
होत जाते. विधायक कार्य- 
टॅ. तो आजहि सुटलेला नार्ही. 
वत चिकटून रहाण्याची शक्ति 
त्यांच्या जीवनांत दुसऱ्या बाजूला 
छभवाढा आली म्हणजे विधायक कार्यांची मांडणी 
चा समन्वय कसा घातला जाईल 
वादळाच्या शिक्षणांतून ब!हेर पड- 
एखादी विधायक प्रत्रृक्षि यशस्वी 
॥दळलाकडे पाहतो. 

छेखांतून- ( २५-१२-४८) 


३९२९ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


(क डु. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._] 
च / धू र 0 ज्र 
श्& ्ळमित्यात क 
3५8नवभारत २7 
क ह ७५ कच 
न्< िअपतमहोत्सवी क > 4७ 
र _/49 
*र , शेष “१ 
1 गवा 
अक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ 


आचाय दादा धमोधिकारी 


सर्वोदयाचीं मूलभूत प्रमेये 


[ प्रस्तुत लेख हा महाराष्ट्र ग्रंथ-भांडार, कोल्हापूर, यांच्यातर्फे लवकरच प्रसिद्ध होणाऱ्या ' गांधीवाद 
समाजवाद ! या पुस्तकांतून लेखक व प्रकाशक यांच्या कृपेनें घेतला आहे. “का. सं. ] 


प्राचीन काळीं अनेक 'बमे, पंथ व संप्रदाय 
आस्तित्वांत आले. त्यांच्यामध्ये अहमहामेका, चुरस 
व लढेहि उत्पन्न झाळे. ' आम्ही मानवाला त्याच्या 
सुखाचा अचूक मार्ग दाखवितो ' असा त्यांच्यापेर्का 
दरेकाचा बाणा आणि दावा. मानवाला काय पाहिजे 
याबद्दलहि कांही अति शाहण्यांनीं वाद घालण्याचा 
घाट घातळा, पण माणसाला काय पाहिजे हा 
फक्त वस्तुमीमांसेचा प्रश्न आहे; तो वादाचा मुद्दा 
होऊं शकत नाहीं. 

माणसाळा जीवनांत सुख पाहजे याबद्दल 
सामान्यतः एकवाक्यता आहे. कारण माणसाला 
अ नको असेल तें त्याच्यावर लादता येईल; पण 
त्याधिपर्यी त्याच्या मनांत आकांक्षा किंवा अभिरुचि 
उत्पन्न करतां येणार नाहीं, म्हणून झुत्या काळच्या 
सर्वच धर्मसंस्थापकांनीं व संप्रदाय-प्रवतकांनी “आम्ही 
तुळा शाश्वत सुखान्चा लाभ करवून देतो, तू 
आमच्या मार्गांचा स्वीकार कर? असें आश्वासन 
दिळें, अथीत्‌ काय पाहिजे याबद्दल फारसा मतभेद 
नाहीं, जॅ पाहिजे तें कशा रीतीने प्राप्त होइल या- 
विषर्यांच काय तो मतभेद असतो. यांतूनच निर- 
निराळे मारी, संप्रदाय व मतें उत्पन्न होतात आणि 
त्यांच्यांत चुरस लागते. 
दुजेपणाचा निरास व आपुलकीचा विकास 


आधुनिक शास्त्रीय परिभाषेत यालाच साध्य- 
साधनवाद म्हणतात. साध्याविष्यी जवळजवळ 
एकवाक्यता आहे. इहलोाकांतीळ आपलें आयुष्य 
परिमित आणि क्षणभंगुर असल्यामुळें या लोकांत 
शाश्वत जावन लाभणें शक्‍य नाही. आणि जेथें 


शाश्वत जीवन लाभणें शक्‍य नाहीं तेथें शाश्वत 
सुखाचा लाभ कसा होणार १ असा ज्यांचा दृढ 
विश्वास आहे त्यांना परळोकवादी म्हणतात. या पर- 
ळोकवाद्यांना सर्वेसंगपरित्याग करून एकान्तांत, 
इंश्वरसितनांत काळ घालवून अमरत्वाची साधना 
करावयाची असते. त्यांच्यापैकी पुष्कळांना धार्मिक 
कमकांडाऱें व विधीचे महत्व समाजकल्याणाच्या 
कायीपेक्षां आत्रिक वाटतें. आगि अश्या रीतीनें घर्म 
व व्यवहार यांच्यांत विरोध उत्पन्न होतो, 

माणसाला पारलौकिक सुख कारने प्राप्त होईल 
याविषयी दरेकाची उपपात्ते वेगवेगळी राहणें अपरि- 
हार्यंच आहे. पण परलोक हा परोक्ष असल्यामुळें 
त्या निरानेराळ्या उपपत्तींच्या सत्यतेचें पर्राक्षण 
करणें दूरापास्त आहे. म्हणून तो वाद आपल्या 
कक्षेत येत नाहीं असेच आपण नम्नपणें मानलें 
पाहिजे, पण माणसाला परलोकांत जसं सुख पाहिजे 
तसें इहलोकांतहि हवें आहे. तें सुख कक्या रीतीने 
प्राप्त होईल हा मूलभूत प्रश्न आहे. या प्रश्नाला जीं 
निरनिराळीं उत्तरे देण्यांत येतात त्यांतून सवे 
आधुनिक वादांची उत्यात्ते झाळेली आहे. 

माणसाला सुख कशांत वार्टत १ या प्रश्नाची 
थोडीशी सूक्ष्म मीमांसा करावयास हवी. घटकाभर 
अशी कल्पना करूं कीं एका माणसाला एक आयते 
सोयीवार व सुंदर घर मिळालें, घरालासुद्धां बाग 
आहे. आणि त्या माणसाळा लागणाऱ्या सव वस्तू 
इच्छामात्रेंकरून त्याला प्राप्त होतात, पण घरांत 
दुसरे कुणीहि नाही. अगदी चिटपाखरू नाहीं, 
बाहेर कुठेंहि दुसरे घर नाही, दुसरें माणूस नाहीं, 


३९३ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९ ) 1 क 


. 
%%& र्क प्र्व्माट डा 


यी ही णल र भ 
कद | ७५ प ३०१९ 
०६५४ अमृतमहोत्सवी (>> 
(>. वर्ष प 
*९ ; उ “१ 
टी य 
क की 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दुसरा प्राणी नाहीं, स्वतःपुरती ददात कशाचीच 
नाहीं. सृष्टि हांच त्याची कामधेतु बनलेली आहे. 
सोबतखेरीज करून त्याला सगळें कांही उपळव्ध 
आहे; अशा स्थितींत त्या व्यक्तीला सुख लाभेल 
का ? म्हणजे त्याला जावनांत धन्यता व प्रसाद 
यांचा अनुभव येईल का ? 

या प्रश्नाचे उत्तर उघड आहे; आणि मूलभूत 
गोष्टा नेहमी उघड असतात. म्हणूनच त्यांच्या 
विषर्यी बाद होत नार्ही. राविन्सन्‌ क्रूसोला संगतीच्या 
अभावी जीव नकोसा झाळा आणि त्याला निर्वाहार्ची 
साधने जर स्वतः निमाण करावीं लागलीं नसती 
तर त्यानें आत्महत्याच केळी असती. श्रुर्तीत 
एक वाक्य आहेः ' एकाकी न रमते? ' एकट्याला 
बरें वाटत नाही ! ? एकट्याला बरें न वाटणे हा 
माणसाचा मूळ स्वभाव आहे.त्याला दुकटें कोणी तरी 
पाहजे, सोबत्या*ची किंवा संगतीची ही जी आकांक्षा 
तिलाच मनुष्यस्वमाव किंवा माणुसकी असें 
म्हणतात. या मनुष्यस्वभावाला जें जें अनुकूल असेल 
त्यानें माणसाला सुख व स्वास्थ्य लाभेल. जे जें 
प्रातेकूळ असेल त्यानें क्लेश बहुधा प्राप्त होईल. 

-सारांश, माणसाला दुसऱ्यावरोबर जगण्यांत मोज 
वाटते. सुखाची साधनें संपादन करण्याकरितां तो 
इतरांवर आक्रमण करील, जुळूम करोल, पण एकदां 
तीं साधनं प्राप्त केल्यानंतर त्यांच्या उपभोगांत कु'मी 
जर सामील नसले तर त्याला तीं विपासारखीं वाटतील, 
वाटमाऱ्या देखील इतरांना ठबाडून, इतरांचा जाव 
घेऊन जी साधनसामग्री मिळवितो तिच्चा आस्वाद 
ध्यायला त्याचीं बायकापोर्र आणि इतर वाटमार 
मित्र नसळे तर तो स्वतःलाच गळफांस लावून घेईल. 
जेथें दुसऱ्याबद्दल दुजाभाव किंवा परकेपणा 
असतो तेथें दुसऱ्यापासून भीति वाट्ते. आणि जेथे 
हुसर्‍याबद्दळ आत्मीयता किंवा आपुलकी असते तेथ 
डुसऱ्याच्या सहवासाने जीवन व जीवनाची गोडी 
द्वेगुणित होते, म्हणून दुजेपणाचचा निरास व आपु- 
उकीचचा बिकास ही जावन व्यापक बनविण्याची 
प्रक्रिया आहे. 
भांडवलशाही आनिष्ट कां? 


मुद्दा आतां आधुनिक पारिभाप्रेंत मांडता. आर्थिक 
पारोस्थतीवर माणसाचे संमाधान अवलंबून आहे हा. 


गोष्ट मान्य, पण आर्थिक संपन्नता हें साध्य नसून 
साधन आहे हीहि गोष्ट आातां मान्य झाल्यासारखी 
दिसते. माणसाने तुखाची सर्वी साधनें 
मिळविल्यानंतराह्े तीं साधनें इतरांबरोबर वांदून 
उपभोगिल्याखेरीज त्याठा मौज वाटत नाहीं. इतरां- 
बरोबर जगण्याची माणसाची ही जी सहदजप्रत्रात्त 
ती सांस्कातेक जीवनाचचा पाया आहे, आणि 
आर्थिक संयोजन या सांस्कातेक जीवनाच्या विकासाचे 
साधन आहे, 

अथात्‌ जे आर्थिक संयोजन माणसाला इतरां- 
बरोबर राहावयाला सोय निर्माण करून देत असेल 
त इष्ट आणि जें त्याला तशी सोय करून देत 
नसेल ते अनिष्ट व त्याज्य, भांडवळ्याही आनिष्ट काँ ! 
तर ता. माणसाचची सहजीवनाची वरात्ति पाशेमेत 
आणणि संकुचित करते म्हणून, आप्पलपोटे व 
कक हे स्वतःपुरेतच जगतात म्हणून त्यांच्या 
जावनांन धन्यताहि येत नाहीं व प्रसादहि उत्यन्न 
होत नाहीं, हा नोतेक सिद्धान्त नव्हे, हें जाविनांतील 
अनुभवसिद्ध सत्य आहे. 

का केपणाची गोष्ट प्रासेद्दष आहे. एक कवडी 
अच करण्याचा जाव होईना. बायका-पोरे रागाने व 
उस्शा सुखसोरयांच्या अभावी मरू दिलीं, स्वतः- 
कर्तांहि पेसा खर्च करण्याचा जीव होईना, तेव्हां 
एक देडकोहि खर्च होऊं नथे म्हणून स्वतःच्याच 
आडुभ्याचा अंत करण्याचे त्याने ठरावेले, आयुष्य खुंटले 
का त्व खुंटला | जीव द्यायला देखील पिप विकत 
व्यावयाच नाह हँ त्याचें शील, म्हणून नांत वुटटन 
मरावयाचे ठरावेळे. आपण मेल्यानंतर पैसा 
कुणी घेईल ह मनाला सारखी रुखरुख, म्ह्णून 
जनू गाठोडे रोबर तले. पोटाशी ब्रदरा 
( ळी) वादूनच देह गंगापण करण्याचें ठरावेले. 
पैशाकरितां जाव नकोसा झाला तरी तो खरोखर 
नक्कासा होत नाही, म्हणून एका. परोपकारी ग्रहस्था- 
जवळ मागणी केली काँ 
मरण-दान दे ! मळा 
मोहोर 


* बाबा, मला फुकटांत 
दे घुडावण्याबद्दल मी तुळा एक 
दला असती ! पण तिच्यांत माझे प्राण 
अडकून राहतील, पिंडाला कावळा शिवणार नाहीं. 
म्हणून तूं एवढें पुण्यकार्य कर, : 


३९४ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५. ४.७ 
५/ ऱ्् 1 क 
१॥३//> > 
ष्‌ र्क >" ््कल 
न्यूळनवभारत टे 
ष्ह्द- धं ७५१ प्र ३९ 
न्ट्< .अमृतमहोत्सवी/$ >२७ 


(७ 
श्र 


2१ 3१ 
१ डर ९ डर 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वोदयाचीं मूलभूत प्रमेयें 


कार्पण्याचा हा परिपाक आहे, ही नौतिकथा 
असली तरी तिथें तात्पथे सांगून मी स्वारस्य कमी 
करीत नाहीं. कवीनें ' कृपणकरगतानां संपदां दुर्वि- 
पाक; । ' असा निष्क काढला आहे. आणि त्याचें 
कारण ' उपकातिराहितानां सवभोगच्युतानाम्‌ * असें 
दिळें आहे. माणसाच्या आत्मीयतेचें क्षेत्र जितकें 
संकुचित तितर्के त्यांचे जीवन कृपण होत जातें 
आणि कृपणतेमुळें अविश्नात ब भ्गीते यांचा प्रादु- 
भाव होतो. पोटच्या मुलाचा सुद्धां भरवसा वाटत 
नाहीं, आव्रिश्नासांत. व भातात सुखाचचा व शांतीचा 
लवलेदाहि नसतो हाहि अनुभव आहे. म्हणून 
संपन्नता जर मूठमर माणसांपुरती परिमित झाली तर 
त्या माणसाचे जीवन नित्य अविश्वासाने व निरंतर 
मौर्तानें कळाप्रित झाल्यावांचून राहात नाही, वगानष्ठ 
साधनसंपंत्नतेंत हा स्वमावगत दोष आहे. यालाच 
समाजवादी भांडवलशाहींतील आंतरविरो'ध म्हणतो. 
समाजव्यवस्था ब सहजीवन 
सहजीवनार्‍चा विकास संविभागाखेर्राज होणें 
शक्‍य नाहीं. संविभागाचें तत्व आर्थिक संयोजनार्‍चा 
आधार व उद्दिष्ट दोन्ही असलें पाहिजे. तें यंत्रीकर- 
णानें साधेळ की यंत्रविरोधानें सांधेळ, केन्दीकरणाने 
साधेळ की विकेन्द्रीकरणानें साधेळ, याबद्दळ वाद 
असू शकेल, पण तं हिंसक प्रार्केवने साधणार नार्द्दी 
याबद्देळ वाद असण्याचें कारण नाहीं. कारण हिंसा 
सह्जीवनाच्या मुळावरच कुऱ्हाड घालणार आहे. 
या मुद्दयाच्ची थोडी फोड करणें आवश्यक आहे. 
एणूस हा परिस्थितीचा बनलेला असतो. त्यामुळें 
परिस्थितीच्या अत करावयाचा झाल्यास त्यार्‍चाहि 
अत केला पाहिजे. जुनी परिस्थाते-जञुना माणूस 
यांचा अत झाल्यानंतर नवीन परिस्थितीतून नवीन 
माणूस निमांग होईल असा हा अमळ शुतागुतार्‍चा 
मुद्दा आहे, कता वस्तुतत्र आहे कीं वस्तु कतृंतंत्र 
आहे की दोघेहि देवतंत्र आहेत हा वाद जुनाच आहे 
आणणि यावच्चंद्रदिवाकरो त्याचा नणय होण्याऱचें 
लक्षण दिसत नाहीं, वस्तुपरितनवादा फक्त 
सास्यवाद्यांत व समाजवाद्यांतच आहेत अर्स नाही 
सर्वच वादांचा तो एक महत्त्वाचा भाग आहे 
ळोकांना दारूपासून परावृत्त करावयाचें असले 


ने. ९ 


अनुक्रमणिका 


तर  ताडोची झाडें तोडा, द्राक्षांच्या 
वेळी जाळा, मोहाच्या झाडांचा समूळ नायनाट 
करा असे प्रातेपादन कमीअधिक प्रमाणांत 
आपण सारेच्च करीत असतो. माणसाच्या ठिकाणी 
ज्या वृत्तीचा पारिपोष करावयाऱचा असेल तशा 
प्रकास्वी परिस्थिति निर्माण करणें हा साधनेचा 
एक महत्तवाचा भाग आहे, पण यालाहि एक मयोदा 
आहे. ब्रह्मचर्यंपालन करतां यावें म्हणून समाजांतून 
ल्रीजातीचें निमूलन करावें अश्शी सूचना करण्याचें 
घाडस आज मोल्याहून मोठा कतेव्यवहाद्दरहि कर- 
णार नाहीं. परिस्थितीप्रमार्णे वृत्ति बनते हें जितके 
खरें तितकेच माणूस आपल्या वृत्तीप्रमाणे परिस्थिति 


घडवितो हेंहि खरें आहे. परिस्थिति-परिवर्तनाकरितां 


माणसाने भाणसाऱचा संहार करणें यांत मानव्याचचा 
पराजय आहे. 

तें कसे ? याचा विचार थोडक्यांत करूं. मूठभर 
माणसांनी इतरांना पिळून काढून त्यांच्या जिवावर 
जगावे हे आपल्याला आनेष्ट कां वाटतें १ वर सांगि- 
तल्याप्रमाणे त्यामुळें सहजीवनाच्या तत्त्वाला बाघ 
येतो म्हणून, ज्या योजनेनें सहजीवनाला बाघ येतो 
ती अन्यायमूलक, हा संकेत आपल्या संस्कृतीमध्ये 
इतका वद्धमूळ झालेला आहे कीं त्याबद्दल वाद्‌ 
करणे आतां कोणाच्या मनांतहि येत नाहीं, भांड- 
वळ्ह्याहीला जो इतका सावेत्रिक विरोध दिसून 
येतो त्याचेंहि मुळ हेंच आहे. भांडवलशाहीचे सम- 
थरैन करतांना देखीळ तिचे अभिमानी आमच्या 


> पद्धतीत. सवीना जास्तीत जास्त सुख मिळण्याऱची सोय 


आहे असाच युक्तिवाद करतात, म्हणजे चोरीचे 
व॒ शोषणाचे समर्थन देखील लोककल्याणाच्या 
मुद्दयावस्च करावें लागतें. आगि लोककल्याण म्हणजे 
सर्व लोकांना सुखानें राहतां येण्याची स्थिति. सवांना 
जेव्हां सुखप्रात्तीचची सारख्या प्रमाणांत संध्रि असेल 
तेव्हां अथोतच चोरोळा किंबा शोषणाला वाव 
उरणें शक्‍य नाही. म्हणून चोरी किंवा ज्ोषण 
यांच्यावर आ।'ारळेळी समाजव्यवस्था सहजीवनाला 
पॉषक ठरूं शकत नाहीं, त्यामुळे तिन्चा. अंत कर्रणे 
आवद्यक होऊन बसतें. 
सर्वीदयाची प्रतिकारपद्धति 

पण ज्या पद्धतीनें त्या व्यवस्थेचा अंत कराव- 


३९५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«्« प्रलर्शिमाळ क्र 
1: " नवभारत 
कद धि 


ह ७५ 


नट्स अमृतमहोत्सवी] >७ 


र्ष 
श् १८ की र्फ 


४ 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


प्र ३०१९ 


नवभारत 


याचा ती पद्धाते देखील माणसाच्या माणुसकीला 
म्हणजे सहजीवनाच्या आकांक्षेला पोपरक अशीच 
असली पाहिजे. घरांत माणूस आजार्री असलें 
म्हणजे त्याला आपल्याबरोबर राहतां येत नाहीं 
आणणि आपल्या सुखांत सामील होतां येत नार्ही 
म्हणून आपण त्याच्या आजार नाहांसा करावयास 
घडपडत असतो. त्याचप्रमाणें भांडवलदारांच्या 
भांडवलदारीचें निवारण करून त्यांना समाजाच्या 
जीवनांत बरोबरीच्या नात्यानें भाग घेण्यास पात्र 
बनावलें पाहजे. त्यासाठी तशी परिष्तात्रे निर्माण 
केली पाहिजे, आणि ती परिष्थाते निर्माण कर- 
ण्याच्या आड जर भांडवल्वाले येऊ लागले, तर 
त्यांचा प्रतिकारहि केला पाहिजे, हा 
माणसाच्या माणुसकोळा अनुरूप असा 
इतकाच गांधींचा आग्रह. 

वर्गविग्रहमचें तत्व बरोबर आहे की चुकीचे आहे हा 
वाद आतां जुना झाला, संविभागाला आणि 
सहजविनाळा आवद्यक अक्शा अ्थस्चनेला जो कोणी 
बिराध करीलत्या माणसार्‍चा किंवा त्या वर्गाचा प्रातै- 
कार केलाच पाहिजे. ज्या पडतीचें जीवन तो जगतो 
त्या पद्धतीचे जावन अशक्य व्हावें असाहि प्रयत्न केला 
पाहिजे, पण तों प्रयत्न करोत असतांना त्यालाहि 
आपल्या नवीन जीवनांत सामील करून घ्यावयाचे 
आहे ही वाढे कायम असली पाहिजे. सर्वोदय 
प्रातेकारपद्दतीची ही अपरिहार्य अट आहे. 

ज्या प्रातकार-पद्धतींत उभयकल्याणकारिदेची 
शाक्ते असेल ताच श्रेयस्कर ठरेल, सर्वोदयांत सर्वाचा 
उदय अभीष्ट आहे. भांडवलदारार्‍चा उदय भांडवल- 
दार्राच्या सवनाशांत आहे. कारण जीवनाचा विकास 
सहजीवनाच्या प्रगतीत आहे हें प्रमेय आपण वर 
मांडलेले आहे. भांडवलळशाहोमुळे भांडवलदाराच्या 
जावनाचा विकास खुंटतो हें कृपणकथेवरून दरीविले 
आहे. संकुचिततेंत जीवनाचा ऱ्हास आहे, अपक्षय 
आहे. . व्यापकतेंत जीवनाचा विकास आहे, 
संवृद्धि. आहे. 


डुस्टीशिपःचें खरं रहस्य 


प्रतिकार 
असावा 


त्याच्या हितकत्यांचें कतव्य आहे. तो आपल्या 
स्वतःच्या कल्याणाकरितां स्वतःचे पाश तोडायला 
मदत करील तर अहे विशेष आणि करणार नाहीं 
तर ते पाश आम्हांला तोडावे लागतील, स्वतःचे 
पा तोडायला मदत करणे म्हणजे भांडवलदारानें 
भांडवलदार या नात्याने आत्मविसझैन करें. 
यांतच त्याचा उद्घार आहे. याला गांधींनी ट्रस्टी- 
शिप असें नांव दिले. ऐतिहासिक परंपरेमुळें प्राप्त 
झालेली संपात्ते शाक्य तितक्‍या लवकर समाजाला 
अर्पण करून मोकळे होणें हा टृस्टीशिपच्या वृत्तीचा 
अर्थ आहे. संपत्तीच्या रक्षणाची व विनियोगाऱची 
जबाब्रदारी समाजानें स्वतःच्या शिरावर घेतों म्हटलें 
तर त्यांत त्या टूस्टीला समाधानच वाटलें पाहिजे. असा 
द्रस्टा असला तर, तो समाजाला म्हणेल, 'हें ओझे 
तुम्ही सांभाळा? आणि समाज म्हणेळ, “आम्ही 
तुढार्‍च व्यवस्थापक नेमतों.! याऱ्चा परिणाम म्ह्णून 
एका पेढीनंतर खासगी संपात्ते ही संस्था नाहींशी 
झाली पाहिजे. कारण टरस्टीशिप ही संक्रमण-काळा- 
पुरतीच राहूं शकते. व्यक्ति-स्वामित्वाकडून समाज- 
स्वामित्वाकडे जाण्याची ती एक आहेसक प्राक्रिया 
आहे. या दृष्टीनेच त्या सिद्धान्ताचा विन्चार करा- 
यला पाहिजे, या अर्थानें जो भांडवलदार स्वतःला 
ट्रस्टी मानायला तयार नसेल त्याला संपत्तीच्या 
पाशांतून सोडविण्याकारितां 


प्रतिकारात्मक उपाय 
योजावे लागतील. 


सर्वे प्रातिकारात्मक उपायांच्या 
बाबतीत सर्वाद्याची एक मात्र अट एवढीच काँ 
प्रतिकार माणसाला वांचविण्याकरितां 
प्रतिकार करतांना माणूस 
माणुसकोहि नाहीं 
घेतली पाहिजे. 


असल्यामुळें 
दगावणार नाहीं आणे 
कशी होणार नाहीं इतकी काळजी 


सर्वोंदयाची भूमेका मूलभूत तत्त्वाच्या दृष्टीने 
मांडळी आहे. तपाशेलावर वा रतच्या 1वोरोष्ट 
अगावर पुष्कळ ॥हिहितां येण्यासारखे आहे, पण 
त्या मानानें तो भाग गोग आहे. आर्थक संयोजन 
सांस्कातेक जीवनाच्या विकासाकारितां आहे, सांस्कृ 


तिक विकास सहर्जावनाच्या कलेंत आहे, सहजी 
|ंडवल वाल्य ््ि ७ (0 र गाव 
माडवडळ्वाल्याछाहे तंपूणे व सभूद जीवन नाचा आधार आर्थक संविभाग आ मगा 
०१ पो अ ही ड्च्छ ञ न 29) पि नमु 
लाभावे. अशी मचा इच्छा आहे म्हणून आर्थिक सावभागार्‍ची प्रस्थापना करणें आमचे 
भाडवल्याह।च्या पाझांतून त्याला मुक्‍त करणें हेच आजचे उद्दिष्ट असलें पाहिजे. जो जो वर्ग रॉक 
ह स ळ 
३९६ 
मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


_ क 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


सर्वोदयाचीं मूलभूत प्रमेये 


होतां कामा नये यांत जें जें बसत असेल तें सर्वोर 
दयांत येते, जें वसत नसेल तें येत नाहीं. याचाच 
अथ सर्वोदय हा एक विशिष्ट वाद“ किंवा संप्रदाय 


नव्डै 
नई. 


मागाच्या आड येईल त्याचचा प्रतिकारहि दोन्ही 
पक्षांच्या हितबुद्दीन केला पाहिजे, सवे प्रकारचा 
प्रातिकार, ज्या व्यक्तीच्या विरुद्ध तो करण्यांत येतो, 
तिच्याहि कल्याणाकरिता आहे ही मर्यादा दृष्टीआड 


द॒ ण विषाचा पेळा 

[ खालील गीत खौन्दूनाथ टागोर यांनीं ्ै ९३९ साली खात खिस्तमसकरितां प्रार्थनार्गात 
म्हणून राविले. त्याच ख्विस्तमसमध्यें चाढूस उड्यूज हे. प्राथंनाप्रसंगी मुख्य प्रवचनकार होते. वणान गतत 
तीळ विद्यार्थी ही प्राथना गात असनांना श्रो, अडूयूजना किती गहिवरून आलें याचे * विश्वभार' 
तीचे ? संपादक श्री. क्षितीश रॉय यांनी वणन केळे आहे. हे गीत व त्याचे श्री, अमिया चक्रवती यांनी 
केलेलें इंग्रजी भाषांतर * हारेजन ' २६--१ २-४८ मध्ये प्रासिदध झालें आहे, "का, सं. ] 
एक दिन यारा मेरे छिळ तारे गिये 

राजार दोहारे दिये, 
ए युगे ताराई जन्म. निये छे आजि 

. मन्दिरे तारा ऐस छे भक्त साजि ! 

घातक सेन्ये डाके; 

“मारो मारो” उठे हॉक 
गजेन मेश स्तव भंत्रेर स्वर । 

मानवप॒त्र गंभीर न्यथाय 
कहेन “ हे ईश्वर! 

ए पान्म पाचर निदारुण विषे भरा 
डुरे फेल दाओ 


डुरे फेले दाओ त्वरा । _ 
[“ ज्यांनी एके दिवशी आपल्या राज्यकत्यींचा जयघोष करीत त्याला मारलें तेच आजया 


जन्म घेऊन आले आहित; भक्त म्हणून सजून आपआपल्या मन्दिरांतून जमळे आहेत, 
मारेकरी सैनिकांना ते हांका मारीत आहेत. “ मारा, मारा ?' अशा गजेना, आशेळ्या उठत 


[स्वरया गर्जनांमध्यें मिसळून, बुडून जाता आह. | 
व्याकुळ असा मानवपुत्र 'बांबा करीत आहे--*“ हे परमेश्वर' हा अत्यंत दारुण 


युगांत पुन्हां 


आहेत. स्तोत्रमंत्रांच स्व 

गंभीर व्यथेन भा 
विषाने भरळेळा पेळा दूर फेंकून दे; सत्वर दूर पेंकून दे, व 
शि ह "ररवीन्द्रनाथ टागोर 


३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


त्री 
& शे र 
"नवभारत तो 
वही ७५ प >१५ 
हिअमृतमहोत्सवी (>) >२७ 


८-2 णा, 


०४ 9 
२८०८७ | 
902 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


म! - वि अ. टी 
डा. हन्रा 


टॉम्नसू : अनुवादक : श्री. साने गुरुजी 


गांधीजींचे अभिनव युडदास्त्र 


[्‌ प्रस्तुत लेख हा सुलभ राष्ट्रांव ग्रथमाळेचे आगामी प्रकाशन 
मानवजाताची कथा ! 


अथाचा अनुवाद असून तो अनुवाद श्री. साने गुरूजा यांच्या 
मथाचा प्रथम आव्रात्ते १९३५ साली बाहेर पडली. 


ग्रथामधाल एक प्रकरणांतांल कांर्ही भाग ञझ 
गग७ 8 'ऱ ० प्राढ तणाचा 1११०९ या 

सरस लेखणींतून उतरळेळा आहे. मूळ इंग्रजी 
मानवातहासाच्या पाश्चभूमावर ग्रंथकाराने चो 


अथपूण व उद्बोधक ठरेल असा विश्वास वाटतो, 


लनिन आणि गांधी 

दानत १९२४ सालच्या जानेवारीच्या एकवि- 
साव्या तारखत मरण पावला, त्या वेळी त्याचें वथ 
फक्त नपन्न वघांचे हात. सोव्हिएट-कॉग्रेसने 
काढलेल्या .जाटीरनाम्यांत त्याला जवळजवळ देव 
वनावेण्यांत आळ होत. सदर जाहारनामा म्हणतो 
* हेनिन*ची दूरद््रे निःसीम होती. बहुजनसमाजाऱ्यी 
संघटना करण्याची त्याची बुद्दि कल्पनातीत होता; 
तो सवे देद्यांचा, सव,ळोकांचा सवक्राळीन ब परम 

महान्‌ पुढा* होता. तो नव्या मानवजातीचा प्र्भु 
होता, जगाचा तारनहार होता. 
होता यांत दाकाच नाहीं. तो आते महान विभूर्ती 
पेक्रा एफ होता. पण त्याने एक दुःखद "चूक केली - 
हसने जागातंक क्रांत घडवून आणण्याचा यत्न 


कला, त्यान झारचा जुळूम नए॒ केला 
कामगाराचा 


* लेनिन महाप॒रुष 


पण त्या जागीं 
छढूम आणला, अय्नानें आग्रि 
विझावितां थत नाही, ठेनिननें द्वेषाशी द्वेपानेच ल्ढ्प्या 
चा खटपट केळी, जगाची लष्कर शाहपासून सुटका 
करण्यासाठी त्यानें स्वतः एक सामर्थ्यशाली ढक्करी यंत्र 
उभ कळ, ढेनिनच्या कायक्रमांतीठ मोठा दोष म्हण 
कवरठ--उष्करा सामथ्यावरील-्या 


या विश्वास. हा 
त्या योजनेतील दब 


&पणा होता. तो फ्रेंच क्रांतीचा 
यड़ा वसर, डान्टनू, राब्सपेरी मरात यांर्ना 
लेनिन व ट्रॉट्स्की यांच्याप्रमाणेच जगाला मुक्त 
करण्यासाठ प्रचेड सेन्य उभ केले होते. पण ते सन्य 


दा वपापूव] केळेले गांधीजीचे मूल्यमापन आजच्या संदमोतही 
"ऱका,. सं.] 


५ मानवजातीची कथा ' या 
हा ग्रथ्र डा. हेन्री टामस्‌ याच्या 


4» 


नेपोलियनच्या हातीं पडले व त्या सैन्याने फ्रान्सचे 
स्वातंत्र्यहि अस्तास नेलें 
ल्करशाहाच्या संरक्षक पंखांखाळी स्वरे स्वातेव्य 
कधीहि टिकणार नाही, जगणार नार्ही, मला 
एकाद वेळस वाटतें कीं लेनिननें कांही केळ॑ असेल 
तर त इतकच कां भावी रशियन नेपोलियनसाठीं 
त्यान संन्य निमाण करून ठेवलें ! लेनिनच्या त्याच- 
प्रमाण झारच्या लष्करशादांप्रापून मुक्त झाल्यावना 
सहया पूगपणें स्वतंत्र झाला अस्ते म्हणतां येणार 
नाहीं 
जगाला गांवीचें हृदय असलेला लेनिन खरोखरी 
हवा आहे अगंर लेनिनची बादवे असणोर गांधी हवे 
आहेत. कांही बाबतांत गांधाचे मन बुन्या काळांतील 
आहेत वाटतें, त्यांची बुद्धि प्राचीन काळांत वावरत 
आहिरे वाटतें. विवादितांना संततीची इच्छा नसेल 
तर त्यांनी ब्रह्मचारी राहावें असें ते. म्हणतात. ते 
यत्र नकात ? असे म्हणतात. ते चरखा हातीं 
ध्यावयास सांगतात, ते वेद्यकश्यास्त्राच्याहि विरुढ 
आहेत. ते संन्यस्त वृत्तीचे आहेत. ते शेळीचे दूध 
व खजूर यांवर राहतात. ते फळें खातात. गाय 


हूदुमात्रास पूज्य असल्यापुळें तें गायीचे दूघहि 
पांत नाहींत. तें 


हिंदुवमात॑ ल अनक ख्ढी 
मानतात, पण या अशा कांही गोष्टी सोडून 
दल्या तर॒ मानती रंगभूमीवर गांधींतारल्ा 


'इश्व स्कल देणारा महापुरुष क्ावितच झाला असें 


शेष्ट 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


..4 
टू, 
1 
% णव्मातू>, शी 
क १ नवभारत भु 
कद धि ७५ ध् ३०१९ 
«६ अमृतमहोत्सवी ()-»३७ 


सरे आ 
र्ट रकत: > रभ 


अ. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधीजींचे अभिनव युद्धशास्त्र 


आपणांस निःदोकपर्णे व निःपक्षपार्तापणानें म्हणावें 
लागेल. जगांत होंऊन गेलेल्या अत्यंत प्रमावी व 
स्कार्तिदायी व्यक्तींपैकी गांधी एक आहेत. 
अपूवे युद्धशास्त्रज् 

गांधींना महात्मा म्हणतात महात्मा म्हणजे ज्याचा 
आत्मा मोठा आहे तो, ज्याचें मन मोठें आहे तो, 
महापुरुष, गांधी केवळ शांतात्मे आहेत असें कित्येक 
म्हणतात तें केवळ असत्य आहि. सीझरला ज्याप्रमाणें 
शांततावादी म्हणतां येणार नाहीं, त्याचप्रमाणें 
गांधीनाहि शांततावादी म्हणतां येणार नाही. भज 
जिवंत असणार्‍्यांत गांधी हे अत्यंत जोरदार लढवय्ये 
आहित. खरोखस्च त्यांना इतिहासांतील सर्वात मोठी 
विभ[ते असें म्हणावें लागेल, असा युडशात्वश पूर्वी 

वी झाला नार्ही. गांधीनी जे नवे शक्त शोधिलें 

आहे त्याच्याशीं तुलना करून पाहतां तुमच्या या 
पाणबुड्या, तुमची ही झेपेलिने, तुमची ही आरमार, 
तुमच्या या तोफा म्हणजे लहान मुलांची खेळणी 
वाटतात. गांधींनी शोधलेले हें कोणते शास्त्र १ अहिं 
सेचें सर्वशक्तिमान्‌ शस्त्र, रक्‍तपाताशिवाय लढाया 
कशा जिंकाव्या हें गांधींनी शिकविले आहे 

गांधी हे लढवऱ्ये आहेत. त्यांना आयुष्यभर 
अन्यायाशी सतत युद्ध बाळविळें आहे. क्मशून्य 
पमिकरारट्रीन शांतित्रक्मारशी त्यांना कादरी एक करा 
प्रयाचें नाहीं. एकादा सेनापति स्वतःच्या फांजांना 
नर्स शिक्षण देतो, तसेंच तितक्‍याच दक्षतेने गांबी 
आपलें सैन्य तयार करीत असतात. ते लिहितात, 
:£ दुसऱ्यास न मारतां स्वतः मरण्याचे शात, दान्त, 
घेथ मी माझ्या सैनिकांत उत्पन्न करण्याचा यत्न 
करीत असतों. माझी श्रद्धा आहे कीं अहिंसा ह्ि- 
पेक्षां अनंतपट श्रेष्ठ आढे. क्षमा शिक्षेपेक्षां| आधेक 
प्रमावी आहे. क्षमा शूराला भूप्रविते, '* है शब्द्‌ 
कांडी नवे नाहीत, असे शाब्द पुनःपुनः उच्चारळ 
गेळे आहेत. हे शब्द पुनः उच्चारण्यात गांधींनी 
बुद्धाचे अनुकरण केळे आहे. पण गाघीना ६ याब्द 
प्रत्यक्ष कृतींत आणून त्या महात्म्याच्या पुढ पाऊ 
टाकळे आहि. शांतिप्रिय महात्म्याचे ते शब्द बरोबर 
होते असें अश्रद्ध जगाला गांधीनी आज पटावेळ 
आहि. त्यामुळें सारे “सिनिक' 'चाकित झाळे आहेत ! 

गांधीनी एक मोठा विजय आधींच मळाचा 


आहि. हिंदुस्थानांत त्यांना जें युद्ध मांडलें आहे तें 
अपेशी होणार असें भविष्य पुष्कळ लोक वर्तेवीत 
असतात व हिंदुस्थानांतील या ७आहिंसक युद्धाची 
टिंगळ करीत असतात. पण आपफ्रिक्रेत गांधी 
अक्तीच एक लढाई लढले होते व तीत विजयी 
झाले होते ही गोष्ट हे टीकाकार विसरत असतात, 
ल॑ंडन-विद्यापीठांत कायद्याचा अभ्यास करून तें 
हिंदुस्थानांत आले व १८९३ सालीं वाकिली करूं 
लागले. पण एका महत्त्वाच्या खटल्यासाठी दक्षिण 
आफ्रिकेत प्रिटारिया येथ त्यांना बोळावण्यांत आले 
या वेळी गांधीचे वय फक्त चोवीस वर्षाचे होतें. 
थोड्या महिन्यांतच ते आफ्रिका सोंड्रून जाणार 
होते; पण एकवीस वर्षे ते तेथे राहेळे. आफ्रिकेत 
दीड लक्ष हिंदो लोक होते. तेथे त्यांच्या अपमान 
करण्यांत येई, त्यांच्यावर जुळूम करण्यांत येई, 
त्यांना गुलाम म्हणून वागविण्यांत येई. गांधीनी या 
संघटना करून शक्ति उत्पन्न केली व 
अहिंसक लढा सुरू वेळा. इतिहासांतील री असलीं 
पहिलीच लढाड. रक्तटीन क्रांति करून आपल्या या 
अहिंसक सेनेला गांधीनी विजय मिळवून दिला. 
कोणतें तत्त्व डोळ्यांसमोर ठेवून गांथी व।गत होते 
धात्रला न मारतां त्याल। जिंकून घ्यावयायये असें 
गांधीचे घोरण होतें. सामान्य शिपाई शत्रूवर विश्वास 
ठेवीत नसते. पण गांधीजी शत्रवरहि नेहमी विश्वास 
ठेवीत; म्हणून शत्रूविरुद्ध अहिंसा, अक्रोध व असह- 
कार ही तीनच दास्तने ते वापरत, दुसऱ्याबर जुळूम 
करणाऱ्या माणसाकरतां किंवा माणसाबरोबर कांडी 
करावयाला ते तयार नसत. संपूर्ण असहकार दें त्यांचे 
घोरण असे. दक्षिण आफ्रिकेतील सवे हिंदी जनतेला 
अन्यायाविरुद्ध सावेत्रिक संप करण्याला त्यांनी प्रत्रत्त 
केलें. शत्रूला शारीर्कि अपाय करूं नका! ही त्यांनी 
आपल्या सैनिकांना शिक्रविळेळी दुसरी गोष्ट. कारण, 
त्यांचा लढा व्यक्तींविरडध नसून व्यक्तीच्या हृदयांत 
ळपून बसलेल्या प्युनेविरुद्ध होता, 'दात्रू संकटांत 
असतील तेव्हां त्यांना साह्य करीत जा? ही त्यांनी 
आपल्या सैनिकांना शिकवळेली तिसर्री गोष्ट, दाक्षिण 
आपफ्रिक्रेंत सत्याम्रह-संग्राम सुरू असतां जोहान्सबर्ग 
येथें ळेग उद्‌भवला« गांधीनी लगेच लढा थांबाविला 
आपल्या शत्रूंना मदत करण्यासाठीं व सुखशांति 


१९९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व्य 


| नवभारत 
हन ७५ >१९ 


७८ <&६अमृतमहोत्सवी 1.) >ये 


00/00/0022 
3 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


देण्यासाठी 'चांनीं आपल्या सेनिकांचें शुश्रपापथक 
बनविले, 
शजनाहि लाजाविलं ! 

या आभिनव व विचित्र युद्धपद्धतीशीं कोणत्या 
रतीने लढावे हें गांधींच्या दात्रूना प्रथम कळेचना. 
त्यांनीं हिंदी लोकांची कत्तल केली, हजारोंना तुरुंगांत 
डांबळें, गांधींचा छळ केला. एकदां तर ते 
गांधींना दगडांधोंड्यांनी ठार करणार होते. तरीहि 
गांधी व त्यांचे अनुयायी शांतच राहिले. त्यांनी 
हातहि उगारला नाहीं. त्यांनीं अन्यायाची परतफेड 
क्षमेनं, अत्याचाराची करुणेनें व देपाची परतकेड 
प्रेमाने केळी, आणि गांधीची शक्ले प्रभावी ठरली ! 
गांधी व त्यांचे अहिंसक सैनिक यांनी शत्रूला लाजावळे ! 
पराभूत केळे, जनरल स्मट्सचचा एक सेक्रेटरी 
या सत्याग्रह्मांशीं निद्‌यपणें लढत होता. तो शेवटी 
गांधीना म्हणाला, ।। मळा तुमचे लोक आवडत 
॥हींत. त्यांना साह्य करावेसे मळा मुळींच वाट्त 
॥र्ही, पण मी करूं काय १ आम्ही अडचणींत असतो 
तेव्हां तुम्ही साह्यास येतां. तुमच्यावर हात कसा 
टाकावा? तुम्दी हिंसेचा अवलंब कराघा असें मला 
कितीदां तरी वाट्ते. इंग्रज संपवाळे असे करतात. 
तुम्हीहि हिंसक बनाळ तर तुमचा प्रश्न कसा मिट- 
वावा हें आम्हांस माहीत आहे. पण तुम्ही शत्रूळाहि 
अपाय करीत नाहीं, आत्मक्लेशानेंच विजय मिळवू 
इच्छितां, स्वेच्छेने घाळून बेतलेल्या सुजनतेच्या व 
उदारतेच्या मयोदा तुम्ही कधी 
त्यामुळें आम्ही केवळ अगातिक 
होऊन गेलो ! !! 

शां[तिमय आहिसक प्रातकारानें हिसेवर पूणे 
विजञय मिळविला. जनरल स्मट्स्‌ गांधींना शरण 
आला, १९१४ सालीं दक्षिण आफ्रिकेतीठ ह्दि 
लोक मुक्‍त झाले. 
हिंडुस्थानांतालि प्रयोग 
__ १७१९ साठीं गांधीनी दक्षिण आफ्रिकेत 
'पेजया झालेला हा दिव्य प्रयोग हिंदुस्थानांत तुरू 
केला, या वेळा तीस कोटी लोकांचे सबंध राष्र 
त्याना आहेसक झगड्यासाठी उभें केलें स्त्रिया, 
उरुप, मुळ, सवच अहिंसक बंडासाठी उठली. 
१९१४ सालच्या महायुद्धांत हिंदुस्थानने नऊ लक्ष 


उल्लंबीत नाही. 
व किंकतेव्यमूढ 


पंचाऐेशी हजार सैनिक दिले, या राजनिष्ठचें वक्षीस 
म्हणून स्वराज्य देण्याचें इंग्रजांनी दिलेळें अभिवचन 
युद्ध संपतांच ते विसरले व हिंदुस्थानला 
स्वातंत्र्य देण्याऐवजी असलेलें पारतंत्र्यच त्यांनी 
अधिक हृढ केलें. त्यामुळे हिंदुस्थान संतापला, 
१९१९ सालच्या फेव्ृूवारीच्या अटठ्ठाविसाव्या तार 
खेस सात्त्विक संतापाचा आहेंसक संग्राम सुरू झाला. 
प्रेन्त ऑफ वेल्स हिंदुस्थानला भेट देण्यास आले. 
पण ते कलकत्त्यांत आले तर सारे रस्ते निर्जन होते ! 
जिकडे तिकडे शुकशुकाट ! त्यांच्या स्वागतासाठी 
एकहि मनुष्य बाहेर. आला नार्ही. 


देशभर सावेत्रिक धरपकड झाली. पंचवीस हजार 
ल्रा-पुरुप्ांची तुरुंगांत रवानगी करण्यांत आली! ते 
तुरुंगांत जातांना आनंदानें गाणीं गात होते. शेवटी 
गांधीनाहि अटक झाली. 'ब्रिटिश सरकारार्वरुद्ध 
वड पुकारून मीं जाणूनबुजून उघडपणें कायदा 
मोडला आहे ! *? असें गांधीना कवूल केलें, खटल्या- 
च्या वेळीं व्रूमफील्ड हे न्यायाधीश होते, गांधी 
म्हणाळे, “मी दयेची याचना करीत नार्ही, केलेली 
कर्म सोम्याहे करून दाखवू इच्छीत नाहीं, मी 
कायद्याप्रमाणे जाणूनबुजून गुन्हा केला आहे. पण 
नागार्क या नात्याने त्ते करणें हें माझे परमोच्च 
कतंब्यऱच होतं, म्हणून देतां येईल ती जास्तांत जास्त 
शिक्षा मळा द्या, ती मी आनंदानें स्वीकारीन व 
भोगीन, न्यायाधीश महाराज, तुमच्यासमोर दोन 
माग आहित: न्यायाधीशाच्ची जागा तरी सोडा, 
नार्ही तर मला कठोरतम शिक्षा तरी फर्मावा. !? 

न्यायाधीश व्र्मफील्डहि उदारतेंत हटणारे 
नव्हते, ते म्हणाले, '' तुमच्या लक्षावधि देशवबांघ- 
वांच्या हृष्टाने तुम्हा एक मोठे देवभक्त व थोर 
पुढारी आहां ही गोष्ट लक्षांत न घेणें अदाक्‍्य आहे. 
राजकीय मतांच्या बावतीत. , तुमच्याशी मतभेद 
असणांरे लोकाहि ' तुम्ही एक उदात्त ध्येयाचे पुरुष 
आहां, संत आहां, ' असें मानतात. !! 

तें बंड तात्पुरंव शमले; पण त्या अहिंसक 
बंडानें त्रिटिश्ष सरकारला 
लावलें यांत दोकाच नाहीं 
सर जॉजे ळो 


बराच विच्चार करावयाला 

७. री डे _ ५ 
* सुंबई प्रांताचे गव्हर्नर 
इंड स्हणतात, “ जागतिक इतिहासांत 


४.०० 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्र र्क प्रणव > 
ह नवभारत जर 
शद धि ७५ 'घो४* 
न्<« (अमृतमहोत्सवी >२७ 
» छे. ह ठ्ञि 
सक. वषे शर ० > 
०० औत. 
| (क 
अ. $ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कः 


गांधीजींचे अभिनव युद्धास 


गांधींचा हा प्रयोग अत्यंत मोठा, भव्य व प्रचंड होता 
व तो यशाच्या अगर्दी जवळ आला होता . ? 

१९२२ सालची ही गोष्ट, पुढें गांधीजी सुटले, 
आजारी असल्यामुळें त्यांना प्रत्यक्ष राजकारणांत 
कांहीं वर्षे भाग घेतां आला नार्ही. ब्रिटिशांना 
वाटलें की हिंदी चळवळ थांबला, सत्याग्रह वंद 
पडला, मेळा, पण गांधी योग्य वेळेची वाट पाहत 
होते. अहिंसक असहकाराच्या प्रयोगासाठी ते 
राष्ट्राला निरनिराळ्या रीतीनीं सारखी शिकवण देत 
होते. १९२९ सालीं त्यांची शाक्ते पुनः आली. 
ात्रूंना मित्र करण्याच्या कलेचे बरेचसे शिक्षण 
त्यांच्या सैनिकांना मिळालें होतें. त्यांनी त्रिटिश 
सरकारविरुद्ध शेवटचे व फार मोठें बंड सुरू केलें 
त्यांना पुनः तुरुंगांत घालण्यांत आलें. त्यांच्या साठ 
हजार अनुयायांनाहि तुरुंगांत डांबण्यांत आलें, पण 
तुरुंगांत जाण्यास शत्र्वर हात न टाकतां स्वतः 
कष्ट मोगण्यास सारें राष्ट्र शिस्तीत उभे होतें, जुठमी 
सरकारचा देप्र न करतां त्यांचे कायदे मोडण्याला, 
जंगली सत्ताधीश्ञांच्या हिंसक उद्दामपणाला सुसंस्कृत 
लोकांच्या शांत स्वाभिमानानें उत्तर द्यावयास सारे 
राष्ट्र सज्ञ होतें. तेथें साठ हजार ' म्हणजे वास्ताबिक 
मूठभरच लोक तुरुंगांत गेले ! 


लेनिनचे हास्य 


हिंदी राष्ट्राचाः विजय झाला, १९३१ च्या 
जानेवारीमध्ये गांधींना सुक्त करण्यांत आलें. ्रिटिश 
सरकारनें हिंदुस्थानला स्वराज्य दिलें; पण गांधींचे 
पूर्ण समाधान झालें नाहीं. त्यांना संपूण स्वातंत्र्य 
हवे होतें आणि कां हवे असू नये १? त्रिटिशांना 
हिंदुस्थानवर राज्य करण्याचा काय आधिकार १ 
बेकायदा आक्रमणाच्या जोरावर ते सत्ताधीश आहेत. 
हिंदुस्थानांतील इंग्रज हे जेते नसून पाहुणे आहेत 
असें गांधी मानीत. ते प्रसंगी इंग्रजांचे हुकूम मानीत 
नसत; पण इंग्रज्ञ संकटांत पडले, त्यांना अडचण 
आली, तर गांधी लगेच त्यांच्या मदतीला घांवत. 
पाश्चिमात्यांच्या पाणचटपणाला गांधी पोवांत्यांच्या 
सुजनतेनें सुसंस्कृतपणें उत्तर देत, आपल्या सहन- 
शीलतेने, हालअपेषांनी, दयेने, क्षमेनें, सोजन्यानें, 
कार्यकुशलतेनें ते इंग्रजांना सभ्य माणसे बनविण्याची 
महत्त्वाकांक्षा बाळगीत. त्यांनीं जगाला सिद्ध करून 
दाखाविळें कीं बास्त्रास्त्रांची युदें आतां जुनाट झालीं, 
मोठ्यांत मोठ्या लढायाहि रक्तपाताशिवाय लढतां 
येतात आणि प्रेम हेंच एथ्वीवरील अत्यंत प्रभावी व 
प्रबळ शास्त्र होय, त्यांचें जीवनकार्य पुरें झालें आहे. 


छेनिनचें एक अपूव वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे हास्य, त्याच्या सान्निध्यांत येणार4। 


प्रत्येकावर त्याच्या हास्यार्‍चा 


जादूसारखा पारिणाम 


होई. कोणाकोणाला त्याच्या त्या हास्यांत 


कठोरता आहिसें भासे, तर कित्येकांना त्यांत सुस्वमाव व आनंद यांचे प्रतिबिंब दिसे. ब्रँडफ्ड लिहितो, 
ते हास्थ मळा तरी कोडेच होतें. मी तरी तें समजु शकलो नाहीं !!? पण मला वाटतें कौ, त्यांचें हंसे समजून 
घेणे सोपें आहे. लेनिन हसे तें तो कठोर होता म्हणून नसे, वहा आनंदी होता म्हणूनही नसे; तर तो 
दुःखी होता म्हणून, त्यानें इतके दुःख इतक्या उत्कटपणें सोसले होतें की, तो आतां पोटभर हंसावयास 
शिकला होता. या मानवी नाटकाला नवीन स्वरूप देण्यासाठी तो धडपडत हाता; पण हा सारा विश्व- 
ब्यापक फा्त॑ आहे हें त्याला दिसत होतें. त्याचें हास्य स्विफ्टच्या . किंवा ी माक टूवेनच्या हास्याप्रमाणें 
होतें. त्यानें मानवजातीसाठी खतःच्या होम केला; पण मानवजात तिच्यासाठी इतका होम करण्याच्या 
लायकीची नाहीं हें तो जाणत होता. स्वतःच्या कम्युनिस्ट-बंधूंताहे त्याला असा अनुभव येत असे की, 
6 शुंकडां एक प्रामाणिक असला तर एकोणचाळीस गुंड व साठ टोणप्ये असतात. र 'गटेप्रमाणेंच त्यानें 
मानवाची मूखेता व त्याचें दुःख ही तळाशी घुड्डून पाहिली होतीं, समजून घेतली होती. ५ अश्चूंत 
हें एका ठॅटिन कर्वांचे शब्द त्यालाहि नीट समजले होते. लेनिनच्या हंसण्यांत अश्रू असत. 


हास्य असतें? ड्न्री 
-डॉ. हेन्री टामस 


५४० $ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका हा 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
५-/८ ऱ्् त्र 
00000 

*््र कव ऱ्क्् 
॥6नवभारत घर 
बटा ७५ तो>* 
नश .अमृतमहोत्सवी/$ >ये७ 


जी 


(७ 
श्र 


> &/ 
* ८, खळ > 
1.) धट ९ डर 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा दि. धा. कवे 


अलाहाबाद येथील भारतीय शास्त्रीय परिषद्‌ 


अलाहाबाद येथील यंदांचें ३ जानेवारी १९४९ 
ते ८ जानेवारी १९४९ पर्यंत भरलेले भारतीय 
शास्त्रीय परिषदेचे आधिवेशन ३६ वें होय. ही 
परिषद १९१३ सालीं प्रो, मॅकूमोहन्‌ व प्रो. 
सायमनूसन्‌ ह्या दोन इंग्रज प्राध्यापकांच्या प्रयत्नाने 
सुरू झाली. प्रथम प्रथम तिची अधिवेशने व कारभार 
कलकत्ता येथील 'एशिअटिक सोसायटी ऑफ बेंगाल ' 
ह्या संस्थेच्या विद्यमाने चाळत असे. पण पुढें 
£ इंडियन सायन्स कॉंग्रेस असोशिएशन ! 
नांवाची स्वतंत्र संस्था स्थापन झाली व तिच्या 
वेद्यमानेच हां वार्षिक आधिवेशनें भरत आहेत 
पाहेल्या वर्षांच्या कलकत्ता येथील अधिवेशनाला 
हिंदुस्थानांतील ४०-५० समासद आले होते, तर 
गेल्या कांही वर्षीतील अधिवेशनांना दजार-र्दाड 
हजार बाहेरचे समासद सहज येत अराठे पाहिजेत. 
प्रथम परिष्रदेंचे रसायनशासतर, भोतिक शास्र, प्राणि- 
शास्त्र, वनस्पातिशात्र, भ्रूस्तरशात्र व मानवशास्त्र 
एवढेच विभाग होते; ते आतां वाढत वाढत वैद्यक 
गाणेत व संख्याशास्त्र, शररारव्यापारश्ास्त्र, मानस- 
शास्त्र, कॉटकशास्त्र, कृषिशास्त्र इत्यादि विभागांची 
भर पडून विभागांच्ची संख्या नेरांवर आली आ? 

प्रथमच पारेषदेच्या घटनेची स्थूल कल्पना दिळी 
म्हणजे वाऱ्चकांस तिचे सर्वसाधारण स्वल्प कळ- 
ण्यास मदत थेईल. दर वर्षी १२ रु, देणारे असे 
सुमार २००० सभासद आणणि कांही सन्मान्य व 
आज़ञाव सभासद ह्यांनी निवडलेळें कार्यकारी मंडळ 
ह्या पारषदचा कारभार पहात. ह्या मंडळांत दोन 
चेटणीस, खाजिनदार, अध्यक्ष इत्यादि 


तेथीळ सभासदांच्या मतानुसारच परिष्रदेचें कामकाज 


चाढत अस म्हणतां येईल. बाहेरील सभासदांना 
कायकारी मडळाच्या सभांना मुद्दाम कलकच्याला जाणें 
फारस शक्‍य होत नाहीं, परिषदेसधे बजेट करण, 
पुढाळ अधिवेशनाकरितां अध्यक्षांचे नांव व आधिवे- 
नशार्‍चा जागा सुचवणे, मागील वर्षांचा अहवाल 
वसाधारण सभेला सादर करणे इत्यादि काग 
कार्यकारी मंडळ कस्तें, 
परिषदेचे जे निरनिराळे शास्त्राय विभाग आहेत 
त्या प्रत्येक विभागाऱची एक ववमागस मित असते. 
त्या वेभागसमितीत त्या त्या विभागाचे भूतपूवे 
अध्यक्ष आणे चिटणीस असे असतात. ह्या विभाग- 
सामतान पुढाल वर्षाच्या परिषदेतील त्या त्या विभा- 
गाच्या अध्यक्षाचे व िटणिसाचें नांव सुनचवावयाचचें 
असत. मात्र ही नावें ज्या निवडणूक-पद्धतीने सुच” 
वढा जातात ती अत्यंत सदोष आहे असें माझें 
मत आहे सुवारण्याबद्दलचवी एक सूचना मी 
कायंकारा मंडळाकडे पाठवली आहे सध्यांची पद्दत 
अशी ; सप्टेंबरमध्ये ववभाग-अध्यक्ष विभाग.समि- 
ताच्या सभासदांकड़ून अध्यक्ष व चिटणीस यांच्या 
नावाच्या सून्चना मागवतात ह्या सूचनांवरून मत- 
पात्रीका तयार होऊन समितीच्या सर्वे समासदांकडे 
जातात व प्रत्येक सभास न अध्यक्षपदाकारितां १ व 
1चटाणसाच्या जागेकारेतां १ अक्शा दोन नांवांना संमति 
दशशावणारा मतपत्रिका भरून पोस्टानें पाठवावयार्‍ची 
असते. ह्या पद्दतीर्ताल दोष असा कीं एका जागे- 


करतां बऱ्याचशा नावांख्री सूचना जर आठी असेल तर 


पदासेड सवात आधिक मि. यी न 
रि ळणाऱर्‍्या म ख्य 
समासदाहे समाषेष्ट असतात. परिषेदची मुख्य च्या संख्येच्या मानाने अग तार्‍चा सख्या सभासदां 
केऱ्वेरा कलकसता येथें असते. व कार्यकारी अशा अल्प मतां दीचे कहानअसते ब तरीहि 
मेडळाच तेथ र “न. मतानाहि अध्यक्ष अग णं 
मडळाच्या सभाहि ते भ हल आगर [चिटणीस निवडून 
ह॒ तथन्च भरत असल्यामुळे येऊं शकतो उदाहरणार्थ, समितीत २५-३० सभासद 
४०९ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "स 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


काते 
%्&« 2 

क ह नवभारत (7 
&य “ ७५ प्र ३० ९ 
नट“ अमृतमहोत्सवी] » वढ 


द र्व 
कटी ककत. ज 


कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अलाहावाद येथील भारतीय शास्त्रीय परिषद्‌ 


असले व '१-६ उमेदवारांची नांवें अध्यक्षपदाकरतां 
सुचवली गेलीं तर निरनिराळ्या उभेद्वारांना ५,४, 
४,२३,२ अशी मते पडतात व अखेर ५ मतं मिळा- 
लेळी-म्हणजे सामितीतील फारच थोड्या लोकांच्या 
पसंतीची व्यक्ति विमागाचा अध्यक्ष होऊं शकते, 
अनेक विभागांत हा प्रकार हल्ला होऊं लागला आहे 
व विभागाऱचा अध्यक्ष त्या त्या विष्रयांत संशोधन 
करणारी अधिकारी व्यक्ति असण्याऐवजी ज्या 
व्यक्‍तीला अध्यक्षपद मिळाल्यामुळेंच महत्त्व प्रात 
होईल अल्या व्यक्‍तीची वर्णी लागूं ळागली आहे. 
त्यांतच अध्यक्षपदाच्या जोरावर सरकारी नोकरीत, 
विश्वविद्याळयांत अगर संशाधन-संस्थांत बढती मिळवू 
इच्छिणारे, घडपडे उमेदवार विभागाचे अध्यक्षपद 
मिळवण्याकरतां ह्या सदोष पद्धतांचा पूणे फायदा 
घेनात असेंहि आढळतें. तसेंच ह्या निवडणुकात 
प्रांतीय अभिमानामुळेंहि योग्य व्यक्‍ती बाजुळा सार- 
ल्या जातात असा अनुभव आहे. रसायन-विभागांत 
दाक्षिण हिंदुस्थानमबीळ एका सुप्रासेद्द संशोधकाचे 
नांव असूनहि त्याला बाजूस सारून कलकच्याच्या 
एका दुय्यम दजांच्या शास्त्रज्ञांची अध्यक्ष म्हणून 
]नैवड झाली आहे 

पूर्वी ज्या प्रांतांत परिषद भरे तेथील गव्हनरनें 
पारिपदेचें उद्घाटन करावें अशी प्रथा अश. यंदा 
गव्हनरांची जागा हिंदी मुख्य प्रधान पॅ. जवाहर- 
लाल नेहरू यांनी घेतली होती. त्याचप्रमाण पारे- 
परदेच्या आधिवेशनाला निमंत्रण देणाऱ्या विश्वावेद्या- 
ल्याच्या उपकुलगुख्ंकडे प्राथमिक भाषण करून 
सभासदांचे स्वागतं करण्याचें काम असतें तेंहि यंदां 
संयुक्‍त प्रांताचे पंतप्रथान पं. गोविंदवललभ पंत यांर्नी 
केलें. माझ्या मतें ह्या दोन्हीहि गोष्टा आनेष्ट अश्या 
आहेत. प्रांतांच्या अगर मध्यसरकारच्या मंत्र्यांनी 
निरनिराळ्या समारंभांत भाग घेऊन आपला वेळ 
फुकट घालाविणें योग्य नाहीं; त्यांनी आपला संव 
वेळ राज्यकारभार करण्यांतच्च चालवला पाहिजे 
पास झालेल्या बिळांवर सह्या करण्यापलीकडे गव्हनंर 
व गव्हनर-जनरळ ह्यांना कोणतंच काम नसल्या- 
मळें पायाचे दगड, उद्‌घाटन-समारभ, व्रक्षास 
समारंभ इत्यादि आओपचारिक गोष्टा त्यांनाच 
कराव्या. शिवाय संत्री हे राजकारणाच्या धका- 


नॅ.१०७ 


अनुक्रमणिका 


घर्कांत असल्यामुळें व निवडणुकी लढवतांना 
लांबलांब भापर्णे करण्याची त्यांना संवय 


असल्यामुळे ते एकदां वोळू लागले म्हणजे 
त्यांना भान रहात नाहीं असा अनुभव आहे. यंदां 
प्रथम पं. पंत ह्यांनी स्वागतपर भाषण केलें, नंतर 
सो. सरोजिर्नी नायडू यांनीं पं. जवाहरलाल ह्यांना 
उद्‌घाटन करण्याची विनेति केली व ह्या दोन भाषणां- 
ना अर्धा तास लागला. नंतर पंडित जवाहरळाल 
नेहरू ह्यांनी एक तासाच्यावर उद््‌घाटनाचें भाषण 
केळें व त्या बेठकीचा मुख्य भाग म्हणजे परिषदेच्या 
अध्यक्षांचें भाषण तें-ह्यांतचच परदेशीय शास्त्रज्ञांची 
ओळख, आभारप्रदर्शन इत्यादींचाहि समावेश झाला 
होता-फक्त अध्या तासांत आवरावें लागलें ! त्यांतू- 
नाहि परिषदेने अध्यक्ष सर के. एस्‌. कृष्णन्‌ ह्यांनी 
मागील अनेक वर्षांची प्रथा मोडून आपलळें भाषण 
लिहून व छापूनाहि तयार केळें नव्हतें. केवळ 
सूयोतील शक्तीचा उगम परमाणुपरिततेनामुळें होत 
असून ती जवळजवळ अनंत काल पुरेल इत्यादि 
विःचार-सोप्या भाष्रेंतील एकाद्या शास्तनाय व्याख्याना- 
प्रमाणें--त्यांनीं थोडक्यांत मांडले. एकंदर हा 
सर्वे प्रकार विदोष्र स्फूर्तिदायक झाला असें म्हणतां 
येणार नाहीं. 

ह्यांत आणखीहि एक लड्ानसा घोटाळा झाला 
होता. दर वर्षी पारिषदेनचने आविवेशन ता. २ जानेवारी 
ते ८ जानेवारी व्हावयाचे असा संकेत आहे. 
ता. २ रोजी उद्‌घाटन व अध्यक्षीय भाषण झालें 
म्हणजे ता. ३ पासून विभागांच्या कामाला सुरुवार 
होते. यंदां पं. नेहरूंच्या घरीं त्यांच्य 
माचीचे लझ ता. २ ला होतें त्यामुळे म्हणा अगर 
अन्य कांहीं कारणांमुळे म्हणा, उद्‌घाटन ता. ३ 


राजी झाळें ब विभागांचे काम ता. ४ प4त सुरूं 


झालें नाही ! २ तारखेच्या बेताने अळाहाबादला 
आलेल्या शेकडों शास्त्रज्ञांचा वेळ अशा प्रकारें फुकट 
गेला. 

प्रत्येक विभागापुढें, अध्यक्षीय भाषण, नेर- 
निराळ्या सभासदांनी पाठवलेल्या संशोधनविष्रयक 
निबेंधांचें वाचन व त्यांवरील वादविवाद, दोन 
अगर आधिक विभागांनी संयुक्त अधिवेशने, कांही 
महत्त्वाच्या विषयावरील चचा इत्यादि कायक्रम 


४७८ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


का 
12:30 
«्&« त्मात क्र 
क्क र कट क 
69 नवभारत भै 


शी 


ष्ट ७५ 


क वी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


ठखळेळे असतात. यंदा जवळजवळ सर्व विभागां- 
च्या अध्यक्षांची भाषणें असमाधानकारक अशी 
झालीं, ह्याचें कारण असें की, अध्यक्षाने आपल्या 
सेशोधनकार्यांचा व तत्सम विप्रयांवरील इतरत्र 
झालेल्या संशोधनाऱ्चा आढावा घ्यावा व त्यांतील 
पुढीळ प्रगतीची दिशा दाखवावी अक्षी जी मूळ 
कल्पना ती बहुतेक अध्यक्षांनी सोडून, त्या विषयां- 
तील शिक्षणक्रम, त्या विषयांतील एकाद्या उपशाखें- 
तील इतरांनी केळेल्या कामाचा आढावा, त्या 
विप्रयांचें हिंदी राष्ट्राच्या भावी प्रगतीतील स्थान, 
अश्या सर्वसाधारण विषयांवर व्याख्याने दिली. 
विभागांचे अध्यक्ष हे त्या त्या विप्रयांवर्रील मह- 
त्वाचें संशोधन करणारे अधिकारी पुरुपर नव्हते. 
फार काय, प्रत्येक विपयांत असे अधिकारी पुरुष 
आपल्या देशांत पुरेसे नाहीत होच गोष्ट ह्यामुळे 
सिद्ध झाली, 

निरनिराळ्या संयुक्त च्चीचा कार्यक्रम फार 
काळजीपूर्वक ठरवावा लागतो व एकाच विप्रयाच्या 
निरनिराळ्या इष्टींनीं विचार करणांरी भाषणें प्रथम 
होऊन नंतर सवसाधारण वादाविवाद व्हावयार्‍चा 
असतो. ह्या भाषणांचे पय, तीं करणारे वक्‍ते व 
त्यांना दिळळा वेळ ही. सव जर पद्धतशोर रतीने 
ठरवळी गेळीं आणि मूळ योजनेप्रमाणे सगे कार्यक्रम 
पार पाडण्यांत आला तरंच चर्चा उपयुक्त व उ्द्‌- 
बोंधक होण्याची आज्या. पण पुष्कळदां चचेत भाग 
घेणारे वक्‍ते परिषेदळा हजरच नव्हते किंवा त्यांनी 
आपलीं भापणे लिहून आणलेली नव्हती असें 
आढळून येई, मग आयत्या वेळी कोणी तरी 
जुजबी भाप्रणें करावीं व एकंदर 'वरचेतून कांही 
विशेष फलनिष्पत्ति होऊं नये असाच प्रकार बहुतेक 
दिसून आला, 

कित्येक विषयांवरील संशोधकांची अशी कल्पना 
दिसून येते की, आपण परिषदेपुढें वाचलेल्या 
निवँथांच्या संख्येवरून आपली योग्यता ठरवली 
जाते. एकाच संशोधकाने एकासच्च विप्रयावरील 
अगर सारख्या सारख्या विप्रयांवरीळ १०--१ प्‌ 
बेंगळ्या वेगळ्या निबंधाचा गोषवारा एका अगर 
अधिक विभागांपुढें वाचण्याकारितां पाठवळा असें 
उुककळदां आढळते, रसायनासारख्या विभागा पुढें 


अनुक्रमणिका 


शेंकडों निवंध येतात, त्यांपैकी बहुतेक सर्व अगदांच 
मामुली स्वरूपाचे असतात व त्यांपैकीं जे वाचले 
जातात किंवा ज्यांवर चचा होते तेहि कांहीं विशेष 
हत्वाचे नसतात. अ्ा प्रकारे निवेधवाचन न 
करतां कांही महत्त्वाचे विषय आधीं ठरवून त्यांवरील 
चर्चा पूर्वयोजनेप्रमाणें करण्याचे व ती खरोखर 
महत्वाची व फलनिप्पत्ति होण्यासारघी करण्याचे 
प्रयत्न झाळे पाहिजेत. ही गोष्ट विशपतः रसायन, 
भोतिक इत्यादि शास्त्रांच्या बाबतींत ज्या विपयांतील 
निवेधांची संख्या वरीच मोठी असते त्यांच्या 
बाबतींत व्हावयास पाहिजे. 

परिषदेला येणाऱ्यांचे अनेक प्रकार आहेत. 
सरकारी खात्यांतील अनेक अधिकारी, त्या त्या 
खात्यांचे प्रतिनिधी म्हणून येतात. तसेच विश्व- 
विद्यालये, कॉलेजें इत्यादीमधील प्राध्यापक त्या त्या 
संस्थांचे प्रातेनिधी म्हणून येतात. ह्या सबीना 
प्रवासखचे, भत्ता इत्यादि भेळतो. माझा अनुभव 
असा आहे कीं ह्यांपैकी पुष्कळसे लोक परिषदेच्या 
कामांत फारसा मनापासून माग घेत नाहींत व जणूं 
काय आपल्याला पैशाची तोशीस न लागतां एकादा 
साठवडा नुट्टी मिळाळी आहे अश्या समजुतीने 
वागत असतात. 

पारिषदेच्या स्थानिक सामितीतपॅः जेवण्या-रहा- 
ण्याची जी सोय केलेली होती ती दुऱ्यम प्राध्यापक, 
संशोधन करणारे विद्याथी, खासगी संस्थांत कमी 
पगारावर काम करण|रे शिक्षक इत्यादींना क्लपण्या- 
सारखी नव्हती, उदाहरणार्थ, यंदा अलाहाबादेस 
निरानेराळ्या ठिकाणीं जवण्या-रहाण्याच्या सोई- 
कारतां राजी ८ रुपये ते १५ रुपये पडत होते! 
“या बड्या लोकांना हा खऱ्ये परवडणें शक्‍य होतें 
त्यांची बहुधा स्थानिक बेड्या लोकांकडे पाहुणे 
म्हणून सोय होते व यंदांहि होती व ज्यांना हा ख्य 
श्षपणें कठिण त्यांना मात्र तो सोसावा लागतो ह्या 
पढधतात बदळ होणें अवश्य आहे, ज्या ठिकाणी 


9 सुखवस्तू कुटुंबे 
॥ त्यांनी ५-६ दिवस प्रत्येकी एक 
:: ३ उतख्थाची व्यवस्था करावी. 
गइकंरितां रोजी ३-४ 
म्हणजे पारिषदेच्या ६-७ दिवसां- 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


> 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


«%« फ्रत्मातहट (_ 9 


<< र्ध पे क 
७9 नवभारत ६ ऱ्ि 
हँ नवभार य .>३५ 


हसू ७५८ ६ 

<< रि व 

टी , सेवा, 29 
क धट ९ डर 


_ 3 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


अलाहाबाद येथील भारतीय शास्त्रीय परिषद 


करतां प्रत्येकी २५-३० रूपयांपेक्षा जास्त खर्च न 
होईल अशा प्रकास्ची व्यवस्था करणें जरूर आहे. 
नाहीं तर ही पारिषदू केवळ श्रीमंत लोकांकरतांच 
राहील व अभ्यासू, होतकरू, तरुण शास्त्रज्ञांना व 
विद्यार्थ्यांना तेथे जाणे अशक्य होईल. 

पारिप्रदेच्या कार्यक्रमापैकी आणखी एक भाग 
म्हणजे सायंकाळी होणारे फराळ व त्यानंतर सर्व- 
साधारण श्रोत्यांकरतां होणारी तज्ज्ञांची व्याख्याने 
ह्यापैकी पादैल्या कार्यक्रमाबद्दल बोलावयाचे म्हणजे 
अलाहाबादेंत घान्यवांटप, मेजवान्यांवरील निर्वेध 


इत्यादे नसल्यामुळें हजार-दीडहजार सभा- 
सदांना पेये व खाद्ये भरपूर प्रमाणांत 
पुरावैल्याचें, मुंबई प्रांतांतील सभासदांना न 


दिसणारे, हृदव तेथें दिसले. पुढच्या वर्षी पारिपद्‌ 
पुण्यास येणार असल्यामुळें ह्या सवे प्रश्नांना बरेच 
महत्त्व आहे. अश्या तर्‍हेच्या मेजवान्या पुण्यांत होणे 
कायद्यार्नेच अशक्‍य आहे. त्यांतून पारिपदेला 
येणाऱ्या पाहुण्यांची संख्या आतां इतकी प्रचंड 
झाली आहे कीं त्या सवांची रहाण्याची व जेवण्याची 
सोय करणें दिवसेंदिवस आतिशय अवघड होऊं 
लागलें आहे. ह्यामुळें पारेषदेळा निमंत्रण करणाऱ्या 
विश्वविद्याळयाळा अगर प्रांतिक अथवा संस्थानी 
सरकारला मोठीच जबाबदारी अंगावर ध्यावी लागते. 

सायंकाळच्या व्याख्यानांचा मूळ ठराविळेला 
कार्यक्रम व्याख्यात्यांच्या अनुपस्थितीमुळे बराऱच 
बदलावा लागला. प्रो, सिडनी 'चपमन्‌ व प्रो, 
झायनर ह्या परदेशीय व्याख्यात्यांसची व्याख्यार्मे 
त्यांच्या विशिष्ट विषयांवर झालीं व तीं फास्च 
उद्‌बोधक होतीं. सर ज्ञानचंद्र घोष ह्यांचे व्याख्यान 
ठराविलेल्या दिवशी न होतां दुसऱ्या एका दिवशीं झालें, 
तें शुद्ध शास्त्रीय व ओद्योगिक संशोधन, सरकारी 
संशोधन संस्था, हिंदुस्थानची ओद्योगिक प्रगाते 
इत्यादि विषयांवरील सटरफटर चर्चेने भरळेळें व 
नरिस असें झालें. प्रो, भाभा यांचें व्याख्यानाहे 
कार्यक्रमाप्रमाणें झालें नाहीं पण तें 'चांगळे झालें. ही 
व्याख्याने दाक्य तर निरानेराळ्या देशी भाषांतून 
व्हावयास पाहिजेत म्हणचे इंग्रजी न जाणणाऱ्या 
श्रोत्यांनाहि त्यांचा फायदा मिळेल. पाहिल्या दिवशीं 


०2 __ 9 
द्‌ -ा 


प्रो, भाभा व सर ज्ञानचंद्र घोष यांची दोन्हा 
1. 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


व्याख्याने रह करून आयत्या वेळीं सर चंद्रशेखर 
रामन्‌ यांचें व्याख्यान झालें, पण पुष्कळ मंडळींना 
ह्या योजनेचची बातमीहि नव्हती. 


इंडियन सायन्स कोग्रसच्या रॉप्यमहोत्सवाला इंग्छंड, 
अमेरिका, स्वित्झळेंड, जमनी, फ्रान्स इत्यादि देशांतून 
अनेक जगहिख्यात शास्त्रज्ञ आले होते. सर जेम्स जीन्स 
ह्यांनाच त्या आधिवेशनाचे अध्यक्षपद देण्यांत आलें 
होतें. ह्या शास्त्रज्ञांनी व्याख्यानें दिळीं, विभागांच्या 
सभांताल चर्चेत भाग घेतला व हिंदी शात्रज्ञांची 
ओळख करून घेतली, पुढें लढाईनंतर १९४७च्या 
आविवेशनाला अमेरिका व राशेया येथील 
शास्त्रज्ञ आले होते. मात्र त्या वर्षीं वादळी हवेमुळे 
त्यांची विमाने १-२ दिवस उर्शारां पोंचल्यामुळे 
पारिप्रदेच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमांत भयंकर गोंधळ 
उडाला. परदेशीय शास्त्रज्ञ न आल्यामुळें सवध 
आधिजेशन १ दिवस पुढें ढकलले व जमठेले हजार. 
बाराशे हिंदी शास्रज्ञ व्यर्थ माझया मारीत बसले ! 
हिंदुस्थानखेरीज दुसर्‍या कोणत्य़ा देशांत हा प्रकार 
पहावयास मिळाला नसता ! मागूनाहे मध्येच केव्हां 
तरी राशेयन शास्त्रज्ञ येऊन पोंचल्यामुळें पुन्हां एक 
वार त्यांच्या सत्काराची सभा झाळी व इतर सर्वे 
कार्यक्रम स्थगित केळे, अथोत्‌ ज्यांना ही माहिती 
कळली नाहीं असेहि पुष्कळ सभासद होते व ते 
आपापल्या विभागांच्या सभा भरवून चर्चा 
करीत होते. 

१९४७ च्या आपधिवेशनापासून परदेशीय शास्रज्ञ 
बोलावण्याची एक प्रथाच पडलेली दिसते वह्या 
कार्मी हिंदुस्थान सरकारचे हजारों रुपये खरचं होत 
आहेत. मळा तर हा तर्व प्रकार पूर्णपणें निरथक 
वाटतो. खरोखर जर परदेशांत पाहिल्या श्रेणीच्या 
शास्रज्ञांचा हिंदुस्थानला फांबदा व्हावयाचा असेल 
तर त्यांना अज्ञा प्रकारच्या परिषदांना आमंत्रण करून 
त्यांची मोठमोठ्या जनसमुदायापुढें चार व्याख्याने 
करून, त्यांना भोजनांना किंवा पाट्यीना बोलावून 
तो होणार नाहीं, सध्यांचा प्रकार हिंदुस्थानांतील 
कांही व्यक्‍तींना परदेशांतील शास्त्रज्ञांच्या पुढें पुढें 
करण्यास्ची सावि मिळावी ह्याकरतां करण्यांत येतो 
(-पण त्याचाहि फारसा उपयोग होत नाहीं !-)असें 
माझें स्पष्ट मत आहे,येदाच्या अधिवेशनाला तर'येणार, 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


2४५ री 


प्र्त र 
2 क्ल क्र 


; “नवभारत 
क ्ि ७५ >"१९ 


७८ <६अमृतमहोत्सवी 1.) >७ 


*८ ८ येता र .-% “क 


कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


येणार', म्हणून गाजावाजा केळेळे सर रावर्ट राविन्सन्‌, 
मादाम्‌ क्‍्यूरी, जोलिओ इत्यादि जगद्विख्यात शास्त्र 
आलेचच नाहींत. प्रो, झायनर पुण्याच्या डेक्कन 
केलिजच्या व हिंदुस्थानसरकार्च्या प्राचीनेतिहास- 
खात्याच्या विद्यमाने आलेळे असून शास्त्रीय परिष- 
देला केवळ सहजगत्या हजर राहिले. प्रो, चॅपमन्‌ व 
इतर १-९ एवढेच शास्त्रज्ञ परिषदेला म्हणून मुद 

आले. ह्यावरून परदेशीय पंडितांना देखील ह्या 
प्रकरणांत कांही तथ्य नाहीं व हा वेळेचा अपव्यय 
आहे असे वाटूं लागल्याचें दिसतें. एक तर, कितीहि 
मोठा शात्रज्ञ असला तरी हजारों लोकांपुढें एखाद्या 
राजकारणी पुरुप्राप्रमार्णे व्याख्यानवाजी करणें हा 
त्याचा आवडता उद्योग ' असणें शक्‍य नाहीं. 
तज्ज्ञांच्या पुढें तो एखादें व्याख्यान देईल अगर 
संश्ोधनांत गुंतलेल्या विद्याथीवरोबर चचा करील, 
पण व्यर्थ मेजवान्या झोडणे, सत्कार-समारंभ करणें 
इत्यादि गोष्टींत वेळ घालवण्यास तौ तयार होणार 
नाही, हिंदुस्थानांत कोणीहि, कोणात्याहि शाखेतला 
मोठा मनुष्य असला कीं त्याच्या ब्याख्यानाला शनवार- 
वाड्या पुढल व्याख्यानाचे ( श्रोत्यांकडून ) स्वरूप 
येऊं पहाते ! त्यापेक्षां एकाद्या परदेशीय शास्त्रज्ञाला 
बोलावून, एका विश्वविद्याळयाच्या ठिकाणी त्यानं 
रहार्थे व सवत हिंदुस्थानांतील त्या विशिष्ट शाखेत 
उच्च प्रकारच शिक्षण अथवा संशोधन करणारे 
मोजके लोक तेथे बोलावून त्यांनी २-४ आठवडे 
चचा करावी, पुढील संशेधनार्‍चा कार्यक्रम आंखावा 
व आपल्या संशोधनांत येणाऱ्या अडचणींबद्द वाद- 
[ववाद करावा अशो व्यवस्था केळी तरच खचचे केलेल्या 
पेशाचें चीज होईल, न पेक्षां परदेशीय शास््रज्ञांना 
हिंदी शासत्रज्र, त्यांच्या परिषदा, त्यांची विलक्षण 
उत्सवाप्रयता, त्यांचा दुय्यम दजा इत्यादाऱ्चा स्पप्र 


कल्पना आणून देण्यांकरतांच आपला पैसा खर्च होईल. 

यंदाच्या परिषदेत संस्था अगर प्रेक्षणीय स्थळें 
ह्यांना मेटी देण्याचा कार्यक्रम जवळजवळ नव्हता*च. 
फक्त एका दवशी नेनी येथे अमेरिकन 
मिशनने चालविलेल्या एका फार्मला भेट होती 
व॒ शानेवारी  अलाहावादपासन सुमारे ५० 
मेळांवर असणाऱ्या कोसांबी. ह्या गांबीं कांही 
प्राचांन अवशेष आहेत तेथे एक मोटार-बस भरून 
प्रातिनिंधी नेळे होते. ह्या सफरीचा सर्व घोटाळाच 
झाला. जाऊन-येऊन १०० मेल मोटारने जार्णेव 
दुपास्चे जेवण एवढ्यावद्दल प्रत्येकी र. ११ घेतले 
होते! कासाबापासून ५] मंलांवर बस थांबली एक पूल 
फार अरूद्‌ असल्यामुळें बस पुढें जाणें शाक्य नाही 
अस आढळून आलें. पुष्कळ खटपट करूनहि दुसर 
काहा वाहून न मिळाल्यामुळे तेथेच दुपारचे जेवण 
सायकाळां ५ वाजतां करून रात्री ८ ला मंडळी 


तशाच परत आली ! एकंदर गेर्यवस्थेचा हा तर 
कळस झाला! 


भारताय शास्रीय परिषदेला केवळ एका उत्स- 
वाच स्वरूप प्रात झाढें आहे अशी दंका माझ्या- 
प्रमाणेच अनेकांना येऊ लागळी आहे घालवून 
ता खरोखर शास्त्रीय परिषद होईल असा प्रयत्न 
झाळा पाहिजे. विभागाच्या सभांना फक्‍त तज्ज्ञ 
ठाक येताळ, तेथ उत्तम प्रकारचे काम होईल व 
एकंद्र मेळावा बव्या लोकांनीं फुगून जाऊन 
स्थार्निक व्यवस्थापकांना व्यवस्था करणें अशक्‍य 
होणार नाहीं अक्षी कांही योजना व्हावयास पाहिजे 
नाही. तर जे काय थोडे लोक हिंदुस्थानांत 
खरोखर शास्रीय संशावन करीत आहित ते त्या परि- 
यदेज्या संबेध सोडतील अश्शी वेळ लबकरचच येईल. 


हिंदुस्थानांतील महारोगी 
हिंदुस्थानांत महारोगाने पीडित 
रोगी सासंर्गिक (1010011015) आहेत. 


ग्यांना ।नेराळे ठेवून त्यांच्यावर उपच्चार कर' 
असलेल्या केंद्रांलून केवळ १५००० महारोग्यांन 


झालेल्यांची संख्या सुमारे दहा लक्ष असून त्याफ्को 
रोग्यांची विशेष संख्या हिंदुस्थानच्या 
दाक्षिणकडाळ प्रदेशांतून-आसाम, बंगाळ, ओरिसा, बिह 
ण्याच्या सोयी अजून अत्य 
1 पुरेशी जागा आहे, 


शुकडा २५ 
इशान्येकडीळ आणि 
तातून आढळून येते. सांस्गक 
त अपुऱ्या आहेत. हली चाळू 


र, मद्रास-या प्रां 


४०६ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९.१. ७ 
५/५ १) 

ह क णात न 
च्य». क 
/&*नवभारत शर 
क ३) ७५ च >५* 

चि 


(अमृतमहोत्सवी 33७ 


शं 00 क “क 


अ. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


सार-संकलन 


खरा इतेहास : जनतेच्या सर्वांगीण जीवनाचा इतिहास 


[ अखिलभारतीय इातेहासपारिषदेचें ११ वे आधिवेशन दिल्ली येथे १९४८ च्या 1डेसेंबर 
२५ ला भरलें होतें. म. म. प्रा, दत्तो वामन पोतदार हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते, यांनी जे 
अध्यक्षीय भाप्रण केले त्याचा सारांश खाली दिला आहे. ] 


अखिल भारतीय इतिहास-परिप्रदेचा जन्म 
१९३५ सालीं पुणे येथे झाला, तेव्हांपासून इतर 
शहरांतून या पारेषदेचची अधिवेशन भरली. यंदाचे 
११ वें आधिवेदन इतिहासप्रसिद्ध अशा दिली 
शहर्री भरत आहे. 

दिल्ली या नांवांत कांही ओर जादू आहे यांत 
शंका नाहीं, दिल्ली हें नांव उच्चारल्याबरोबर आपल्या 
किती तरी प्राचीन स्मृती जागण्त होतात ! माझ्या 
सनश्चवक्षंसमारून किती तरी एऐेतिह्ाासेक व्यक्ती 
मराभर एकामागून एक जातात ! त्यांमध्ये आमच्चे 
प्राचीन * ऐतिहासिक !-आमचे प्राचीन इतिहास- 
शास्त्रज्ञ हे माझ्यापुढे उभ र्हातात.. प्राचीन हिंदु- 
स्थानामध्ये एक वेळ खरोखरीच इतिहासाचा एंक 
विद्या म्हणून शास्त्र म्हणून अभ्यास होत होता. 
यजुर्वेदांतर्गत एक इतिहासोपानिषद्‌ असून त्यावरून 
इतिहासाला उथानेपरदान्वा महती प्रात्त झाली हो. 
हँ दिसून येतें. त्या इतिहासोपानेषदांतील खाळील 
उतारा मननीय आहे-- 

॥ इतिहासापनिषद ॥ 

६: वृष्रादर्विकुळं ह घे शिबिकुलं बभूव । तस्याय- 
मितिहासः कुलविद्या बभूव । तद्यो हृ स्मेममर्धाते । 

स्म राजा भवति । स किचेत्पाप्यान्तर्हितः 
सो&ब्रत्रीत. | यो मामितेहासं म्राह्येतू | वरमस्मं 
दव्यामाते । ततो ब्राह्मणः संयोग संयुयुजेत्‌ | तमा- 
दित्यपुरुषो भास्कखणो निषक्रम्य त एनं ग्राह्यांच 
कॉर ।) तमप्रच्छत्‌ को$सीति । बा वरषारदावाराते | 
तस्माद्य इममितिदासमधाते | आंदत्यळाक स काम- 


चारी भवाति । तस्माद्य इमामितिहासमुपनांतो माण- 
वको ग्ण्हीयात्‌ । ग्र्हीत्बाडथ ब्राह्मणान्‌ श्रावयेत्‌ | 
मेधावी भवेत्‌ | वर्षशतं च जीवेत्‌ ॥ ? 

हें उपानेप्रद्‌ जरी फार जुनें नसले तर्रा इति- 
हासाभ्यासकांची एक परंपरा प्राचीन काळीं होती 
असें त्यावरून दिग्द्रित होतें. ही परपरा कल्हणाची 
राजतरागेणी, त्याचप्रमाणे जुने ताम्रपट व शिलालेख, 
तशाच भाट आणि चारण यांच्या वंशावळी व 
पठ्ठावळी यांमधून कांही काळ चालत आलेली दिसत 
असली तरी ता पुढें जोरदार टिकून राहिलेली नार्ही 
ही दुर्दैवाची गोष्ट होय. 

या प्राचीन ऐतिहासिक परंपरेचा पुढें पुढें ऱ्हास 
होत गेळा. मुसलमानांच्या अमदानींत इतिंह्यासाच्या 
अभ्यासास पुन्हां थोडी चालना मिळाली, परंतु 
इतिहासाच्या खऱ्या शास्त्रयुद्ध अभ्यासास हिंदु 
स्थानांत युरोपियनांच्या आगमनानन्तरच सुरुवात 
झाली, युरोपियन पंडितांच्या . मागून हिंदी पंडित 
व्यक्तिकाः किंवा संस्थांच्या मार्फत इतिहासाचा 
अभ्यास करावयास पुढें आले. आरभी इतिहासाच्या 
अभ्यासकांमध्ये परस्पख्यवहार व लेखन करितांना 
इंग्रजी भाप्रेचेंच वचेस्य होतं. जुन्या मुसलमानी 
वगेरे ऐतिहासिक कागदपत्रांचा अभ्यास मुळांतून न 
होतां त्यांच्या इंग्रजी भाषांतराच्या आधारानें केला 

ईई. आणि तें त्या परिस्थतींत साहजिकहि होते 

त्यामुळें इतिहासाचे संशोधन, ज्ञान हें जनतेलाः 
गूढच राहिले असल्यास नवल नाहीं, 


४०७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५... ४.७ 
५4/. 4) 
». जरी 
गक 
्&« 2 
हलिवभारर, तो 


हि ७५ प्र 3५ 


अमृतमहोत्सवी, नर >२७ 


शं ' कत १ “क 


कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


आतां अस चालणार नाहीं, इतिहासाचा खरा 
अभ्यास मूळांतीळ कागदपत्रांवरून झाला पाहिजे 
म्हणजे मूळच्या कागदपत्रांच्या भाषा इतिहासा- 
भ्यासकांस चांगल्या अवगत असल्या पाहिजेत. 
आंपळे इतिहाससं्योधक वहुभापाकोविद असले 
पाहिजेत. 

त्याचप्रमाण डातेहास हा नवीन अथाने जनतेःचा 
सवांगाण इतिहास म्हणून अभ्यासिळा व लिहि 
जाण अवद्य आहि. सामान्य मनुष्याची आतां 
उपेक्षा करून चालणार नार्ही, अशा नवीन अथोने 
इहतहास अभ्यासावया*चा म्हणजे केवळ जुने ऐति 
हासिक कागदपत्र चाळून भागणार नार्ही. ह्याकरिता 
वाढाय, कला, लोककथा, लोकांच्या 'निरनिराळ्या 
श्रद्धा व कल्पना यांचा साक्षेपाने अभ्यास व्हावयास 
पाहिजे. तरच आपल्या इतिहासांतून जनतेच्या 
जीवनाचचें खरेखुरे वित्र प्रकट होईल. हिंदुस्थानांतील 
भिन्न मित्न भाप्रा आणि त्यांतील साहित्य यांचा 
सूक्ष्म अभ्य़ास केल्यादिवाय हं साध्य होणार नाही 
हिंदुस्थानांत निरनिराळ्या शिक विभागांतून 
भिन्नमाषी लोकसमूह रहात आहेत. आजूबाजूच्या 
भिन्नभाप्री लोकाशीहि त्यांचें दळणवळण असून त्या 
सर्वामध्ये एक प्रकास्ची समान अश्शी जीवनपद्धति 
व संस्कृति निर्माण झाळी आहे; तथापि तत्तद्मापी 
गटाचीहि एक विशिष्ट जीवनपद्धाते निर्माण झाली 
अहे हेंहि लक्षांत घेतलें पाहिजे. अक्षा प्रत्येक प्रादे- 
7शिक लोकसमूहाच्या जीवन-पथ्दतीचा अभ्यास केला 
गहिजे, अश्या सगळ्या घटकांच्या जीवनपडतींचा 
अभ्यास करून नंतर सबंध हिंडुस्थानचें एक संक- 
लित चित्र जर शास्त्रशुद्द रीतीनें रेखाटळें गेळें तस्च 
खराखुरा हिंदचचा स्वीगीण इतिहास तयार होईल. 
आपण ह भव्य ध्येय आपणांपुढें ठेविळें पाहिजे 


ह ध्य॑य साध्य करायऱचे म्हणजे सव प्रकारच्या 
सामप्रांन सुसज्ज आणि तज्ज्ञ अशा कायकत्या ऐेति- 
हासकाची पथक, तयार झाळी पाहिजेत,आमच्याकडे 
असे एक महान कायेकते राजवाडे होऊन गेले, 
त्यांनीच भारत-इतिहाससंद्योधनमंडळाची स्थापना 
केली, त्यांनी आपळें सवे जीवन ऐतिहाशिक संशोधन- 


इतरत्र असेंच काम केलें असून, ही संशोधकी वात 
आपल्या देशांत रुजली आहे त्याचे हें लक्षण आहि, 


हिंदुस्थानच्या इतिहासाचा प्रश्न साधा नाहीं* 
आपला, हिंदुस्थान हा युरोपॅएवढा प्रचंड वि 
असला तरी पूर्वी आपल्या या देशांत युरोपप्रमाणें 
परस्परांशी लढणारी राष्ट्रं निमीण होऊन त्याचीं 
युरोपसारखीं शकळें अशी कधी झालां नव्हता. 
त्याताळ ववभाग परस्पराशी लढत असले तरी एंक 
“वत बलाढ्य केंद्र सर्वोना मान्यच होतें. या 
शवाय आमचे तत्त्ज्ञानी, साघुसंत आणि धर्म- 
सस्थापक यांच्या शिकवणुकानें आपणांमर्ध्ये एक 
प्रकारचा मानवतावाद आणि सर्वात्ममाव रुजलेला 
आह. आपल्या जीवनांत साहिष्णुतेची भावना अनु- 
स्यूत असून त्यायोगानें संघर्षांची कटुता व तीव्रता 
कमा झालेली आहे. एक उदाहरण द्यायचे तर, 
जव्हा नाद्र्शहाने हिंदुस्थानवर स्वारी केलां तव्हा 
वाजारावान चिमाजी अप्पांना लिहिलेले आप्या ! 


लिहिलेले 
परराज्य राहेळें तरी सवीवरी आहे?! ९ पेशवे 
१५, ले. ७२) हे उद्गार किती 


दफ्तर, खड 
अथपूण आहेत ! अद्य दाहरणे आणखी कता 
तरा देतां येजील यावरून हिंदुस्थान हा एक आह 


हा भावना आपल्या डातहासांतून स्रळत असलेली 
द्‌सून येते, 

आपल्या स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रीय सरकारकडून 

। एतिहासिक कागदपत्र व अवदाप्र यांचे आख्थि 
वाईक संरक्षण होईल अश्ली अपेक्षा करणें 
योग्यच होईल. इतिहासाच्या अभ्यासाळा आवश्‍यक 
असें जुने साहित्य देशाबाहेर जाऊं नथे या- 
कारता योग्य ते कायदे करण्यांत यावेत अशी हिंदी 
एतिहा सेक दपत्तर ( याडळ्पेल्या] 1२९००१३) मंड 
ळान मागणी केली आहे तौ अत्यत योग्य आ? 


जुन्या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या महत्त्वाविपर्यी 
वाळत असतांना वेनेदेत्तो क्रोचेच्या टोकेची मला 


आठवण होते. जुने ऐतिहासिक कागदपत्र नुसते 
भ्हणजे [नेर्जीव हाड होत. त्यांत मतन्य आतण 


इतिहासाभ्यासकांचें काम आहे. क्रोचेने म्ह्य्ले 
आहे--'“ प्राचीन 


प्राक व रोमन ३ क 
कायाप्रीत्यथे समापत करून त्या कायाचा मजवूत ग्यांतून गाडलेले निजीब असे मन हे आपल्या थ 
'गयाधातला आहे. के, स्वामिनाथ अब्यर यांनीहि तिक पुनरु जीवना-( 'महाणिळाा ी सांस्कृ 
किं “५38३910९68 च्या वेळी 
४०्८ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "स 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९ १ ु त्रै 
नाते न 
र १ नवभारत भ 
कद धि ७५ ध् ३०१९ 
«६: अमृतमहोत्सवी ()-»३७ 


१:०५, > 
र्ट रकत 7०% र 


अ. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


खरा इतिहास ! जनतेच्या स्वीगीण जीवनाचा इतिहास 


जी सानव्यव्रृत्ति बहरून आली तिनें त्यांना चेतन्य- 
मय व जाग्रत केले. आदिमानवाच्या संस्कृतन्चिं 
घ्वर्प रानवट, रांगडे म्हणूनच विस्मृतप्राय व 
उपेक्षित असें होतें. परंतु मानवाच्या प्रगतिक्रमांत 
जी सोंदुर्यवादा-( उरेठणव (ठाणा )-ची वात्ते बह- 
रून आली ती त्या आदिमानवी संस्कृतीतील 
सोंदयाशीं समरस होऊन तिनें तिच्याकडे आपलें लक्ष 
खेंचळें. अशा रीतीने जुन्या कागदपत्रांमधून बादिस्त 
व निर्जीव झालेले इतिहासाचे भाग जीवनाच्या 
नवीन उन्मेषानें प्रकाशित होऊन बोळूं लागले व 
पुढेंहि बोळूं लागतील. अशा प्रकारच्या पुनरुजीवनाच्या 
मागें कांहीं आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न व्हाव्या लागतात. 
नुसत्या भाराभर छेतिह्यासिक कागदपत्रांतून अक्ा 
प्रेरणा उत्पन्न होत नाहींत ! ” हे क्रोचेचे उद्गार 
साथे आहेत. आपल्या परिप्रदेने हिंदुस्थानचा 
सर्वस्पर्शी ( 0०ण्फा'शीझाझंए8) ड्ातेहास तयार 
करंण्याचें काम हाती घेतलें आहे तें ' आंतरिक 
प्रेरणा * असल्याशिवाय थोडेच आहे! 

खरे ' ऐेतिह्ासिक ? म्हणून आपलें कर्तेव्य. सत्य 
आणणे न्याय यांची सेवा करणें हें आहे. आपण 
आपलीं मनें निःपक्षपार्ती ठेविली पाहिजेत. स्वाथे- 
संपादनाकरितां सत्याला सुर्ड घालणाऱ्या कजञेदलाल 
पक्षकारांप्रमाणें दृष्टि न ठेवतां, आपण 'न्यायांधीशा- 
प्रमाणें दृष्टि ठेविळी पाहिज. पाहेळे आपण हिंदी, 
नतर मराठे, बंगाली, गुजराथी वगेरे. प्रामाणिकपणे 
म्हणावयाचे तर ही आमची नांवें आम्हांला कशी 
टाकून देतां येतील १ प्रामाणिक मराठा, प्रामाणिक 
बंगाली, गुजराथी राहूनहि आम्हांला तितकेच प्रामा- 
शिक, हिंदी नागरिकहि कां रहातां येऊं नये £ ही 
आमची दोन नांवे परस्परविराधी नाहीत, ती 


“सर्वोदय समाज ” 


परस्परपूरक आहेत. 

मानवतावाद किंवा विश्वेक्यवाद हा आम्हाला 
कांहीं नवीन नाहीं, पाश्चात्य तत्त्व्वितकांना अंटम 
बॉँबमुळें हादरा वसला आहि, टायन्वीसारखा ऐति- 
हासिक निराशेने उद्घारतो. की-' अटमवॉब घेऊन 
जर मानवजात पिसाट बनणार असेल तर मी 
आपला मध्यआफ्रिकेंताल कुन्न आदिमानव जे 
नीग्रो त्यांच्याकडे बघेन; निदान ते तरी मानवी 
संस्कृतीचा कांही अवदोष जतन करून ठेवतील, 
आणि संस्कृतीस पुनः आरंभ करावयास प्रेरणा 
देतील ! ! आपल्या “ ?०५ र्ण पांझिग ४?! या 


पुस्तकांत एमेरी नेफ म्हणतो, “' तुरुंगामधून तसेच 


युद्धांत भयंकर कंटाळवाणें आणि यातनामय 
जीवन अनुभविळेळे, आणि आतां मोठमोठी 


इतिहासप्रासिद्ध शहरें जमीनदोस्त झालेलीं पाहिलेले 
असे अनेक बुद्दिमान्‌ लोक आज तीव्रतेने विचार 


करीत -आहित. त्यांना दिसून आलें आहे की, 
पाश्चात्य संस्कृतीची जी धूळवाण झाली आहे ती 
रानटी परक्यांच्या ह्यातून नव्हे तर शास्त्रीय म्हणून 
मिराविणाऱ्या दुराभिमानी कल्पनांच्या योगानें. ब्रिचाऱ्या 
असंतुष्ट आणि उपेक्षित जनतेच्या बौोदिक आणि 
नैतिक मागसळेपणावर या दुरमिमानाने आपली 
तुंबडी मरून घेतली आहि?'. *' मानत्रावरील संकट 
मानवानेच आणलें आहे? म्हणून .आध्यात्मक 
मूल्यांच्ची प्रातिठ्ठापना करणाऱ्या उच्चतर घर्मतच्त्वांतचच 
मानवांचा तरणोपाय आहे असें टायन्त्रीने म्हटलें 
आहे, जगांतील विचारवंतांची अक्ी अनुकंपनीय 
स्थाते झाली आहे. आपण. हिंदी ऐति- 
ह्यासिकांनीं याचा विचार करावयास नका काय? 


सर्वोदय हा क्रांतिकारक विचार व्यक्त करणारा, एक महान्‌ अर्थपूर्ण शब्द आहे. * सबोंदय ! या 


शब्दाने की 
किंवा केवळ जास्तीत 
कल्याण होण्याने आम्हांला 
व निर्बुद्ध अशा झाडून सव 
अन्यथा नाहीं, सर्वोदय शा 


णता अर्थ सचेत होतो £ थोड्यांचाचच उदय आम्हांला व्हायला नको आहे, केवळ पुष्कळांचाऱच 
जास्त माणसांच्चाच नको आहे. केवळ अधिकांत आधिक व्यक्तींचे आधिकांत अधिक 
समाधान नाहीं. एकूण एक सवीचचाच-उच्च व नीच; सबळ व र्सर्बळ, बुद्धिमान 
॥र्‍बाःच-उद्य किंवा कल्याण होणार असेल, तरच आम्हांला समाधान वाटेल, 
न्दांत ही उच्च सर्वस्पर्शी भावना अंतभूत आहे. 


४०९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


_>आाचाये विनोबा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


*& ्ळमित्ात क्र 
ग नवभारत सेल 
प्र ३९ 


क र ७५ 
नभ अमृतमहोत्सवी > 
र्ट 0 यथ ह आ 
शता | 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सार-संकळन 


तत्त्वज्ञान कोठें चाललें आहे । 


[ डिसेंबर १९४८ च्या शेवटच्या 
भरली होती. तिःवे अध्यक्ष बनारस हिंदु युनिव्हर्रि 
त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा संक्षिप्त सारांश 


आतां ज॑ वर्ष संपत आहे ते आपल्या देशाला 


व सवे जगाला देखील अश्युम वर्ष होते. कारण 


वर्षाच्या पाहिल्या महिन्यांतच महात्मा गांधीचे निघन 
झालें. महात्मा गांधी हे आपल्या राष्ट्रांचे पिता होते. 
परंतु केवळ आपल्या देशाच्या दृष्टीनंच त्यांच्याकडे 
पहार्णे योग्य होणार नाही. कारण त्यांचे स्थान 
सोंक्रेटिस्‌ , येशू शिस्त, भगवान्‌ बुद्ध यांच्या पंक्तीत 
आहे. खरें म्हटलें तर महात्माजी ह्या युगांतील मान- 
बतेचे सवश्रेष्ठ पुजारा होते. त्यांचें आहिसा-ततत्व हा 
मानवतेचा सवेश्रेष्ट सिद्धान्त होय. ते खरोखर हिंदु- 
स्थानच्या. आत्म्याचे प्रतीक होते. त्यांचें. अहिंसा- 
तस्व म्हणज आपल्या संस्कर्तांचें सार आहे 
युगानुयुगे आपला देश हाच संदेश जगाला द्‌त 
आला आहे. 


आज जगामध्यें सर्वच ब्रावतींत गोंधळ माजला 
आहे व तत्त्वज्ञान त्याला अपवाद नाहीं. म्हणून 
माझ्या भाषणाऱचा विषय ' तत्त्वज्ञान कुणीकडे १! हा 
ठेवला आहे, माझ्या भाषणाचे नांव ' मानव कुणी- 
कडे १ ? हेंहि ठेवतां आलें अस्ते. मला जर कोणी 
विचारलें कीकोणत्या प्रकास्चें तश््ज्ञान आपलें 
असावे १ तर उत्तरादाखल मी त्याला असा प्रश्न 
विचार्रीन की, '“ आपण कोणत्या प्रकारचा मनुष्य 
होऊं इच्छिता १ १? आजकाल तत्त्वज्ञान ह्या नांवा- 
खाली मिरवणारी पुष्कळ मतें तरस्वज्ञान तर 
नाहींच, उलट तत्त्वज्ञानाला ती विधातकच आहेत, 
अशीं मतें म्हणजे सुखवस्तु! ब्रेजवाबदार लोकांची 
करंमणुकोची साधनें होत. तत्तज्ञान्यानें मानार्‍ची 
जागा किंवा लोकप्रियता यांची पर्वा न करतां केवळ 


रव. 


अनुक्रमणिका 


आठवड्यांत मुंबईला अखिलभारतीय 
दासेटींतील तत्वज्ञानाचे प्रमुख प्रा, 
खालीं दिला आहे. ] 


तस्वज्ञान-परिषद्‌ 
मेत्र हे अध्यक्ष होते. 


सत्यशाधनचच करावे, 


आपल्याकडे तत्त्वज्ञानाला जी अधोगति लागली 
आहे, त्याचें मुख्य कारण म्हणजे आपलें राजकीय 
पारतंत्र्य होय. व पाश्चिमात्य तत्वज्ञानाला जे अपयदा 
आले आहे त्याचें कारण म्हणजे मूल्याकडे दुलेक्ष 


करून केवळ प्रत्यक्षावर भर दिला गेला हे होय. तें 
कांही असो, 


तत्वज्ञानानें मात्र मूल्यावस्च दृष्टि ठेवी 

पाहिज व हीच खरी तात्विक दाष्टे होय. सध्यां 
मानवसंस्कृतीला जी हीनावस्था प्राप्त झाली आहे 
ती सुघारावयाची असल्यास तत्त्वज्ञानाने निक्षून 
सांगितलें पाहजे की, “ आम्ही केवळ मूल्यार्‍चीच 
पवा करतों, नुसत्या वस्तुस्थितीची नार्ही. !? आजच्या 
शास्त्रीय युगांत लोक वस्तुनिष्ठतेन्या मार्गे लागले 
आहेत. परंतु केवळ वस्तुनिष्टतेबर जग चाळू शकत 
नाही. आणि आज हे लोक जें वस्तुनिष्ठतेचे अवडंबर 
माजवू शकतात त्याचें कारण देखील आपल्या 
पूवजांनीं आपली संस्कृति मूल्यावर आघारली 
हें होय, मात्र आजची ही प्रत्राज्त अशीच 
राहिल्यास आपली संस्कृति कोलमडून पडेल. 
अथोत्‌ प्राचीन कालांतील मूल्ये आज जशाच्या 
तशींच कायम ठेवतां येतील असें 


होती 
ऱ्चालू 


टा 2१ मा, नाही, 
आजच्या झास्त्रीय प्रगतीमुळें मनुष्याच्या अनुभवा- 
मध्य जा भर पडली आहे त्यामुळे जुन्या मूल्यांत 


कु हल, आज यी पि 
रक होइल, आजच्या शास्रीय युगांतील वस्तुनिपठ- 
तेचा जो दोष आहे तो म्हणजे प्रत्येक अनुभवाला 
इतर सर्च अनुभवांपासून अलग करून स्वतंत्रपणे 
त्याचा विचार करणे हा होय 


रकाद्या वस्तूचे सम्यगूज्ञान हो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


>. द ._ 
&-/ ऱ्् त र्र 
्ळमित्णात ७ 


(४ क 


ही 


_ टू 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


तत्त्वज्ञान कोठें चाललें आहे? 


उलट विपरीत ज्ञान होण्याचा आधिक संभव, वस्तूचे 
सम्यणूज्ञान होण्यास त्याचा इतर वस्तूशी असलेला 
संबेध लक्षांत. घरेऊन त्याकडे साकल्याने पहाणें 
अवश्य आहे; संकुचित दृर्टानें पाहून चालणार 
नाहीं. आजच्या निरनिराळ्या भोतिक शास्त्रांची जीं 
तर्त्वे आहेत, ती या आकुंचित दृष्टोचीं फळें 
आहेत. सर्व अलग अलग वस्तूंकडे संकुचित र्टानें 
न पहातां जर व्यापक दृष्टीनें पाहिलें तसच त्याच्या 
खऱ्या स्वरूपाचे दशन होईल. हीच तत्वज्ञानाची 
भूमिका आहे 

मल्यें म्हगजे काय हे समजण्यास त्यांना प्रथमतः 
आस्तत्वाहन एथक्‌ू करून पाहल पाहिजे वस्तूच्या 
दोन अंगे आहेत. एंक सत्ता किंवा आस्तत्व व 
दुसरे मूल्य; म्हणजे वस्तूचे पूर्ण ज्ञान होण्यास 
त्याच्या स्त्तेचें तर्सेच मूल्याचें ज्ञान होणें अवऱ्य 
आहे. अथोत्‌ एका दृर्टानें सत्तेला देखील मूल्य 
म्हणून्‌ समजतां येईल. तें कांहीं असो. वस्तु म्हणजे 
केवळ सत्ता किंवा वस्तु म्हणजे केवळ मूल्य म्हणणें 
चुकीचे होईल. हिंदी तत्त्वज्ञानांत वस्तूला जे 
* सच्चिदानंद १5नांव दिलें आहे, तें वस्तूच्या ह्या 
विविधते चेच द्योतक होय. 

ज्या ज्ञानाने वस्तुस्थाते काय आहे हे कळतें 
तेंच ज्ञान खरें ज्ञान किंवा सत्याचें ज्ञान आहे. 
मूल्याचें ज्ञान हें सत्याचे ज्ञान नव्हे असें कित्येक 
तत्वज्ञांचें मत आहे. परंतु हें मत बरोबर दिसत 
नाहीं. हें मत खरें धरल्यास मूल्यांचे विवेचन हा 
तत्त्वज्ञानाचा विषयच होऊं दहकणार नाही. कारण 
तच्वज्ञानाचें ध्येय काल्पानिक वस्तूने ज्ञान नसून 
सत्याचा साक्षात्कार हें होय. 

मल्य व सत्ता किंबा अस्तित्व ही परस्परांहून 
भिन्न आहेत असें आपण म्हटलें आहे. परंतु योग्य 
विवेचनानंतर कळून येईल की अस्तित्वाला देखील 
एक प्रकारचें म्‌ल्य म्ह्णून समजल पाहूज, कारण 
जेव्हां एकादी वस्तु आहे असे आपण म्हणतां तेव्हां 
आपल्या म्हणण्याचा अर्थ अता असतो कीं, ती 
वस्तु ज्ञात्याच्या छानावर अवलंबून नसता. स्वतेत्न- 
पणे देखील सत आहे, अस्तित्व किंवा आहे 


प्रकास्चें मूल्य आहे. जी वस्तु ज्ञातृनिरपेक्ष 
आहे ती काल्पानेक किंवा मनोानोर्मत असूं शकत 
नाहीं. काल्पनिक किंवा मनोनोर्मित वस्तूंना आपण 
किंमत देत नाहीं. तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रांत प्रवेश मिळ- 
विण्याकारेतां कोणत्याहि पदार्थांहा कमांत कमी 
अस्तित्वाचा परवाना हा पाहिजे. वस्तूला इतर 
कोणतीहि किंमत असो तिला अस्तित्वच जर 
नसेळ तर तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रांत तिला प्रवेश 
मिळणार नाहीं. 
तरी पण नुसतें आस्तित्व असल्यानेंच तत्वज्ञान 
त्याचें विवेचन करीळ असें सांगतां येत नार्ही. 
त्याळा आणखी इतर किंमत आहे किंवा नाहीं हे 
पाहूनच त्याचा तत्त्वज्ञानांत विचार होईल. कारण 
आहिपणा किंबा अस्तित्व हा सत्याचा अगदीं क्षुद्र व 
संकुचित असा भाग आहे, सत्याचा असा एक अगदी 
उदासीन असा धर्म आहे कीं ज्याला जणू काय 
कांहीं किंमतःच नाहीं, म्हणजे आस्तित्वाच्या दर्शने 
पाहिळें असतां नर व वानर, अथवा माणसें व 
दगड यांच्यामध्यें निवड करण्याला अथ रहाणार 
नाहीं. सवच वस्तूंना सारखेंच आस्तित्व, आणि 
आहे ' एवढ्याच दृर्टानें पहातां सवच वस्तू 
अगदीं नि्मूल्य व टाकाऊ ठरतील, तत्त्वज्ञानांत 
अस्तित्याळा किंमत नसण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 
नुसत्या अस्तित्वांत गाते, परिवर्तन किंवा प्रेरक 
शाक्ते नाहीं. जे सत्य केवळ अस्तित्वांत आहे तें 
अनाद्यनंत काल जसेंच्या तसंच कांही एंक बद्दल 
न होतां राहील, 
ह्या बाबतींत आणखी प्रश्न असा उद्भवतो की, 
ज्ञात्याला सोडून मूल्याला स्वतंत्रपणें अस्तित्व आहे 
काय ! मूल्य ही ज्ञात्याचीच भावना किंवा मनावि- 
कार असेल तर मानसक्शास््रांत त्याला कां्हीहि स्थान 
असलें तरी तस्वज्ञानांत त्याला कांहीच स्थान नाहीं. 
म्हणजे एकतर तत्त्वज्ञानानें हें मान्य केलें पाहिजे का 
मूल्याला ज्ञातानेरपेक्ष असें कांही स्थान आहे किंवा 
नाहींतर त्याचा तत्त्वज्ञानाने कांहीःच विचार करूं नये 
जात्याला सोडून मूल्याळा स्वतंत्र आस्तत्व आहि हें 
मान्य केलें तरी ज्ञाता मूल्याला समजू शकतो हें 
मानावयाला कांही हरकत नाही. आणि आपण जेव्हां 


पण ह्या शब्दाने त्या प्रकारची जातृनरपेक्षता 

> (> पेक्ष म्य त_ वु क, र १ 

सांगितळी जाते. आणगि ज्ञातृनिरपेक्षता . एक क्तव्यबुद्धीनं प्रेरित होतों, किंवा सुदर वस्तूचा 
४११ 

अनुक्रमणिका म्ररांठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


«्& णव्मातू>, टण 
1: " नवभारत 
कद धि 


| ७५ 


नट्स अमृतमहोत्सवी] > 


र्ट ७७४ नी 
री हि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


प्र ३०१९ 


नवभारतं 


रतास्वीद घेतो, तेव्हां आपल्याला वस्तु निरपेक्ष 
मूल्याचचीच जाणीव होते असे म्हणतां येईल. तरी 
पण मनुष्याच्या ज्ञानाचा जितका विकास आज 


झालेला आहे त्यांत ज्ञातानेरपेक्ष मूल्याचे संपूर्ण 
आकलन होते असे नाहीं, कारण, तसें मानल्यास 


हैंद्रि कवूळ करावें लागेल की, जगाची प्रगति, 
उत्क्ांति; नवीन व उच्चतर मूल्यांचा विकास इत्यादि 
येथेच खुटलो ! सव्यांची अपूर्ण स्थिति लक्षांत घेतां 
अर्स मानणें म्हणजे मृल्यांन्वींच किंमत नार्हीशी 
करण्यासारखे होईल, म्हणून असें मानणें योग्य 
होइल की जर्रा मूल्यांना व्यक्तिनिरपेक्ष आस्तित्व 
आहे, तरी जगाच्या सध्यांच्या स्थितींत ती 
अशतः अभिव्यक्त झालीं आहेत. 

पुष्कळदां आपण सत्तचें्च किंवा अस्तित्वाचे 
उच्च, नाच असे प्रकार मानतो. परंतु हें ठीक नाहीं. 
मागं म्हटल्याप्रमाणे अस्तित्वामध्ये उच, नीच किंवा 
दुसऱ्या कोणत्याहि प्रकारचे भेद नाहींत. संत व 
पापी, मनुण्य व पद्चु, पर्वत व वारुळ, सवोना 
सारखंच आस्तित्व आहे. ते आहेतच. बस्स, 
इतकेंच. परंतु आतांच सांगितल्याप्रमाणें आपण 
आस्तित्वांत देखील उच्च, नीच भेद करता. यार्‍चा 
अर्थ काय होतो ! त्याचा अर्थ एवढाच आहे कीं, 
केवळ अस्तित्वावर आपलें समाधान होत नाहीं. 
आपल्याला इतर मूल्यांची देरखाल अपेक्षा असंत. 

मूल्यांची उच्चनीचता ही तीं मूल्ये किती समृद्ध 
वा पूर्ण आहेत यांवर आहे. त्या समृद्धीला किंवा 
पूणतेला हिंद पारभापरत “ भग ? म्हणतां ये 
भगवान्‌ ह्या शब्दाने सव प्रकारच्या मूल्यांची परि- 
पूर्णता व्यक्त होते, सवाच मूल्य काय आहे ? कठो- 
पानेषदांत सांगितल्याप्रमाणें ' पुरुया “लाऱच सर्वोच्च 
सूल्य आहे. म्हणून भगवद्गीतेत भगबानाळा ' पुरुषो” 
तम * म्हटलें आहे. 

मूल्यांचे नुसते उच्च-नऱचि भेद आहेत एवढेच 
नव्हे तर त्यांच्या पुष्कळ जाती देखाल आहेत. 
आत्तित्वाच्या दृष्टीनं सत्याला आद्विताय क्रिंवा एक- 
रस असें म्हटळें पाहिजे. परंतु मूल्यांच्या दर्शनें 'एक? 
ब “नाना ” दोन्ही एकत्र सुखाने नांदू शकतात. एक 
सव।च मूल्य अतळू तरा त्याच्या खालीं, त्याच्या 
पोटांत ।वेर्लान न होतां, स्वतंत्रपणें इतर पुष्कळ 


मूल्ये राहू शकतात. म्हणजे उच्च, सवोच्च मूल्ये 
खालच्या मूल्यांचे निमूलन करतील असें समजण्याचे 
कारण नाहीं. सर-सेनापाति, इतर दुय्यम? अधिकारी 
व सोनक स्वच्च एकत्र राहू वाकतात. उच्च मूल्याकडे 
इतर मूल्यांचा धांव असंत. म्हणजे जगाची उत्क्नांती- 
कडे जी प्रत्रात्त आहे तिची केंद्रीय प्रेरक शाक्ति हे 
सवश्व मूल्य आहे. व विश्वाचे मूळ कारण देखील 
हच परममूल्य होय. थोडक्यांत म्हणजे हें परममृल्य 
जगाच्या उत्क्रांतीची प्रेरक शक्ति व त्याच्या अस्ति- 


त्याच दखांल आद्य कारण आहू, परममूल्य हच 
आतम सत्य हाय 


म्हणुन मूल्य संपादणें म्हणजे जीं मूल्ये मूळची 
आहूतऱच त्यांनाच खालच्या पातळीवर आणणें होय. 
मूज्याच  वास्तवीकरण (९2४०) ) करणे 
ह्याला काहा अथ नाहीं, तरी पण त्यांचे खालच्या 
पातळावर अवतरण होणें शक्‍य आहे अथात्‌ 
आपल्या दृष्टीने किंवा जगाच्या दृष्टीने मूल्यांन्चे 
वास्तवांकरण करणें शक्‍य आहे अथात्‌ जसजसे 
मूल्याचे खालच्या पातळीवर अवतरण होईल तसतसे 
आपण आतम सत्याच्या जवळ जाऊं, हें वास्तवी- 
करण किंवा साक्षात्कार म्हणजे आपल्या दृष्टीने 
(ऊध्वगमन) वर जाणे होय. आणणि मूल्यांच्या 
चान तं खाली येणे (निम्नगमन ) होय 
वसल तत्त्वज्ञानाचे विच्चार योगी अरविंद 
बाबुंच्या * हाइफ्‌ डिव्हाइन्‌? ह्या पुस्तकांतून घेतले 
आहेत. त्यांच्या मतानें उत्क्रांत केवा प्रगति म्हणजे 
जन्या तत्त्वांशी कित्येक नवीन तत्त्वांची मिळवणी 
करण नव्हे, खऱ्या उत्क्नांतीनं जुन्या 
बदल होईल. अगदीं नवीन तत्त्वांची 
असता शुर्नी त्वे जशीच्या तशी न 
परिवतेन होईल, आजपर्यंत जगांत निसर्गाने ' जड ? 
प्राण ५ “जॉब? व 'मन!' हा मूल्ये संपादन केली| 
आ ि >$4 म्‌ल्यें ी 
म ना मूल्ये एक सर्‍्याहून क्रमानें श्रेष्ठ 
ऑञझ 
सानी पीळ प्राण ' तत्त्वाचें वास्तवकिरण झालें 
ह्‌ तत्व पूर्वीप्रमाणे केबळ ' जड ! 
राहूल नाह, त्याचप्रमाण जेब्डां ह जीव 
वेकास झाला तेव्हां यी 
पूवाच्या ' जड? व ' प्राण ! 
तत्त्वांमध्ये बदल झाला. त्याचप्रमाणें मन ! 


तत्त्वांमध्ये सुद्धां 
उत्पात्ते झाली 
रहातां, त्यांमध्यें 


कद, तश्व्वा- 
इलळाहू म्हणतां येईल, योगो अरविंदबाबू म्हणतात 

४१२ 

अनुक्रमणिका रा सचा ज 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र ह. ल र 
कद ्ि ७५ प ९ 


०८4 अमृतमहोत्सवी, 1.) >२७ 


र्ट १: की री 7:74 > 


कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


तत्त्वज्ञान कोठें चाललं आहे? 


को, ह्यानंतर विश्वांत मनापेक्षां उच्च मूल्याचे किंवा 
तत्वाचे अवतरण होईल. थोडक्यांत, उत्क्रांतीमध्यें 
मागच्या तत्त्वांचा केवळ नाश न होतां त्यांमध्यें 
केवळ वदळ होतो. व ह्या परिवर्तनार्ने ती तते 
उपकृत होऊन त्यांना आधिक पूर्णता येते, 
मूल्याला सत्य मानणाऱ्यांच्यापुढें आणखी एक 
असा प्रश्न आहे. काँ, वाईटाचा चांगल्यामध्ये'च 
समावेश होतो की वाईटाची जात चांगल्याहून 
अगर्दी निराळी आहे? वाईंट व चांगलें ह्यांचे द्वैत 
मानणें म्हणजे माझ्या मर्ते सत्याला “मूल्य? न 
समजणें होय, ह्या प्रभ्षाला उत्तर देतांना कित्येकांनी 
वाईट म्हणून कांही नाहींच अर्से म्हटलें आहे. परंतु 
हॅ कर्से बरोबर असेल? जगामर्ध्ये दुःख, अपूर्णता व 
वाईट आहे हँ तर अगदी उघड आहे, प्रश्न एवढाऱच 
आहि कीं, वाईंट.ला चांगल्याहून स्वतंत्र कांही 
आस्तित्व आहे कीं काय ! विर्‍चारान्ती असें दिसून 
येईल कीं, वाईटाला मूल्याच्या क्षेत्रामध्येंच अर्थ 
आहे, इतरत्र नाहीं, मूल्य जणूं काय दोन प्रकारचें 
आहे. 'घनमूल्य व क्णमूल्य. धनमूल्याच्या विरुद्ध 
वाईट म्हणजे क्णमूल्य होय, आतां माझ म्हणणे 
अर्श आहे की, वाइट म्हणून जीं 3णमूल्ये आहेत 
तीं कर्धीहि चांगल्याला किंवा धनमूल्याला 
दावून ठेवू शकत नाहींत. उलट चांगल्य। चेच 
वाईटावर दबाण असतें. धनमूल्यानें कणमूल्यावर 
जर अजून विजय मिळविला नसेल तर एवढेंच 
सिद्ध होतें की, आपण अजून उत्क्रांतीच्या खालच्या 
पायरीवर आहोंत. न्यानें असें सिद्ध होत नाहीं कीं 
वाईट हें अनंत आहे, किंवा मानवांना त्यावर 
विजय मिळविण्याची शक्यताच नार्ही, वस्तुतः 
उत्क्रांति म्हणूजे वाइंटावर क्रमानें अधिकाधिक 
ब्रेजय मिळविणें हेंच होय उत्क्राते म्हणजे त्रण- 
त्यांचें पखितैन, त्यांच्या कडा घासून टाकणे, जर्णे- 
करून त्यांना धनमूल्यामच्य बसवतां येईल, थोड- 
क्यांत, वाईट म्हणजे आपल्या उत्क्रांतीच्या ह त 
पूर्ण अवस्थेचे आवदयक अग आहे. उदाह्र न 
ज्याला सुख म्हणून समजत त म्हणज 
आणि ज्याला आपण दःख समजता 
ऱचा अगदी अभाव आहे. अल वह, 
त्या दोघांमधूनही 


आपण 
आनंद नव्ह 

हि आनंदा 
आनंद हें मूल्य सुख व हुन्ल 


अंमिब्यक्‍त होतें. 

त्यावरून असे दिसून येईल कीं, सध्यां आपल्या 
वौद्वेक भूमिकेवरून ज्या ज्या गोष्टीत आपण मूल्य 
देतों त्या गोष्टी जेव्हां “आतिमना'चा म्हणजे मनापेक्षां 
उच्च मूल्याचा अवतार होइल तेव्हां तशा मूल्यवान्‌ 
रहाणार नाहात. हा गाष्ट नतिक मूल्याच्या बाबतात 
विशेषतः खर्रा ठरेल, श्रीमन््वागवतांत म्हटलें आहे काँ, 
गुण व दोष पहाण्याऱची दृष्टि हा देखील एक दोषच 
आहे. व खरा गुण गुगदोघवार्जंत आहे ( भागवत 
११-१९-४५ ). योगी अरविंदबावूनी म्हटलें आहे 
कीं “नीति ही उत्क्रांतीच्या मार्गातील नुसती एक 
पायरी आहे. सचिदानंदार्‍चा स्वामिव्यक्तींकडे एकसार- 
खाच जो ओढा आहे त्यांत पाहेल्या प्रथम नीतिमत्ता 
म्हणून कांहीं चीज नव्हतीच. उत्क्नांतीच्या सध्यांच्या 
पायरीवर त्यार्‍चा उद्भव झाला आहि. व उत्क्रांतीच्या 
पुढच्या पायरीवर नीतिमत्तची कांहीं आवद््यकता रहा- 
णार नाहीं.!! (लाइफ डिव्टाइन, भा. १ पा. "४६,), 

एका हिंदी राजकारणी पुरूपानें म्हटलें होतें की, 
परतंत्र देशाला राजकारण म्हणून कांहीं नाहीं. त्यांना 
असेंही म्हणतां आलें असते कीं, परतंत्र देशाला 
तत्त्वज्ञान म्हणूनही कांही नाहीं. तत्त्वज्ञान म्हणजे 
स्वतंत्र आत्म्याचा आंविष्कार होय. आत्म्यास कोण- 
त्याही प्रकास्चें बंधन असेळ तर हा आविष्कार 
होणार नार्ही; अथात्‌ तत्त्वज्ञानाच्या बाबतींत विःवार- 
स्वातंत्र्यालाच प्राधान्य आहे. राजकीय पारतंत्र्याचा 
विचारस्वातंत्र्यावर परिणाम होतोच. तथापि तो 
परिणाम अल्पांशानें होणे दाक्य आहे. आणि ब्रिटि- 
ह्यांच्या अमटानींत आपल्याला थोडेफार विचार- 
स्वातंत्र्य होतें हें कवूळ करावें छागेळ. म्हणून ह्या 
पारतंत्र्यांत देखील आपल्या देशांत योगी अरविंदां- 
च्या तच्यज्ञानासारखें उच्च तत्वज्ञान उदयास येऊ 
शकले. परंतु कोणत्याही तच्चज्ञानाची 'वाढ तेव्हांच 
होईल जेव्हां तें जास्तींत जास्त लोकांत फेलावेळ व 
त्यांच्या मनांत जास्तींत जास्त खोळ बिंभरेळ, आणि 
भारत आतां स्वतंत्र झाल्यानें हें करण्यास आपल्याला 
साधे मिळाली आहे. हिंदुस्थानचे जे खरे तत्वज्ञान आहे 
व जीं खरी संस्कृति आहे ती ओळखुन सबंध 
जगाला देण्याची संधि आपणांठा मिळाली आहे. 
व आजच्या जगाच्या वाईट परिस्थितींत व्यान्चा 


४१३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च्य 


| नवभारत 
हन ७५ >१९ 


७८ <६अमृतमहोत्सवी 1.) >ये 


00/00/0022 
3 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आवश्यकताही खूप आहे, ह्याबद्दल कांहीं शेका 
नाहीं. हिंदुस्थानाच्या तत्त्वज्ञानाचा व संस्कृतीचा 
मूळ आत्मा खालील वच्चनांतून प्रकट होणाऱ्या 
विर्‍्चारांत सांपडेल : 

: सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्माने । 

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमाधिगच्छाते ॥।- मनु 

(जो सखतःला भूतमात्रांमध्यें व भूतमात्रे स्वतांत 


“ येनाहं नामृता स्या किमहं तेन कुर्याम्‌। 
-ण्वृद्दारण्यकापनिप्रदू 
(ज्यानें मी : अमृत होणार नाहीं त्याची 
मला काय जरूर १) 
ज्यांना हिंदी संस्कृतीचे प्रताक म्हणतां ये 
अशा तीन विभूती- योगी अरविंद, महात्मा गांधी 
व कविवयं रवींद्रनाथ टागार ह्या शतकांत जन्मास 


आल्या, हिंदुस्थान सवध जगाला तत्त्वज्ञानाच्या 
पहाती आणे जो सवंत्र समदृष्टे आहे, त्याला काह| संदेश देऊ शकतो ह्याबद्दल एवढाच पुरावा 
स्वाराज्य किंवा खरें स्वातंत्र्य मिळतें. ) पुरेसा नाही काय 


* सवे-धर्मी समानत्व 


१ “ देवांचा प्रिय प्रियदर्शा राजा सवे धर्मपंथांतील श्रम 
मानतो व त्यांना दानें व इतर प्रकारच्या देणग्या देऊन आपला 


ण (प्रत्रजित ) आणि ग्हस्थ यांना पूज्य 


त्यावेप्र्यांचा ग 
त्यांना निव्वळ दान देणें किंवा देणग्यांच्या रूपाने आपला गोरव 5 र क यो. कणा 


1वशषप वाटत नाहा; तर सवं घमपंथांताल सारभूत तच्चांची 
वाटते, हा मूलभूत तत्त्वांची व्राद्ध विविध प्रकारांनी टोतें, 


त्यामुळे आपल्या घ 


मध्यें आहे. हें नियंत्रण अशासाठां काँ 
शिवाय निंदा होऊं नये !...... 

“ म्हणून सवे पंथांतील समवाय 
एकमेकांच्या घमतत्त्वांचं आपण 


शाच इच्छा आहे कां, सव घमेपंथीयांनी 
कल्याणधम हृदयाशी बाळगावा 

२९ *: देवांच्या प्रिय व प्रेय 
सवधमपेर्थायांनीं वस्ती करावी. कारण 


(सुसंवादन ) 
हाऊनव स्वखुप्रानं लोक श्रवण 


( एकमेकांच्या 


शा राजाची अशी इच्छा आहे 


वक्त करणें एवढेंच देवांच्या प्रिय राजाळा 

बाद्दे (विकास) व्हावी ही गोष्ट त्याला प्रिय 

त्या बृद्धीचें मूळ आपल्या जिव्हेच्या नियंत्रणा- 
मपथासचा बडेजाव व परधर्मपथाची कारणा- 


र २ 0-५ 
हाच एक प्रशस्त माग आहे. यांच मागाने 
1 करतोलळ; व देवांच्या प्रिय व प्रियदर्शी राजा*ची 
बमतत्त्वांच्या श्रवणानें ) बहुश्रुत व्हावे, आणि 


का, सववत्र ( आपल्या राज्यांत ) 


त्या सवांची इर 
लोकांच्या इच्छा निरनिराळ्या व त्यांच रे न प्रकारची आहेः-सेयम व भावशुद्ि. पण 


माणसे संपूर्णपणे पाळताळ, तर कांड 
पूर संपासे नसेल, तरी त्याचेजवळ 
कृतज्ञता आणि 


माणसं अंशतः 
खाळीळ गुण 
हढानष्ठा, हेच गुण घर्मयाळनास झरत 


या आवडीनावडीहि निरनिराळ्या ! 


त्यापुळ धमाच्या आज्ञा काहा 


पाळतील, दान देण्याच्या बाबनींत जर्री एकाद्याजवळ 
तरी असतील ! 


यावश्यक होत, ! 
"सम्राटू अशोकाचे दोन शिलालेख, 


इोद्रयावरील ताबा, चित्ताच्या शुद्धता, 


जं ह 
'धमचक्रा तून (जानेवारी १९४९ ) 


३१४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व .. 
५ 0 स र्र 
«>. र णात 2५ ्भ 
रि » नवभारत र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


औद्योगिक वत्त-विदोष 


( पॅरेमाऊंट प्छासि 


: सातारा टेक्स्टाइल मिल्स ि.-(केशवनगर 
सातारा ) या ५० लक्ष रु. भांडवलाच्या सुताच्या 
गिरणीस १२००० चात्यांची परवानगी सरकारकडून 
मिळाळी आहे. कंपनीने वीस लक्ष रुपयांच्या 
माशनरीचची आडर दिला आहे 

चागळकोट सिमेंट कै. लि.-- ( कववेरी 
£डस्टिअल इन्थु. व्रिल्डिग्ज, चर्चगेट स्ट्रांट, उत्र 3) 
ही एक कोट रु. अधिकृत भांडवलाचा कंपनी 
बागळकोट येथे सिमेंटचा कारखाना कोढणार आहे 
क्षपनीच्या संचचालक-मंडळावर सुंब्रद सरकारतफ तान 
डायरेक्टर्स असून शेठ तुलसीदास 'किलाचद € 
कंपनीचे पहिळे डायरेक्टर आहित. 


डिकेट लि. पुणे, तर्फे ) 


बँक ऑफ महाराष्ट्र लि.” (पुणेंर) 
या महाराष्ट्राच्या अग्रेसर बरकस १९४८ सालात 
र. २ लक्ष ५ हजारांपेक्षा अधिक निव्वळ नफा 
झालेळा आहे. बँकेची उत्तरोत्तर प्रगाते होत असून 
वरील नफ्याची रक्कम मागीळ वर्षापेक्षा जास्त आहे 
सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतावेळेल्या बॅकेच्या भांडवला*च 
प्रमाणही आतां वाढलें आहे. बवकन म गांधी-स्मारक- 
निधीस रु. ७५०० देणगी ॥देला, बकर्‍च व्हाड्स- 
चेअरमन श्री. वा. पुं वरदे यांची नेमणूक रिझ 
बँकेच्या मुंबई बोडावर झाली आहे. हेंहि तिला 


भूषणावह आहि. 


जाहिरातीचे दर 


अर्धे पान 

५० 

७५ प्रत्येक खेपेस 
४० 
३५ 


७० प्रत्येक खेपेस 
६५ ११ 
६० | 


, सहा वेळां 
बारा वेळां 


कव्हर पान न. ४ 


कृव्हर पान नं.रे्वरे १४. 9१ 


| जाहिराती ' जाहिराती ब जाहिरातदार ' या सदरात छापल्या जातात 
| गकारडेडी आहे 
| 


(१) सवे 


अनुक्रमणिका 


पाव पानांपेक्षां कमी जाहिरात स्वीकारली जात नाहीं 
प्रत्येक वेळेस 


अतेळ त्या वेळेत जाहिरातदारांचा थोडक्यांत पारचय देण्याची पद्धत 


११ २५ १9 
२० $१ 


१५० रुपये 
२० रुपये 


व्यवस्थापक 
: नवभारत ? 
२९१ द्यानिवार, पुर्णे ९« 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


(%. ९ 
र्र ्$ तः बतचु> डा 
डु नवभारत 
(सध ७५ ६ 
नटवर अमृतमहोत्सवी र्‍ 
अ“ प. वर्ष 


र ०000092 “क 


वी हि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


वषे दुसरें 
अंक५वा 


॥॥0॥0॥ 


फेब्रुवारी 
१९४९ 


या अंकांतील जाहिराती व जाहिरातदार 


२ २ ह२ 
आये सहोषधालय : आयडियल फर्निचर 
बोडस : केसरी इंडस्ट्रियत्स लि. : सा 


आयुवेंद रसशाळा लि. : 
ह (6 ९ ल . > 4 | तस चश 
फामसी: सह्याद्रि विमा कं. लि. : स 


ः १००य्य्यय्य्य्यााा लास फें.: धूतपापेश्वर, ५ : घूतपापेश्वर, पनवेल. : आयुवेद फा. नगरः 
७०/€६/४/६./*--/”५ *“”४./४”५./”५५..””*% “१/१/५/५ त) च विसा ता 


पशकीर 


>>>” 


त्स्यापनाः सन १८७५) 


या कारखान्यांत स्व प्रकारची 
आयुवदिक औषधे, भस्मे, रसा- 
यने, मात्रा, शुटिकाचूर्ग, वगेरे 
अत्यंत शुणकारी, खात्रीची 
तयार होतात. 

विद्दोप माहितीकरिता कॅटलॉग 
मागवा, 


: आंजर्ळे ( रनागेरी ) 
शण) । 


वटीसाठी 


आयडियल फर्निचर वक्‍श 


टिळक रोड, नागपूर सिटी 
शाळाकॉलिजांसाठीं व आफे 


आ 


दरांत पुरवू 
* फर्निचर भाड्याने 


व्यवस्था करू, 
ह्याशिवाय 


९ 


र & 5 ल्क व ॥ीज्त्री ५40: 
'बिवलक5 वेच) 
१८.४2. ८८00 १808) 
ध | 


'सेकरतां लागणारे 


ह ५४/५५/५०८५. “*-८९/५२/५२..< 
आपल्या “घराच्या आकर्षक सजा ड् 
ट्‌ 

फ़ निचिर ण ळू कडं 

। नंबर आण लाकडा सामान स्वस्त 

) 


रै | 
% जुनें फर्निचर व इमारती रा 
ह्या बाबतींत योग्य सका मिळेल. 


वस : डॉ. पुरोहित फार्मसी : गजानन जनार्दन 
ठे बोस्कट कंपनी : 
अब्दुल हुसेन अल्लावक्षजी : 
रूल ग्लास 


१) _- 8 ह. __ हज त ह 
दळवी इंजिनिअरिंग वक्स : 
धि सेंट्रल पॉटर्रीज लि. : विष्णू 


७०/५/४८३९./५६-/५ ५५/४६/४५५६ /५/१./९./५-९./५५६/* ७ 


अनुक्रमणिका 


नि परून सुगन्थाची 
नमाते--गजानन 


खुरोहित श्वासह 


पांच मिनिटांत किंवा एका रात्रींत दमा 
बरा करूं म्हणणाऱ्या उपायांनी तुमचा दम | 
बरा होण्याऐवजी वळावतो मात्र. पुरोहित 
श्वासहारी हेंच एक ओज्रध असें 
आहें कीं, तें घेण्यास सुरुवात करतांच 


सुधारते व फुप्फुसे मजबूत होऊन दमा 
खातरीनें व निरखथाळस वरा होतो. 
र. शे द, रु. ६ व उ १७ अद्या 
पॅकिंगमधून सगळीकडे मिळतें अगर 
अ. 'पुरोहित फार्मली, कोर्‍्हापूर 


केफ सुटतो, धाप कमी होते, पचनक्रिया | 


( रजिस्टड ) 


जना र मनवे 
पुण स्टॉकिस्ट्स-- म्य पाडस, व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१ ट्ट 
टी ७५ प कडे 
€ अमृतमहोत्सवी > 4७ 
> च वर्ष ४३ 


अक्ष तु १४) ) “१ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विद्दोषतः दांत येतांना विशेष हितकारी. 


शाक्तिवधेक 


ज्र 


श्रीधूतपापेश्वर,पनवेल, लि. 
पनवेल - कुलाबा 


७ शभ ढ त. ०३ ] र! शी 
शाखा-ेंद्रे-डेपोज्‌ :- पुणे, मुंबई, नागपूर, अमरावती, हेद्रावाद, जळगांव, इंदूर, बाशा, 
छखनौो, हुवळी, काल्हापूर, राय पूर, अहमदावाद, बडोदे इ. इ. 


> 


। 
पोटफुगी, पोटदुखी इ. विकारांवर गुणकारी असून | 


क द मे (4 ४२ 4 (५ 1 शीक “4 व... क 
हमारे कारखाने मे हर किस्म का मशान का वनी शीशी्या, चिमनियां, 


उ स्टापर और स्क्रू, जार ओर डेकोरेटेड ग्लास तैयार क्य जाते हैं । 
गाहकां कां इच्छा क मुतावक रि 

आकार प्रकार का सामान तैयार कर दिया जाता ह्ै। 

र 


-: सेंट्रल ग्लास फेक्टरी :- 


२७५७ उ ५५ 
मैनुफेक्चरस एण्ड गवनेमेंड कान्टेक्टसे 
इमामबाडा रोड, नागपुर सीटी. 


वर्गणीदारास सूचना 


(१) “नवभारतःचा अक दरमहा १ तारखेच्या आंत नियमितपणे काळजीपूवक 
पोष्टांत टाकडा जातो. व्गेणीदारांस जर आपला अक तारखेपर्यंत मिळाला नाही 
> >/(:. < > क ला. २ लिहावे 

निक पोष्ट ऑफिसांत चोकशी करून नंतर आमचेकड « 


तर त्यांनीं प्रथम त्या! त चा र्‌ के 
अक शिल्लक असला तरच पाठविळा जाईल. अंक न मिळाल्याबद्दल १० तारखेनंतर 


येणाऱ्या तक्रारीस उत्तर दिळें जाणार नाहीं. 
(२) वर्गणीदार कोणत्याहि महिन्यापासून होता येते. 


तल 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व .. 


५ र क्र % 
५२ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1. वि षा 2 4८2०५८३ 
पज 


पट ॥ इन्णेणश्‍किट्स 


कॉ कः ळी वर्गरेशिकासवरउत्तम टॉनिक 


४१५५४४४९५५. ५./९./४/९./४*९.”€% /५१/ 


दुळवा हजानआरिंग वक्‍्स 


घाट रोड, कॉटन माकेटजवळ 


१ नागपूर (सो. पी.) 
जनरल एरपअरस अन्ड स्कनिकल 
व डड भिज़िनेिअसं 
मोरश्डिग, शे[पंग, मिलिंग, टर्निंग, इलक्िटिक वेटिंडग, गॅल वेटिडिग स्टरक्चारिंग 
इत्यादि प्रकारचीं कामं केळी जातात न 
एक वेळ अनुभव घ्या 
*५.”€*५.//४-५/”४५.””* 


&१५/९४६४१*१४१/१ य्ण्प््म्फ्फ्प्प्प्य्“ट-“€--“-““>५»-२ »/* 
*०-/९*५/४/५/”४.”* 
“>.€*५/४*€*/४/* *२//११./४५४/४१//१९/५/९”४/३. 


भाळाळााममायाडामालल मल ावम या लाला 
&.>€*./%/*./१५-/१ ५./४४.५४५९../४९.»९ ._//१../४/०./४५..“ 


॑ अन्नटंचाईंच्या काळांत पोष्टिक अन्न पुरेसें मिळत बिमा र 

| साठे बिस्किटे, चॉकोठेट व कोको | 

ती उर्णाव भरून काढतील 
कारखाना -साठे बिस्किट कंपनी-चॉकोलेट 

कानन ामिकननकी-ममन्होळोलीनहिपरकीलि लनर ळल न डं न 


वह लहद <: क चळ ४४८९०० ०८५-८/८८/५/६ 
च बह बह ब << भप 


र प्रठाम स्मरणशक्ति आणि मानसिक शातता 
वाढविणारे औषध 


माहिती-पत्नक खालील पत्त्याबर मिळेल 
' आयुवेद रसशाळा पुणें ठि., पुणें ७ 


&€4८८०६/८५ ४७५४०९०५८१ ७७५६० 48.62 ७१ ८८८५ षा कट. , 


> << 


उडी | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टी टी द द 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


१"../६/४५/५६/४% «४४४५७४४५४४ ४९/२३/४४५४ ७४१४ _» <.४-६/*./०६./*<./४*५.०/% <“६./४५./४५//१%५/१/५/१न 


॥08)[॥_ प[155॥॥ ॥॥. 81_813(1%-1 
-॥२०%/२ए ॥॥८(२९८-॥॥४ र 


01९0 11110९'$ 0. ह१1॥5, हीणा॥॥॥[10॥8, ९५७॥०७॥७$ 810 0801819. 


॥॥/॥७॥॥ 847॥7, ॥॥७7?॥॥२, €. ?. 


कट विडल 
सय>र२>>““<“<-““</“/-“-“५“<4“<“<<““<<* 
खाण्याचे पदार्थ स्वच्छ राहिळे पाहिजेत ना? 
तर मग ते - 
४५%, *३ ५/__ ज (49 
॥ध सटूल पॉोटरांज लि., नागपूर 
; यांच्या बरण्या, दगड्या, कटोऱ्या, लोणच्याची भांडीं 


नागपुरांत वनलेल्या पोस्लिनच्या स्वदेशी 
/"६_%*५* इ 
कपबक्षा, चित्रे व दोती वापरा 


ह क कनीनळाा-ांताावितीकाळीळिजीीलििविडकीडन ली क कळकालळकका जय ८*/€४४५/४*”*€४”४* *4>“€**४४*/*४४” *<>““*४*/४*”४५€४”0१ “४५४४५४४” >>“*५</£४*४४) “>“€*५४४***४४/* ४४४” न्य 


ै 
; 
वगेरेमध्येंच ठेवा व त्यांच्याच 


ऱ््ञ 


मार 
जतविकार, पेटदरद, सखी ल्व्ह्र, प्लिहादिरोग 
प्रतिबंधक हे. 
बच्चोंको सेन्टोन या एरंडेल देनेकी जरूरत नहीं. 
यह खुदही दीपक, पाचक ओर सारक नः 
शहद या दूध के साथ दिनमें दो मता. 


गजकणे, खुजली ( गिली व सुकी ) इसव; नायटे 
हरएक फेडि फुनसी, जलाहुवा और जखमपर 
रामबाण श्यीतळ मलम. 


और॒सव किस्मकी दवाई मिलनेकी जगह 


सोळ एजन्ट्स्‌ :-- विष्णू फार्मसी, इतवारा रोड, नागपुर. 


-<"स्--य्य -पर्‍२््प्प्प्य्ययय्य्य 
(ण्य ०० ५/४/४८६/५"५€४"५४४४४४४ <“४/४८६/४४४/४५४४४५१॥” ५९/४६/५५१४ */४/५/५/१ ०५/४५/४५१० 


नवभारतांतील एक उत्तम आयुर्विमा संस्था 
दि सह्याद्रि विमा कंपनी लि. नाशिक 


च्ट €*. > सोजन्य क्क हर ह 
नाविन्यपूर्ण विभा योजना, राष्ट्रभाषत विमाकरार, किमान हते, सोजन्याची वागणूक, काट 
कसरींची व्यवस्था वगेरे वेशिष्ठवामुळें लोकप्रिय झालेठी आपल्या आयुष्यावरील विम्यासाठी हीच एक 


उत्तम नमुनेदार संस्था. का 
भरपूर कमिशनवर प्रामाणिक व कार्यदक्ष प्रतिनिधी पाहिजेत 


पाहिजेत “7 अविक माहितीसाठी लिहा अगर भेटा. गो. ग. सोदणकर 
हि निकड सनेर्निंग डिरेक्टर 


०८*५४४४/५/४/*//४// 


अनुक्रमणिका म्ररांठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


०*४४२/४/* क ध्य २.५५ ०--५/१५४३/४/१/ 
_ _ >. “«... २८४४४४ ४४१९/४/३४४४? ज् 


०4 &.अमृतमहोत्सवी न 
च र. 
“८” वष 9-4 
कः 


4 “५, 
अ. ४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


१२९220, !४०, ७. 5177 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गांधी-तत्तज्ञानाच्या अभ्यासकांसाठी 
उाफरचे आदश काड्मय 


उपनिषदांतील दहा गोष्टी (तृतीयावृति) :-- शेकरराव देव 

जवाहरलाल नेहरू  आत्मचारत्र ( द्वितीयावाते ) 

भारतायि संस्कृति ( चतुथाधाते ) : -- साने गुरुजी 

गांधीरजचिं दिविध दु्शन ( ट्वितीयावाते ) :-- हॉ राधाकृप्णन्‌ 

जिवंत ब्रतोत्सव ( ट्वितीयावात ) :-- आचार्य कालेलकर 

सत्याग्रही महाराष्ट्र :--प्रेमा करक 

अथक्ास्त्र की अनथेक्षास्त्र ? ( द्वितीयावाते ) :-- जॉन रस्किन 

जावन-ददान ( तृतीयावृत्ति ) :-- खलिळ जिब्रान 

सत्कूतीचें भवितञ्य (द्रितीयावाति) -- हॉ राधाकृष्णन्‌ 

जावन आणि साहित्य :-- आचार्य भागवत 

सयम क! स्वराचार ? :--महात्मा गांधी 

हंदु सुसलभनान-एकय :-- आचाय जावडकर 

गीता-हृदथ (तृतीयावराते ) :-- साने गुरुजी 

हदूच समाजकारण :-- आचाय कालेलकर 

कग्रेस-कथा (द्रितीयावाते ) :--गो. आ. देशपांडे 

भगवान. वुद्घासाठी :-- शंकरराव देव 

| आचाथे कूपलानी :--- निवडक लटेंख व भाषणें 

वाल्मका आश्रमांतील प्रवचने :--आचार्य जावडेकर 
पूणे स्वदेशी :---महात्मा गांधी 

लो, टिळक व महात्मा गांधी :--- आचार्य जावडेकर 

पत्नी !---साने गुरुजी 

| गांधीजींचं मानस :--प्रभु आणि राव 


/९.५९९./१६/४ ८९४९ /५. ४२.५९ २२ ५५ .//_/ ५९.९७ २५. ९५९/१.. ./९./५५/०/०५०/५९./५५६/-०- ५००५/४५/-८/"१ 


“४८ '.६/ -«_ /५ 


३१ 
दिल्ली-डायरी :-- महात्मा गांधी 


“ण 


टन डबा 
* ४0१४५ ४५९४५४१५१ 4०% 9५४४०४१ %०/४४५/४०५//१/* 4४४२४४९१४१ 4५/७४/४१५१ ९//४/ २४४६४१७३४१ 4.//%./९/१/”१./ -._/”५-./४०१//१./ क कळ ल्क “५._./२-०१./१.//५ 


तुळम राष्ट्राय ग्रंथमाला, पृर्णे? 


*>“%७//५/१//१ 


वीत 017 सका '२४८५/१५४/१५/१ ८ /”/९-५/९./ 


१५६ 
श डं 
क 
“. 
७ क / 
1 ६9.9५ 
सिध्द 
८ 892५ 
ऱ्य हि 
83 क, 
र“ 
प 


व ह 
द क क्र ३ 2 ७ 
॥७ नवभारत त 
धे ण टॅ ३०१९ 


अमृतमहोत्सवी १७ 
सू. वर्ष 


१ 4 
“» 4 

22” 
त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


.) गा 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 60008 | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


